3 
= Fie ns y arg 3 SERES Eo. E, p ^ 
Ns SCAT So a. वजा Sa dN Sg"; “dda Te dirs 


- कविवर्य गणकचक्रचूडामणि श्रीमत्‌ भास्कराचार्य विरचित 
* लीलावती ' या अद्वितीय दुसिळ गणित-ग्रंथाचें 
सुबोध व सटीक मराठी भाषांतर 


Co Ta CHC 
लालावता JARWA . | 


६ ५ $ 


[भास्कर्रॉचार्याचें लघु चरित्र आणि सहा परिश्विष्टें यासहित] 
लेखक ै Rivets “4 
- प्राध्यापक ना. ह. फडके k a 
oy 
छौँ 
a 
= 


z म 2 + 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 2 


Seg pet EN 


a ee Sey oe 


rawr A 
=a क स्कण्गा 


pe 


SS Ee 


Sewer 


= 
FR RTT 


BES 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


गणित हि 


adta 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ba 


लेखकाचा जीवन-परिचय 


नांव-नारायण हरी फडके 
जन्म दिनांक - १ ऑक्टोबर १९०२ 
जन्म स्थान - नाशिक शहर 
प्राथमिक शिक्षण - नाशिक येथे व्हर्न्याक्युलर 
फायनल पर्यंत 
माध्यमिक शिक्षण - नाशिक हायस्कूल आणि 
प्रताप हायस्कूल, अमळनेर 
मेट्रिक उत्तीर्ण - १९२४ मे, प्रताप हायस्कूलचे संस्कृत 
पारितोषिक 
महाविद्यालयीन शिक्षण - फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे 
= ते १९३०. 
पदव्या - बी. ए. प्रथम श्रेणी १९२८ 
मुंबई विद्यापीठ गणित (उच्चस्तर) ; 
एम्‌. ए. प्रथम श्रेणी, १९३०, मुंबई 
विद्यापीठ अयुक्त गणित. 
नोकरी - महाराष्ट्र सरकारच्या शाळा आणि 
महाविद्यालये, १९३१-१९५७ ; 
खाजगी महाविद्याल्ये १९५७-१९६५ 
यांत गणिताचे मुख्य प्राध्यापक. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


लेखन - महाविद्यालयीन . गणित अभ्यासक्रमास 

i अनुसरून प्रथम व द्वितीय वर्षासाठी 

') ७ क्रमिक पुस्तकें ( इंग्रजींतून ) 

) भारतीय गणिती ( मराठींतून ) १९५२ 

) लीलावती पुनर्दर्शन (मराठींतून) १९७१ 

) विश्वकोशाचे एक लेखक, विषय गणित 
ज्योतिःशास्त्र ` 


( ई ) सृष्टिज्ञान मासिकांत अनेक लेख. 
याशिवाय मराठी विज्ञान परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाचे 
व महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या एकरूप परिभाषा 
समितीच्या गणित उपसमितीचे सभासद. 

आजीव सभासद - मुंबई मराठी साहित्य संघ, 
शिवाजी पार्क जिमखाना मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय 
SIAT एज्युकेशन सोसायटीचे फेलो, जनरल एज्यूकेशन 
इन्स्टिट्यूटच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टसंचे सभासद वगैरे. 


Dan 
a श्र ५ ५ 


आवडी व छंद - खगोलशास्त्र, गणिती कोडीं 

खेळ - ब्रिज, टेनिस, बिलियडंस, पोहणे. | 

पत्ता - प्रजापति भुवन, गोखले रोड नॉर्थ, दादर . 
मुंबई २८. 


कविवर्य गणकचक्रचूडामणि श्रीमत्‌ भास्कराचार्य विरचित 
' लीलावती ' या अद्वितीय दुमिळ गणित-ग्रंथाचें 
सुबोध व सटीक्र मराठी भाषांतर 


A O G oT 
लीलावती पुनदशेन 


[भास्कराचार्याचें लघु चरित्र आणि सहा परिशिष्टै यासहित ] 


[सि 

र. || 

७१ | लेखक 

गत ! 

प्राध्यापक ना. ह. फडके 

ख. 

गाचे 

ब i x. 

q, 

य, 

गन ; 
प्रथमावृत्ति 
१९७१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


प्रकाशक : 
प्रा. ना. हु. फडके 

प्रजापती भुवन, गोखले रोड, 
दादर, मुंबई २८. 


' सवं हकक प्रकाशकाधीन 


a ee 


I 


| 
| 


पपतल पद ARA RARA RRR RRRA SRNR 


a 
a 
Bil 
E 
oh 
ei 
ER 
r 
E 
T 
iR 
a 
oh 
oh 
oh 
oh 
al 
oh 
oF 
oh 
URSA 


AEn 
ATUT A ol o 

NEN A ua 
ये देववाणीमभिकामयन्ते । i 
प्रषा रतिर्वै गणिते oO 
येषां रतिवँ गणिते प्रणीते ॥ छ 
पु i 

तेभ्यो मनोबुद्धिविकासनाथम्‌ | i 
लीलावती-दर्शनमर्पयामि ॥ a 
अनुवादक € 

i 

a 
ARAARA RA SALA UREA RRR 


या पुस्तकाच्या निर्मितीसाठीं शासनाच्या 
साहित्य arafa मंडळाने रुपये ६०० ०/- 
अनुदान दिलें याबद्दल लेखक, महाराष्ट्र- 
राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ यांचा 
अत्यंत आभारी व क्रणी आहे. 


N N 
विषया IRA णका 
sks 
अर्पणपत्रिका तीन 
प्रस्तावना : प्रा. वि. वा. नारळीकर सात 
लेखकाचे निवेदन आकरा 
भास्कराचार्य चरित्र व कार्य पंधरा 
१ कोष्टके १ 
२ स्थानपरत्वे किमत द्‌ 
३ बेरीज, वजावाकी ७ 
४ गुणण्याच्या रीती ८ 
५ भागाकार ११ 
इ वर्ग करण्याचें सूत्र १२ 
७ वर्गमूळ काढणें १५ 
८ घन करण्याचें सूत्र १८ 
९ घनमूळ काढणें २० 
१० अपूर्णाकांवरील कृत्यें २२ 
११ अपूर्णांकांची बेरीज, वजाबाकी २६ 
१२ गुणाकार २७ 
१३ भागाकाराचा नियम २७ 
१४ अपूर्णाकांचे वर्ग, घन, 
वर्गमूळ, घनमूळ २८ 
१५ शून्यासंबंधी कृत्ये २९ 
१६ व्यस्तविधि 
१७ इष्टकर्म (दृष्ट राशि दिल्यास) ३२ 
१८ संक्रमण ३७ 


१९ राशीचे वर्गांतर व वियोग दिला 
असता. वर्गसंक्रमण 

२० वर्गमूळास गुणक असता राशि 
काढणे 


PEETER ESE EEEE EEEE EEEE E E EE KOO AE EEVEE OE EEE EEEE E EE EEEE EE AE IEE OP लेट OF AE AB १८१३ 


aS 
२१ त्रैराशिक ४८ 
२२ व्यस्त त्रैराशिक सूत्र ५१ 
२३ पंचराशिक पद्धति ५३ 
२४ मापी देवघेव करणें ५७ 
२५ मिश्रव्यवहार (रास) सुत्र ५८ 
२५(अ) खंड-मेरू ७५ 
२६ श्रेढी व्यवहार ७६ 
२७ क्षेत्रमापन ८९ 
२८ खात व्यवहार १४७ 
२९ कापाईंचा हिशेव १५५ 
३० धान्याच्या राशीचें घनफळ १५७ 
३१ छाया व्यवहार १६७ 
२ कुट्टक व्यवहार, उपपत्ति १६७, १७७ 
३३ APTA, गणितपाश १८३ 
परिशिष्ट पहिले : लीलावतीवरील 
टीकाग्रंथ व भाषांतरे १९४ 


परिशिष्ट दुसरे : लीलावती संख्यावाचक 


साहित्यिक शब्द १९५ 
परिशिष्ट तिसरे : गणिती क्रियांसाठी ु 

वापरलेले शब्द १९५ 
परिशिष्ट चवथे : लीलावतीसंबंधी 

अख्यायिका १९६ 


परिशिष्ट पाचवे : भास्कराचार्यासंबंधी 
ताम्रपट व शिलालेख 

परिशिष्ट साहावे : काही पारिभाषिक 
शब्द आणि शब्दसूचि 

शुद्धि पत्र 


१९९ 


२०३ 


[पाच ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


चित्रानुक्रमाणिका 

संदर्भ श्‍लोक पृष्ठ 
तीन रंगी चित्र 
भास्कराचाय आणि लीलावती प्रारंभी 
कळपातील हत्ती ५१ ३३ 
तुटलेली मुक्तामाला ५३ ३४ 
कर्णवध ७१ ४६ 
क्रीडा मयूराची झेप १४७ ९९ 
कमलकलिकाग्राची उंची १५० १०१ 
वानरोड्डाण १५२ १०२ 
शंकराची आयुधें २५२ १८६ 


क... 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


प्रस्तावना 


भास्कराचार्य आणि लीलावती हीं दोन्हीं नांवें आवालवृद्धांच्या परिचयाचीं आहेत. 
एखादा विद्यार्थी जर गणितांत विशेष चमकू लागला तर त्याचे शाळेंतीळ मास्तर 
कौतुकाने त्याला ' प्रतिभास्कराचार्य ' असेंही म्हणतात. छीलावतीसंबंधी तर अनेक 
आख्यायिका प्रचलित आहेत. भास्कराचार्याच्यावहल व त्यांनीं लिहिलेल्या ग्रंथांवहल, 
विशेषतः लीलावती ह्या Wage, भारतीयांना विशेष कुतूहल असावें हें साहजिकच 
आहे. भास्कराचार्यांचा जन्म महाराष्ट्रांतला. लीलावतीवर अनेक टीकाग्रंथ व भाषांतरें 
उपलब्ध आहेत पण ह्या विषयावर सांगोपांग विवेचन करून अळीकडे — म्हणज विसाव्या 
शतकांत - लिहिलेला असा ग्रंथ मराठींत सांपडत नाही. दीर्घ परिश्रम करून प्रा. ना. ह्‌. 
फडके यांनी “ लीलावती पुनदंशंन ' हा ग्रंथ तयार केलेला आहे आणि त्यासंबंधी भासत 
असलेली एक मोठी उणीव अशा रीतीनें दूर झाली आहे 

जवळ जवळ अठरा वर्षापूर्वी प्रा. फडके यांनींच “ भारतीय गणिती ' या नांवाचें एक 
छोटेसें पुस्तक लिहिलें होतें. त्यांत बर्‍याच विस्तृत प्रमाणांत भास्कराचार्य व लीलावती 
यांसंबंधी प्रमाणभूत व मनोरंजक माहिती मिळते. ज्या वाचकांनी तें पुस्तक वाचळें आहे 
त्यांच्या मनांत ह्या नवीन पुस्तकाबद्दल विशेष उत्सुकता उत्पन्न होईल यांत शंका नाहीं. 

लीलावती हा ग्रंथ “ हसत खेळत अंकगणित ' ह्या स्वरूपाचा दिसतो. त्याचें हें स्वरूप 
'लीलावती पुनदंर्शनां'त कायम ठेवण्याची जवाबदारी प्रा. फडके यांनीं उत्तम तर्‍हेनें पार 
पाडलेली दिसते. ह्या विषयावरील अनेक संस्कृत, हिदी, इंग्रजी व मराठी ग्रंथांचे वाचन 
करून प्रस्तुत ग्रंथ लिहिला गेला असल्यामुळे प्रत्येक पानावर पांडित्यप्रदर्शक टीपा प्रस्तुत 
ग्रेथकर्त्याला देता आल्या असत्या. परंतु त्या मोहाला बळी न पडतां त्यांनीं आवश्यक ती 
पूरक माहिती, शेवटी, सहा परिशिष्टांमधून दिलेली आहे. त्यामुळे पुस्तक वाचतांना 
व्यत्यय येत नाहीं व “ लीलावती * लीलागम्य आहे असेंच वाचकांस वाटते. 

लीलावती हें बाराव्या शतकांत लिहिलेलें अंकगणिताचें पुस्तक. पाठयपुस्तक म्हणून 
त्याचा उपयोग अनेक शतकें आपल्या देशांत होत होता. अजूनही कांहीं प्रांतांत पाठशाळांतन 
हैं पुस्तक शिकवले जातें असें कळतें. त्यांतील रीती सोप्या वाटत असत व उदाहरणांतून 
मनोरंजक माहिती मिळत असे. येथें माझा स्वत:चाच एक अनुभव सांगतो. 


महाराष्ट्रीयांच्या संध्येंत विष्णूचीं चोवीस नांवें सुरुवातीला घेतली जातात. उत्तरेकडील 
पंडितांची संध्या थोडी निराळी असते व त्या संध्येंत चोवीसाएऐवजी कमी नांवें असतात. 
बनारस हिंदू युनिव्हसिटीमध्यें प्राध्यापकाचें काम करीत असतांना मी अनेक पंडितांना 
संध्येंतील चोवीस नांवांचें रहस्य काय या संवधीं विचारले होते. समाधानकारक उत्तर 


[ सात ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


कोणाकडनच मिळालें नाहीं. 'अखेर कॉलेज ऑफ इण्डॉलॉजी मधील प्राध्यापक स्व. वासुदव 
शरण अग्रवाल यांनीं मात्र ' चोवीस ' या संख्येचें रहस्य समजावून सांगितलें. त्यांनी जी 
माहिती दिली तीच प्रस्तुत ग्रंथांत १८६ पृष्ठावरील श्लोक २५२ याचें स्पष्टीकरण 
करतांना प्रा. फडक्यांनीं दिली आहे. विष्णूच्या चार हातांत शंख, चक्र, गदा व पद्म हा 
४ % ३ > २ % १ = २४ प्रकारांनी ठेवता येतात. अशा रीतीनें विष्णूच्या चोवीस 
अलग अलग मति होतात. त्यांचीच तीं चोवीस नांवें. तसेंच शिवाच्या दहा हातांत दहा 
BAA १० ! = ३६,२८,८०० प्रकारांनीं ठेवता येतात. मात्र शकराची इतकीं भिन्न नांवें 
आपल्या जुन्या साहित्यांत कोठे लिहून ठेवलेलीं आढळत नाहींत 


ग्रंथामधील इलोकांतून ठिकठिकाणीं जीं संबोधनें वापरलीं आहेत तिकडेही वाचकांचं 
लक्ष जातें. कोठे 'अये बाले लीलात्रती मतिमति” (हे बुद्धिमान मुली लीलावती) तर कोठ 
“सखे? (हे मित्रा) असे संवोधन आढळते. ' कान्ते ', ' मृगाक्षि ', ' चंचलाक्षि are’ इत्यादि 
संबोधनेंही आढळतात. यावरून भास्कराचार्यांती चालविलेल्या * हसत खेळत अंकगणिता ' 
च्या वर्गात कोण कोण शिकत असत याबद्दल विद्वान संशोधक तऱ्हेतऱ्हेचे तके काढत 
असतीळ. पण येवढे मात्र खरें कीं शिक्षणाची सुरुवात आनंदानें व प्रगति कुतूहलाने 
होते ( learning begins with joy and flourishes in wonder ) याचा प्रत्यय 
पुस्तकाच्या वाचकाला येतो. पुष्ठ ४८ वरील इलोक ७३ ची शेवटची ओळ आहें — 


“ जानीहि पाट्यां पट्ता ऽ स्ति ते चेत्‌ ॥ " 


(जर तुला पाटीगणित उत्तम येत असेल तर ती संख्या सांग). एखाद्या छानदार 
उदाहरणाच्या शेवटीं अशा TSA आव्हान पाहून वाचकास वाटूं लागतें कों भास्क राचार्याच्या 
'क्लासांत ' जर आपल्याला प्रवेश मिळाला असता तर काय गंमत झाली असती ! 
पृष्ठ ७५ वर खालील उदाहरण दिलेलें आहे :-- 
“ गोड, कडू, तुरट, आंबट, खारट व तिखट यांपैकीं १, २, ३, ४, ५, ६ रस एकत्र 
करून चटण्यांचे प्रकार किती होतील तें, हे गणका, सांग ” 


चटप्यांचीं प्रात्यक्षिके मुलांमुलींनी आपआपल्या घरीं केलीं, करवलीं किवा नाहींत कोणास 
ठाऊक ! पण ' रसदार अंकगणिताचा अनुभव ह्या पुस्तकाच्या वाचकांना पदोपदी येतो. 


लीलावती हें इतकें प्राचीन अंकगणित ! आज आपणांला कितोतरी अधिक 
उपयोगी नियम व सिद्धांत माहीत असले पाहिजेत. ह्या बाबतींत प्रा. फडके यांनीं वरीच 
जागरूकता दाखविलेली दिसते. श्लोक १६४ चें स्पष्टीकरण करीत असतांना पृष्ठ ११० 
वर आकृति १३ देऊन प्रा. फडके (१) कोज्या ट=० आणि (२) कोज्या ट o या 
दोन्ही बावतींत योग्य तो खुलासा करतात. जी गोष्ट भास्कराचार्याच्या वेळीं माहीत 
नव्ह्ती परंतु जी आज एखाद्या हुशार शाळकरी विद्यार्थ्याला माहीत असेल त्याचें हें 
उदाहरण. यात आचर्य वाटण्याचें कारण नाही. न्यूटनला माहीत नव्हत्या अशा अनेक 
गोष्टी बी.ए. - बी. एस्सी. (गणिताच्या) विद्यार्थ्यांना माहीत असाव्या लागतात. 
नाहींतर ते आपली परीक्षा पास कसे होणार ? 


[ आठ ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


सस्कृत व गणित या दोन्ही विषयांत ज्यांना रुचि आहे त्यांच्याकरिता हें पुस्तक 
म्हणजे सुरस, सचित्र संख्यामिश्रित कथासंग्रहच आहे परंतु केवळ सांस्क्रतिक किवा 
साहित्यिक बुद्धिविलास म्हणूनच ' लीलावती पनरदर्यना कडे पाहाणें ठीक दिसत नाहीं 
गणिताच्या इतिहासाच्या पाश्वभमीवर 'लीलावती चें स्थान पाहिल्यास भास्कराचार्याच्या 
थोर बुद्धिमत्तेची ओळख पटते. ते स्वत: उत्तम गणिती असून उत्तम शिक्षकही होते असें 
दिसतें. प्लेटो आपल्या “ रिपब्लिक ' नांवाच्या ग्रंथात म्हणतो 


“ Arithmetic has a very great and elevating effect 
to reason about abstract number 


compelling the soul 


and if visible or tangible objects are 
intruding upon the argument refusing to be satisfied ° 


वरील उक्तींत जर कांहीं तथ्य असेल तर, सरस उदाहरण, खुवादार काव्य आणि जन्या 


जमान्यातील आकषक व्यवहारचित्रें यांनी भांबावून न जातां एखादें बालमन लीलावती- 
दशनान भारावून जाइल व त्यांतून एखाद्या नव्या भास्कराचार्याचा जन्म होईल 


गणिताच्या इतिहासांत असे चमत्कार आढळतात. वॉलपेपर म्हण न भितीवर लावलेल्या 
गणिताच्या एका जुनाट पुस्तकाच्या पानांतून प्रेरणा घेऊन एक छोटी मलगी मादाम 
कोवालेवूस्की (Madame Kowalewski ) या नांवानें, गणिती म्हणन पढे प्रसिद्धीला आली 
लोलावती पुनदंशना नें प्रभावित होऊन जर एखादी 'लीलावती' आजच्या नव्या गणितांत 
सशाधनकर्ता म्हणून नांवारूपाला आली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाहीं 


“लीलावती पुनदंर्शना'चें महत्त्वपूर्ण कार्य यशस्वी रीतीनें पार पाडल्याबद्दल मी प्रा. फडके 
यांचें अभिनंदन करतों. 


ह वि. वा. नारळीकर 
पुणें विद्यापीठ पुणें विद्यापीठांतील 
२३-५-७१ व्यावहारिक गणिताचे 


लोकमान्य टिळक प्राध्यापक 


[ नऊ ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| 
॥ 
Í 
d 


A 


लेखकाचे निवेदन 


श्रोमद्गणकचक्रचूडामणि कविवर्य भास्कराचार्य यांच्या सूप्रसिद्ध पण दमि अशा 
“लीलावती' या अतुलनीय गणितग्रंथाचे सोपपत्तिक मराठी भाषांतर वाचकांपढें ठेवतांना 
मला अतिशय आनंद होत आहे. संस्क्रतांतील कादंबर्‍या, नाटकें, काव्यें इत्यादि अनेक ललित 
ग्रथाचा मराठींत किवा अन्य भारतीय भाषांत भाषांतरें झालीं. इतकेंच नव्हे, त्यांच्या वैर्क 
काहा ग्रथना पाश्चात्य छलित लेखकांना वेड लावलें हें खरें, तथापि संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथांनी 
जनमनाचा इतका जोरकस ठाव घेतल्याचे दिसत नाहीं. असें असतांनाही ज्या ग्रंथाचा 
बालबाला भारतांत आसेतुहिमाचछ झाला व अनेक पाइ्चात्य विद्वानांना ज्यानें मोहविलें 
तो भास्कराचार्याचा ' सिद्धांतशिरोमणि ' हा ग्रंथ गणित व ज्योतिष या विषयांत अग्रगण्य 
समजला जातो. या ग्रंथाचे चार विभाग अनुक्रमे लीलावती, बीजगणित, गणिताव्याय व 
गोलाध्याय हे असून पहिला भाग जो “ लीलावती ? त्याचें विवरण प्रस्तत पुस्तकांत केलेलें 
आहे. भास्कराचायं या ग्रंथास “पाटीगणित ” असें नांव देतो. पण त्यांत अंकगणित, 
बीजगणित, भूमिति (क्षेत्रव्यवहार), त्रिकोण-मिति इत्यादि अनेक विषयांचे आलोडन 
केलेलें आढळतें. 


भास्कराचायान हा ग्रथ शके १०७२ म्हणजे सन ११५० या वर्षी लिहिला. अर्थात्‌ 
ग्रंथाचा प्रथम विभाग ' लीलावती ' हा जितका लोकप्रिय झाला तितके पुढील भाग झाले 
नाहीत. कारण लीलावतीतलें गणित हें प्राथमिक तयारीसाठींच असल्यानें संस्कृतज्ञ 
विद्यार्थ्यांस पेलण्यासारखे होतें. पुढील aa गणित ' ग्रहगतिनिर्णय' या विषयास अनलक्षन 
असल्यान सामान्य वाचकांस समजण्यापलीकडचे आहे. अर्थात्‌ ' लीलावती 'ची लोकप्रियता 
अजून टिकून आहे. या ग्रंथावर गेल्या ८०० वर्षांत अनेक टीका झाल्या. त्या विविध 
भाषांतून झाल्या. टीका याचा कुत्सित अर्थ येथें न घेतां स्पष्टीकरण, विवरण, मल्लिनाथी 
अशा अर्थाने तो शब्द घ्यावयाचा. पुस्तकाच्या शेवटी पहिल्या परिशिष्टांत अदा 
टीकाकारांची जवळ जवळ समग्र यादी दिली आहे. त्यावरून दिसून येईल की, ज्यांना 


. संस्कृतचा गंधही नाही अशा लोकांनी, उदाहरणाथ - Hell, जेम्स टेलर, कोळब्रक इत्यादि 


पार्चिमात्यांनीही या ग्रंथाचा अभ्यास केला होता. संस्कृतांत टीका करणारे अनेक गणिती 
आसेतुहिमाचल होऊन गेले. त्यांत गणेश दैवज व नरसिंह हे प्रसिद्ध आहेत. 


मराठींत या ग्रंथाची सटीक भाषांतरे पूर्वी फकत दोनच झालेली आहेत. त्यांतले 
पहिलें भाषांतर के. देवराव उखाशेट साळी (एरंडोलकर) यांनी सन १८८९ त केलें. 
दुसरें भाषांतर के. विनायक पांडुरंग शास्त्री खानापूरकर यांची औंध संस्थानचे श्रीमंत 
राजे श्रीनिवासराव पंतप्रतिनिधि यांच्या आश्रयाने सन १८९७ साली प्रसिद्ध केलें, 


[आकरा ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ii { 


एरंडोलकर साळी यांचें भाषांतर मराठीतले पहिलेच असूनही फार चांगलें उतरले आहे. 
पण त्यांत उपपत्ति नसल्यानें गणितज्ञ वाचकांची तृषा त्यानें भागत नाहीं. कारण क्वचित्‌ 
कोठे उपपत्ति असलीच तर ती त्रोटक आहे. खानापूरकरांच्या भाषांतरांत उपपत्ति 
पुष्कळ आहे. पण आजचा महाविद्यालयीन गणिताचा विद्यार्थी ती उपपत्ति समजूं शकत 
नाही. म्हणून नव-गणिताच्या मदतीनें संपूर्णपणे स्पष्टीकरण देऊन पुस्तक अद्ययावत 
करण्याचा लेखकानें प्रयत्न केला आहे. 


शास्त्रीबुवांचें पुस्तकही आतां दुमिळ झालें आहे. एरंडोलकरांच्या पुस्तकाच्या प्रती 
कांही वाचनालयांत सांपडतील. त्यांचे नातू ठाण्याचे एंजिनीअर श्री. कहाडे यांच्याकडे 
दोन प्रती आहेत असे कळते. खानापूरकर शास्त्र्यांच्या भाषांतर व सटीक प्रती अजून 
ववचित उपलब्ध होतात. पण एकंदरीत तेंही दूमिळच. 


स्वतः भास्कराचार्यानें आपल्या सूत्रांच्या उपपत्ति कोठेही दिल्या नाहीत. विद्यार्थी 
गणितज्ञ झाला की नाही, याची चांचणी तो सूत्र वापरू शकतो, की नाही, यावर ठरत 
असे. किंबहुना सूत्रांचे स्पष्टीकरण देणें हें मान्यवर समजलें जात नसे. आर्यभट्ट ते भास्करा- 
चार्यं या ७०० वर्षाच्या काळांत शास्त्रीय ग्रंथ कवितारूपांत लिहिले जात व सिद्धांताचें 
स्पष्टीकरण किवा प्रुफ (सिद्धता) देण्याच्या खटाटोपांत कोणीच पडत नसे. याला भास्करा- 
चायंही अपवाद नव्हता. भारतीय गणितशास्त्राचें त्यामुळें FAS नुकसान झाले हैं आतां 
समजून येऊं लागलें आहे. 
आजच्या काळांत महाराष्ट्रांत शिक्षणाची वाढ सवे स्तरांवर झपाट्याने होत आहे. 
माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, विश्वविद्यालये, ग्रंथालयें यांचीही संख्या जोरांत वाढत 
आहे. पण यांतील विद्यार्थिवर्गास योग्य तें वाङमय पुरविले जात नाही. आमचे विद्यार्थी 
चोरकथा व गुप्तचर कथा (Detective Tales) यांत मशगूल आहेत. बुद्धीस चालना देणारे 
वाङमय त्यांना पेलत नाही. संस्कृत व इतर भाषांतील विचारकथा त्यांचेपुढें ठेवणें 
आवश्यक झालें आहे. तसेंच संस्कृतचा व्यासंग कमी होत असल्यानें त्या भाषेंतलें वाडमय 
मराठींत आणणें ही एक अपरिहार्य गरज झाली आहे. या दृष्टीनें, शिक्षक, विद्यार्थी 


गणिताचे अभ्यासू यांना रीलावतीसारखें पुस्तक विशेष उपयोगी होईल असें वाटल्याने 
आम्ही हें धाडस केलें आहे. 


हैं पुस्तक वाचणाऱ्यांना कांही सूचना देणें आवश्यक वाटतें. या प॒स्तकांत NFT- i 

चार्याच्या इलोकांता अनुक्रमांक दिला आहे. प्रथम इलोक, त्याखालीं त्याचा अर्थ | 

(शक्यतों भाषांतर) आणि त्यानंतर त्याचें मराठींत स्पष्टीकरण असा क्रम ठेवला आहे. १ 

इलोकांत सूत्र असल तर स्पष्टीकरणांत त्याची उपपत्ति, फोड किवा सिद्धता दिली आहे. 

` बर्‍याचशा पारिभाषिक शब्दांचे अर्थ इलोकाच्या भाषांतराला लागूनच दिले आहेत. 

` इलोकांत उदाहरण असेल तर त्याचें सूत्राप्रमाणें किवा अन्य रीतीनें उत्तर काढून 

ट mS दाखविलें आहे. पुष्कळ ठिकाणीं उपपत्ति देतांना, चलनकलन शास्त्र (Calculus), 
ERN गणितीय उद्गमन (Mathematical Induction), वगेरे नवीन पद्धतीचा वापर केला 


[बारा ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


PART TE ss .. 2w 


sal र 3 = ~ dq 
आहे. (र्‌) या चिन्हाचा 707 साठी वापर केला आहे. विकलनगुणकासाठी ae हे 


चिन्ह कायम केलें आहे. कुट्टकाच्या रीती स्पष्ट करतांना सतत अपूर्णाकाचा (Continued 
Fractions) उपयोग केला आहे. पुष्कळ हिंदी भाषांतरें किवा संस्कृत टीका यांत जो 
अवास्तव पाल्हाळ असतो तो काढून टाकून उत्तरनिष्कासन-क्रिया सोपी व सुटसुटीत 
केली आहे. पुस्तक इतकें काळजीपूर्वक छापले गेलें आहे, तसेंच मुद्रणदोष काढून 
टाकण्यासाठी इतकी मेहनत घेतली गेली आहे, की, पुस्तकांत बहुतेक कोठेंच मुद्रणदोष 
नाहींत; असले तरी अत्यल्प आहेत. तरीही शुद्धिपत्र जोडलेले आहे 


परिशिष्टांत दिलेल्या शब्दांत ज्यांच्या मागे * ही खूण आहे. ते शब्द लेखकाने बनविलेले 
आहेत. त्यांत महाराष्ट्र राज्यानें नियुक्‍त केलेल्या एकरूप परिभाषा समितीच्या ' गणित 
उपसमितीनें ' बनविलेले अनेक प्रतिशब्द आलेले आहेत. इतर शब्द भास्कराचार्याचेच आहेत. 


भास्कराचार्याची शेली निरनिराळया ठिकाणी त्याच्या कौशल्याचे अनेक पेळू दाखविते. 
गणित शिकविताना, पौराणिक व धामिक ज्ञान, निसर्गवर्णन, व्यवहार इत्यादि गोष्टी 
तो लक्षपूर्वक शिकवितो. त्याकाळी ठाऊक असलेलें बहुतेक गणित लीलावतींत आलें आहे. 
या पुस्तकास महाराष्ट्र-शासनानें अनुदान दिल्यामुळे पुस्तक छापणें शक्‍य झालें, mazs 
साहित्यसंस्कृति मंडळ व महाराष्ट्रशासन यांचा लेखक अत्यंत आभारी आहे. 


या पुस्तकास पुरणे विद्यापीठांतील व्यावहारिक गणिताचे लोकमान्य टिळक प्राध्यापक 
सुप्रसिद्ध वि. वा. नारळीकर यांनी वेळांत वेळ काढून समयोचित उत्कृष्ट प्रस्तावना लिहून 
दिली याबद्दल लेखक त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे. हें पुस्तक समग्र वाचून त्यांनी त्यावर 
केलेलें भाष्य हें त्यांचें गणित विषयाचें सव्यसाचित्व दाखविते. त्यांची प्रस्तावना मार्मिक 
व खुसखुशीत आहे. लेखक त्यांचा विशेष आभारी आहे. 


या पुस्तकाचे बाळंतपण करण्याचें कठीण व क्लिष्ट काम प्राध्यापक गोपाळ रामचंद्र 
परांजपे यांनीं स्वेच्छेने अंगावर घेतलें, आणि उपचारित (रुग्ण), उपचारक (भिषक्‌) 
व उपचारिका अशा तीनही प्रकारच्या भूमिका त्यांनी पार पाडल्या. तसे झालें नसते 
तर या पुस्तकास आलेला सुबकपणा, गणिती भाग शुद्ध सुन्दर स्वरूपांत छापणे, विषयांचा 
अनुक्रम, सूचि वगैरे गोष्टीची नीट मांडणी होणें कठीणच होते. विज्ञान वाङमय बालबोध 
आणि आकर्षक करण्याच्या कामांतीळ त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लेखकास उपयोगी पडला. 
श्री. परांजपे यांनी एकादे काम आपलें म्हटलें, म्हणजे त्यासाठीं कितीही कष्ट पडोत, तें 
काम पूर्ण होईपर्यंत जिहीनें करीत राहाणे, हा त्यांचा स्वभाव-विशेष आहे. या वयांतही 
त्यांचा उत्साह दुर्दम्य आहे. म्हणून श्री. काकासाहेब परांजपे यांचें ऋण लेखकाचे शिरावर 
फार मोठे आहे. त्याची फेड तो करूच शकणार नाहीं. 


तसेंच श्री. चंद्रकांत हरि पाटील व श्री. गजानन आत्माराम गांगल आटिस्ट यांनी आकृत्या 
व चित्रें सुबक काढून दिल्याबद्दल लेखक त्यांचा आभारी आहे. 


[तेरा ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative — 


pk 


कक 


लोकसंग्रह कारखान्याचे चालक श्री. दि. दा. गांगल व श्री. का. गं. सोनार यांचे 
आभार मानावेत तितके थोडेच आहे. या पुस्तकाच्या छपाईचा अवधडपणा पहातां, 
कारखान्यांतत्या कामगारवर्गानें घिमेपणाने छपाई पूर्ण केली हैं त्यांना गौरवास्पद आहे. 
अनेक ठिकाणी संस्कृत अक्षरें बदलणें, गणिती पदावलि नीट मांडणें, अनुस्वार काढणें, 
घालणे, इत्यादि कामें त्यांनी केलीं, व श्री. सोनार यांनी अविचलितपणें कामाचा व्याप 
सांभाळला याबद्दल लेखक कारखान्याचा ऋणी आहे. 

तसेंच सौ. मालिनीवाई परांजपे यांनीं श्री. काकासाहेवांता प्रुफे तपासण्याचे काम 
करण्यास आडकाठी केलीं नाही याबद्दल व संस्कृत श्लोकांची प्रुफे तपासली यासाठी 
लेखक त्यांचा आभारी आहे. 

या आभार प्रदर्शनात माझ्या पत्नी सौ. सुभद्राबाई फडके यांचेही ऋण मान्य केलें 
पाहिजे. त्यांनी दिलेल्या उत्तेजनामुळेंच लेखक हें खचिक पुस्तक छापून प्रसिद्ध करण्यास 
पुढें झाला. 

वाचकांना विनंति एवढीच की, त्यांनी हैं पुस्तक नुसतेंच वाचू नये. तें मननीय आहे 
आणि ग्रंथाळयांत अवश्य पाहिजे असें आहे. पुस्तकांत अनेक चित्रें व आकृति घातल्या 
आहेत. पुस्तक लिहितांना के. खानापूरकर शास्त्री यांचें पुस्तक व हरिप्रसाद भगीरथ यांचें 
हिदी भाषांतर यांचा मला फार उपयोग झाला. त्यांचें ऋण मान्य केलेच पाहिजे. 

पुस्तकांतले संस्कृत श्लोक छापतांना पुष्कळ ठिकाणीं संस्कृत संधि तोडून लिहिले 
आहेत. ते छपाईच्या सौकर्यासाठीं तसेंच उच्चार सोपे व्हावेत म्हणून. 

या पुस्तकांत आढळणारे मुद्रणदोष, त्रुटि, चुका, स्पष्टीकरणांतील चुका वाचकांनी 
लेखकांस कळविल्यास पुढील आवृत्तीत (यदा-कदाचित्‌ छापली गेलीच तर) सुधारण्यांत 
येतील. 


जून १९७१ 
प्रजापति भुवन, 
गोखले रस्ता, 
दादर, मुंबई २८. 


नारायण हरि फडके 


५-----रफ्टशर्शिर्ण” 


[ चौदा ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


भास्कराचाय ; चरित्र व कार्य 


कविवर्य गणकचक्रचूडामणि भास्कराचार्य (दुसरा) *याचें नांव माहीत नाहीं असा 
मनुष्य महाराष्ट्रांत तरी विरळा. त्यानें लिहिलेला ' सिद्धांतलिरोमणि ' हा ग्रंथ प्रसिद्ध 
असून त्याचा पहिला भाग “लीलावंती ' (पाटी-गणित) हा सर्व जगांत प्रसिद्ध झालेला 
ग्रंथ होय. ' लीलावती ' ह्या काव्यमय नांवामुळें, तसेंच त्यांतल्या प्रश्‍नांमुळें, भास्करा- 
चार्याचा कीतिदुंदुभि सर्व जगांत गेलीं सातशे वर्ष निनादत आहे. बाराव्या शतकाच्या 
अखेरीपर्यंत भारतीय गणितशास्त्र किती पुढारळे होतें हें लीलावतीवरून समजून येतें. 

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास जर्मनींत ` वायरष्टास्से नांवाचा एक महान्‌ गणिती 
होऊन गेला. तो म्हणतो, “ उत्तम गणिती हा थोडाबहुत कवि असल्याशिवाय उच्च 
प्रकारचा गणिती होऊंच शकणार नाही.' पाइचात्य गणितज्ञांत काव्यें करण्याची आवड 
असलेले अनेक गणिती आढळतात. सुप्रसिद्ध ' रुवाया ? लिहिणारा, झाडाखाली मदिरा 
आणि मदिराक्षी यांना घेऊन बसणारा, उमर खय्याम हा मूळचा गणिती. त्याचप्रमाणें 
भास्कराचार्याच्या ठिकाणीं कवित्व व गणकत्व यांचें अप्रतिम साहचर्य होतें, हें पुस्तक 
वाचतांना वाचकांस याचा अनुभव येईलच. 

भास्कराचार्य शके १०३६ (सन १११४) या वर्षी जन्मला. आपले जन्मवर्ष त्याने 
गोलाध्याय या सिदांतशिरोमणीच्या चौथ्या भागांत स्पष्टपणें दिलेलें आढळतें. प्रश्‍नाध्यायाच्या 
५८ व्या इलोकांत तो म्हणतो, 


रसगुणपुर्णमहीसमशकनृपसमये 5 भवन्ममोत्पत्तिः । 
रसगुणवर्षण मया सिद्धांतशिरोमणी रचितः ॥ 


याचा अर्थ : शकगणनेप्रमाणें माझा जन्म शके १०३६ त झाला व वयाच्या ३६ व्या वर्षी 
म्हणजे शके १०७२ त मी ‘ सिद्धांतशिरोमणि › हा ग्रंथ रचला. यावरून भास्कराचार्य 
सन १११४ त जन्मला व त्यानें सन ११५० त आपला सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिहिला हें निश्चित होतें 

गोलाध्यायाच्या '्रश्‍नविचार' या प्रकरणाच्या अखेरीस भास्कराचार्यानें आपल्या कुळा- 
संबंधीं थोडी माहिती दिलेली आहे. त्यावरून त्याचें गोत्र शांडिल्य होतें व तो विज्जलविड 
येथें राहात होता हैं स्पष्ट होतें. खालील दुसऱ्या इलोकांत तो आपल्या ग्रंथलेखनशक्तीबद्दळ 
मोठ्या विञ्वासानें म्हणतो, 


—— पुरे त्रविद्यविद्वज्जने । 
नानासज्जनधास्नि विज्जलविड शाण्डिल्यगोत्रो द्विजः ॥। 


* पूर्वी एक भास्कराचार्य नांवाचा ज्योतिषी सहाव्या शतकांत होऊन गेला. त्याला पहिला भास्कराचायं म्हणतात. 


[ पंधरा ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


श्रौतस्मातंविचारसारचतुरो निःशेषविद्यानिधिः । 
साधनामवधिमं हेशवरकृती देवज्ञचूडामणि: ॥ 
तज्जस्तच्चरणाररावदयुगलप्राप्तप्रसाद : सुधीः | 
मग्धोट्रोधकरं विदग्धगणकप्रीतिप्रदं प्रस्फुटं ॥ 
एतद्‌ व्यक्तसदुक्तियुक्तिबहुलं हेलावगम्यं बिदाम्‌ | 
सिद्धांतग्रथनं कुबुद्धिमथतं चक्रे कविर्भास्करः ॥ 


भास्कराचार्य सर्व शास्त्रे आपले वडील AVAL यांच्याजवळ शिकला ते एक विद्वान्‌ 
ज्योतिषी असूनःत्यांचा जन्म शके १००० च्या सुमारास झाला असावा असे के. शं. बा. दीक्षित 
म्हणतात. त्यांचे 'करणग्रेथ व 'जातक-ठीकाग्रंथ' प्रसिद्ध आहेत. भास्कराचायाच शिक्षण अशा 
समर्थ गरूच्याच जवळ झाल्यानें तो अनेक विद्यांत लवकरच पारगत झाला. 


विज्जलविड कोठे आहे ! 


वरील पहिल्या इलोकांत भास्कराचार्य म्हणतो कों आपण विज्जलविड गांवचे राहाणारे. 
हें विज्जलविड गांव कोठें आहे याबद्दल निश्चित माहिती उपलब्ध नाहीं, विज्जलविड 
शब्दांतलीं शेवटलीं दोन अक्षरे अपभ्रष्ट होऊन बीड शब्द होतो, तेव्हां भास्कराचाय 
बीड येथला राहाणारा होता असें पुष्कळांस वाटत होतें. पण मराठवाड्यांतले बीड 
हें अहमदनगरपासून ६४ किलोमीटर दूर आहे. तें सह्य पर्वंताजवळ नाहीं. हल्ली तेथे 
भास्कराचार्याचे कोणी वंशजही नाहींत. हें विज्जलविड म्हणजे हैदराबाद जवळचें बेदर 
असावें असा निष्कर्ष कांहीं विद्वान्‌ काढतात. कारण अकबर वादशाहाच्या पदरीं जो फजी 
नांवाचा कवि होऊन गेला त्यानें इ. स. १५८७ त बादशहाच्या सांगण्यावरून लीलावतीचें 
qaaa भाषेंत भाषांतर केलें होतें. त्यांत तो म्हणतो कीं भास्कराचार्य बेदरचा 
राहाणारा होता. पण बेदर सोलापूरच्या पूर्वेस ८० कि. मी. अंतरावर आहे. तेथें तर डोंगराचा 
एक सुळकाही नाहीं. अर्थात तें सह्य पर्वतापासून फार दूर आहे. म्हणून विज्जलविड 
म्हणजे बेदर नव्हे. भास्कराच्या काळीं बेदरजवळ कल्याण येथें चालुक्य वंशाचे 
राजे राज्य करीत असत. त्यांचा उल्लेख भास्कराच्या ग्रंथांत नाहीं आणि चालुक्यवंशीय 
राजांच्या इतिहासांतही कोठें भास्कराचार्यासंबंधीं उल्लेख नाही. मग विज्जलविड हैं 
विजापूर असेल काय ? भास्कराचार्य हा कानडी ब्राह्मण असून वैष्णव संप्रदायी होता 
असें कांहीं लोक समजतात. पंडित सुधाकर द्विवेदी हे त्याला वेष्णवच मानतात. कारण 
गोलाघ्यायाच्या “भुवनकोश ' प्रकरणांत तो बरेच उतारे विष्णपुराणांतून देतो. पण 
विजापूर हें सह्य पर्वतापासून कमीतकमी १६० कि. मी. पूर्वेस आहे. तसेंच विजापूर हा शब्द 
विद्यापूर किवा विजयपूर यांचा अपभ्रंश होण्याची जितकी शक्यता आहे, तितकी तो 
विज्जलविड यापासून होण्याची शक्यता नाहीं. यावरून विज्जलविड हें विजापूर 
नव्हें. तसेंच भास्कराचायं कानडी ब्राह्मण नव्हता हैं पुढें दिलेल्या माहितीवरून समजून 


[ सोळा ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


Smee 


येईल. नृसिहाची लीलावतीवरील 'वासनावातिक' नांवाची टीका आहे. तींत तो म्हणतो 
“ विज्जलविड निवासी पवित्रितदंडकारण्यः महाराष्ट्रानामाश्रयो महेस्वरनंदनः 
श्रीभास्कराचार्य; |) यावरून तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण होता हें निश्चित. मुनीव्वराची 
'मरीचिका' नांवाची लीलावतीवर टीका आहे. तिच्यांत त्यानें विज्जळविड कोठें आहे 
याबद्दळ पुढें दिलेलें वर्णन केलें आहें. तो म्हणतो, “ सह्यकुळपर्वतान्तर्गत भूप्रदेशे 
महाराष्ट्रदेशान्तर्गतविदर्भापरपर्यायविराटदेशादपि निकटे गोदावर्या नातिदूरे पंच 
क्रोशांतरे विज्जलबिडम्‌ | 

यावरून असें दिसतें कीं , विज्जलविड हें खानदेशांत किवा नाशिक जिल्ह्यांत 
गोदावरीच्या उत्तरेस असावें. कोल्हापुरजवळ एक AS आहे. तें सह्यपर्वेतास जवळ असलें 
तरी गोदावरीच्या उत्तरेस नाहीं. मराठवाड्यांतले ब्रीड, वेदर, विजापुर हीं सह्य- 
पर्वताच्या ज्या अनेक रांगा आहेत त्यांतल्या कोठल्याच रांगेला जवळ नाहींत. मुनीश्वराची 
टीका शके १५३० मधली, म्हणजे 'शिरोमणि' रचनेनंतर सुमारें ५०० वर्षांनंतरची, आहे. 
त्याला भास्कराच्या स्थानासंबंधीं. आपल्यापेक्षा जास्त विश्वासार्ह माहिती असणार असें 
धरून चाललें पाहिजे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे विज्जलविड हें विदर्भाच्या अलीकडे व 
सहथकुलापलीकडे अशा भूप्रदेशांत TASS होतें. सह्याद्रीची मालेगांव रेंज व पितळखोरे 
टेकड्या यांपासून हें गांव जवळ होतें, पण गोदात्ररीपासून पंचक्रोशींत होते. म्हणजे 
तें गोदावरीपासून ३२ ते ४८ कि. मी. अथवा एवढ्याच परिसरांत होते. हा गणिती तपशील 
चुकलेला आहे असें मानले तरी विज्जलविड हे मालेगांव, चाळीसगांव, जळगांव या भूभागांत 
असलें पाहिजे असें के. डॉ. भाऊ दाजी तेलंग यांच्या संशोधनावरून दिसून येतें. चाळीसगांव 
पासून १६ किलोमीटरवरील पाटण हेंच पूर्वीचे विज्जलविड असावें असें दिसतें. कारण 
पाटणच्या सारजादेवी च्या (ट्वारजा?) मंदिरांत दानपत्रासंवंधीचा शिलालेख त्यांना सांपडला. 
रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या मासिकाची पृष्ठे १७८- १८३ यांत यासंबंधीचे सर्व 
पुरावे त्यांनीं सादर केले आहेत. त्याप्रमाणें त्याकाळचे सूर्यवंशीय राजे कृष्णराज, इंद्रराज, 
गोवन व सूर्यदेव ह्या विद्वानांच्या चाहात्या राजांनीं मठ ( विद्यालये ) चालविणाऱ्या 
गुरूंना दानें दिल्याचे त्यामध्यें उल्लेख आहेत. त्यांत चंगदेव (भास्कराचा नातू) याला शाळा 
चालविण्यासाठीं पाटण येथें कांहीं दाने दिलीं (परिशिष्ट ५ पहा), पण भास्कराचार्याचे 
विज्जळविड हेंच पाटण असा उल्लेख कोणत्याही टीकाकाराने केलेला नाहीं. गांवाचीं नांवें 
सहसा बदलत नाहींत. तेव्हां डॉ. भाऊ दाजी यांचा पुरावा ग्राह्य मानला तरी चंगदेवांचें 
गांव पाटण या पलीकडे, ताम्रपट व शिलालेख यावरून, निर्णय होत नाहीं. कदाचित्‌ असं 
असेल कीं चंगदेव, अनंतदेव यांना सोइस्कर जागीं मठ बांधल्यानें शाळा चांगलीं चाळवितां 
येईल असें वाटलें असेल, म्हणून मूळगांव विज्जलविड सोडून ते पाटण येथें स्थायिक 
झाले असावे. हैं स्थानांतर कदाचित राजाज्ञेवरूनही त्यांना करावें लागलें असेल. 

या लेखकाचे स्पष्ट मत असें आहे कीं, विज्जलविड गांव कोठें आहे याचा निर्णय 
अद्यापि लागावयाचा आहे. तथापि इतर पुराव्याअभावी डॉ. भाऊ दाजी यांचा निर्णय 
ग्राह्य मानणें अपरिहार्य भाग आहे. 


[ सतरा ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


भास्कराचार्य हयात असतां त्याची शाळा कोठें होती, तो कोणत्या राजाच्या पदरीं 
ज्योतिषी होता, त्याच्या मठाला कोणी अनुदानें व अग्रस्थातें (जमिनी) दिलीं यासंबंधीं 
कांहींच माहिती हातीं लागत नाहीं. यावरून तो कोणाचा आश्रित असावा असें दिसत 
नाहीं. त्याच्या वंशांतील नऊ पिढ्यांतील पुरुषांचीं नांवें मात्र त्रिविक्रम - भास्करभट्ट- 
गोविद - प्रभाकर - मनोरथ - महेश्वर - भास्कर = लक्ष्मीधर - चंगदेव हीं 
ताम्रपटांत आढळतात. 


भास्कराचार्याचें शिक्षण 


भास्कराचार्य हा अत्यंत कुशाग्र बुद्धीचा विद्यार्थी असला पाहिजे, हें निराळें सांगण्याची 
गरज नाहीं. 'लीलावती' ग्रंथाच्या समाप्तीच्या इलोकांत (इलोक २६१) व जेथे भास्करा- 
चार्यं आपला कुलवृत्तांत देतो ( गोलाध्याय, प्रश्नविचार ६१ ), या दोन्ही ठिकाणीं, 
त्याचें शिक्षण त्याच्या वडिलांजवळ झालें असें तो म्हणतो. बीजगणितांतल्या 


आसीत्‌ महेश्वर इति प्रथितः पृथिव्याम्‌ । 
आचार्यवर्यपदवीं विदुषां प्रपन्नः ॥ 
लब्धाबबोधकलिकां तत एव चक्र) 

तज्जेन बीजगणितं लघु भास्करेण ॥ 


या इलोकावरून त्याचे वडील महेश्वर हे त्याचे गुरु होत. त्यांना विद्वान्‌ मंडळींनीं आचाय ही 
पदवी दिली होती. त्यांच्यापासून भास्करानें ज्ञानकलिका घेतली व त्यांच्यापाशींच त्यातें 
बीजगणिताचे पाठ घेऊन बीजगणित लिहिल्याचे तो सांगतो. काव्य, व्याकरण, गणित, 
ज्योतिष वगैरे विषयांचा त्याचा व्यासंग सर्वांग परिपूर्ण होता. पूर्वकाळीं आचार्य पदवी 
मिळविण्यास किती ग्रंथांचे अध्ययन करावे लागत असे हें २६१ व्या इलोकावरून समजन येतें. 
गणेश देवज्ञानें आपल्या टीकेत त्याला गणकचक्रचूडामणि ही पदवी अर्पण केली आहे. गणित 
व ज्योतिष हे विषय शिकविण्यांत तो निष्णात होता. त्याकाळची विद्वान्‌ मंडळी भास्करा- 


दर दिष्यांशीं वादविवाद करण्यास कचरत असत हैं ताम्रपटांतील इलोकांवरून 
पून येतें. 


ग्रंथलेखन 


RAN 
है 


भास्कराचार्यानें 'सिद्धांतशिरोमणि' हा ग्रंथ वयाच्या ३६ व्या वर्षी लिहून पुरा केला. 
त्यांत ४ विभाग आहेत. १ लीलावती, २ बीजगणित, ३ गणिताध्याय व ४ गोलाध्याय. 
यांतला पहिला भाग 'लीलावती' हा मुख्यत्वेंकरून 'पाटीगणित' म्हणजे अंकगणितासंबंधीं 
आहे. तथापि त्यांत भूमिति, त्रिकोणमिति व (नवीन अभ्यासक्रमानसार महाविद्यालयांतून 
शिकविल्या जाणाऱ्या) बीजगणितांतील अनेक प्रश्‍नांचा अंतर्भाव त्यानें केला आहे. याचें 
कारण त्या काळीं फरज्योतिषाचें प्राबल्य फार होतें. शिक्षित-अशिक्षित जनतेवर 
भविष्याचा पगडा फार मोठा होता, (आजही आहेच) . म्हणून गणितज्योतिषाचा अभ्यास 


[आठरा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ee 


EAEE 


प्रत्येक ज्योतिविदास आवश्यक असे. त्यासाठीं गणिताध्याय (ग्रहगतिगणित) व 
गोलाध्याय समजणें जरूरच होतें. त्याची पूर्वतयारी म्हणून' लीलावती'ची योजना भास्करा- 
चार्याने कली. श्रीधराचार्याची 'त्रिशतिका' व महावीराचार्याचें गणितसारसंग्रह” या 
पुस्तकातील उत्कृष्ट भाग घेऊन व त्यांत कांहीं नवीन प्रकरणें घाठन 'लीलावती'ची रचना 
त्यानें कली. ज्योतिषशास्त्राचें पायाभूत असें सर्व गणित लीलावतींत आहे. अहर्गण 
ग्रहभगण वगरे जे गणित ग्रहगतींत लागतें त्याचा पाया म्हणन त्यानें कुट्रक-गणित 
लालावतात घातल आह. याला इंग्रजींत Diophantine equation म्हणतात. 

ज्याप्रमाणे 'लीलावती? हा अंकगणितावरीळ उत्कृष्ट ग्रंथ आहे, त्याचप्रमाण “ बीज- 
गणित ' हें अव्यक्त गणितावरचें उत्कृष्ट पुस्तक आहे. या पुस्तकावरही अनेक टीकाग्रंथ 
झाले. जगांतील प्रमूख भाषांतून लीलावती व बीजगणित यांचीं भाषांतरे झालेलीं 
आढळतात. लीलावतीवरील टीका व भाषांतरें यांची यादी आम्ही (परिशिष्ट १ मध्यें) 
दिली आहे ती पहावी. वीजगणितावर कृष्णदैवज्ञाची 'नवांकुरा' म्हणून प्रसिद्ध टीका 
आहे. हा कृष्णदेवज्ञ जहांगीर वादशहाच्या पदरीं ज्योतिषी होता. त्याची टीका इ. स. 
१६१२ मधली आहे. बीजगणिताचें फारसी भाषांतर शहाजहानच्या कारकीर्दीत 
अताउल्ला रसीदी या ज्योतिषाने इ. स. १६३४ त केलें. स्ट्राची या इंग्रज लेखकाने 
१८१३ या सालीं इंग्रजी भाषांतर केलें. के. खानापूरकर शास्त्री यांनीं १८९७ सालीं 
मराठींत भाषांतर केलें. पंडित सुधाकर द्विवेदी यांनीं १९२४ सालीं संस्क्रुत टीकेसह 
“बीजगणित प्रसिद्ध केलें. यांत मुख्यत्वेंकरून कुट्रक, वगंप्रकृति, चक्रवालपद्धति या विषयांचा 
अंतर्भाव होतो. 

गणिताध्याय व गोलाध्याय हें विषय त्या मानानें क्लिष्ट असल्यानें त्यांकडे पौर्वात्य 
वा पाइचात्य विद्वानांचे लक्ष तितकें खेंचलें गेल नाहीं. तथापि ज्योतिःशास्त्र 
(Mathematical Astronomy) या विषयाच्या सर्वे अध्यापकांनीं व विद्यार्थ्यांनी हे 
ग्रंथ वाचलेच पाहिजेत इतक्या महत्त्वाचे ते आहेत. पृथ्वी स्थिर आहे असें भास्कराचार्य 
गोलाध्यायांत म्हणतो. हें मत इ. स. १४०० पर्यंत युरोपांतही प्रचलित होतें. गणिताध्यायांत 
चंद्रसूर्याच्या गति, भ्रमणं, ग्रहणे वगेरे गहन व क्लिष्ट विषय आलेले आहेत. 


याशिवाय भास्कराचार्याचे अनेक ग्रंथ आहेत. ते म्हणजे 'करणकूतूह्ल', 'सर्वतोभद्रयंत्र' 
व 'विवाहपटळ' हे होत. या सवे ग्रंथाच्या मूळ हस्तलिखित प्रती आज कुठेच 
उपलब्ध नाहींत हें आमचे मोठेच दुर्देव आहे. भाग्याची गोष्ट ही की निदान त्यांच्या हस्त- 
लिखित नकला उपलब्ध आहेत. प्राचीन वस्तूंचे जतन कसें करावें ही कला आम्हां महा- 
राष्ट्रीयांना ठाऊक नाहीं. तथापि लीलावतोची सटीक हस्तलिखिते सुमारें २०० वर्षापूर्वीची 
अजून उपलब्ध आहेत. 


पराक्रमी भास्कराचायं 


वाचकांच्या लक्षांत येईलच की 'लीलावती' हा ग्रंथ म्हणजे एक अद्वितीय करामत आहे. 
त्याकाळच्या पद्धतीप्रमाणे ग्रंथ कविताबद्ध आहे. गणितासारखा रुक्ष विषय कवितारूपानें 


[एकोणबीस | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


सांगणें या सारखी भाषची अवघड कसरत दुसरी नाहीं. त्यांतही काव्यगुण आणणे 
आणखीनच अवघड. पण या सर्वे अडचणींवर मात करून भास्कराचार्यातें आपली अलौकिक 
'लीलावती' त्याकाळच्या विज्ञानी लोकांसमोर उभी केली. छापण्याची कला त्याकाळीं 
अस्तित्वांत असती तर या ग्रंथाची हजारावी आवृत्ति आतांपर्यंत निघाली असती. तथापि 
त्यामळें 'सजातिगणवर्गविभूषित' लीलावतीचें कांहींच अडलें नाहीं. हस्तलिखित प्रतींच्या 
रूपाने तिचा प्रवास काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यत झाला. इतकेंच नव्हे तर पाटीगणिताची 
इतर सर्व पुस्तकें लोप पावून त्यांची जागा लीलावतीनें घेतली. परदेशांत या ग्रंथाचा प्रसार 
जरा उशिरां म्हणजे १६ व्या शतकांत झाला. पण ज्यांनीं ज्यांनीं हा ग्रंथ प्रथम वाचला 
त्यांनीं त्यांनीं ' वा रे भास्कराचार्य ' असेच उद्गार काढले. स्वतः भास्कराचार्यालाही 
ही आपली पहिली मानसकन्या अत्यंत प्रिय होती असें दिसतें. कारण कविकल्पनेच्या 
भराऱ्या लीलावतींत जितक्या आढळतात तितक्या इतर भागांत आढळत नाहींत. 


कविवर भास्कराचाय 


भास्कराचार्याच्या संपूर्ण ग्रंथांत व्याकरणाच्या त्रुटि कोठेही आढळत नाहींत. पाणिनि 

भास्कराचार्याच्या घरी पाणी भरीत होता असें म्हटलें तर त्यांत अतिशयोक्ति नाहीं. 
भास्कराचार्य प्राचीन कवीप्रमाणेंच अनुप्रासप्रेमी होता. लीलावतीतील खालील उदाहरणें 
पहा. । 

इलोक १४९ : वदवं समानीय पानीयमानं ॥ 

इलोक १२० : चयं त्रयं वयं विद्यो वदनं वद नंदन ॥ 

इलोक १२२ : योजन यो HAM: ॥ 

इलोक ९८: बाले मरालकुलमूलदलानि सप्त ॥ 


इलोक ६८ : बाले बालमृणालशालिनि जले केलिक्रियालालसम्‌ ॥। 
एका उदाहरणांत भुंग्याचें वर्णन करतांना खालील उत्प्रेक्षा वापरली आहे. 


इलोक ६०: कांते केतकमालतीपरिमलप्राप्तककालप्रियाहतः भुंगः ॥ 
इलोक ४१: दर्भोयगर्भाग्रसुतीक्ष्णबुद्धि: ॥ 


भास्कराचार्याला विनोदाचेंही वावडें नव्हतें. एका इलोकांत एक शेटजी भिकाऱ्याला 
दान देतो त्याचा हिशेब विचारला आहे. त्याचें उत्तर एक कवडी असें आलें आहे. पण 
एवढ्यावरून भास्कराचार्याला आधुनिक साहित्यिक कवि म्हणावयास तयार नसतील, 
तर त्यांना वानगीदाखल गोलाध्यायांतले कांहीं श्‍लोक दाखवितो. गोलाध्यायांतला एक 
अध्याय ऋतुवर्णनास वाहिलेला आहे. त्यांतील कविता सरस आहेत. या ऋतुवर्णना चें 
मराठी भाषांतर कै. वाळकृष्ण जनार्दन मोडक यांनीं बर्‍याच वर्षांपूर्वी केले, तें पुस्तक 


Re वर्षांपूर्वी केसरीच्या वाचनाल्यांत मळा पहावयास मिळालें. त्यांतील एक इलोक 
उद्धत करतों :-- 


[ वीस ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


सहस्यकाल बहुसस्यज्ञालिनीम्‌ । 

चितामवश्यायकमोक्तिकोत्करे :॥ 

प्रहूष्टपुष्टाखिलगोकुलामिलाम्‌। 

विलोक्य हृव्यम्त्यधिकं कृषीवला :॥ (ऋतुवर्णन ९ गोलाध्याय) 


अर्थ :-हेमंत ऋतूंत पृथ्वी भरत्या धान्यांनी अधिकच शोभिवंत दिसते. या काळांत सकाळीं 
अवश्य येणारे जे दंवविदु (तेच जणूं मोती) त्यांच्या समूहाने तिच्या सौंदर्यात आणखीनच 
भर पडते. आनंदी व धष्टपृष्ट अशी गाईबैलांच्या खिल्लारांनी ही इला म्हणजे पृथ्वी 
शोभायमान दिसते व अशा सुंदर पृथ्वीस पाहून शेतकरी आनंदित होतात. : 


शक्षणिक कौशल्य 
लीलावतींतील इलोकांतून भास्क राचार्याने अनेक प्रकारचें कौशल्य दाखविले आहे. धर्म 
वेद, पुराणें, महाकाव्ये यांची जातां जातां विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी हा उद्देश एक महत्त्वाचा 
उद्देश होय. “पार्थ कर्णवधाय' हा इलोक (७१) रथासंबंधीं सर्व माहिती देण्यास उपयुक्त आहे. 
अर्जुनाचा कर्ण हा भाऊ असला तरी प्रामुख्यानें वेरी होता, ही गोष्ट विद्यार्थ्याच्या निदर्शनास 
आणली गेली आहे. पण याहीपेक्षा ह्या इलोकांत प्रत्यक्ष लढाईचा देखावा वाचकांपुढे 
ठेवला आहे. कालिदासाच्या शाकुंतलांतील 'ग्रीवाभंगाभिरामम्‌' या इलोकाशीं वरील 
इलोकाची तुलना होऊं शकेल. हंसांच्या समूहाचें वर्णन किवा हत्तींच्या कळपाचें वर्णन, 
भुंग्यांच्या कळपाची संख्या, पाळलेल्या मोराचे सापावर तुटून पडणें, कमळ वार्‍याच्या 
झोताने पाण्यांत बुडण इत्यादि सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांस निसर्ग-सान्निध्यांत घेऊन जातात 
A व विषय कंटाळवाणा होत नाहीं. भास्करानें कोठेंच सूत्रसिद्धि दिलेली नाहीं, याचें 
कारण हेंच असेल काय? अर्थात्‌ पूर्वीचे आचार्य सूत्रसिद्धि देत नव्हते. त्यांस ती आवश्यक 
वाटत नव्हती. भास्कराचार्यानें पुवेसूरींच्या पावलावर पाऊल ठेवून सूत्रसिद्धि दिली नाहीं, 

पण उदाहरणें मात्र भरपूर दिलेलीं आहेत. 
भास्कराचार्याच्या कतंबगारीचे आणखी कांहीं नमुने वाचकांपुढे ठेवणे इष्ट आहे. त्या 
=] भारतीय ज्योतिवेर्यात तो अग्रस्थानी होता म्हणून त्याला गणकचक्रचूडामणि 
अशी सार्थ पदवी मिळाली होती. ज्योत्पत्ति ( determination of sines of angles) हा 
त्रिकोणमितीचा भाग त्यानें जितक्या कसबीपणानें हाताळला आहे तितका त्याच्या पूर्वीच्या 
गणितज्ञांनी हाताळला नाहीं. भास्करानें पृथ्वी आपल्या स्थानीं स्थिर आहे अशी 
' विश्वाची भूकेंद्रीय कल्पना ' गृहीत धरली होती. अर्थात्‌ ही कल्पना चुकीची होती. पण 
तीमुळे त्याच्या गणितांत कांहींच प्रमाद झाला नाहीं. कोपनिकस व टायको ब्राहे यांचे 
पुष्कळसे शोध भास्कराचार्यास ठाऊक होते. न्यूटनच्या शून्यलब्धि शास्त्राची प्राथमिक 


कल्पना त्याला होती. 
संस्कृतसारखी क्लिष्ट भाषा वाकवून त्यानें तिला गणितशास्त्राची संपुर्णपणे बटीक 
बनविली आहे. ललितशास्त्रांतले संकेत उपयोजून अनेक संख्यादर्शक शब्द त्यानें निर्माण 


[ एकवीस ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


0७१ ण sd किला 


केले आहेत. पारिभाषिक शब्दांचे तर एक मोठें भांडारच त्यानें आपणा पुढे खोललें आहे 
मराठी भाषेंत इंग्रजी शास्त्रीय शब्दांस प्रतिशब्द हवे असतील तर त TERENE 
ग्रंथांत सहज मिळतील. महाविद्यालयांतून गणित शिकविण्यासाठी यै उपयोग होऊं 
शकेल. ' लीलावती ' पुस्तक भास्कराचार्यापासून पुढें सातशें ब गणिताचे क्रमिक पुस्तक 
म्हणून वापरांत होतें. अजूनही मध्यप्रांतांत तें कुठें कुठे वापरतात. 

भास्कराचार्य हा दुक्प्रत्ययवादी ज्योतिषी होता. ग्रहणे, युत्या, वगैरे अंतरिक्षचमत्कार 
पंचांगांत दिलेल्या वेळेवर होत नसतील तर पंचांगे सुधारलीं पाहिजेत असें त्याचें मत 
होतें. सनातनी लोक पुष्कळदां कांहीं चुकीच्या कल्पना उराशी बाळगीत. त्यांत राहू व 
केतु, चंद्र व सूर्य यांना, ग्रहणकालीं गिळतात अशीं एक खुळी कल्पना लोकांत हवना 
रूढ होती. वास्तविक चंद्रग्रहणसमयीं चंद्र पृथ्वीच्या छायेत गेल्यामुळें अदृश्य होतो. 
भास्कराला ही गोष्ट ठाऊक असूनहि लोकांना ती पटविणे कठीण होतें. तो लोकांना सांगे 
की, 'मंडळींनो, राहू नांवाचा राक्षस नाहीं. पृय्वीची छायाच चंद्राचा ग्रास करते. पण 
तुम्हांला राहू हवाच असेल तर असें म्हणा कीं, 'राहूनें पृथ्वीच्या छायेत शिरून चंद्राचा 
ग्रास केला. अश्या रीतीनें जुच्या-नव्याचा समन्वय तो करीत असे. तो सुधारणावादी 
व्यवहारी शास्त्री होता. असें असलें तरी तत्त्वाला मुरड घालण्यास तो तयार नसे. SES 
नांवाचा एक ज्योतिषी शके ४२१ त होऊन गेला. त्याच्या ग्रंथावरून, भास्कराच्या काळा- 
पर्यंत, लोक गणित शिकत. पण त्यांत अनेक सूत्रें चुकरेलीं म्हणजे दुष्ट झालेलीं होतीं. 
गोलाध्यायांत भास्कराचार्यानें लल्लमताचें खंडन BS आहे. गोलाध्यायाच्या “ भुवनकोष ' 
प्रकरणांत इलोक ५३ ते ६० यांत लल्छाचें गोलपृष्ठफळाचें सूत्र संपूर्णपणे चुकीचें 
आहे हैं भास्कराचार्यानें दाखविलें आहे. तसेंच बरोबर सूत्र कोणतें तेंही * क्षेत्रव्यवहार 


या लीलावतीच्या प्रकरणांत सांगितळें आहे. भास्कराचाये स्वतःस ब्रह्मगुप्ताचा शिष्य i 


मानतो. तरी देखील, ब्रह्मगुप्ताचीं सूत्रे विनाकारण लांबलचक असतील तर, त्यावरही 
तो टीका करण्यास मागेंपुढें पहात नाहीं. लीलावतींतला चक्रीय चौकोनासंबंधीचा इलोक 
१८६ पाहा. आयेभटावरही त्यानें क्वचित्‌ आपले टीकास्त्र सोडलें आहे. 


भास्कराचार्य बगदादला गेला असावा असें कै. दीक्षित म्हणतात. आपलेकडील कांहीं 
ज्योतिषी तुर्कस्तान व अरबस्तान या देशांत गेले होते. त्यांना मुद्दाम बोलावून नेण्यांत 
आले होतें असें अरबी ग्रंथांवरून दिसून येतें. पण त्यांचीं नांवें निश्चित समजत नाहींत. 
भास्कराचार्य जर तिकडे गेलाच असतां तर त्याच्या ग्रंथांत अल्‌ - रव्वारिस्मी या अरबी 
गणितज्ञाचा (सन ९२९) किवा त्याच्या अल्‌-जब्र-व-उल-मुकाबला या ग्रंथाचा उल्लेख 
आला असता. यावरून भास्कराचार्याच्या परदेशगमनाला भरपूर पुरावा मिळत नाहीं. 


भास्करकालोन सामाजिक परिस्थिति 


अंकगणिताच्या पुस्तकावरून एकाद्या काळाचें सामाजिक परिस्थितीचे चित्र रेखाटणे हैं 
अतिशय अवघड काम आहे. कारण गणिती मूल्यें हीं बाजारांत असणाऱ्या भावांची निदर्शक 


| असतीलच अशी खात्री कोणी देऊं शकत नाहीं. तथापि भास्कराचार्याच्या काळीं विद्वत चे 


[ बावीस ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


मोजमाप दशग्रंथाँच्या अभ्यासावरून होत होतें. बाजारभाव हल्लींच्या वीसपट तरी स्वस्त 
होते. सवे प्रकारचा व्यापार लमाणांच्या साहाय्यानें होत होता. त्यावेळचा उच्चवर्ग चीन 
मधून आयात केलेलीं रेशमी वस्त्रें पेहरीत असे. स्त्रिया तरुणपणीं गुलाम म्हणून विकल्या 
जात असत. विद्वान मंडळींना राजाश्रय असे. रात्रीचा प्रवास धोकादायक असे. निष्क हें 
चांदीचें नाणें व्यवहारतांलें मुख्य नाणें होतें. मोर पाळण्याची प्रथा अधिक होती. कमळें, 
भुंगे, हत्ती, पक्षी यांनीं निसर्ग समृद्ध होता. शिव, विष्णु, गणेश यांची सर्वत्र पुजा होत 
होती. रामायण, महाभारत हे लोकांचे मुख्य पठणग्रंथ होते. आणि एकंदरींत काळ 
सुखदायक होता. सोन्याचा भाव जरा महाग होता. एकंदरीत धनधान्यसमृद्धि होती. 
तथापि ज्योतिविद मंडळी खगोलज्योतिष वाढविण्याऐवजीं फलज्योतिष वाढविण्यांत गर्के 
असत. शास्त्रीवर्ग हा वहुतेक राजाश्रयावर जगत होता. भास्कराचार्य कोणाचाच आश्रित 
नव्हता असें दिसतें. 

भास्कराचार्यानंतर महाराष्ट्रांत तरी विद्वान्‌ व प्रसिद्ध असे गणिती फारसे झालेच नाहींत. 
त्याच्याच ग्रंथाची घोकंपट्टी करणारे बरेच होते पण नवीन संशोधन करणारे असे विद्वान्‌, 
१७ व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत, थोडेच झाले, त्यांत नांव घेण्यासारखे दोनचारच असतील. 

भास्कराचार्य शेवटपर्यंत प्रकृतीने धडधाकट होता. तो वयाच्या ७९ व्या वर्षी, शके 
१११५ म्हणजे सन ११९३ मध्यें वारला, त्याच्या नंतरच्या काळांत भारतीय गणित 
एकदम मागें पडलें. आमची विज्ञानगंगा लुप्त झाली. त्याला अनेक कारणें झालीं. पण 
त्यांचा ऊहापोह करण्याचें हें स्थळ नव्हें. न्यूटनच्या योग्यतेच्या गणितज्ञास खरें म्हणजे पुढील 
शोध लागावयास हरकत नव्हती. त्याला दशांश अपूर्णांक ठाऊक नव्हते. त्यांचा शोध 
इटालींत १६ व्या शतकांत लागला. भास्कराचार्यास न्यूटनचा द्विपद-सिद्धांत कसा सुचला 
नाहीं हें एक PSA आहे. लाग्रतमांची कल्पना त्याला आली असती तर त्याचें ज्या- 
साधन, आहे यापेक्षां, सोपें करतां आलें असतें. पृथ्वी जड वस्तूस आपणांकडे आकपिते हें 
त्यास ठाऊक होतें. पण प्रेरणा = प्रवेग x पिंड हैं सूत्र त्यास सुचले नाहीं. शून्यलब्धि ह्या 
। शोध त्याला लागला नाहीं. तात्कालिक गति (instantaneous velocity) 
त्याला माहीत असूनही चलनकलनशास्त्रास तो मुकला. दीर्घवृत्त अन्वस्त, अपास्त, 
(ellipse, parabola, hyperbola) यांचें त्यास सम्यक ज्ञान नव्हतें. या कांहीं गोष्टी त्या 
काळांत पाझ्चिमात्यांनाही ठाऊक नव्हत्या. मग त्या भारतीयांना ज्ञात झाल्या नाहींत तर 
तें दोषाहं नाहीं. पण बैजिक व भौतिक प्रश्‍नांची सैद्धांतिक उकल जर त्यानें दिली असती 
तर तो आहे याहूनही अधिक थोर गणिती झाला असता. तथापि आहे या कर्तबगारीवरही 
त्याचें स्थान प्राचीन व अर्वाचीन गणितज्ञांत पहिल्या दहांत आहे हें निश्चित. 

आमच्याकडे असा गणकचक्रचूडामणि जन्माला यावा हें आमचें भाग्य. पण आम्ही 
असे कर्मदरिद्री कीं इ. स. १९५० त त्याच्या ' सिद्धांतशिरोमणीची ' आठवी शताब्दि 
सादर करण्यास आम्ही पूर्णपणें विसरलों. निदान १९९३ मध्ये त्याची आठशेंवी पुण्यतिथि 
साजरी करण्याची आठवण ठेवूं या. 


[ तेवीस ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


लीलावती 


( पाटीगणित ) 


गणेशस्तुति 
इलोक १ 
प्रीति भकतजनस्य यो जनयते विघ्नं बिनिध्नन्‌ स्मृतः । 
तं वृंदारकवृंदवंदितपदं नत्वा मतंगाननम्‌ ॥ 
पाठीं सद्गणितस्थ वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटाम्‌ । 
संकषिप्ताक्षरकोमलामलपदेर्लालित्यलीलावतीम्‌ “ugu 
अर्थ : जो भक्तजनांच्या ठिकाणीं प्रीति निर्माण करतो, ज्याच्या स्मरणाने विध्नांचा नाश 
होतो, ज्याच्या चरणीं देवांचे समूह वंदन करतात, अशा गजाननास नमन करून; चतुर 


लोकांना प्रिय असणारी, स्पष्ट केलेली, संक्षिप्त, सुंदर व शुद्ध अशा शब्दांनी जिच्यामध्यें 
लालित्य आलें आहे अशी लीलावती नांवाची पाटीगणिताची रीत पुढें सांगतों. 


प्रकरण १ | 
E ( कोष्टकें ) 


इलोक २ 


j वराटकानां दशकद्वयं यत्‌ सा काकिणो ताइच पणवइचतस्र: | 

ते षोडश द्रम्म इहावगम्यो, द्रम्मैस्तथा षोडशभिइ्च निष्कः ।।२॥। 

अर्थं : वीस वराटकांची एक काकिणी होते. चार काकिण्यांचा एक पण होतो. सोळा पणांचा 
एक द्रम्म होतो, सोळा द्रम्मांचा एक निष्क होतो. 

स्पष्टीकरण : त्या काळीं म्हणजे ११-१२ व्या शतकांत चाळू असलेल्या नाण्यांचे कोष्टक 
भास्कराचार्य देतो. तें असें- 


* लीलावती-संवंधीच्या आख्यायिका शेवटीं जोडलेले परिशिष्ट क्रमांक ५ मध्यें पहा. 


गणेशस्तुति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


pgi 


j 


$ 


g 


~ 
Be 


२० कवड्या = १ काकिणी (दमडी) १६ पण (पैसे) = १ द्रम्म (पावली) 

४ काकिणी = १ पण (पैसा ) १६ द्रम (पावल्या) = १ निष्क 

विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत भारतांत नाण्यांची व्यवस्था साधारणतः वरील प्रकारचीच 
होती. ब्रिटिश अमदानींत पै, रुका व ढबू पैसा ही नाणीं प्रचारांत आली. पेशवाईतही 
अशी नाणीं प्रचलित असत. इ. स. १९१० मध्यें पुण्यांत वाण्याच्या दुकानीं एक पैशास ४० 
कवड्या मिळत. त्यांचा नाण्यासारखा उपयोग करतां येत असे. मिरच्या-कोथिबिरीसारख्या 


किरकोळ वस्तु कवड्यांनीं विकत घेतां येत. दाम हा शब्द द्रम्म शब्दापासूनच झालेला आहे. 
| 


इलोक ३ (सुवर्णं मापें) 
तुल्या यवाभ्याम्‌ कथितात्र गुञ्जाः । वल्लस्त्रिगुञ्जो धरणं च तेऽष्टो ॥ 
गद्याणकस्तदद्वयमिद्रतुल्यैः * । बल्लेस्तथैको धटकः प्रदिष्टः ॥३॥ 


अर्थ : दोन यवांची एक गुंजा होते, ३ गुंजांचा एक वाल होतो, आठ वालांचा एक धरण, दोन 
धरणांचा एक गद्याणक व १४ वालांचा एक घटक होतो. 

स्पष्टीकरण : इलोक तीन मध्यें चांदी किवा सोनें या धातु तोलण्याचीं वजनें किवा (मापें) 
सांगितली आहेत. जवसाची एक साळ म्हणजे टरफलासगट दाणा घेतला म्हणजे त्याला 
यव म्हणतात. श्राद्धपक्षासाठीं यवांची गरज असते. हल्लीं सोनें मेट्रिक पद्धतीने म्हणजे 
ग्रॅम, मिलीग्रॅम या पद्धतींत विकले जात असल्यानें गुंजा प्रचारांतून गेल्या आहेत. गुंजा हे एक 
प्रकारच्या झाडाचे फळ. हे लाल, काळें किवा काळसर लाल अशा तिन्ही रंगांचे असतें. 
त्याचा आकार हिरव्या मुगाच्या दाण्याप्रमाणें असून आकारमान मूगदाण्याच्या दुप्पट असते. 
गुंजाफळें कडक व टिकाऊ असल्यामुळें पूर्वकाळापासून सोनें व त्याचा अल्पांश मोजण्यास 
त्यांचा उपयोग होई. खेडेगांवांतून व शहरांतून सोनार अजून गुंजांचा उपयोग करतात. 
एक गुंज वजन म्हणजेच १०६ ट्रॉय ग्रेन होतें. हल्लीं गद्याण किवा गद्याणक आणि घटक 
प्रचारांत नाहींत; पण वल्ल म्हणजे वाल प्रचारांत आहेत. कोष्टकाप्रमाणें एक घटक =४२ 
गुंजा व एक गद्याणक = ४८ गुंजा होतात. 


इलोक ४ 


SMAI प्रवदन्ति माषं | माषाव्हयेः षोडशभिइच कर्षम्‌ ॥ 
कर्षेरचतुभिइच पलं तुलाज्ञाः | कं सुवर्णस्य सुवणं संज्ञम्‌ NVN 


अर्थ : पांच गुंजांचा १ मासा, १६ माशांचा एक कषं, ४ कर्षांचा एक पल, आणि 
सोन्याच्या कर्षास “ सुवर्ण ' असें सोनें-तोल जाणणारे लोक म्हणतात. 

स्पष्टीकरण : भास्कराचार्याच्या काळीं सुवर्ण तोलण्याचें मुख्य माप क्ष हैं होतें. ८० गंजांचा 

एक क्षं होत असे. सोनें तोलण्याच आधुनिक परिमाण ९६ गुंजांचा एक तोळा असें 

* १ इंद्र=१४. पुस्तकाच्या शेवटीं जोडलेल्या परिशिष्टांतील क्रमांक २ चे परिशिष्ट पहा, 


R] 


लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


“Sere 


RES Ee - 


आहे. अर्थात्‌ आतां सोन ग्राम ११८ ग्राम = १ तोळा या मेट्रिक पद्धतीच्या मापांत 
मोजलें जातें. 


इलोक. ५ (लांबीची परिमाणं) 


यवोदरेरङगुलमष्टसंख्येः | हस्तोऽङगुलंः षडग णितैइचतुभि << 
हस्तशचतुभिभवतीह दण्ड: | कोशः सहत्रद्रितयेन तेषाम्‌ nun 


अथ : आठ यवाच एक अगुळ होते, ६१८४ म्हणजे २४ अंगळांचा एक हात होतो, चार 
हाताचा एक दड होतां व २००० दंडाचा एक ART म्हणज कोस होतो. 7 


स्पष्टीकरण : जवसाचे ८ दाणे M- पोटास पोट चिकटून मांडल्यास एक अंगुळ एवढें 


अंतर म्हणजे हाताच्या पेय्याएवढें अंतर होतें; यव एकमेकांस ">>> 


सांखळीसारखें टोकास चिकटवून नव्हे. ऐतिहासिक काळांत कोणत्याच व्यवहारासाठी प्रमा 
णित एकमानें नव्हतीं. भारतवर्षात अनेक राज्यें, उपराज्यें असून, त्यांत निरनिराळीं वजने, 
मापें प्रचलित असत. त्यामुळे लांवीचें परिमाण भारतांत सगळीकडे एकच होतें असें नाहीं 
तथापि माणसाची उंची ३१ हात धरल्यास देशभर सामान्यपणे एकच परिमाण सगळीकडे 
चालेल असे गृहीत धरून वरील परिमाणें ठरवलीं गेलीं. सामान्यतः एक हात २० इंचां- 

एवढा, म्हणजे मनुष्याची उंची सामान्यतः ५ फूट १० इंच होते. ज्याला नक्की प्रमाणित 
असें म्हणता येईल असें लांबीचे एकमान ब्रिटिश अमदानींत सर्व देशांत रूढ झालें. 
Wit परिमाणें वाहुमयांत व किरकोळ व्यंवहारांत राहिली. हल्लीं सवे ठिकाणीं मैल 
जाऊन किलोमीटर आला आहे. दोन मैलांबरोबर १ कोस असे. पण आतां मैल, कोस z 
दोन्हींही राहाणार नाहोंत. 

इलोक ६ 

स्याद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन । तथा कराणां दशकेन वंश: ॥ 
. निवर्तनं विशतिवंशसंख्ये: । क्षेत्रं चतुभिःश्च भुजनिबद्धम्‌ ॥६॥ 

अर्थ : ४ कोसांचा एक योजन होतो, दहा हातांचा एक बांबू होतो, २० बांबूंची ज्याची कड 
आहे अशा चौरसाच्या क्षेत्रास एक “ निवर्तन ' म्हणतात. 

स्पष्टीकरण : लांबी मोजण्याचे सर्वत्र आढळणारे सोपें साधन म्हणजे वंश किवा बांबू. इंग्रजी 
मापांतही ५३ याडं = १ पोल (बांबू) असें परिमाण आहेच. पांचव्या इलोकांत अंगुलि हा 
अवयव एकमान धरला आहे. इंग्रजी पद्धतींत फूट (= पाऊल) हा अवयव एकमान म्हणून 
घेतलाच आहे. विशेष म्हणजे येथे क्षेत्रफळाचे एकक एक “ निवर्तन ' (सुमारे २ एकर) 
दिलें आहें: (१ एकर = ०.४०८९ हेक्टार ) 

* १ इंच = २.५४०० सेंटिमीटर. 


परिभाषा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


इलोक ७ (धान्य मापे) 


हस्तोग्मितैः विस्तृत्य पिण्डः | यद्‌ grata घनहरस्तसंज्ञम्‌ N 
धान्यादिके यत्‌ घनहस्तमानम्‌ | शास्त्रोदिता मागधखारिका सा॥७॥ 


अथं : ज्या पिण्डाची म्हणजे वस्तूची लांबी १ हात, रुंदी १ हात, जाडी १ हात आहे व 
ज्याला १२ कडा (edge) आहेत अशा पदार्थास घनहस्त म्हणतात. (म्हणजेच अशा 
वसतूचें घनमान १ घनहर्त होतें). धान्यें मोजतांना ज्या धान्याचें आकारमान एक घनहस्त 
होतें तेवढ्या धान्याच्या मापास मगध देशांतील खारी म्हणतात. 

स्पष्टीकरण : द्वादशार म्हणजे १२ कडा किवा कट असलेला घन. के. खानापुरकरशास्त्री अस्र 
म्हणजे HIT किवा कोन असा अर्थ घेतात तो बरोबर दिसत नाहीं. अस्त्र म्हणजे बाण 
किवा रेषा असा अर्थ घेणें प्राप्त आहे. कारण घनाकृतीस कोंपरे ८ असतात, पण कडा १२ 
असतात. मगध देशांतली खारी ही त्या काळांत प्रमाणित धान्यमान असावें. हल्लींच्या 
उत्तरप्रदेशाचा दक्षिणभाग म्हणजे बनारस, अलाहाबाद, गया पाटणा येथला मुलूख. 
हा प्राचीन भारताचा महत्त्वाचा भाग होता. म्हणून तेथील मापें प्रमाणित मानली जात. 
धान्य मापण्याचें खारी हें एकक हल्लींच्या ८ पायली किवा ३२ किलो एवढें होईल 
शास्त्रोदित म्हणजे सरकारी आज्ञेंत सांगितत्याप्रमाणें, असा अर्थ घेतला पाहिजे. 


इलोक ८ 


द्रोणस्तु खार्याः खलू षोडशांशः । स्यादाढको द्रोणचतुर्थभागः ॥ 
प्रस्थरचतुर्थांश इहाढकस्य । प्रस्थांध्यिरादे: कुडवः प्रदिष्टः ॥८॥ 


अथ : खारीचा १६ वा हिस्सा म्हणजे १ द्रोण, द्रोणाचा चौथा हिस्सा म्हणजे एक आढक, 


agus पाव हिस्सा म्हणजे प्रस्थ व प्रस्थाचा चौथा भाग म्हणजे एक कुडव होय; 
असें पूर्वीचे लोक म्हणतात. 


स्पष्टीकरण : पुर्वीच्या काळांतील मापें कोणत्या आकाराची होतीं याविषयीं या इलोकांत कांहीं 


वर्णन दिलेलें नाहीं. पण धान्यमापें हल्लीसारखी वृत्तचितीच्या आकाराची 
नसावीं. तर तों अच्छिन्न शंकुद्रयासारखीं म्हणजे शेजारी आङृतींत 
दाखविलेल्या आकाराचीं असावीं. या शतकाच्या प्रारंभीं अधोली, शर, 
पावशेर वगैरे मापें धान्य मोजण्यासाठी असत. कुडव हा शब्द, आठवें 
निठवें हे शब्द कोंकणांत अजूनही रूढ आहेत. हल्लींची सरकारी मापे, 
बाल डाच्या डब्यासारख्या किंवा दुधाच्या ' लिटर ' च्या आकाराचीं 
पुन न देतां तोलन म्हणजे वजनी देण्याची प्रथा रूढ 


असतात. तसेंच हल्लीं धान्य मा' 
झाली आहे. 


४ ] 
लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


श्लोक ९ 


पादोनगद्याणकतुल्यटंकंः । द्विसप्ततुल्ये: कथितोऽत्र ax: ॥ 
मणाभिधानं खयुगैश्चा शेर: । धान्यादिमानेषु तुरुष्कसंज्ञा: ।।९।। 


अर्थ : पाऊण गद्याणकाचा म्हणजे ३६ गुंजांचा एक टांक होतो, ७२ टंकांचा १ शेर होतो. 
४० शेरांचा मण होतो. धान्यमापनांत मापांच्या या तुर्की संज्ञा आहेत. 

स्पष्टीकरण : वरील इलोक लीलावतींत प्रक्षिप्त असावा असें वाटतें. कारण मण व शेर हीं तुर्की 

मापें आहेत असें म्हटले आहे. भास्कराचार्यांच्या काळांत मुसलमानांचें प्राबल्य उत्तरेत 

किवा दक्षिणेंत कोठेच वाढलेले नव्हतें. फक्त गझनीच्या महंमुदाची स्वारी sata होऊन 

गेली होती. अर्थात्‌ व्यापारउदीमाच्य। संज्ञा वराहमिहिराच्या काळापासून लोकांस ठाऊक 

झाल्या असाव्या. पण व्यवहारांत रूढ नसाव्या. 


यापुढें गद्यांत भास्कराचार्य सांगतात की, 
रोषा कालादिपरिभाषा लोकप्रसिद्धा ज्ञेया Ig ott 


अर्थ : उरलेली काळाची वगैरे परिमाणें लोकांस ठाऊक आहेत. 


स्पष्टीकरण : वेळेची परिमाणे भास्कराचार्याने गणिताध्यायांत फारच सूक्ष्म रीतीनें दिलेलीं 
आहेत. जितेंद्रिय पुरुषाच्या पापण्यांच्या उघडझांपीस जेवढा वेळ लागतो तेवढ्या काळास 
निमिष म्हणतात. निमिषाच्या ३० व्या विभागांत तत्पर ही संज्ञा आहे. तत्पराच्या 


शंभराव्या अंशास त्रुटि म्हणतात. कालमानाचें एकक निमिष धरून खालील कोष्टक 
तयार होतें. 


१८ निमिष = १ काष्ठा ३० काष्ठा = १ कला 
३० कला =१ नक्षत्र घटिका (२ घटिका=१क्षण) ६० घटिका = १ दिवस 
किवा दुसराही एक प्रकार आहे. तो असा-- 

२० दीर्घं अक्षरें उच्चारण्यास लागणारा काळ= १ असु (इवासोच्छ्वास) 

६ असु=१ पळ ६० T= १ घटिका ६० घटिका = १ दिवस 
३० दिवस= १ महिना (मास) १२ महिने=१ वर्ष 
याप्रमाणें परिभाषा प्रकरण समाप्त झालें. 


क he न लताड = अंकासाठी ५ 
1 “अंकांनां वामतो गति: ar नियमानें द्विसप्त = ७२, तसेंच खयुगा:--४०. यांत ४ थ्या अंकासादीं 
युग म्हणजे ४ हा शब्द वापरला आहे व शून्यासाठी ख शब्द वापरला आहे. संख्यानिदर्शक शन्द 
परिशिष्ट २ मध्ये पहा. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


प्रकरण २ 


संख्यास्थान निर्णय (स्थानपरत्वे किमत ) 


इलोक ११ 


अर्थ : 


अथ :: 


लीलागललूलह्लोलकालव्पालविलासिने | 
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये UL VII 


या इलोकांत पुन्हां एकवार गणपतीची स्तुति केली आहे. 


ज्याच्या गळ्याभोंवतीं काळरूपीं सर्प चंचलपणानें लोळत आहे व त्यामुळें जो शोभत 
आहे, ज्याची कांति नीलकमलाप्रमाणें नितळ आहे, अशा त्या गणेशास नमस्कार असो. 


एकदशशतसहस्रागुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः | 
अबुंदमब्ज खवनिखवमहापदाशंकवस्तस्मात्‌ ॥११॥ 
जलधिचात्त्यं मध्यं पराधमिति दशगुणोत्तरं संज्ञा: 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहाराथं FAT: FA: ॥ १२॥ 


(उजवीकडून डावीकडे) अनुक्रमाने एक, दहं, शतं, सहर, अयुत (दशसहस्र ) , लक्ष, TAT 
- (दशलक्ष) , कोटि, अर्बुद (दशकोटि) , अब्ज, aa, निखर्वं, महापद्म, शंकु, जलधि, अंत्य, 
मध्य, पराध हीं संख्यास्थानें आहेत. ह्या प्रत्येक स्थानाची किमत उजवीकडील स्थानाच्या 
दसपट आहे. ही मूल्यांची (स्थानपरत्वे) दशमानपद्धति पूर्वाचार्यांनींच सुलभ व्यवहारा- 
साठीं केली आहे. 


स्पष्टीकरण : आपल्या दशमानपद्धतीच्या अंकलिपींत, अंकांची किमत स्थानपरत्वे वाढत जाते 


६] 


ही गोष्ट भारतीय गणितज्ञांनींच प्रथम शोधून काढली. ग्रीक व रोमन लोक संख्या- 
निदर्शनासाठी अक्षर-लिपि वापरीत असत. त्यामुळें अंकगणिताची वाढ पूर्वयूरोपांत 
थंडावली. भारतांत दशमानपद्धतीच्या वापरामुळें तसेंच अंकांना १० चिन्हे वापरून 
संख्या लिहीत गेल्याने अंकगणितांतील बेरीज वजाबाकी वगैरे कमें सुकर झालीं. ज्यांना 
युरोपीय गणिती अरबी अंकचिन्हें म्हणतात तीं मूळचीं भारतीय होतीं. त्यांचा शोध 
इ. स. पूर्वी २०० वषें.इतका तरी जुना आहे. हल्लींच्या देवनागरी अंकचिन्हांचा वापर 
भारताच्या निरनिराळया भागांत इ. स. ४०० पासून होऊं लागला.. (परार्धं = १०? ) 


अर्थात्‌ संस्क्रतांत ee येथपर्यंत संज्ञा आहेत *. इंग्रजी अंकचिन्है देवनागरी 
'चिन्हांवरूनच उचललेलीं आहेत. z 


* History of Hindu Mathematics? by Datta and Singh 


लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


काळा. 2 उनका BRS FEST जातका | 


प्रकरण 3 
संकलित-व्यवकलित (बेरीज-वजाबाकी ) 


सुत्र : अथ संकलित-व्यवकलितयो: करणसूत्र वत्तार्धम । 
अथ : बेरीज किवा वजावाकी करणें असल्यास त्याचें सूत्र वृत्ताच्य़ा अर्ध्यानें म्हणजे अर्ध्या 
` इलोकांत सांगतों 
अथ : स्थानाप्रमाणें कमाक्रमानें (उजवीकडून डावीकडे किवा उलट) अंकांची बेरीज अथवा 
वजाबाकी करावी. 


इलोक १३ 
कार्य: क्रमादुत्क्रमतो 5 थवा ऽङकयोगो यथा स्थानकमंतरं वा ॥ १३॥ 


स्पष्टीकरण : वेरीज अथवा वजाबाकी करण्यासाठीं संख्या एकाखाली एक लिहाव्या. त्यांत 
पहिल्या संख्येच्या एक-स्थानाखालीं दुसर्‍या संख्येचा एक-स्थानचा अंक, दहं स्थानच्या अंका- 
खाल दह-स्थानचा अक याप्रमाणें लिहुन, समस्थानच्या अंकांची बेरीज किवा वजाबाकी 
करावा. या इलोकाधांत दोन संख्यांची बेरीज किवा वजाबाकी कशी करावी, तें सांगितलें 
आह्‌. यांत दान गोष्टी अध्याहृत धरल्या आहेत. समस्थानच्या अंकांची बेरीज दहांपेक्षां 
अधिक किवा दहा झाल्यास हातचा एक घेणें ही एक गोष्ट. तसेंच वजाबाकी करतांना 
वज्य सख्या दुसरीहून लहान असावी ही दुसरी गोष्ट. या स्पष्ट सांगितलेल्या नाहींत 
तसंच उत्क्रमान म्हणज डावीकडून उजवीकडे बेरीज - वजाबाकी करतां येत असली तरी 
-आजकाल तशी रीत प्रचारांत नाहीं. बेरीज-वजाबाकीचें सुत्र थोडक्यांत देण्याचें कारण 
या क्रिया शिक्षकानें स्पष्ट करून सांगावयाच्या आहेत हें आहे. दोनपेक्षां अधिक संख्यांच्या 
बेरजेस हेंच सूत्र लागू. दोन संख्यांपेक्षां अधिक संख्यांची वजावाकी एकदम होत नाहीं 
ती क्रमाक्रमानें करावी लागते 


इलोक १४ 

K अये बाले लीलावति मतिमति ब्रूहि सहितान्‌ । 

_ द्विपञ्चद्दात्रिशत्‌ त्रिनवतिशताष्टादज्ञ दद ॥ 
शतोपेतानेतानय॒त-विय॒तांइचापि वद मे । 

यदि व्यक्ते युक्तिव्यवकलनमार्गऽसि कुशला ॥ १४॥ 


अर्थ : है बुद्धिमान मुली लीलावती, जर तूं बेरीज-वजात्राकी करण्याच्या स्पष्ट रीतींत कुशल 
असशील तर २, ५, ३२; १९३, १८, १० व १०० यांची बेरीज १०००० मधन वजा 
केल्यास बाकी किती राहील तें सांग 


. संकलित-व्यवकलित [ ७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्पष्टीकरण ; अंक किवा संख्या एकाखाली एक स्थानपरत्वे लिङ्ग, म्हणजे शेजारील आकृतींत 
दाखविल्याप्रमाणे त्या लिहिल्या जातील. एक स्थानच्या अंकांची 
बेरीज २०, म्हणून रेघेखालीं ० लिहून हातचे २ घेतले. त्यासह 
दहं स्थानच्या अंकांची बेरीज १६. यांतले ६ दहं स्थानीं लिहून 
हातचा १ शत, शतं स्थानच्या अंकांच्या बेरजेंत मिळविला व बेरीज 
१० ३ शतं स्थानीं लिहिली. म्हणून बेरीज ३६० हे उत्तर. आतां ३६०, 
१०० १०००० मधून वजा करावयाचे. 
३६० 
१०००० MPA २ प्रमाणें शून्यांतुन शून्य वजा केल्यास बाकी ०, शून्यातून ६ 
— ३६० वजा होत नाहीं म्हणून दहांतून ६ वजा करून बाकी ४ व हातचा एक 
९६४० ३ त मिळविला. याप्रमाणें करून बाकी ९६४०. 
यांत गणितदृष्ट्या महत्त्वाचे शब्द, सहित - जोडून, मिळवून; उपेत - जोडून, चिकटवून; 
युक्ति = बेरीज. येथें दिलेलें स्पष्टीकरण शिक्षकाने विद्यार्थ्यांस सांगावयाचें आहे. 


प्रकरण ४ 
गुणनप्रकार ( गणण्याच्या रीति) 
इलोक १५, १६ व अर्धा इलोक 


गु्यांत्यमंकं गुणकेन हन्यात्‌ | उत्सारितेनैवमुपान्त्यमादीन्‌ N 
गुण्यस्त्वधो ऽ धो गुणखण्डतुल्यः। तेः खण्डकेः संगुणितो युतो वा ॥१५॥ 
भक्तो गुणाः शुध्यति येन तेन। लब्ध्या च गण्यो गुणितं फलं वा] 
द्विधा भवेद्रपविभाग एवं । स्थाने: पृथग्वा गणितः समेतः ।। १६।। 
इष्टोनयुक्तेन गुणेन निघ्ने | ऽ भीष्टघ्नगुण्यान्वितर्वाजतो वा ।। 


रूपगुणरीत 


गुण्य म्ह्णजे जिला गृणावयाचें त्या संख्येच्या अंत्य अंकास म्हणजे एकं स्थानच्या अंकास 

गुणक संख्यने गुणावे. नंतर गुणकांकानें उपान्त्य म्हणजे दह्‌ स्थानच्या अंकास गुणावें. 

याप्रमाणे आदिम अंकापर्यंत करावें. या रीतीस रूपगणरीत म्हणतात. 

स्पष्टीकरण : ही ae Tia असल्यास लागू पडते. पुढील इलोकांतील उदाहरण पहा. 

' ज्या गुणकाचा तोंडी पाढा येत असेल त्यानें गुणावयाचें असल्यास ही रीत सोपी पडणार. 
मात्र गुणाकारांत हातचा असेल तो ड 


हत्या सी पुढील खंडगुणाकारांत मिळविला पाहिजे: इलोकांत 
हातच्यासंबंधीं विवेचन नाहीं. तें अध्याहृत समजावें. | ig 


अथ : 


x ८] 
j लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


TIP CN HN 


खंडगुणरीत 

अर्थ : गुणकाचे खंड किवा विभाग करून प्रत्येक खंडाने गुण्यास गुणून गुणाकार एकाखाली 
एक लिहून बेरीज करावी, 

स्पष्टीकरण : TIA एकांकी वा gaat विभाग करून दोन गुणाकार करावे. (TTF ४५ 
असेल तर त्याचे ३० ब्र १५ विभाग करावे. यांचे पाढे ठाऊक असल्यानें गुणन सोपें 
होईल. ) 

विभागगुणरीत 

अथ : गुणक संख्येचे अवयव पडत असतील तर एका अवयवानें प्रथम गुणून नंतर येणाऱ्या 
गुणाकारास उरलेल्या अवयवानें गुणावें. ( गुणक ४५ असेल तर गुण्यास प्रथम ९ नें व 
येणाऱ्या गृणाकारास नंतर ५ नें गुणावें, ) 

स्थानगुणनरीत 

अर्थे : गुणकांत जितकी स्थानें असतील त्या त्या अंकांनी गुण्यास स्वतंत्र रीतीनें गुणून त्या त्या 
स्थानाखालीं ते गुणाकार लिहून वेरीज करावी. 

स्पष्टीकरण : गृणकांत २ अंक असल्यास प्रथम गुणाकार एक स्थानापासून डावीकडे लिहावा व 
द्वितीय गुणाकार दहं स्थानापासून डावीकडे लिहावा व बेरीज करावी. गुणकांत तीन 
आंकडे असल्यास पहिला गुणाकार एकं स्थानापासून, दुसरा दह स्थानापासून, तिसरा सहस्र 
स्थानापासून याप्रमाणें लिहुन वेरीज करावी. गुणक कितीही मोठा असला तरी हाच 
नियम लागू पडतो. 

इष्टांक वजा करण्याची किवा मिळवण्याची रीत 

अर्थं : दिलेल्या गुणकांतुन एक सोयीस्कर अंक वजा द्यावा व उरलेल्या संख्येने गुण्यास गुणावें 
व त्यांत इष्टांकाचा व गुण्याचा गुणाकार मिळवावा, किवा गुणकांत एक सोयीस्कर अंक 
मिळवून त्यानें गुण्यास गुणावें व त्यांतून seth > गृष्य हा गुणाकार वजा द्यावा. 

स्पष्टीकरण : हा इष्टांक असा असावा कीं, लागणारे सर्व गुणाकार झटकन करतां यावेत, 
वरील सवै रीती गुणाकाराची मूळ तत्त्वे ग्रथित करतात. 
या सवं रीती स्पष्टतेनें समजण्यासाठी भास्कराचार्य पुढील उदाहरण देतो. 


श्लोक १७ 
बाले बालकुरंगलोलनयने लीलावति प्रोच्यताम्‌ | 
पंचत्र्येक मिता दिवाकरगुणा अंकः कति स्युर्यदि ॥ 
रूपस्थानविभागलंडगुणने कल्पासि कल्याणिति । 
छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता अंकाः कति स्युवंद ngon 
: हरिणाच्या छाव्याच्या डोळयांप्रमाणें जिचे डोळे लाडिक आहेत अशा कल्याणकारी बाले, 
जर तूं रूपस्थानविभाग खंडगुणाकाराची रीत नीट जाणत असशील तर १३५ स १२ नें 


[९ 


गुणनप्रकार 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


गणिलें असतां गणाकार काय होईल तें सांग; तसेंच त्या गुणाकारास गुणकानें भागिले 
असतां उत्तर किती येईल तेंही सांग. 


स्पष्टीकरण : पहिल्या रीतीप्रमाणे, १३५ १२= १६२०. 
: हिशेब असा :- १२ पंचे ६०, यांत एकं स्थानी शून्य लिहून हातचे ६ घेतले. नंतर १२ त्रिके 


` ३६, यांत हातचे ६ मिळविले. म्हणजे ४२ होतात. यांतले २ दहं स्थानी लिहून हातचे ४ 


राखले. नंतर १२ नें १ स गुणून त्यांत ४ मिळविले व १६ हे २०चे डावे अंगांस लिहिले. 
गुणाकार १६२० आला. वरील गुणाकार 


१३५ असाही लिहितां येईल. (खानापूरकर शास्त्र्यांनी लावलेला रूपगुण- 
१८ १२ रीतीचा अर्थ बरोबर दिसत नाहीं.) 
१६२० 


दुसर्‍या रीतीप्रमाणे, गुणक १२ चे २ विभाग ८1४ असे पाडावे. मग 
१३५ X ८ = १०८०; व १३५ X ४ न ५४० 
आणि १०८० + ५४० = १६२० हें उत्तर. 


"अर्थात्‌ गुणकाचे खंड ७+ ५ असेही घेतां येतील. पण खंड असे असावे कीं, गुणाकार 


सोपे होतील. . ` 


ˆ तिसऱ्या रीतीप्रमाणे, १२ चे अवयव ३ x ४. 


म्हणून १३५ » ४ = ५४० व ५४०१ ३ = १६२० हैं उत्तर. 
अर्थात्‌ ज्या ठिकाणीं गुणकाचे अवयव पडत नसतील तेथें ही रीत उपयुक्त नाहीं. गुणा- 
कारांत साधारणपणें गुण्य मोठा व गुणक लहान असतो. जेथें गुणक लहान आहे पण त्याचे 


. अवयव पडत नाहींत तेथें गुण्याचे अवयव पाडून ही रीत लावतां येईल. 


मः 


9 


१० ] 


चौथ्या रीतोप्रमाणे, १२ गुणकांत एकं स्थानीं २ व दहं स्थानीं १ आहेत. 


` म्हणून आङृतींत दाखविल्याप्रमाणे एकं स्थानापासून १३५ x २ म्हणजे 


5 5२७० लिहिले व दह स्थानापासून १३५७८ १-१३५ लिहिले. नंतर बेरीज 
ह केली. येथें खालचा गुणाकार वस्तुतः १३५ X १० इतका म्हणजे १३५० 


५ आहे. ह्या नियमांत गुणक ३ अंकीं, ४ अंकीं किवा आणखी मोठा असला 
१३५ तरी प्रत्ये वेळी z5 गणावयाचें Seca 

ति तरा प्रत्यक वेळी एकच अंकानें गु ल्यानें प्रत्येक उपगुणाकार 
सहज करतां येतो. फक्त हे गुणाकार योग्य स्थानी लिहिले पाहिजेत. 
पांचवी रीत :-- १२ या गुणकाचे विभाग १० व २ करून ( १२--२ = १० ) नंतर 
१३५ > १० = ४७४७ आणि १३५ % २ = २७० यांची बेरीज करावी किंवा 
१२+८=२० यांत ८ इष्टाक धरावा. नंतर १३५ X २० = २७०० यांतून 

£ X १३५ = १०८० हे वजा करावे. दोन्हीं रीतींनी १६२० हेंच उत्तर येईल. 


pa ae दंलोक १ mr bt फंचत्र्येकमिता = 17 > य यांनीं ण i 
दॅलोक १७ मध्यें a म्हणज पांच, तीन, एक यांनीं झालेली संख्या. “ अंकांनां 
या नियमानें १३५ ही संख्या झाली ( शुष्य ) व “ दिवाकर गुणा: ' 


-वामतो गति: ” 
लीलावती 


-= ९९०0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


म्हणजे गुणक १२. ( दिवाकर म्हणजे सूर्य = १२ ). या इलोकांत लीलावतीस* उद्देशून 
कांहीं संबोधने वापरलेलीं आहेत, तेव्हां भास्कराचार्य कोणातरी मुलीला हैं गणित 
शिकवीत असावा असें वाटतें. 

प्रकरण ५ 


= 


भागहार ( भागाकार ) 
भागाकार करण्याचा नियम खालील इलोकांत सांगितला आहे. 

श्लोक १८ 

भाज्याद्धरः शुद्धयति यद्गुणः स्यात्‌ | अन्त्यात्फलं तत्खल भागहारे॥ 
समेन केनाप्यपवत्यं हार- | भाज्यो भवेद्वा सति संभवे तु ॥१८॥ 

{ अर्थ `: भाज्याच्या अंतिम अंकांतून (सुरुवातीचा, डावीकडचा) भाजक जितके वेळां वजा जाऊं 
शकेल तितका भागाकार येतो किवा भाज्य व भाजक यांना एकाच संख्येने . भाग जात 
असेल तर तसा भाग देऊन (संक्षिप्त करून) नंतर भागाकार केल्यास तोच भागाकार येईल, 

स्पष्टीकरण : भागक्रियेंत तीन राशि असतात. भाज्य म्हणजे ज्यास भागावयाचें ती संख्या, 
भाजक किवा हर म्हणजे जिनें भागावयाचें तीं संख्या व भागक्रिया केल्यानंतर येणारी 
संख्या. ( हिला भागाकार, भागफल, भजनफल, लब्धि अशीं नांवें दिलेलीं आढळतात. ) 
ही क्रिया स्पष्ट करण्यासाठी शलोक १७ च्या शेवटीं दिलेलें उदाहरण घेऊं. 

१६२० या संख्येस १२ नें भागिलें असतां भागाकार काय? 
पहिल्या रीतीनें-- १२ हा भाजक १६ मधून एक वेळां अपवतित म्हणजे वजा होतो, 
१२.) १६२० ( १३५ _ म्हणून भागाकारांतील प्रथमांक १ झाला. शेष म्हणजे बाकी 


शह ४ राहिली. त्यावर २ घेऊन पुढील उपभाज्य ४२ झाला. 

४२ यांतून १२ ची तिप्पट ३६ वजा जाते. म्हणून भागाकारांतील 

3६ ___ द्वितीय अंक ३ झाला. भाज्य अश्या रीतीनें शुद्ध केल्यानंतर 

है 1 Tee न शेष .६ व भाज्यांतील शून्य त्यापुढे ठेवल्यावर अन्त्य भाज्य 
: 3 ` ६० झाला. १२ नें भागून फलांक ५.आला. म्हणजे 


090 


. भागाकार १३५ झाला. 
दुसर्‍या रीतीनें -- भाज्य व भाजक यांना ३ व ४ यांनीं भाग जातो. 


i PPT. 29078 २1६ ` _ आणि , ४) ५४० ( १३५ 
१२ Tete 
१२ . RR 
oo TRE RO 
०० 3 २० 
, ७७ Pe क्क ॥ 


b या संबंधांत-'लीलावतीसंबंघीं आख्यायिका ' हें परिशिष्ट, क्रमांक ५ पहावें. 
[. ११ 


भागहार. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


प्रथम १६२० ला ३ नें भागून भागाकार ५४० आला व ५४० ला ४ नें भागून 
भागाकार १३५ आला. याचाच अर्थ 


RE ९०० = १३५ तसेंच os (०००७: १३५, असेहि होऊं शकेल. 
१२ x RR ३ 


~ 


किवा प्रथम सहानें संक्षेप देऊन नंतर २ नें भागिल्यास उत्तर १३५ येईल. वरील 
: > भाज्य 
उदाहरणांत शेष शून्य आहे. पण जर भागाकारांत बाकी उरत असेल तर जक गाला 


संक्षेपरूप दिल्याने बाकी बदलेल पण भजनफल तेंच राहील. वरील दुसरी रीत ही सशेष 
भागाकारास लागूं पडणार नाहीं. 


< ४२७ 3 se ४२७ ६१ 
, ----- या भागाकारांत १५ ही लब्धि व शेष ७. पण = —-. 
उदाहरणाथ सुन्नु १५ हू नह = 
Ss = ४२७ ७ १ 
येथे १५ ही लब्धि व शेष १, वस्तुतः Acree ce जज 
प्रकरण ६ 
वर्ग करण्याचें सूत्र 


इलोक १९ रीत पहिलो 


अथं : 


समद्विघातः कृतिरुच्यतेऽथ। स्थाप्योन्त्यवर्गो द्विगु णान्त्यनिघ्ना :॥ 
स्वस्वोपरिष्ठाच्च तथाऽपरेऽड्‌.का:। त्यक्त्वान्त्य मृत्साय पुनशच राशिम्‌। १९। 


दोन समान संख्यांच्या गुणाकारास वर्ग किवा कृति म्हणतात. वर्ग करतांना खालील 
रीत लावावी. प्रथम डावीकडच्या आंकडयाचा वर्ग त्याचे डोक्यावर लिहावा, नंतर याच 
आंकडयाच्या दुपटीने डावीकडून दुसऱ्या अंकास गुणून गुणाकार याच आंकड्याच्या 
डोक्यावर लिहावा. नंतर तिसऱया अंकास याच दुपटीने गुणून गुणाकार तिसऱ्या अंकाच्या 
डोकयावर लिहावा. अशा रीतीनें एक स्थानापर्यंत आल्यावर डावीकडचा अंक खोडावा व 

उरलेली संख्या एक घर (किवा स्थान) उजवीकडे सरकावी. नंतर या उर्वरित राशीवर 
वरच्यासारखीच क्रिया करावी. शेवटीं या सर्व गणाकारांची बेरीज करावी. आलेली 


बेरीज ही वर्ग होईल, 


इलोक २० रीत दुसरी व तिसरी 


खण्डद्वयस्याभिहतिद्विनिघ्नी | तत्खण्ड वर्गैक्ययता कृतिर्वा n 
इष्टोनयुग्राशिवधः कृति: स्यात्‌ । इष्टस्य वर्गेण समन्वितो वा ॥२०॥ 


१२ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


tt NH RR &- 


११०० 


"कणा 


क 


वर्ग करण्याच्या सूत्रावरील उदाहरणें 
श्लोक २१ मध्यें कांहीं संख्यांचे वर्ग विचारले आहेत. 


ते भास्करीय पद्धतीनें सोडवून दाखविले आहेत व स्पष्टीकरणांत त्याची बैजिक भूमिका 
स्पष्ट केली आहे. 


श्लोक २१ 


सखे नवानां च चतुर्दशानाम्‌ | afe त्रिहीनस्य शतत्रयस्य ॥ 
पंचोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्गम्‌ | जानासि चे दृगेविचारमागंम्‌ ॥२१॥ 


अर्थ : हे मित्रा, नऊ, चौदा, २९७ व दहा हजार पांच (१०० ०५) या संख्यांचे वर्ग, जर तुला 
वर्ग करण्याची कृति ठाऊक असेल, तर सांग, 


स्पष्टीकरण : नऊ आणि चौदांचे वर्ग सोपे आहेत म्हणून २९७ चा वर्ग तिन्ही रीतींनीं करून 
दाखविला आहे. 
पहिल्या रीतीनें : प्रथम अ ओळींत २९७ लिहा. सोईसाठी २, ९, ७ यांच्या बाजूस उभ्या 
रेघांनी स्तंभ तयार करा, वर्गात असे ५ स्तंभ किवा उभ्या ओळी 
लागतील. कारण २ चा वर्ग ४ हा एकाच आंकडयाचा आहे. आतां 
२ चा वर्ग ४ हा दोहोंच्या डोक्यावर लिहा. ( आकृति पाहा )_ 
नंतर २ ची दुप्पट ४ यांनीं ca गुणून गुणाकार ३६ येतो. 
त्यांतले ६ नऊच्या डोक्यावर व ३ डावे अंगास म्हणजे ४ चे वर 
लिहा. नंतर ४ ७स गुणून २८ होतात. त्यांतले ८ हे सातचे 
डोक्यावर व २ त्याचे डावीकडे म्हणजे ६ चे वर लिहा. यानंतर 
२९७ हे ट ओळींत एक घर उजवीकडे सरकवून २ खोडा. नंतर ९७ 


वर हीच कृति पुन्हां करा. ९ चा वर्ग ८१ हा मूळ ७ च्या स्तंभांत ८ चे वर १, व त्याचे 
डावे,अंगास ८ असा लिहा. नंतर ९ ची दुप्पट १८ यांनीं ७ स गुणून गुणाकार १२६ हा ट 
ओळींतल्या ७ चे वर ६, व त्याचे डावे अंगास २, व २ चे डावे अंगास १ असा आक्रृतींत 
दाखविल्याप्रमाणे लिहा. नंतर ठ ओळींत दाखविल्याप्रमाणे २९७ एक घर उजवीकडे सरकवून 
[ae २ व ९ खोडा. उरलेल्या ७ चा वर्ग ४९ यांतले ९ हे ७ चे वर व ४ त्याच्या डावे 
बाजूस असे लिहा. म्हणजे सर्वे उपगुणाका र लिहून झाले. यांची बेरीज करा म्हणजे ८८२०९ 
हा वर्ग आला. कांहीं लेखक अ आणि ब रेषेमधील उपगुणाकारांची बेरीज ७८८ यांत ब, क 


ee 


वर्गं करण्याचें सूत्र [१३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


७८८ रेषांतल्या उपगुणाकारांचीं बेरीज ९३६ व क वरील ४९ यांची 
IRER ) बेरीज करतात. यांत ९३६ हे ७८८ शीं तुलना करतां एक 
OR . घर उजवीकडे सरकविले आहेत. पण ४९ दान घरे (९३६ च्या) a 


८८२०९ . उंजवीकडे दाखविले आहेत. खानापूरकर शास्त्री व पंडित aft 

प्रसाद भगीरथ यांनीं याचें योग्य बिवेचन केलें नाहीं, अर्थात्‌ 

प्रत्यक्ष गुणाकार लिहितांना आडव्या उभ्या रेघांची जरूर नसते. हैं उदाहरण दुसर्‍या 
रीतीनें असें करतां येईल : 


रीत दुसरी :- २९७ चे २ विभाग २९०-७ असे करावे. नंतर 

२९०२ = ८४१०० यांत CA ox २५२९० = ४०६० हे मिळवावे. 

=, ८४१०० +४०६० + ४९= ८८२०७ हें उत्तर आले. 

रीत तिसरी :- २९७ मध्यें इष्टांक ३ मिळवावा व वजा करावा. येणार्‍या संख्या ३०० i: 
व २९४ यांच्या गुणाकारांत २ = 3 मिळवावे. 
.. ८८२०० + ९= ८८२०९ हें उत्तर. 


या तीन रीतींच्या मागें भूमिका बीजगणिताची आहे. 


पहिल्या रीतीत ( अ तब + के )२= अ + २ अब + २ अक + ब! + सबक + क, 

भास्कराचार्याच्या पहिल्या रीतींतले उपगुणाकार ४, ३६, २८, ८१, १२६१ ४, हे 

अनुक्रमें अ, २ अब, रअक, ब, रबक व कया रकमा दाखवितात. यांतही गंमत 

ही आहे कीं ९७ चा वर्ग ब + २बक + क? एवढा म्हणजे शेवटच्या संख्या ८१, १२६ 

व ४९ यांची स्थानपरत्वें बेरीज केल्यास मिळतो, ही बेरीज ९४०९ होते. याचाच अर्थ, 

४९ पहिल्या रीतींत, ७ चा वर्ग ४९, ९७ चा qq ९४०९ आणि २९७ चा 

१२६ वर्ग ८८२०९ हे सर्व एकदम दिसूं शकतात. 
८१ वरील दुसर्‍या रीतीची उपपत्ति (अ+ ब )' = अ'+२ भब ॐ a’ 
९४०९ या सूत्रानें स्पष्ट होईल: यांत संख्येचे दोन विभाग सोयीप्रमाणे 
२९० + ७ किवा २०० + ९७ असेही करतां येतील, 

तिसऱ्या रीतींत बैजिक सूत्र (अ+ ब )( a-a) = अ! - बर हैं वापरले आहे. 

याचा उपयोग करून अ! = (अ+ ब )(अ-ब ) + बरै इतका होतो. वरील 

उदाहरणावरून सूत्राचा उपयोग स्पष्ट आहे. अर्थात्‌ दुसर्‍या व तिसऱया रीतीपेक्षां पहिल्या 
रीतीनें मोठ्या संख्यांचे वर्ग लवकर करतां येतील. मात्र अंक योग्य स्थानीं लिहिण्याची | 
काळजी घेणें जरूर आहे. | 4 

बता -१०००५ AT संख्येचा वर्ग करूं. पहिल्या रीतीप्रमाणे खालील मांडणीतें 

वर्ग मिळेळ. अ ओळींत १ आहे. त्याचा वर्ग १ त्याच्या डोक्यावर. १ ची दुप्पट २. 


ue) लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


२%०=०० त्याच्या डोक्यावर, नंतर 2x0 = ००० 
त्याच्या डोक्यावर. या प्रमाणें २ ८ ५ = १० अच्या 
वर पांचव्या ओळींत. नंतर १०००५ एक घर उजवी- 

कडे ट ओळींत सरकविले व १ खोडला. नंतर ० > ०, 
0X 00, o X ०००, o > ०००५ हे गुणाकार 
ब आणि क ओळींच्या दरम्यान लिहिले. पुन्हां १०००५ 
5 ओळींतल्या प्रमाणें उजवोकडे सरकवून १ व ० 
खोडले, वरीलप्रमाणे क व ड या ओळींतल्या प्रमाणं 
गुणाकार आले. पुन्हां त ओळींत १०००५ घेऊन 
१, ०, ० खोडले व ड, ई यांच्या दरम्यान ० व ०० 
हे गुणाकार उजवीकडे लिहिले. नंतर थ ओळींत 
१०००५ सरकवले व १, ०, ०, ० खोडले. ५ चा 
वर्ग २५ हा ५ च्या डोक्यावर वरच्या ओळींत लिहिला. 
आणि अ रेघेवरील सर्व अंकांची बेरीज फ रेघेच्या 
वरील ओळींत केली तेव्हां १००१०००२५ हा 
वर्ग आला. 


दुसऱया रीतीनें 
( 0७७००) = ( १०००० +4 )? 


= 200000000 
+ 200000 } = १००१०००२५ हैं उत्तर येतें. 
+ २५ 


प्रकरण ७ वे 
वर्गमूळ काढणें 


श्लोक २२ 
त्यक्त्वान्त्याद्विषमात्‌ कृति द्विणुणयन्पूल समे तद्धृते | 
त्यक्त्वा लब्धर्कात तदाद्यविषमाल्लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्‌ ॥ 
पंक्त्या पंक्तिहते समे ऽ न्त्यविषमात्त्यक्त्वाप्तवर्गं फलम्‌ | 
पंक्त्यां तद्द्विगृणं न्यसेदिति मुहुः TaS स्यात्पदम्‌ ॥२२॥ 
अर्थं :- ( ज्या संख्येचे वर्गमूळ काढावयाचें असेल तिच्यावर एकं स्थानापासून डावीकडे उभा 
दंड, आडवा दंड अशा एका आड एक खुणा कराव्या. म्हणजे दोन दोन अंकांचे, संख्येचे 
विभाग पडतील. सर्वात डावीकडचा विभाग एक अंकी किवा द्वयंकी होऊन, विभागाच्या 
अंतिम अंकावर उभ्या दंडाची खूण येईल.) या विभागांतल्या सर्वात डाव्या विभागांतून 


बगे करण्याचें सूत्र [ १५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


शक्य तितका मोठा वर्ग वजा करावा. नंतर ज्या अंकाचा वर्ग वजा केला असेल त्याची 
दुप्पट शेजारीच थोड्या अंतरावर लिहून ठेवावी. यास पंक्ति म्हणतात. आतां पहिल्या 
विभागांतून वर्ग वजा केल्यानंतर उरलेल्या बाकीवर दुसर्‍या विभागांतला सम अंक 
(आडव्या रेषेखालचा) घ्यावा. या संख्येस प्रथम पंक्तीनें भाग लावावा. (हा लागलेला 
भाग ९ पेक्षां अधिक होत असेल तर भाग ९ चाच लावावा.) येणाऱ्या भागांकाची दुप्पट 
पहिल्या पंक्तीमध्यें एक घर सरकवून मिळवावी म्हणजे दुसरी पंक्ति तयार होईल. नंतर 
राहिलेल्या शेषावर दुसरा विषमांक घ्यावा; व त्यांतून दुसर्‍या भागांकाचा वर्ग वजा द्यावा. 
उवैरित बाकीवर दुसरा समांक प्रेऊन येणाऱ्या भाज्यास दुसर्‍या पंक्तीनें भाग द्यावा 
म्हणजे वर्गमूछाचा तिसरा अंक मिळेल, या तिसऱ्या अंकाची दुप्पट एक घर सरकवून 
दुसऱ्या पंक्तींत मिळवावी म्हणजे तिसरी पंक्ति तयार होईल. नंतर पूर्वोक्त भागाकारां- 
तल्या बाकीवर पुढला विषमांक (उभ्या रेघेखालचा) घ्यावा व त्यांतून तृतीयांकाचा 
वर्ग वजा द्यावा. याप्रमाणें पुनः पुनः करून शेवटल्या पंक्तीच्या अर्धी संख्या ध्यावी. हेंच 
दिलेल्या संख्येचे TAS होय. 
इलोक २३ 
सूलं चतुर्णा च तथा नवानां । पूर्वं कृतानां च सखे कृतीनाम्‌ | 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गेपदानि विद्धि । बुद्धेविवृद्धियंदि ते ऽ त्र जाता ॥ २३॥ 


अर्थ ; हे मित्रा, जर तुझ्या बुद्धीस या ठिकाणी चालना मिळाली असेल तर, ४, ९ व पूर्वी 
केलेले वर्ग, १९६, ८१, ८८२०९, व १००१०००२५ यांची वर्गपदें (वर्गमूळें) सांग, 
स्पष्टीकरण : भास्कराचार्याच्या रीतीनें ८८२०९ चें वर्गमूळ काढूं. उभ्या आडव्या खुणांनी 


संख्या ८८२०९ झाली. 


८८२०९ यांतल्या प्रथम विभाग” ८ 
x मळ | पंक्ति मधून २ चा वर्ग ४ वजा जातो. 
४) ४८ (९ र्‌ ¥ प. पण ३ चा वर्ग ९ वजा जात 
३६ Q १८ नाहीं. म्हणून पहिल्या ८ 
BAR ५८ | दु. मधून २१3४ वजा दिले व 

2९ ७ १४ राहिलेल्या ४ वर पुढले ८ घेऊन 

५८) ४१० (७ | ५९४ | ति. ४८ भाज्य तयार केला. नंतर i 

=. ae = २%२२४ ही प्रथम पंक्ति | 

gy भाजक करून ४८ स भाग | 


दिला. अर्थात जास्तींत जास्त 
एक अंको भाग ९ चाच 
लागेल. हा ९ मूळाच्या स्तंभांत 


२ च्या खालीं लिहिला. त्याची दुप्पट पंक्तीच्या स्तंभात ४ खालीं एक घर सरकवून 


१६] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


लिहून वेरीज केली. म्हणजे दुसरी पंक्ति ५८ झाली, नंतर ९%४-३६ हे ४८ मधून 
वजा केले; व शेष १२ वर वरचा विवमांक लिहिला. यांतून ९ चा वर्ग ८१ वजा दिला 
वाकी ४१ वर पुढील समांक ० घेतला व झालला भाज्य ४१० याला दुसरी पंवित ८ 
हा भाजक करून ७ चा भाग लावला (८ चा भाग लागत नाहीं.) ७ वर्गमळाच्या 
स्तंभांत ९ खाली लिहून, ७१८२-१४ हे STA पक्तीखालीं एक घर सरकवून लिहिले 
व बेरीज केली. तेव्हां तृतीय पंक्ति ५९४ झाली. नंतर ५८५६७२३४०६ हे ४१० तून 
वजा दिले; व वाकी ४ वर शेवटचा विषमांक (उभ्या रेघेखालचा) लिहन ve मधन 
७ चा वर्ग ४९ वजा दिला. बाकी शून्य राहिली. आतां वर्गमूळ सांगायचे तर पहिल्या 
म्हणज मूलांक स्तंभांतले २, ९, एकापुढे एक लिहून २९७ झालें. किवा तिसर्‍या 
पंवतींतल्या ५९४ स २ नें भागल्यास २९७ हें मूळ मिळतें 

यात मुख्य गोष्ट ही आहे कीं भास्करीय पद्धतींत वर्गमळाच्या भागाकारांत प्रत्यक वेळीं 
एक आकडा वाकोवर घेऊन पुढील भाज्य तयार केला आहे आधुनिक रोतींत वाकीवर 
दोन अंकों विभाग घेऊन पुढील भागांक पाहतात 

याच पद्धतीनें १००१०००२५ याचें वगमूळ खालीं काढलें आहे. स्पष्टीकरण दिलें नाहीं 


i-1 2-1 


१००१०००२५ 


१ 
२)०० (० 
= Se ` | 
00 
दु क. fe 
१०) otal २० श्री 
Tho र २०० उरी 
i १ क eS डक थी 
२००) १०० (० ५ z 
ooo a T ae a 
ooo ee 
उत्तर :--१०००५. vay पंक्ति २००१० 
सि २ नें भागून किवा मूल 
२०००) १०००२ (y शस रे ने भागून किवा मूलांक एकापुढें एक 
ठवन उत्तर यते. 
१०००० 
K 
२५ 
oo 
वर्ग करण्याचें सूत्र हक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


प्रकरण ८ 
घन करण्याचें सुत्र 


इलोक २४ 
समत्रिघातशच घनः प्रदिष्टः । स्थाप्यो घनोन्त्यस्य ततोऽन्त्यवगः ॥ 
आदित्रिनिघ्नस्तत आदिवगः । तयन्त्याहतोऽथादिघनइच सवं ॥ २४॥ 


इलोक २५ 
स्थानान्तरत्वेन युतो घनः स्यात्‌ । प्रकल्प्य तत्खंडयुगं ततोऽन्त्यम्‌ N 
एवं मुहुवंगंघनप्रसिद्धा -। वाद्यंकतो वा विधिरेष कार्य: N २५॥ 


रीत १- अथे: घन म्हणजे तीच संख्या तीनदां घेऊन झालेला गुणाकार. दोन अंकीं संख्येचा घन 
करणें असल्यास प्रथम अंत्य म्हणजे डाव्या बाजूच्या अंकाचा घन करावा. त्याखालीं एक 
घर उजवीकडे सरकवून ३ »अन्त्यर ^ आदि (उजवीकडील अंक) हा गुणाकार मांडावा. 
त्याखालीं एक घर उजवीकडे सरकवून ३५ आदि? x अंत्य हा गुणाकार लिहावा. शेवटी 
याच प्रमाणे आदि? म्हणजे उजवीकडील आंकड्याचा घन लिहून बेरीज करावी म्हणजे 
दिलेल्या संख्येचा घन मिळेल. हीच क्रिया आदिकडून अंताकडे केली असतां चालते 
मात्र गुणाकार डावीकडे सरकविले पाहिजेत. तसेंच संख्येत जर दोहो पेक्षा जास्त अंक 
असतील तर प्रथम डावीकडच्या दोन अंकांचा घन करून घ्यावा व या अंकांस नवीन 


त्य समजून पुढे क्रिया चाळू ठेवावी. (या प्रमाणें वर्गविधि व घनविधि उजवीकडून 
केले तरी चालतात.) 


इलोक २६ 


खडाभ्यांच हतो राशिस्त्रिघ्नः खंडघनेक्ययक | 
बगमूलघनः स्वघ्नो वगंराश्चे्घतो भवेत्‌ ॥ २६॥ 


रीत २- अर्थ : एखाद्या संख्येचे २ खंड करून त्यांच्या गुणाकारास संख्येच्या तिप्पटीनें गणावें. हा 
गुणाकार खंडाच्या घर्नाच्या बेरजेंत मिळवावा म्हणजे इष्ट घन मिळतो 
एखाद्या वगसख्यंचा घन करणें असल्यास त्या संख्येच्या वर्गमळाचा घन करून 
त्या घनाचा वग करावा म्हणजे इष्ट संख्येचा घन मिळेल 
स्पष्टीकरण : इलोक २४ मध्यें सांगितलेली रीत बजिक नित्यसमीकरण 


(अब) ` =a +-३अ्ब+- ३अबः pa? यावर आधारित आहे. हीच पुढें वाढविली 
म्हणजे (अ--ब-+क) ` = (अ--ब) १ +-३ (अ+ब) क + ३( अ--ब ) क! + कः अशी 
वापरतां यंत. इलोक २६ च्या प्रथमाघातील रीत 


१८ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


RR FREE, 


(अ+ब) = अ {बः + ३अब(अ+ब) या सूत्रावर आधारित आहे. 


तसेच दुसऱ्या अर्घात (अ) = (अः)२ हें सूत्र आहे हें समजेलच. 


इलोक २७ 


नवघनं त्रिघनस्य घनं तथा । कथय पंचघनस्य घनं च मे ॥ 
घनपदं च ततो ऽपि घनात्सखे। यदि घने ऽसि घना भवतो मतिः॥ २७॥ 
अर्थ : ९, २७, १२५ या संख्यांचे घन सांग. तसेंच या घनांचीं घनमूळें ( घनपदें ) काय तें 
Gal, जर तुझ्या बुद्धीला घनक्रिया समजली असेल तर सांग. 
स्पष्टीकरण : नऊचा घन = ९५९५९ = ८१५९ = ७२९. 
२७ चा घन पुढीलप्रमाणें मिळेल. ( २ अंत्य, ७ आदि ) 


रीत १ 
२ चा घन = २५२५२=८ ८ 
३ अंत्य <आदि- ३५ ४५७=८४ ८४ 
३ ?८ अंत्य आदि! = ३५२५४९२९४ २९४ 
Y? = ७» ७ % ७८८ ३४३ ३४३ 
१९६८३ 


हे उपगुणाकार स्थानांतर करून लिहून (वर दाखविल्याप्रमाणे एकं स्थान सरकवून 
बेरीज) केली म्हणजे १९६८३ हा घन आला. 


रोत २ 
२७ चे २ खंड १५ व १२ असे केले. १४५८० 
१५ चा घन = १५१८ १५१८ १५-५२२५ १५= ३३७५ ३३७५ 
१२ चा घन 5-१२ % १२ % १२० १४४ X १२= १७२८ १७२८ 
BX VOX LUX १२ =L? X १८०5 १४५८०. १९६८३ 


वरील उपगुणाकारांची बेरीज करून ( वर दाखविल्याप्रमाणें ) १९६८३ हा घन आला. 
( यांत एकांतर बदल नाहीं, म्हणजे सरकवणें नाहीं.) १२५ चा घन करतांना त्याचे 
१२ व ५ हे विभाग पाडावे. ( खंड नव्हे )- 


नंतर १२१ SR १७२८ 
३१ १२४ ५3२१६० २१६० 
२%१२%५१ ९०० See 
५" ERRA MR 
१९५३१२५ 


घन करण्याचें सुत्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


वरील अंक उजवीकडे दाखविल्याप्रमाणे एकांतर पद्धतीनें म्हणजे एकं स्थान एक घर 
उजवीकडे सरकवून मांडले. म्हणजे १९५३१२५ हा घन आला. तसेच ९ पाहिजे 
असल्यास नवाच्या वर्गमळाचा म्हणजे ३ चा घन २७ घेऊन २७ चा वर्गे करावा. म्हणजे 
७२९ हा नऊचा घन होईल. 


प्रकरण ९ fC DI 
E A >. i 
घनमूळ काढण्याची रोत LA 183661 "ह } 
i R ON, NI 
[fn 
इलोक २८ SIF FR 


शी A 
आद्यं घनस्थानमथाघने हे । पुनस्तंथान्त्यादधनतो विशोध्य ॥ 
घनं पृथवस्थं पदमस्य कृत्या faea तदाद्यं विभजेत्‌ फलं तु ॥ २८॥ 


इलोक २९ 


पक्त्यां न्यसेत्तत्कृतिमन्त्य निघ्नीं । त्रिघ्तीं त्यजेत्तत्प्रथमात्फलस्य ॥। 
घनं तदाद्यात्‌ घनमूलमेवं | पबित भवेदेवमतः पुनशच ॥ २९॥ 


अर्थ : ज्या संख्येचे घनमूळ पाहिजे असेल तिच्या आद्यंकावर म्हणजे उजवीकडील अंकावर 

एक उभी रेषा काढावी. या स्थानास घनस्थान म्हणतात. त्याच्या डाव्या बाजूचीं दोन 

स्थानें ( दशं व शतं ) हीं अघनस्थानें होत. तेथील अंकावर दोन आडव्या खुणा 

कराव्या. त्यापुढील घनस्थानावर उभी रेघ व नंतर दोन आडव्या रेघा याप्रमाणें अन्त्य 
म्हणजे डावे बाजूच्या अंकांपर्यंत खुणा करून संख्येचे विभाग पाडावे. 

यानंतर डाव्या बाजूच्या प्रथम विभागांतून जो घन वजा जाईल तो वजा द्यावा. 

नंतर ज्याचा घन वजा दिला तो अंक एकीकडे लिहुन त्याच्या वर्गाची तिप्पट करून 

ठेवावी. नंतर पहिल्या विभागांतून घन वजा दिल्यावर जी बाकी राहाते तीवर पुढल्या 

विभागांतला एक आंकडा घ्यावा व पूर्वोक्त तिप्पटीनें त्यास भाग पाहावा. ( नक्की 

कितीचा भाग लागतो हें तारतम्याने ठरवावें) . हा अंक पहिल्या घनमूळावर मांडावा. नंतर 

पूर्वोक्त तिप्पट व हा अंक यांचा गुणाकार दुसऱ्या विभाज्यांतून वजा द्यावा. उरलेल्या 

बाकीवर दुसऱ्या विभागांतमधलेले अंक घेऊन नवीन भाज्य तयार करावा. नंतर पंक्तीं- 

तल्या आद्यांकाच्या तिप्पटीनें दुसऱ्या अंकाच्या वर्गास गुणून हा गुणाकार या भाज्यांतून 

oe यावा व त्यावर दुसर्‍या विभागाचा शेष अंक घेऊन भाज्य तयार करावा व 

ल ( घनमूळ ) दुसर्‍या अंकाचा घन त्यांतून वजा द्यावा. यानंतर हीच रीत 

उनःघुन्हा वापरावी म्हणजे संख्येचे घनमूळ येतें. 
कै नवीन अंकगणितांतही हीच रीत वापरलेली आहे. फरक एवढाच की नवीन 
५ रीतींत विभागाचे तीन आंकडे एकदम घेतात. भास्कराचार्य ते एक, एक असे खंडश: 


लीलावती. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


J 


घेतो. त्यामुळे भाग लावण्याचें काम सुकर होतें. खालीं १९६८३ च घनमूळ काढून 
दाखविलें आहे. 


संख्या १९६८३ 


पंत्रित २,७ त क्र | विभाग १९६८३ पहिला विभाग 

¢ १९, दुसरा ६८३. २ चा घन ८हा 

RXR? ५७=१२%७ | ११६ | १९ मधून वजा दिला; व बाकी ११ 

८४ वर दुसर्‍या भागांतला प्रथमांक ६ 

३५२७७२९४ | ३२८ लिहून ११६ भाज्य तयार केला. नंतर 

ne NR २ च्या वर्गाची तिप्पट १२ हा भाजक 

७१ ३४३ घेऊन ११६ स भाग पाहिला. त्यांत 

२४२ ३४३ ८ व ९ चे भाग लागतात. पण पुढे 

gigs यांनीं वजावाकी होणार नाहीं. म्हणून 

< का भाग लावून पंक्तीत २ पुढे ७ लिहिले. नंतर १२५७८४ हे ११६ त वजा 
; 


बाकी ३२ वर ८ घेऊन ३२८ हा पुढील भाज्य केला. नंतर ३ > २ > ७२ 
= २९४ हे ३२८ तून वजा दिले. उरलेल्या ३४ वर पुढील ३ घेऊन ३४३ हा 
नवीन भाज्य केला. त्यांतून ७ चा घन ३४३ वजा दिला. वाकी शन्य राहिली आणि 
घनमूळ २७ आलें. 2 


याच पद्धतीनें १९५३१२५ चें घनमूळ काढूं. आकृतीवरून रीत ध्यानीं येईल. 


| पंक्ति १२५ a ९७ छ या उदाहरणांत १२५ हँ घनमूळ 
जा नु loa किंवा घनपद आलें. नवीन अंकगणिताच्या 
द पुस्तकांतून वर्गमूळ, धनमूळ काढण्याचे 
| ३५१२२०१२३५ नियम काढूनच टाकले आहेत. वर्गमूळें 
i > 2 १२ व घनमूळे हल्लीं लाग्रतमांच्या मदतीनें 
| Re 2 घेतलीं जातात. किवा वर्ग, घन वगैरेंचीं 


३%१४४%प |334? कोष्टकपुस्तकँही मिळतात. भास्कराचा- 

२१६० र्याच्या काळीं या सोयी उपलब्ध नव्हत्या. 
३%१२>%२५ | ००९१२ | सोबतच्या उदाहरणांवरून दिसून येईल 
९०० | कीं, कमींत कमी आंकडेमोड करून 


५3१२५ fae उत्तर सत्वर काढतां येते. हल्लींच्या 
| |. ११ रः 


घेन करण्याचें सूत्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


प्रकरण १० 
भिन्नपरिकर्माष्टक ( अपूर्णाकावरील आठ कृत्यें ) 

भागजाति 
इलोक ३० 


अन्योन्यहाराभिहतो हरांशो | राइयोः समच्छेदविधानमेवम्‌ ॥ 
मिथो ह्राभ्यामपर्वातताभ्याम्‌ । यद्वा हरांशो सुधियात्र गुण्यौ ॥३०॥ 


अर्थ : ज्या अपूर्णाकाचे अंश व छेद पूर्णांक असतात अशा अपूर्णाकास भागजाति अपूर्णांक 
म्हणतात. अशा दोन अपूर्णांकांची बेरीज करणें असल्यास किवा वजाबाकी करणें असल्यास 
त्यास प्रथम समच्छेद रूप द्यावें. म्हणजे एका अपूर्णाकाच्या छेदानें दुसऱ्याच्या अंश व 
छेदास गुणावें. तसेंच दुसऱ्याच्या Sard पहिल्याच्या अंश व छेदास गुणावे. होणारे अपूर्णांक 
समच्छेद होतील. हीच रीत दोहोंपक्षां जास्त अपूर्णाकांस लागू पडेल. 


किवा दोन्ही अपूर्णाकांच्या छेदास त्यांच्या समाईक अवयवानें भागावें; व येणाऱ्या 
भागाकारांनीं तदितर अपूर्णाकांच्या अंश व छेदास गुणावें. शहाण्याने असें गुणल्यास 
समच्छेदरूप मिळेल. 
उदाहरणें 
इलोक ३१ 


रूपत्रयं पंचलवस्त्रिभागो | योगार्थमेतान्वद तुल्यहारान्‌ । 
त्रिषष्टिभागरच चतुदंशांशः । समच्छिदौ मित्र वियोजनार्थम ॥३१॥ 
अर्थं : १, द, ३ यांची बेरीज सांग, तसेंच ५ व =. यांची वजाबाकी सांग. 


स्पष्टीकरण : पहिल्या रीतीनें प्रथम अंशास व छेदास ५ » ३ यांनीं, दुसऱ्या अपुर्णाकांच्या अंश | 


व छेदास १५३ यांनीं व तिसऱ्या अपूर्णाकांच्या अंश व छे नीं l 
ae च्या अंश व छदास १ > ५ यांनीं गणन | 
समच्छदरूप द्यावें. र , 
उदा. १ ले i 
3 yu T KF: u असें लें A Seating चीं बेरीज 
दि a १५ AN ST झाल. आतां अंशांचीं बेरीज करून ५३ हें रूप आलें. 
प्रथम $ + ई ची बेरीज | 
sti ज केली असती तर ती १५ 4 ६ = आली असती व पुन्हां 


३ = ५५ + बृष = $ अशी बेरीज झाली असती. 


लीलावती 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


उदा, Vz 


< `. १ ~ 
तसच sy - ३३ यांत छदांचा समाईक अवयव ७ आहे. त्यानें १४ व ६३ यांस 
भागिल्यास अनुक्रमें २ व ९ येतात. म्हणन प्रथम अपुर्णाकास ९ नें वर, खालीं गणन व 


२. 
इसऱ्यास २ त वर, खालीं गुणून +३ - 7१६ = उ आले, आतां ७ ने वर, खाली 
भागून ८ हें उत्तर आलें 


वाचकांच्या लक्षांत येईल कों पहिल्या उदाहरणांत १५ ह ५ चा छ. सा. वि. 
आह, व दुसऱ्यात ६३,१४ यांचा ल. सा. वि. १२६ आहे. पहिल्या उदाहरणांत १, 
यांत समाईक अवयव नाहीं. दसर्‍यांत ६३ १४ यांना सात हा दढभाजक आहे 


श्लोक ३२ 
प्रभागजाति 
लवा लवध्नाशच हरा हरघ्ना। | भागप्रभागेष सवर्णनं स्यात ॥३२॥ 


अथ : अनेक भागजाति अपूर्णांकांचा गुणाकार करणें असेल तर अंशांचा गणाकार करून त्यास 
छदाच्या गुणाकाराने भागावे व संक्षिप्त रूप द्यावें म्हणजे एकच भागजाति अपूर्णांक 
तयार होतो, त्यास सवर्णन म्हणतात. 


स्पष्टीकरण : हा एक “चे 'चाच प्रकार आहे. भागजाति अपूर्णाकाचा हिस्सा भागजाति 
अपूर्णांकच असतो 


उदाहरण 
श्लोक ३३ 


्रम्मार्वेत्रिलबद्वयस्य सुमते पादत्रयं यद्भवेत्‌ | 
तत्पंचांशकषोडशांशचरणः संप्राथितेनाथिन । 

दत्तो येन वराटकाः कति कदर्यणापितास्तेन मे । 

afg त्वं यदि वेत्सि वत्स गणिते जाति प्रभागाभिधाम्‌ ॥३३॥ 


अथ : एका कवडीचुंबक माणसानें एका भिक्षेकऱ्यास १ द्रम्माचा 


इ ०३ २ हूं > ८ > A xy विभाग इतकें द्रव्य दिलें. तर हे वत्सा, तूं जर 


प्रभागजाति अपूर्णांक जाणत असशील तर किती द्रव्य दिलें तें सांग. 


स्पष्टीकरण : रीतीप्रमाणे अंशांचा गुणाकार ६ व छेदांचा गुणाकार ७६९० झाला. 
सवर्णेन उट = gece EM = १ कवडी हें उत्तर. 


भिन्नपरिकर्माष्टक ( अपूर्णाकावरील आठ कृत्यें ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| 


कृपणानें भिक्षेकऱ्यास केवळ एकच कवडी दिली. यापेक्षां कमी किमतोचें नाणें देणेंच 
शक्‍य नाहीं म्हणून १ कवडी दिली. भास्कराचार्याची विनोदबुद्धि येथें दिसून येते. 


भागानुबंध भागापवाह 


इलोक ३४ 


छदघ्नरूपेषु लवा धनणंम्‌ | एकस्पभागा अधिकोनकाइचेत्‌ ॥ 
स्वांशाधिकोनः खलू यत्र तत्र । भागानुबंधे च लवापवाहे ॥ 
तलस्य हारेण हरं निहन्यात्‌ । स्वांशाधिकोनेन तु तेन भागान्‌ ॥ ३४॥ 
रीत १ 
अर्थ : ज्या संख्येत एक भाग पूर्णाक (रूप) व दुसरा भाग एकाचा कांहीं हिस्सा अधिक 
असतो, अशा अपूर्णाकास भागानुबंध अपूर्णाक म्हणतात. हिस्सा उणें असल्यास भागापवाह 
अपूर्णांक म्हणतात. अशा भपूर्णाकास सरळरूप देण्यासाठीं, अपूर्णांक भागाच्या छेदानें 
qus भागास गुणून (भागानुबंध असल्यास) त्यांत अंश मिळवावा किवा ( भागापवाह 
असल्यास) वजा करावा व पूर्वोक्त छेदानें भागावें. 


स्पष्टीकरण : ७ + ¦ हा भागानुबंध अपूर्णांक. ह्लीं आपण ७३ असेंही लिहितों. ७-३ हा 
भागापवाह agate. पहिल्यास सरळरूप दिले म्हणजे HE = २१ हा भागजाति 
म्हणजे 7 = 
हणजे सरळ अपुर्णाक तयार झाला. ७ - ३ = ५२ = ‰ हा भागापवाह झाला. 
हल्लींच्या नवीन गणितांत गृणोत्तरीय अपूर्णांक ( Rational fractions ) लागतात. 


त्याची व्याख्या अशी. जर अ, ब हे पूर्णाक असतील तर बब हा अपुर्णाक गुणोत्तरीय 
असतो; ( ब शून्य नको ). हाच भास्कराचार्याचा भागजाति अपूर्णाक. 


रीत २ 


अथ : ज्यावेळीं एखाद्या अपुर्णाक राशीत त्याच राशीचा कांहीं हिस्सा मिळविणें असेल त्यावेळीं 
आत मूळ अपूर्णाकाच्या छेदास गुणावे व आलेला गणाकार छेदस्थानीं 
वा. नं गानबं > $ . ~ os ` >` नें 
x z तर भागानुबंध हवा असल्यास हिएशाच्या अंश व छेदांच्या बेरजेने मूळ 
1 अशास गुणून तो गुणाकार अंशस्थानीं लिहुन संक्षेप द्यावा. भागापवाह हवा 


ल हिह्झाच्या छेदांतून अंश वजा करून बाकीनें मूळ राशीच्या अंशास गुणावे व 
गुणाकार अशस्थानीं लिहून संक्षेप द्यावा. ० 


उदाहरणार्थं ई या संख्येत 3 ने 
; = । oe a त्याचा ७ मिळवा. भास्करीय पद्धतीनें 2 च्या खाली 
त्त č घेखालीं a . 

एगाकार ५ >,७हाएकारे नज असा लिहा. नंतर तलाच्या 


लीलावती 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अंश छदांची बेरीज ७ + १ = ८ यांनी ! चा अंश १ यास गणन 


भागा म्हणजे उत्तर. नवीन पद्धतींत द + द ४ 1100 =. 
तसेच द मधून त्याचा ३ हिस्सा वजा करणें असल्यास “०5 २१४१ = wL 


नवीन पद्धतींत इ - ई ५ ई e = = ३ 


इलोक ३५ 


सांच्निद्यं aa adfa कोदृक्‌ ब्रूहि सर्वाणतम्‌ । 
जानास्यंशानुबंधं चेत्तथा भागापवाहनम्‌ ॥ ३५॥ 


श्लोक ३६ 


afa: स्वत्र्यंशयुकतः स निजदलय॒तः कीदृशः कोदशो हो । 

त्र्यंशौ स्वाष्टांशहीनो तदनु च रहितो स्वत्रिभिः सप्तभागैः 1 
अध स्वाष्टांशहीनं नवभिरथ युतं सप्तमांशेः स्वकोगे: । 
कौदृवस्यात्जूहि वेत्सि त्वमिह यदि सखेऽञ्ञानुबंधापवाहौ ॥ ३६ ॥ 


अर्थं मित्रा, जर तुला स्वांशानुवंध व स्वांशापवाह अपूर्णांक ठाऊक असतील 
(राशि आणि राश्यंश याची बेरीज, वजाबाकी) तर, २२ (अंध्ि)* व त्याचप्रमाणें ३ - 2 
यांना सरळरूप देऊन काय किमती होतील ते सांग. 
तसेच, ४ या राशींत त्याचाच तृतीयांश मिळवून बेरीज किती ? 
३ मध्यें त्याचाच ३ मिळवून किमत काय ? 
$ मध्यें त्याचाच आठवा हिस्सा वजा दिल्यास शेष काय राहील ? 
या शेषांतून त्याचा 3 वजा दिल्यास बाकी काय? 
३ मधून त्याचा अष्टमांश वजा केल्यास काय बाकी राहील ? 
याच बाकींत तिचा $ मिळविल्यास बेरीज काय ? 
स्पष्टीकरण : २४ = इ. ३--& = 212m हे उत्तर 
2 (३--१) x2 Vi 
FE ड 5, = NR 
Mag f) ४% ३ R oa 
2 (R4?) X? १0 3: नत 
SY 3 ही > === = — = ता) 2 ४५१. 
त रे } ३>२ EER 
z ८-१) XR १2% a जार 
उदा. ५ ड } oe TeSys = oa = a ११ a उत्तर 
तल t ३ X ८ र १ ५ 
; iz BS नया SS नत 
उदा. ६ दळ £ ८४ ८ ३ 


संकलित-व्यवकलित 


* परिशिष्ट २ पहा. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


~ 


१ ८-१) १८१ ७ हें उ 
र्‌ 5 (PSE — त्तर. 
SE i } रट १६ 
Y ११२ > 
Si > x } Pees 3 1 0४ हे उत्तर. 
लल उ १६ ७ ११२ 


वरील उदाहरणांत अंघि = > हा शब्द आला आहे. (त्यासाठी परिशिष्ट २ पहा.) 


प्रकरण ११ 
संकलित व्यवकलित (अपूर्णांकांची बेरीज वजाबाकी) 


इलोक ३७ 


योगोऽन्तरं तुल्यहुरांशकानां कल्प्यो हरो रूपमहारराशञेः ॥ ३७॥ 


अथं : व्यवहारी अपूर्णांकांची बेरीज, वजाबाकी करणें असल्यास प्रथम त्यास समच्छेदरूप 
यावें. यांत एखादी संख्या पूर्णाक असेल तर तिचा छेद १ (रूप ) समजावा. नंतर 
अंशांची बेरीज किवा वजाबाकी करून तिला समच्छेदाइतका छेद द्यावा. 

स्पष्टीकरण : ३३+ ई + ४= 5; tee "५१ 


--- २१२ 
३ 
रीतीप्रमाणेंच आहे. 


=e. ही रीत आधुनिक 
उदाहरण १ 
इलोक ३८ 


पंचांशपादत्रिलवार्धषष्ठान्‌ । एकोकृतान्त्रूहि सखे ममेतान ॥ 


एभिश्च भागेरथ वजितानाम्‌ । कि स्यात्रयाणां कथयाऽऽशु शेषम्‌ ॥३८॥ 


e . 9 9 १ यांची ` 2) हद ~ S 2 È 
TAi ७ ३ ३४३ व ६ यांची बेरीज सांग. हे मित्रा, यांच्या बेरजेस ३ मधन वजा दिले 
तर बाकी काय राहोल ? ह 


स्पष्टीकरण : येथें छेदांचा ल. सा. वि, ६० हा समच्छेद करून 
पर CE 


उदाहरण २ 


सुत्र : अंशाहुतिठ्छेदवधेन भक्ता । लब्धं विभिन्ने गुणने फलं स्यात Neon 


अथ : अपूर्णाकांचा गुणाकार करणें असल्यास अंशांच्या गुणाकारास छेदांच्या ल 
२६ ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


SED REE LE 


प्रकरण १२ 


गुणाकार 
इलोक ३९ 

सत्र्यशरूपद्वितयेन निघ्नं । स सप्तमांशं द्वितयं भवेत किम ॥ 

अधं त्रिभागेण हतं च विद्धि । दक्षोऽसि भिन्ने गणनाविधौ चेत ॥ ३९ ॥ 
अर्थ : २३ नें २४ ला गृणल्यास गुणाकार काय? ? नें गुणल्यास गुणाकार काय ? 


स्पष्टीकरण : पहिल्यांत ३ x 7 = ५. दुसऱ्यांत ? x 2 = 


a a 
२ a 


प्रकरण १३ 
भागाकाराचा नियम 
श्लोक ४० 


छेदं लवं च परिवत्ये हरस्य शेषः । 
कार्योऽथ भागहरणे गुणनाविधिइच ॥ ४० ॥ 


अर्थ : व्यवहारी अपूर्णाकांचा भागाकार करणें असल्यास भाजक अपूर्णाकाचे अंश व छेद उलट 
करून त्या अपूर्णाकानें अंशांतील अपूर्णाकास गृणावें. 


उदाहरण 
श्लोक ४१ 


सत्र्यंशरूपद्वितयेन पंच । त्र्यंशेन षष्ठ वद मे विभज्य ॥ 
दर्भौयगर्भाग्रसुतीक्ष्णबुद्धिः । चेदस्ति ते भिन्नहृतौ समर्था ॥ ४१॥ 


|: : हे मित्रा, जर तुझी बृद्धि दर्भाच्या गर्भाच्या ( आंतील कुश किवा पातें ) टोंकाइतकी 
तीक्ष्ण असेल तर २३ नें ५ स भागून भागाकार काय येईल तें सांग. तसेच + ने ६ स 
भागल्यास भागाकार काय येईल तें सांग. 


५ हैं 
स्पष्टीकरण : ५ = २३ = + % ए = 9, हैं उत्तर 


9 
भागाकार : भागाकाराचा नियम [२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


येथें हूति म्हणजे भागाकार. दर्भाचा गर्भ म्हणजे मऊ भाग. हा धार्मिक कार्यात 
वापरतात. 

प्रकरण १४ 

अएूर्णाकांचे वर्ग व घन, वगंमूळें व घनमूळे 

श्लोक ४२ 


वर्ग कृती घनविधो तु घनौ विधेयो । 
हारांशघोरथ पदे च पदप्रसिद्धचे ॥ ४२ ॥ 


अर्थ : व्यवहारी अपूर्णाकांचे वर्ग, घन, वर्गमूछें व घनमूळें करणें असल्यास, अंशाच्या 
वर्गादिकास छेदाच्या वर्गादिकानें भागावें. 


स्पष्टीकरण: ( ‡ )' = ® ५ ५ = उर्‌. तसेंच $4 चें वर्गमूळ $. 


(पदप्रसिद्धये म्हणजे मळ काढण्यासाठी.) 
उदाहरण 
श्लोक ४३ 


साधंत्रयाणां कथयाशु वर्गे । वर्गात्ततो वर्गपदं च मित्र n 
घन च मूल च घनात्ततोऽपि। जानासि चेत्‌ aiaa विभिन्नौ ॥ ४३ ॥ 


e E १ . ~ ° RE ` सेच 
अथ : ३३ या TAA वग, त्या वर्गाचें वर्गमूळ, तसेंच घन आणि त्या घनाचें घनमूळ हीं, जर 
तुळा अपूर्णाकांचे वर्गादि करतां येत असतील तर मित्रा, मला चटकन सांग. 


स्पष्टीकरण : (32)? = (Sm 
AR 
ह _ VE ७ 
¥ हो = 2 
3 
e) se aa 
२ २ २२ ड ८ 
10 VM _ ७ 
८ = We = र्‌ 


Sera लक्षांत येईल कीं भास्करीय कालीं वर्ग, घन यांसाठी घातांक चिन्ह | 


वापरात नव्हतें, तसेंच वर्गमूळ, घ A aT à 
> नमूळ वगरे करि चन eee हे 
अर्थातच नव्हतें. Te, S करितां SE ( le sign ) 


२८ ] | 
लीलावती A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative | 


h आठ कृत्ये 


प्रकरण १५ 
शून्यासंबंधीं आठ कृत्ये 
श्लोक ४४. 


योगे खं क्षेपसमं वर्गादौ खं खभाजितो राशि: । 
ख़ हरस्यात्‌ खगुण: ख aqfaa शषविधो ॥ ४४ ॥ 


श्लोक ४५ 


UI गुणके जाते खं हारङ्चेत्‌ पुनस्तदा राशि 
अविकृत एव ज्ञेयस्तथेव खेनोनितङ्च यत: ॥ ४५ ॥ 


अथ : शून्य एखाद्या संख्येत मिळविल्यास त्या संख्येएवढीच बेरीज होते. शन्याचा वर्ग, घन 


वगमूळ, घनमूळ हीं सर्व शून्यच होतात. गून्याने एखाद्या संख्येस भागिलें असतां 
संख्या 


ठ इतकी किमत होते. शून्याने कोठल्याही संख्येस गणले तर गणाकार शन्य 
होतो. एखाद्या राशीतुन शून्यगुणित राशी वजा करणें असेल तर जन्याने गणल्यामळें 
किमत शून्य झाली आहे हें लक्षांत ठेवावें. गन्याने भाग दिलेल्या संख्येस पुन्हां 
शून्यानें गुणल्यास पूर्वीच्या संख्येएवढाच (अविकृत) गुणाकार येतो. त्याचप्रमाणें शून्य 
मिळविले अथवा वजा केले तरी मूळ संख्या बदलत नाहीं 

स्पष्टीकरण : शूऱ्यासंवंधीच्या वरील नियमांत शून्यानें भागण्याचा भास्करीय नियम अत्यंत 
अस्पष्ट आहे. उदाहरणार्थ ११ या संख्येस शून्याचा भाग दिला तर भागाकार १ 
इतका येतो असें भास्कराचार्य म्हणतो. भागाकार अनंत* येतो असेंही तो म्हणत नाहीं 
भागक्रिया छेद AYA असतांनाच करतां येते, इतर वेळीं नाहीं असेंही तो म्हणत नाहीं 
आधुनिक गणितांत शून्याने भाग देणें हें अव्याख्येय आहे असें ठरविलें आहे. गणित 
शास्त्राच्या अनेक आज्ञांपंकीं ‘Thou shalt not divide by zero’ म्हणजे ‘IAN तं 
भागं नको ' ही एक महत्त्वाची आज्ञा आहे. भास्कराचार्यांनाही ती अर्थातच ठाऊक होती 
म्हणन त्याचे उत्तर त्यानी अशा अनिर्णीत स्वरूपांत दिलें. तसेंच शन्याच्या संदर्भात 
एखादी संख्या शून्यहर स्वरूपांत असून तिला शून्यानें गुणल्यास भागाकार अंशा- 
एवढा येतो असें आचार्य म्हणतात तेंही यृक्त नाहीं. कारण * ५० = ११च 
होतील असें खात्रीपूर्वक सांगतां येणार नाहीं. 5 x ० = ११२९. यांत ६ या 
अपूर्णांकाची निश्चित किमत असत नाहीं. 
त्याला (indeterminate) अनिश्चित किमत असते. 
म्हणून अशून्य = शून्य व शून्य = शून्य या दोन्ही मूल्ये भागाकारांची भास्कराचार्य 
नीट देत नाहीं. 


* अनंत = ००, परंतु हा शब्द लीलावतींत नाहीं. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


उदाहरण 


इहलोक ४५ अ 


खं पंचयुग्भवति कि वद खस्य वर्ग । मूलं घनं घनपदं खगुणाइच पंच ॥ 


खेनोद्धता दश च कः खगुणो निजाधं- । 
युक्तस्त्रिभिशच गुणितः खहृतस्त्रिषष्टिः ॥ ४५ अ ॥ 


अर्थ : (१) Watt ५ मिळविले तर बेरीज काय ? (२) शून्याचा वर्ग, वर्गमूळ, घन, घनमूळ 
काय होतात ? (३) शून्य व ५ यांचा गुणाकार काय ? (४) १० ला ० नें भागले 


असता भागाकार काय ? (५) अशी कोणती संख्या आहे कीं तिला 


शून्यानें गुणून 


तिच्यांत तिचा अर्धे मिळविला व येणाऱ्या बेरजेस ३ नें गुणून ० नें भागले तर उत्तर 


६३ येतें ? 
स्पष्टीकरण : उत्तरें :- (१) ० +५ = ५, (२) ०२ = ०, Vo = 
Ne =०,(३)० > ५ = ०, (४) 2 = o (अनंत) 


शेवटच्या (५ व्या) प्रश्‍नांत जर क्ष ही अज्ञातराशि असेल, तर 


(००१०) 


"र 


0 


म्हणजेच e 
ह्‌ TR = ६३ .. ९ क्ष *० = १२६>%०. 


` शून्यानें भागून, ९ क्ष = १२६, क्ष = १४. 
आधुनिक गणितांत समीकरगाच्या दोन्ही बाजूंस सामान्य अवयव 
त्याचा संक्षप देता येत नाहीं. 
प्रकरण १६ 


विलोम किवा व्यस्तविधि 
इलोक ४६ 
छेदं गुणं गुणं छेदं वर्ग मूल पदं afar | 
ऋण स्व स्वमृणं कुर्यात्‌ दृश्ये राशिप्रसिद्धये ॥ ४६ 11 


अथ स्वांशाधिकोन तु लवाढ्योनो हरो हर: 
अंशस्त्वविकृतस्तत्र विलोमे शेषमुक्तवत्‌ ॥ ४७॥ 


३० ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


शून्य असेल तर 


लीलावती 


अथ : विलोम किवा उलट क्रिया करतांना जी दृश्य म्हणजे दिलेली राशि असेल, तिजपासून 

मूळ राशि साध्य करण्यास, भाजक असेल तो गुणक करावा, गुणक असेल तो भाजक 

करावा, वग असेल तेथे वर्गम्‌ ळ घ्यावे, वर्गमूळ असेल तेथें वर्ग घ्यावा, (पद = वर्गमूळ) 

वजा असेल तें अधिक करावें, अधिक असेल तें वजा करावें. याप्रमाणें व्यस्त क्रिया 

कराव्या. तसेच एखाद्या राशींत तिचा अंश मिळविलेला अगर वजा दिलेला असून दृश्य 

राशि होत असेल तर अंशाचा निदर्शक MER 3 

p= T अंश+छेद छेद-अंश 

स्वरूपात घऊन त्यान दृश्यास विलोम क्रिया करावी. अर्थात्‌ दृश्यास या अपूर्णाकानें गणावें 
म्हणजे स्वांश येतो. तो वजा द्यावा अथवा मिळवावा म्हणजे मूळ राशि येते. x 


अशा 


mr i. हैं अधिक स्पष्ट होईल. एका संख्येत १० मिळविले. येणाऱ्या 
बेरजेच्या 4 मधून ४ वजा देऊन १२ उरतात. तर संख्या काय ? 
विलोसकियेने १२4०४-१६, १६-- ई = ४०, ४०-१० = ३० ह 


ay 
áj 
al 
A 


तसेंच एका राशींत तिचा > मिळवून ३३ येतात, तर ती राशि काय ? 
हिस्सा अपूर्णाक 2. ३३ ला hy यानें गुणून स्वांश ९. ३३-९= २४ हैं उत्तर. 
किवा राशींतून तिचा 2 वजा दिल्यास १५ येतात. तर राशि काय ? 
पुर्वीप्रमाणें दै, = 2. 

१५ > इ = ९ हा स्वांश. 

१५ +९ = २४ हैं उत्तर. 


उदाहरण 
श्लोक ४८ 


यस्त्रिघ्नस्त्रिभिरस्वितः स्वचरणेभक्तस्ततः सप्तभिः । 

स्वत्र्यंशेन faafaa: स्वगुणितो हीनो द्विपंचाशता ॥ 

तन्मूलेऽष्टयुते हृते च दशभिर्जातं aa ब्रूहि तं । 

राशि वेत्सि हि चंचलाक्षि विमलां बाले विलोसक्रियां॥ ४८ ॥ 

अर्थ : एका संख्येला ३ नें गुणले. त्यांत तिचा ई मिळविला. येणाऱ्या बेरजेस ७ नें भागले, 

भागाकारांतून त्याचा $ वजा केला. बाकीचा वर्ग करून त्यांतून ५२ वजा केले. 
उरलेल्याचें वर्गमूळ घेऊन त्यांत ८ मिळविले. नंतर १० नें भागले तेव्हां भागाकार २ 
आला. तर हे चंचल नेत्रांच्या मुली, त्‌ जर व्यस्तक्रिया जाणत असशील तर, मूळ 


संख्या काय ते सांग. 


स्पष्टीकरण : विलोमक्रियेनें, १० नें भागण्यापूर्वी दृश्य १०५२ ॐ ७8 
2) ८ मिळविण्यापूर्वी ” २०--८ = 22 
क वर्गमूळ घेण्यापूर्वी ,, १२२ = १४४ 
5) ५२ वजा करण्यापूर्वी ,, १४४ + ५२ = १९६ 

[ ३१ 


विलोम किवा व्यस्तविधि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


विलोम क्रियेने वर्ग करण्यापूर्वी दृश्य ५१९६3 १४ 
,/ ? हिस्सा वजा देण्यापूर्वी , १४-१४ »% कर) = २१ 
i ७ नें भाग देण्यापूर्वी ,, २१%७= १४७. 
3 भाग मिळविण्यापूर्वी ,, १४७- १४७ > 93८४. 
३ नें गृणण्यापूर्वी » ८४-३ = २८ हे उत्तर. 


बेजिक दृष्ट्या उपान्त्य समीकरण क्ष - क्ष» ऐ = ८४. तर क्ष किती? 


याचें उत्तर क्ष > ज = ८४ .. क्ष =८४ > ट = १४७ असें मिळेल. 
भास्कराचार्य क्ष + क्ष x > = १४७ घेतो. 

येथेही क्ष x (ट्र) = १४७ अथवा क्ष = १४७ x ४ 

` क्ष = ८४ येतात. म्हणून इष्टसंस्या = ४ = २८ 


प्रकरण १७ 
इष्ट कमे (दृष्ट राशि दिल्यास) 


इलोक ४९ 


उद्ेशकालापवदिष्टराशिः । क्षुण्णो gatsat र हितो य॒तो वा ॥ 
इष्टाहूत दृष्टसनन भक्त । राशिभेवेत्प्रोक्तमितीष्टकमं ॥ ४९ ॥ 


अथ : प्रथम एखादी इष्ट संख्या कल्पून तिजवर उदाहरणांत दिल्याप्रमाणे TTT, भागणें 
अंशाचा योग करणें, वियोग करणें, या क्रिया कराव्या. z 
त्या गुणाकारास येणाऱ्या 
म्हणतात. 


व दृश्य संख्येस इष्ट संख्येने गुणून 
फलान भागावें; म्हृणजे मूळ संख्या मिळते. ह्यालाच इष्टकर्म 


उदाहरण 
इलोक ५० 


पचध्न : स्वत्रिभागोनो दशभक्तः समन्वित: | 
राशित्र्यशा्धपादेः स्यात्को राशिदव्यनसप्ततिः 

अर्थ : एका संख्येस पांचनें गणन गुणाकाराचा ? 
र णून, गुणाकाराचा " नें भागले 
a a १ वजा केला व वजाबाकीस १० नें भागलें. 


fi 
३7 ४ THOTT ६८ झाल्यास, मूळ संख्या काय ? 
स्पष्टीकरण : समजा ३ ही मूळ किवा इष्ट संख्या असेल तर 
Ba Rt x J 
PAK! ye) 
x 

R] 


Wkoll 


१०, १०-- १० = १. 


3२११८३१२३९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


= 


CC-0. Gurukul Kangri d Haridwar. An eGangotri Initiative 


कळपांतील हत्ती 
सदभ-इलोक ५१, पृष्ठ ३३ ) 


( संदर्भ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


जता IS ey 0 00 १ 2 ययात 

a दकम रोतींत मूळ संख्येचे हिस्सेच मिळवावे अगर वजा करावे लागतात. पट 
वा हिस्सा कसाही केला तरी चालतो. उदाहरणार्थ एका सख्यच्या ५ पटींतून १५ 

नेजा केळे ब वाकोस ५ नें भागळें तर भागाकार २९ येतो. तर ती संख्या कोणती ? 

TA इष्टकमान उत्तर येणार नाहीं. कारण इष्टसंख्या १० धरून 


9 
L = Z 
६०००६५ = Wo) Wor शष पात अ क्या FO 
tat KUTA 70 J. 2 LING t an हठ दु र्‌ 
पण sc CS = t | 
TW ३२ XG = 0200 000 १५ HS 


“ अर उत्तर ३२. येथे उत्तर चुकण्याचें कारण आपण १५ ही संख्याच वजा केली. 


उदाहरण १ 
श्लोक ५१ 


aag सत्रिभागं वनविवरगतं कुजराणां च दष्टम । 

षड्भागश्चव नद्यां पिबति च सलिलं सप्तमांशेन मिश्र 

पद्मिन्यां चाष्टमांशः स्वनवमसहितः क्रीडते सान्‌ रागो | 

नागेन्द्रो हस्तिनोभिस्तिसभिरनुगतः का भवेद्यथसंख्या ॥ ५१॥ 

अथ : एक हत्तींचा कळप होता. त्यापेकीं अर्धे व अर्ध्याचा तिसरा हिस्सा इतके एका गहेँत 

गल. कळपाच्या ६ व ६ चा $ इतके नदीवर पाणी पीत होते. 2 व 2 चा 2 इतके हत्ती 
कमळांनीं भरलेल्या सरोवरांत क्रीडा करीत होते. आणि प्रेमी नागेंद्र पुढे व तीन 
हत्तिणी त्याच्या मागोमाग, असा खेळ चालला होता. तर कळपांत हत्ती किती ? 


स्पष्टीकरण : शेवटी शिल्लक हत्ती ४ हें दृश्य. आतां इष्ट संख्या १ धरल्यास 
१-(३+३%३)- (६ +l x ०)-६ 2 + ८ x ३) एवढा हिस्सा = 
सोलून १-१ न न Cea रा 
आता दृश्य ४. .. ४ X इष्ट १ = ४५२५२ = १००८ हत्ती हें उत्तर. 
TE i 
उदाहरण २ 
श्लोक ५२ 


अमलकमलराशस्त्र्यंशपंचांशषष्ठ: । 
त्रिनयनहरिसुर्या येन gan चार्या ॥ 

गुरुपदमथ षड्भिः पुजितं ANTR: । 
सकलकमलसंख्यां क्षिप्रमाख्याहि तस्य ॥ ५२॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अर्थ : कमळांच्या एका राशींत कांहीं कमळें होतीं. त्यांतली १ शंकरास वाहिली, 2 ang 
विष्णूस वाहिली, द कमळे सूर्यास वाहिलीं, ई कमळें देवीस अर्पण केली; व राहिलेल्या 
६ कमळांनीं गुरुचरणांची पूजा केली. तर कमळें किती होतीं हें झटकन्‌ सांग. 


स्पष्टीकरण : समजा कमळांचो संख्या १ धरलो. तर 
१- (३ + ५ ६ + ४ ) इतका कमळांचा हिस्सा = दृश्य = ६. 
१- ४०+२४+२०+३० _ 9 ११४ ६ १ ५३) 


= — = 35> =. इष्ट = 
१२० १२० १२० 20° २ १ 


.. कमळांचो संख्या = 


उदाहरण ३ | 
इलोक ५३ | 


हारस्तारस्तरुण्या निधुवनकलहे मौक्तिकानां fato: । | 
भूमी यातस्त्रिभागः शयनतलगतः पंचमांशोऽस्य दृष्ट: ॥ 
प्राप्तः षष्ठः FRAT गणक दशमकः संगृहीतः प्रियेण । 

दृष्टं षट्कं च सूत्रे कथय कतिपयेमोंक्तिकेरैष हारः N ५३॥ 


अथ : रतिकलह करीत असतां एका तरुणीच्या गळयांतील मोत्यांचा हार तुटला. त्यांतले 
$ मोती घरंगळून जमिनीवर पडले. २ मोती बिछान्याच्या खालीं गेले. तरुणीनें त्यांतले 
इ गोळा केरे. प्रियकराने २७ गोळा केले. आणि उरलेले ६ मोतीं हाराच्या सूत्रांत 
अडकून राहिले. तर हारांत मोती किती तें सांग. 


स्पष्टीकरण : समजा मोत्यांची संख्या १ धरली. दृश्य राशि ६ आहे. 
१- (६९+ ९ + ॐ ) इतका हाराचा हिस्सा = ६ मोती. 


मानें — २0+1२+१०+६ _ ६०-४८ _ १२ So) 
इष्टकमनि १ Set = tere = तर = द 
६२०५१ जोरी हैं 
७ क ३० हैं उत्तर, 


[rt 


या उदाहरणाव€ून दिसतें कीं अंकगणिताच्या उदाहरणाला सुरतक्रीडेचे वावडें 
नव्हतें. तथापि लीलावती भास्कराचार्यांची मुलगी असलीच तर तिला हा प्रस्त त्यानें 
विचारावयास नको होता. पण शुंगाररसाचा तो भोक्ता होता हें या इलोकावरून दिसतें. 
तसेंच हा प्रश्न लीलावतीलाच विचारला असेल तर कन्येपेक्षां ती त्याची स्त्री असण्याचा 
संभव अधिक. इलोकांत प्रिय म्हणजे पति असा अर्थ घ्यावा. 


लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


Q 


l= nÂ 


तुटलेली मुक्तामाला 
( संदर्भ-इलोक ५३, पृष्ठ ३४ ) 
रतिसमयीं तरुणीची मुक्तामाला तुटोनि ओघळली. मूवरि त््यंश पसरली, पंचांश तशी सुमंचको गळली. 
अंश सहावा तिचिया हाति, प्रियकरें दशांश ओंजळली. सूती सहा लटकली, सांग किती मोति हारि माळविली ? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


उदाहरण ४ 
श्लोक ५४ 


षड्भागः पाटलोषु ALARA: स्वत्रिभागः कदम्बे । 
पादइचूतद्रुमे च प्रदलितकुसुमे चपके पंचमांश: ॥ 
प्रोत्फुल्लांभोजखंडे रविकरदलिते त्रिशदंशोऽभिरम्यं । 

तत्रेको मत्तभृंगो समति वद सखे का भवेद्भुंगसंख्या ॥ ५४ ॥ 


अर्थ : हे मित्रा, भुंग्याच्या एक कळपांतील 2 भुंगे पाटलीच्या फुलांत ( लाळ लोध्च वृक्ष ) 
शिरले, तिसरा हिस्सा भुंगे कदंव वृक्षावर गेले. चौथा हिस्सा आंब्याच्या झाडावर 
उडाले. दै भुंगे उमललेल्या फुलांनी प्रफुल्लित अशा चाफ्याच्या झाडावर गेले. तसेंच 
सूर्यकिरणांनीं विकसित झालेल्या व अभिरम्य अशा कमळखंडांत ३८ भुंगे शिरले. 
आणि १ भुंगा केवळ घिरट्या घालीत राहिला. तर एकंदर भुंगे किती ? 

स्पष्टीकरण : येथे दृश्य राशि १ आहे. समजा कमळांत १ च भुंगा आहे. तर 
१- ( 242424242, ) इतका कळपाचा हिस्सा = १. 


o Y Uap One NS EERO ee N 
od) ff iio ` ६० ६०* 

enaa ~ > दृश्य १% इष्ट १ ~ 
इष्टकम Udi, कळपाताल AT = न्न नल ee एड छ SAAS 


उदाहरण ५ (शेषजाति प्रकार) 
इलोक ५५ 


TAT प्रादात्प्रयागे नवलवयुगलं योऽवशेषाच्च काइयाम्‌ । 
शर्षात्रि qengat: पथि दशमलवान्षट्‌ च शेषाद्‌ गयायाम्‌ ॥ 
शिष्टा निष्कत्रिबष्टिनिजगृहमनया तीथंपांथ: प्रयातः | 

तस्य द्रव्यप्रमाणं वद यदि भवता शेषजातिः श्रुताइस्ति ॥ ५५ ॥ 


अर्थ : एक तीर्थयात्रा करणारा पांथस्थ प्रयागळा गेला. आपल्या द्रव्यापेकीं निम्में द्रव्य त्यानें 
तेथें (ब्राह्मणांना) दिलें. उरलेल्याचा १ हिस्सा काशींत खर्चे केला. उरलेल्याचा & भाग 
जकांत दिली. वाकीच्या $; विभाग त्यानें गया येथें खर्चे केला. शेवटीं त्याजजवळ ६३ 
निष्क राहिले. ते घेऊन पांथस्थ घरीं आला. तर, शेषजाति तुला ठाऊक असल्यास, 
निघतांना पांथस्थाजवळ किती द्रव्य होतें तें सांग. 


स्पष्टीकरण : दृश्य राशि ६३. समजा त्याजजवळ १ निष्क होता. तर 


प्रयागांत 2 खर्च, ई शिल्लक. काशीत ३ x र खर्च, = ९. 


गुणनप्रकार [ ३५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


काशींत शिल्लक ¦ - २ = 2. याच्या ¦ जकात. ... 


SIG ¥ 
काशीतील अखेरची शिल्लक = १७% - ७, = ३ 
ये ap २२ Nr) wo BRN) 
गयत खच ५३ X yo = SL = | 
Taga निघाल्यावर शिल्लक ३% - इ; = "२९७४ 
शो रीतीनें X 2 न 
म्हणून शेषजाति रीतीने, द्रव्य = -- र ३१८ 
६० 
उदाहरण ५ अ 


इलोक ५५ अ 


५5> = ५४० निष्क हें उत्तर. 


लोलाक्ष्या प्रियनिमिता वसुलवा भूषा ललाटेऽपिता । 
यच्छिष्टास्त्रिगुणाद्रिभागकलिता न्यस्ता कुचान्तः्रजि । 

शिष्टार्ध भु जनालयोर्मणिगणः शेषाब्धिकस्त्र्याहतः । 

कांच्यात्मा मणिराशिमाशु वद मे वेण्यां हि यत्घोडश ॥ ५५ अ॥ 


स्पष्टीकरण : 2 रत्नांचा दागिना भालप्रदेशीं घातला. उरले ४. 


x 
४ og रत्नांचा कमरपट्टा बनविला. उरले 


Konica ८ 


a 
€ 


.. १६ हिस्सा = १६ रत्ने. अर्थात्‌ एकूण रत्ने १६% १६ 
(यांतले शब्द : भुजनाल = दंड, अब्धिक = चतुर्थांश, कांची 


उदाहरण ६ विइलेषजाति 


श्लोक ५६ 


% ५ = ८ मोत्यांचा किवा रत्नांचा हार केला. उरले ves 
५१ =+ मोत्यांचे बाजूबंद केले. उरले 2 - ? = 
x 


: एका प्रियकरानें आपल्या प्रेयसीला अलंकार करण्यासाठीं कांहीं रत्नें दिलीं. atacat 
रत्नांचा दागिना करून तिनें तो आपल्या भालप्रदेशीं घातला, उरलेल्या रत्नांच्या ऊ- 
विभागाची एक माळ करून तिनें आपल्या स्तनांच्या मध्यप्रदेशीं ठेवली. उरलेल्या रत्नांच्या 
₹ रत्नांचे वाजूबंद ( दंडपट्टा ) बनवून तिनें ते आपल्या दंडावर बसविले. उरलेल्याच्या 
इ रत्नांतून तिने किकिणीयुक्त कमरपट्टा बनविला. आणि १६ रत्नें तिनें आपल्या वेणींत 
माळली. तर एकंदर रत्ने किती तें झटकन्‌ सांग. 


4 ANAN. 
GG 
१ 
४५ 
ee) 
TA = IR 
= २५६. 


कमरपट्टा.) 


पंचांशो5लिकुलात्कदंबमगमत्त्यंशं शिलोन्ध्र तयो: । 
विहलेषत्रिगुणो मृगाक्षि कुटजं दोलायमानोऽपरः ॥ 


लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


EE IE क CESS SEE SLT ee n जह a 


कान्ते केतकमालतीपरिमलप्राप्तककालप्रिया-। 
gaga इतस्ततो wala खे भुं गोऽलिसंख्यां वद ॥५६॥ 


अर्थ : हे मृगनयने प्रिये, एक भुंग्यांचा समूह होता. त्यांतले ! कदंववृक्षावर गेळे. 2 
शिलीन्ध वृक्षावर गेले. तसेंच (2 - १ ) x ३ इतके wax कुटज वृक्षावर 
टाळत होते. आणि, एक भुंगा, केतकी व मालती या वेलींच्या सुवासानें मोहित 
होऊन इकडून तिकडे व तिकडून इकडे असा आकाशांतून फेरे घालीत होता. तर 
एकंदर भुंगे किती ? ( तिसऱ्या ओळींत एक सुंदर उत्प्रेक्षा आहे. तिचें वर्णन असें- 
मालती व केतकीचीं बनें आहेत. दोहोंचा परिमल एकसमयावच्छेदेंकरून येत आहे. 
वायुरूपी दूत हा सुगंध वाहून नेऊन भुंग्यास देत आहे. कोणता सुवास घ्यावा हे 
निश्चित न झाल्यानें भुंगा जणूं काय एकदां केतकीच्या झाडाकडे तर दुसऱ्यांदा 
मालतीच्या वेलीकडे असा भटकत आहे). 


स्पष्टीकरण : येथे दृश्य १. समजा इ प्रा 9 धरली 
10 10 3) (ss) VAG (SUR 
१- ऊद ¬ उद 5 म्हणून इष्टकर्मेरीतीें, 


TU 
9 


3 ००6२ 
भ्रमरसंख्या ० 


al 


र्‌ 


= १५. हें उत्तर. 


प्रकरण १८ 
संक्रमण 
इलोक ५७ 
यो गोऽन्तरे MAAS TATA । राशी स्मृतं संक्रमणाख्यमेतत्‌ ॥५७॥ 


अर्थ : दोन संख्यांची बेरीज आणि वजावाकी दिली असतां त्या संख्या काढगें असल्यास, 
बेरीज आणि वजाबाकी यांची बेरीज व वजाबाकी करून त्यांचे अर्थ घ्यावे म्हणजे 
संख्या मिळतात. या गणितास संक्रमण म्हणतात. 


स्पष्टीकरण : बोजगणितांतल्या युगपत्‌ समीकरणांचाच हा एक. प्रकार आहे. 
जर अ व ब हीं दोन अव्यक्तें + ब = क व अ - ब = ड यांनीं 


+2 (ह = 
संबंधित असतीलतर A = — $ ,ब = यांत क, ड ज्ञात आहेत. 


लि [ ३७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


इलोक ५८ 


ययार्योगः शतं सेकं वियोगः पंर्चावशतिः । 

तौ राशी वद मे वत्स वेत्सि संक्रमणं यदि ॥ ५८ ॥ 
अर्थ : हे वत्सा, जर तुला संक्रमण विधि ठाऊक असेल तर, ज्या संख्यांची बेरीज १०१ 

आणि वजाबाकी २५ ATS, त्या संख्या सांग. 
स्पष्टीकरण : रीतीप्रमाणे, मोठी संख्या "00२५ = 2 
लहान संख्या years = २८ 

प्रकरण १९ 
राशींचे वर्गातर व वियोग दिला असतां. (at संक्रमण ) (भाग १) 
इलोक ५९ 


वर्गातरं राशिवियोगभक्तं । योगस्ततः प्रोक्तवदेव राज्ञी ॥ ५९॥ 


अथ : वर्गातरास संख्यांच्या फरकाने भागले असतां संख्यांची बेरीज मिळते. नंतर संक्रमण 
रात वरीज, वजावाकीस लावून संख्या मिळतात. 


अर्थात्‌ अ - ब तसेंच अ + ब मिळाले म्हणजे अ आणि ब स्वतंत्रपणें संक्रमण 
रीतीनें मिळतात. 


उदाहरण 
इलोक ६० 


राइथोर्ययोवियोगोऽष्टौ तत्कृत्योइव चतुःशती । 
faat वद तो राशी शीघ्रं गणितकोबिद ॥ gott 


अर्थ : दोन संख्यांचें अंतर ८ आहे + > व्र 
pe घर ८ आह व वर्गातर ४०० आहे, तर त्या संख्या कोणत्या तें, दे 
, सांग. 


स्पष्टीकरण : °° = ५०. अ+ बर 


२९ थ = ८ २३. 


२९ व २१ हैं उत्तर. 
३८ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


$ उ क छा ७ = 


वर्गेकम (भाग २) 
इलोक ६१ 


इष्टकृतिरष्टगुणिता व्यका दलिता विभाजितेष्टेन । 
एकः स्प्रादस्य कृतिदेलिता संका परो राशिः ॥ ६१॥ 


इलोक ६१ अ 


रूपं द्विगुणेष्टहृतं सेष्टं प्रथमोश्थत्रापरो रूपं । 
कृतियुतिवियुतो व्येके वर्गों स्थातां ययो राइयोः ॥ ६१ अ ॥ 


अर्थ : इलोक ६१अ मधील दुसर्‍या ओळींत प्रश्न दिला आहे तो असा. 
अशा दोन संख्या सांगा कीं ज्यांच्या वर्गांच्या वेरजेतून १ वजा दिला तर वाकी पुर्णवर्ग ` 
उरेल. तसेंच वर्गाच्या वजावाकींतून १ वजा दिला तरीही वाकी पूर्णवर्ग उरेल. 

रीत १ ली ( इलोक ६१ ) : कोठलाहि अंक घ्या. त्याच्या वर्गाच्या आठ पटींतून १ वजा 
करून बाकीस अंकाच्या दुपटीने भागा. (इष्टांक = घेतलेला अंक) ही पहिली संख्या. 
नंतर पहिल्या संख्येचा वर्ग अर्धा करून त्यांत एक मिळवा. येणारी राशि ही दुसरी संख्या. 


रीत २ री (इलोक ६१ अ पूर्वार्ध) : कोठलाहि अंक घेऊन त्याच्या दुपटीनें एकास भागावें व 
येणाऱ्या संख्येंत तो अंक मिळवावा म्हणजे पहिली राशि येते. दुसरी राशि १ हीच 
समजावी. म्हणजे वर्गयोग - १ = वर्ग, व वर्गातर - १ = वर्ग होईल. 


रीत १ 


SA 


स्पष्टीकरण : या दोहोंतील पहिली रीत क्लिष्ट आहे. तिचें वेजिक स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणें. 
है रि UNS ८ भै ; 
समजा क्ष इष्टांक धरला. तर प्रथम राशि ea झाली. हिला अ म्हणं. 


८क्ष' - १ छ अर 
lS नत दुसरी राशि ब, अ वरूत मिळते. ब = क 


ु a“ अ ति 
आता छ कव 0 स्थित कक १६ न कह 


> 2 2 { overt —o9cm® 2A? 
न MC) तक यी 


(ca? त्र 0 _ Ss zo E 
E Za es 


= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


s ६४क्षः - १ SR 
अः -- ब२-- १ ही राशि - sage याचा वर्ग झाली. 
तसेंच ब? - अ! - १ (अपेक्षा ब मोठा) 

2 २ २ 


म्हणून, वर्गयोग - १ = वर्ग, वर्गवियोग - १ = वर्ग असे झाले 

या सूत्रावरोल भाष्यांत क्ष ची किमत दिली असतां अनुक्रमें, अ, ब, अ*--ब२-१ व 
ब अः - १ या किमती सांगतां येतात. पण वर्गयोग - १ व वर्गातर - १ हे संपूर्ण 
वग असतां क्ष कसा काढावा याचें विवेचन भास्कराचार्याच्या बीजगणितांत पहावें 
थोडक्यांत निष्कर्ष या प्रकरणाच्या शेवटीं पहावा 


रीत २ 


sets १ Š हे 
समजा क्ष हा इष्टांक घेतला. तर उक्ष 1 श ही १ राशि. व १ हा अंक 


Sar? 
हीच दुसरी राशि. .. अ = £ ^ RA 


गन ee 

fi २ २ 
Sodo a l (12 - 

९ रक्ष ) 
र? पळ १ य टार) १-२रक्षर २ 
दुसरी रीत पहिलीपेक्षां सोपी आहे. 
गरवा = १,तर अ = ९, ब = ५१, अ! --ब - १ = (६३ )२ 

ट J 

= N )२ 
ES man go य व > अर 7? = (६१२ 
हा SSE Rl I 


तावकान क्ष = ३, क्ष = ४ या किमती घाळून सत्राची सत्यता पडताळन पहावी 


SUT रातीत इष्टांकक्ष = १, तर अ = 3 आणि ब १ 
2 cs. ४ 
पा = Sg = ¢ ( वर्गसंख्या ) 
अ -बः- १-४-२१ ( ) 
जरक्ष=३ तर अ = रह आणि ब = 


लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


à £ हन... = n z z s 


$ 


a 


a 


कुर iin रा 


टीप : वर सांगितलेला प्रश्‍न वाढवून, 
अर +a? - कर वर्ग व अः - ब २ - कर? = वर्ग, असाही सोडवितां येईल. 
येथें अर्थात्‌ उद्देश क = १ धरून सोडविणें असा आहे. 


उदाहरण 
इलोक ६२ 
राश्योययोः कृतिवियोगयुती निरेके । 
स्‌लप्रदे प्रवद तो मम मित्र यत्र ॥ 


क्लिइयंति बीजगणिते पटवोऽपि मूढा: | 
षोढोक्तगुढगणितं परिभावयन्तः ॥ ६२ ॥ 


अर्थ : ज्या संख्यांचा एकोन वर्गयोग वर्ग असतो, तसेंच एकोन वर्गातरही वर्ग असतें अशा 
दोन संख्या सांग. हे मित्रा, या प्रइनांत सहा प्रकारच्या बैजिक (गूढगणिताच्या) रीती 
ज्यांना ठाऊक आहेत असे हुशार गणिती देखील घोटाळतात, (तर मग इतरांची काय 


कथा ! ) 
१ xe? 
पहिल्या PELE) = १ z A £ 
स्पष्टीकरण : पहिल्या रीतीने, इष्टांक ३ कल्पून अ छ जड ~ १ 
अ! ie ४ 
न = 5 १ ००२०००९ ३ ह्या त्या दोन संख्या होत. 


दुसऱ्या रीतीनें. येथें इष्टांक = १ कल्पून, अ = बन + १ ३ आणिब = १. 


अर्थात्‌ १, ३ ह्या त्या दोन संख्या होत. फक्त इष्टांक अपूर्ण कां घेतला हें समजत नाहीं. 
उदाहरण 
इलोक ६३ 


इष्टस्य वर्गवर्गो qara तावष्टसंगुणो प्रथमः | 
सेको राशी स्यातां, एवं व्यक्तेऽथवाऽव्यक्ते ॥ ६३ ॥ 


अर्थ : एक इष्ट संख्या घेऊन तिच्या चतुर्थघाताच्या आठ पटींत १ मिळवावा म्हणजे पहिली 
राशि. तसेंच घनाची आठपट ही द्वितीय राशि. 


स्पष्टीकरण : समजा क्ष हा इष्टांक घेतला, 
तर ८ क्ष* + १ ही पहिली संख्या व ८ क्ष ही दुसरी संख्या. एकोन वर्गयोग : 


SC x 
वर्गकर्म [ ४१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| हि. WT | ९४ १ = YA E क्षः + १+६४ क्ष: 
å = a (४क्षः + ४क्ष! + १) = १६क्ष' ( रक्ष + १) 1 
i तसेंच (८ क्ष + १) - ६४ क्ष' — १ 

र = Eve + १६क् + १ —ev a’ — १ 
: | VAT - १) = १६क्ष (२ a? - १ )२ > वर्ग. 


सुताची उपपत्ति पुढीलप्रमाणें. जर अ--१ आणि ब अशा संख्या घेतल्या 
0000 बु १ = ae बर हा संपूर्ण वर्ग पाहिजे. 
ma, अ अ १) बः :- १= अ + 24 बर हाहि संपूर्ण वर्ग पाहिजे. 
जर RH = न? घातले व, बर यासाठीं २ अन, लिहिले, तर 

ft अः + रेअ +ब = अरे + २अन + न! = वर्ग होईल, तसेंच 

5 अ + रअ- बर = अः - २अन + नर = वर्ग होईल. 


|| 


| 


यासाठीं ब = २अन 
ब = ca’. 


न. आणि न = ४क्ष! तर ब! = ६४क्ष* झाला. आणि 


2 
तसेंच २ अ = नर उ लक i 


०० छा न | तू छाए 0 


pw 


सूत्र सिद्ध झालें. 


पाटीसूत्रोपमं बीजं गूढमित्येव भासते । 
नास्ति गूढममूढानां नेव षोढेत्यनेकधा ॥ ६४॥ 


: अंकगणितांतील सूत्रांप्रमाणें बीजगणितांतील सूत्रेहि गूढ वाटतात. पण कुशाग्र 
माणसाना गूढ असें कांहींच नसतें. त्यांना सहा प्रकारच्या काय किवा अनेक प्रकारच्या 
` काय, सर्वे रीती सोप्याच वाटतात. 


क॑ पाटी 


पहिल्या रातीची उपपत्ति- समजा प्रथम राशि a व द्वितीय राशि अ+?१ धरली. 
f (a+?) —9= अ र्‌ बर 
यांत २अ = बर घेतल्यास वरील संख्येची किमत अ? म्हणजेच संपूण वग झाली. आता 


(a+) + बर १, म्हणजेच, अ२-- २अ--ब? हा देखील संपूण वर्ग होण जरूर आह 
२ € ? 


“ q 
नः 2 ब? म्हणजेच F (a dL ८) हाही सपूण वग पाहिजे, 


2 g 
२ 


: a TSR cee, Oe oft 
यांतला पहिला अवयव : हा वग आहेच. फक्त a? + ८ हा संपुर्ण वर्ग झाला पाहिजे, 
2 


त्यावरून ब ही संख्या रट — र अशा रूपाची असल्याशिवाय चालणार नाहीं 


कारण = १ हूँ DER 
कारण ८ + (२ट ~ <; ) Re व्यक 


9 ae 
जरब = ४क्ष - — E = २ क्ष समजून ) म्हणजच काका SRE 
a 5 2a 
ट बः गतत 
तर ब = - =- हो प्रथम राशि A ना E द्वितीय राशि, 
प्रकरण २० 


गुणकर्म ( वर्गमूठास गुणक असतां राशि काढणें) 


इलोक ६६ 


= 


गणघ्नसलोनयतस्य राशेद्ष्टस्य युक्तस्य गुणाधकृत्या ॥। 

मलं amda ua विहीनं adiga प्रष्टूरभीष्टराशिः ॥ ६६ ॥ 
| अर्थ : एखाद्या वर्ग-संख्येंत त्याच्या वगमूठाचा काहा पट मिळवन अथवा वजा केली असतां 
y येणारी राशि (दृष्ट) दिली असेल तर ती खालील रातान मिळते. वर्गमूळाच्या 
गणकाच्या अर्ध्याचा वर्ग दृश्य संख्येत मिळवावा व त्याचे वर्गमूछ व्याव जर मूळ वर्ग- 
मळाची पट वर्गांत उणें असेल तर नवीन वगमूछात गुणकाच मिळवावा; अधिक असेल 
तर वजा द्यावा. राहिलेल्याचा वर्ग हो वगसख्या 


á इलोक ६७ 
| यदा लवेइचोनयतः स राशिरेकेन भागोनयतेन भक्त्वा ॥ 
aay तथा मलगणं च ताभ्यां साध्यस्तत प्रोक्तबदेव राशिः ६७॥ 


गुणकर्म (वर्गमूछास गुणक असतां राशि काढणें) [ ४३ 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अर्थ : ज्यावेळेस एखादी वर्गसंख्या त्याच्याच कांहीं हिरशानें युत किवा वियुत असेल तेव्हा 
१ + हिस्सा किवा एक - हिस्सा या अपूर्णाकानें वर्गमूळाच्या पटीस व दृश्य संख्येस 
भागावे व नंतर पूर्वी सांगितलेली क्रिया करावी. 
स्पष्टीकरण : ही रीत अव्यक्तवर्ग-समीकरणाचीच आहे. फक्त तिचें रूप क्ष =: a = aj 
या स्वरूपाचे आहे. अर्थात ॐ इतके दोन्ही वाजूंत मिळवून (क्ष 7 =) आक 
20६ EA 
येथें क ही दृश्य संख्या धन समजली आहे. आतां क + - संपूर्ण वर्ग असेल, 


अ a 

(समजा प), तर क्ष £ THT WAH प॒ ऊ र अशी क्ष ची किमत होईल 

= आणि क्ष? ही राशि मिळेल. वर्ग समीकरणाचें ( quadratic equation ) सामान्य 

Ee स्वरूप AA? + बक्ष + क = ० असें असतें. येथें A? याचा गुणक १ धरून त्याचे 
k A ? 

py रूप क्ष! ; बक्ष = क असें केलें. क अधिक घेतला व क -- Sw संख्येचे वर्गमूळही 

p धन घेतलें. पुर्व काळीं वर्गमूळ फक्त धन घेण्याची प्रथा होती. हल्ली ,/ १६ = :- ४ 


असें आपण मानतों. तसेंच वरील रीतींत क्ष देखील अधिक पाहिजे. .. प -- 


wales 


अधिक पाहिजेत. 
दुसर्‍या रीतींतील इलोकांत जर इतका वर्गाचा हिस्सा त्यांतून वजा केला असेल 


तर समीकरण क्षी - 4 क्ष : अक्ष = क ( दृश्य ) असें होईल. 


न- 

क्ष? (=) नं अक्ष सल क. .. क्षर aL S ae ped असें होईल 
। न्न न- 2 Ws (९ 

यालाच वरील रीत लागेल व क्ष! मिळेल. 

'भास्कराचाये क्ष' हेंच अव्यक्त घेतो. नवीन वर्ग-समीकरणांत क्ष हे अव्यक्त धरलें जातें. 


SEE उदाहरण १ 


AA : एका सरोवराच्या कांठावर हँस समूह होता. त्याच्या वर्गमूळाच्या अर्ध्याची सातपट इतके 
हंस तीरावर क्रीडा करीत असतां मंदगतीतें फिरत होते. आणि एक कलहंसाचें जोडपें 
पाण्यांत रतिक्रीडा करण्यांत गुंग होतें. तर समूहांत हंस किती ? 


स्पष्टीकरण : वर्गसमीकरण असें. a? — Sa aon, 


3 49 C2 ८१ 
क 0 Sr 
२ १६ १६ १६ 
क्ष ७ ९ ९ t RG z 
ae ei क्ष: — 17755 कह ४ MS 
४ ४ DR ४ : 
उदाहरण २ 


श्लोक ६९ 


स्वपदेनंवभिर्य्‌वतं स्थाच्चत्वारिशताधिकम्‌ । 
शतद्वादशक विद्वन्‌ कः स राशिनिगद्यताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थ : अशी एक वर्गराशि आहे, कीं तींत त्याच्या वर्गमूछाची ९ पट मिळविल्यास बेरीज 
१२४० होते. तर ती संख्या कोणती तें, विद्वन, सांग. 
स्पष्टीकरण : येथें वर्गसमीकरण क्ष + ९ क्ष = १२४० झालें. 


रीतीप्रमाणे क्षे + ९ क्ष 3 ८१ a ८१ ५०४१ 
Er न स 5 १२4२ Seg 
THAT ` 4-९ ल १ 4 = > 
GAAR ७ २ छ टि 
--(क्ष + 2) =) क oe 
R 2 2 2 
६२ क 5 
Ta = ३१. अर्थात त्यावरून क्षः = ९६१- 
उदाहरण ३ 


इलोक ७० 


यातं हंसकुलस्य मूलदशकं मेघागमे मानसं 

प्रोड्डीय स्थलपद्मिनीवनमगादष्टांशकोंऽभस्तटात्‌ ॥ 
बाले बालमृणालशालिनि जले केलिक्रियालालसम्‌ | 
दुष्ट हंसयुगत्रयं च सकलां यूथस्य संख्यां वद ॥ ७० U 


1... जे (वर्गमूळास गुणक असतां राशी काढणें) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अर्थ : एक हंस पक्ष्यांचा समूह होता. त्यांतले वर्गमूळाच्या १० पट हंस मेघ आले असतां 
मानस सरोवरावर गेले. तसेंच समूहाचा आठवा हिस्सा इतके हंस सरोवराच्या 
कांठावरून स्थलपक्मिनीच्या ( Hibiscus Mutalis जास्वंद ) वनांत उड्न गेले. आणि 
उरलेली हंसांची ३ जोडपीं पाण्यांत रतिक्रीडोत्सुक अशीं हिड लागलीं. तर त्या लहान 
कमळांनीं शोभिवंत अशा तळयांत, हे वाले, समूहांत किती हंस होते ? 


१ 


स्पष्टीकरण: येथे क्ष! - १० A - s उ = 
८० ४८ 
न श ` अर्थातक्षः- ` a = — 
८ 6 द 
Yo 2 ४८ x ७ Yor 2 १९३६ ४ YY २ 
Coo o o GG) 
\ ०४ ¥ 
e y Se = ९३ क्ष = समह = हें उत्तर 
७ ७ ७ 
उदाहरण ४ 


बि व प टु (Go 
amia निवार्य तच्छरगणं मू लेशचतुभिहयान्‌ WSL 


शल्यं षड्भिरथेषुभिस्त्रिभिरपि च्छत्रं ध्वजं कार्मुकम्‌ । 
चिच्छेदास्य शिरः शरेण कति ते यानजुंनः संदधे ॥ ७१ ॥ 


अथ : कर्णाचा वध करण्यासाठीं, रागावलेल्या अर्जुनानें आपल्या धनष्यावर बाणांचा समहच 
स्थापन केला. त्याच्या निम्या बाणांनी कर्णाचे सवे बाण छेदन टाकले. वर्गमळाच्या चौपट 
बाणांनी कर्णाचे घोडे ठार मारले. शल्यास ६ बाणांनी HRS. तसेंच रथाचें छत्र, ध्वज, व 
कर्णाचे धनुष्य यांचा एक एक बाणांनीं नाश केला. व अखेरीस १ बाण मारून कर्णाचे 

शिर उडविले. तर अर्जनानें किती वाणांचे अनसंधान केलें ? 


स्पष्टीकरण : समजा क्ष इतके बाण अर्जुनानें सोडले. तर वर्णनाप्रमाणें 


र a? 
5 =o = VI 1 है > १०. 


न. क्ष - टक्ष + १६२३६. .. (क्ष - ४)२ = ३६, 
क्ष - ४ = ६. यावरून A? = १०० बाण. 


४६ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


AVAYAYA 


© 
2 
= 
as) 
= 
E 
० 
2 
= 
त 
0१ 
D 
< 
E 
छ 
ड 
pe! 
= 
© 
L 
5 
सु 
© 
2 
8 
= 
5 
Çi 
BS 
=) 
< 
=, 
z 
5 
© 
त्‌ 
८ 
6 


उदाहरण ५ 
इलोक ७२ 


अलिकुलदलमूल मालतों यातमष्टो । 
निखिलनवमभागाइचालिनी भृंगमेकम्‌ ॥ 

निशि परिमललुब्ध् पद्ममध्ये निरुद्धम्‌ | 
प्रतिरणति रणन्तं ब्रूहि कांतेऽलिसंख्याम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अर्थ : एका भुंग्याच्या समूहांतले अर्ध्याच्या वर्गमूळाइतके भुंगे मालती वृक्षावर गेले. त्याच- 
= ८ ATA = = = : 
प्रमाणें समूहाच्या ~ इतके भुंगेहि मालती वृक्षावर गेले. उरलेल्या दोन ARITA 
> 
एक सुवासलुब्ध भ्रमर कमळांत अडकून ANS लागला व त्याची प्रेयसी त्याला 
प्रतिसाद देऊं लागली. तर, हे प्रिये, एकूण भुंगे किती ? 


स्पष्टीकरण : समजा भुंग्याची संख्या क्ष आहे. तर गृहीताप्रमाणे 


/ क्ष ८ = दु Nae ce वती. 
leer eee are BG deat SS ee २ = २! 


Fr क्ष g 
वर्ग करून क्ष) - ३६ AT ३२४ = as कवा २ क्ष! -७२ क्ष+६४८=८१ क्ष 


किवा २ क्ष! - १५३ क्ष - ६४८ ०- 
अवयव पाडून (क्ष-७२) (<A - ९) o. 


म्हणजेच क्ष = ७२ किवा क्ष 


॥ 


अर्थात भंग्यांची संख्या पूणे पाहिजे. +. A = ७२ हैं उत्तर 

वरील रीतींत वर्ग-समीकरण आले असून क्ष! चा गणक २ आहे, आणि अवयव पाडून 
क्ष ची किमत मिळविली आहे 
भास्करीय पद्धतींत मूळ समीकरण 


क्ष xs 
ee सा प १ / क १ असे येते 
g २ २ र 
गोडी ooh समजल्यास = a = यन १ अर्थात्‌ बी - ज य = ९ 
२ र 
९ Ge TEER 
q? — या ति Sau १६ 
[ ४७ 


गुणकर्म (वर्गमूळास गुणक असतां राशि काढणें) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


२ २ २२५ 9५ : २४ 
(य a ) = SS ch ee किवाय -- 
x १६ ¥ 


‘ 
oa = ३६. यावरून क्ष = २ यर = ७२ हैं उत्तर. 
¥ 


उदाहरण ६ 
इलोक ७३ 


यो राशिरष्टादशभिः स्वमूल:। 
राशित्रिभागेन समन्वितइच ॥ 

जातं शतद्वादशक तमाशु । 

जानीहि qai पटुताऽस्ति ते चेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


अर्थ : एका संख्येत तिच्या वर्गमळाची १८ पट मिळविली, व त्याच संख्येचा तिसरा विभाग 


तिच्यांत मिळविला तर बेरीज १२०० होते. जर तुला पाटीगणित उत्तम येत असेल तर 
ती संख्या सांग 


स्पष्टीकरण : समजा क्ष ही ती संख्या आहे. तर वर्णनाप्रमाणें 
क्ष? 
क्ष + १८क्ष + _ = १ 


= १२०० 
SAAR १८ क्ष = १२०० हन ना 
३ २ 
ae ap E a टा २. ९२९ 
२ १६ १६ १६ 
- क्ष = २४. अर्थात क्ष = ५७६ हैं उत्तर. 
प्रकरण २१ 
त्रराशिक 
इलोक ७४ 


प्रमाणमिच्छा च समानजातिः | 
आद्यंतयोस्तत्‌ फलमन्यजातिः ॥ 
मध्ये तदिच्छाहतमाद्यहृतस्यात्‌ । 
इच्छाफल व्यस्तविधिविलोमे ॥ ७४ i 
४८ ] 


लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


x 
+ 


È 


अथ 


: त्रेराशिकाँत आद्य राशीस प्रमाण, मंध्य राशीस फल आणि act राशीस इच्छी 


म्हणतात. त्रैराशिकांत जें उत्तर काढावयाचें त्यास इच्छाफळ म्हणतात. येथे प्रमाण व 
इच्छा या दोन्ही राशि एकाच जातीच्या असाव्या लागतात. व फळ हें आद्यंताहून ( १ ल्या 
व ३ र्‍या राशींहून) निराळे असावें लागतें. त्रेराशिकांत इच्छाफल काढण्यासाठी (त्रैराशिक 
सम असतांना) तें खालीळ सूत्राने मिळतें. 

फळ > इच्छा oe, > 
इच्छाफल = <. अर्थात (इच्छाफल, फलाच्याच जातीचें होत). 

प्रमाण 

त्रैराशिक व्यस्त असतांना विलोम क्रिया करावी. 


स्पष्टीकरण : त्रे राणिकांत तीन राशि दिलेल्या असतात व चौथी राशि काढावयाची असते. येथें 


सरळ विचरण ( direct variation ) असतांना प्रमाणांक : फलांक : : इच्छा : इच्छाफल 
= a ae) z XE 
असें विचरण होतें म्हणजेच _ = Cs, इच्छाफल = i 
फ इच्छाफल प्र 
फ> प्र 
इच्छा 
रूपानें इच्छा : फल : : प्रमाण : इच्छाफल AA सरळ विचरण होईल. म्हणून इच्छाफल 
काढतांना फलास प्रमाणांकानें गुणून इच्छांकानें भागावें. 


AY! 


सूत्र 


झालें. व्यस्त विचरण असेल तर इच्छाफल = 


असें सुत्र होतें. किवा विचरण 


इलोक ७५ 


Fe 


इच्छावृद्धो फले alagi -हासर्च जायते | 
समत्रेराशिक तत्र ज्ञेयं गणितकोविदेः ॥ ७५ U 


: प्रमाणांकापेक्षां इच्छांक जास्त असेल आणि फळांकाेक्षां इच्छाफल जास्त होणार असेल 


तर तें समत्रैराशिक होतें. तसेंच प्रमाणापेक्षां इच्छा कमी व फलापेक्षां इच्छाफल कमी 
होणार असेल तर तें त्रेराशिक समच होतें 


उदाहरण १ 


इलोक ७६ 


अथ : 


कुंकुमस्य सदलं पलद्वयं । निष्कसप्तमलवेत्रिभिर्यंदि ॥ 
प्राप्यते सपदि मे वणिग्वर | ब्रूहि निष्कनवकेन तत्कियत्‌ ॥ ७६ ॥ 


३ लल उत 2 (त gee Ge 
अडीच पल केशरास -- निष्क किमत पडते तर, वणिक्श्रेष्ठा, ९ निष्कांत केशर किती 
3 


येईल तें चटकन सांगा. 


स्पष्टीकरण : ५ गुंजांचा १ मासा. ६४ मासे म्हणजे एक पल. म्हणजे १ पलांत ३२० गुंजा 


होतात. र पलांत ८०० गुंजा झाल्या. त्रेराशिक लिहितांना, 
x 


त्रेराशिक [ ४९ 
ली. T-X 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


wa, ae es ees 7 TRER 
नि: प. :: ९नि : इष्ट. असें लिहिलें. सोडवून इच्छाफल = "३२ 

9 २ v 

ae xt x8 = १०५ _ ५२. पले. हे त्रैराशिक सम आहे कारण जास्त पैशांत 


ल्‌ > २ 
जास्त केशर येईल. PEA याचा अर्थ केशर केला पाहिजे, खानापुरकर शास्त्री कुंकू 
घेतात तें बरोबर नाहीं. कारण अजमांसें ८३ तोळे केशरास सुमारें २ रु. (१९३७ 
सालचा रुपया) त्या काळीं पडत होते. कुंकू हें अजूनही खूपच स्वस्त आहे. 


उदाहरण २ 


इलोक ७७ 


प्रकृष्टकपूरपलत्रिषष्टया | चेल्लभ्यते निष्कचतुष्कयुक्तम्‌ N 
शतं तदा द्वादशभिः सपादेः । पलेः किमाचक्ष सखे विचित्य ॥ ७७ ॥ 


अथे : बाजारांत शुद्ध केलेल्या कापराच्या ६३ पलांस विकून १०४ निष्क मिळतात. तर १२१ 
पलांस किती किमत येईल तें, हे मित्रा, विचार करून सांग. 
स्पष्टीकरण : हें उदाहरण सम त्रराशिकाचें आहे. (हासे हासः) 
त्रैराशिक ६३ प. : १०४ नि. :: १२३ प॒ : इष्ट. 
टू ४९ १०४ १८२ २ 
°° इष्ट निष्क = — x EEJ = ae = RO 
अर्थात २० निष्क] ३ द्रम्म ८ पण ३ काकिणी ११२ वराटक हें उत्तर. 


उराहरण ३ 


प्रकरण 22 


व्यस्त त्रराशिक सूत्र 
इलोक ७९ 


इच्छावृद्धो फले RIA gA algia जायते । 
व्यस्तं त्रराशिक तत्र ज्ञेयं गणितको विदेः ॥ ७९ ॥ 


अर्थ : प्रमागापेक्षां इच्छांक जास्त असून फलापेक्षां इच्छाफळ कमी होत असेल तर व्यस्त 
त्रैराशिक समजावे. तसेंच प्रमाणापेक्षा इच्छांक कमी असून फलापेक्षां इच्छाफल जास्त 
होईल तरीही गणितज्ञाने त्रैराशिक व्यस्त समजावें. 

स्पष्टीकरण : सम आणि व्यस्त त्रेराशिक घेतांना तारतम्यानें इष्टफल कमें येईल, कमी कीं 
अधिक, हें ओळखावयाचें असतें. त्रेराशिक सोडविण्याचे नियम नंतर लावावयाचे असतात. 
ह्ल्लीं त्रेराशिकाएंवजीं एकमानपद्धति ( unitary method ) वापरण्याची प्रथा आहे 
पाइचात्य पुस्तकांतून rule of three जवळ जवळ नाहींसाच झाला आहे. त्यामुळें 
पंचराशिक, वहुराशिक वगेरे रीती अर्थातच नाहींत. त्या आतां इतिहासजमाच झाल्या- 
सारख्या आहेत. लेखकाचें स्पष्ट मत असें आहे कीं त्रेराशिक पद्धतींत असलेली गर्ति- 
ae एकमानपद्धतींत कमी होते. शिवाय आंकडेमोड वाढते ती वेगळीच. 


इलोक ८० 


जीवानां वयसो मोल्ये तोल्ये वणस्य हेमनि । 
भागहारेच राशीनाम्‌ व्यस्तं त्रराशिक fag: ॥ ८० ॥ 
अर्थ : प्राण्यांच्या वयाशीं किमतीचा संबंध आल्यास त्रेराशिक व्यस्त समजावें. विवक्षित 
कसाच्या सोन्याचा वजनाशीं संबंध आल्यास त्रेराशिक व्यस्त समजावें. दिलेल्या मापाने 
धान्यराशि मोजतांनाही त्रेराशिक व्यस्त समजावें. 
स्पष्टीकरण : यांतल्या पहिल्या प्रकारांत नियम वरोबर आहे असे व्यवहारांत दिसत नाहीं. 
लहान वयाच्या नोकराचा पगार लहान, तर मोठ्याचा पगार मोठा हेंही ठीक वाटतें. 


उदाहरण १ 


इलोक ८१ 


प्राप्तोति चेत्‌ षोडशवत्सरा स्त्री । द्वात्रिशक विशतिवत्सरा किम्‌ । 
द्विधूवहो निष्कचतुष्कमुक्षा । प्राप्नोति धूःषट्कवहस्तदा किम्‌ licen 


व्यस्त त्रेराशिक सूत्र [ ५१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अथ : षोडषवर्षीय स्त्री ( गुलाम ) जर ३२ निष्कांस मिळत असेल तर वीस वष वयाच्यां 
स्त्रीस काय किमत पडेल ? तसेंच धुरा वाहणाऱ्या (म्हणजें नांगर ओढण्यासाठी जथ 
जुंबास २ बैल लावावे लागतात तेथे) जोडींतील एका बलास जर ४ निष्क पडतात, 
तर जेथें तोच नांगर ओढण्यास ६ बेलांचा तांडा लागत असेल तेथे त्यांतल्या एकाची 
किमत काय ? | i 
स्पष्टीकरण : पहिल्या उदाहरणांत गुलाम स्त्री १६ वर्षांची म्हणजे ( अनाधाता ) नवोढा 
असेल तर तिची जास्त किमत येते. वय ae लागलें म्हणजे किमत कमी होते 
या नियमाप्रमाणे: 
G ८ 3 ~ 
इष्टफल = CNRS ON निष्क = २५-- निष्क हें उत्तर 
RE N 4 
दुसऱ्या उदाहरणांत व्यस्त त्रेराशिक आहे. कारण जर 2 बेल नांगर ओढतात असा 
नांगर ओढण्यास ६ बेल लागले तर दुसऱ्या प्रकारचे सर्वच बेल अशक्त असले पाहिजेत. 


s २ x 
.. इष्टफल = र S = १ निष्क हें उत्तर, 
उदाहरण २ 
श्लोक ८२ अ 


दशवणं सुवर्ण चेद्गद्याणकमवाप्यते | 
निष्केण तिथिवर्ण तु तदा बद कियन्मितम्‌ ॥ ८२ अ ॥ 
अर्थ : एका निष्कांत १० कसाचें सोनें १ गद्यागक ( ४८ गुंजा ) मिळतें. तर त्याच किमतीत 
१५ कसाचें सोनें किती मिळेल ? 
स्पष्टीकरण : किमत तीच असल्यानें कस वाढविल्यास वजन कमी. येथें त्रेरादिक व्यस्त 
इट नुन = ५९ X १ गद्या. = ३ गद्या. = ३२ गुंजा. 
( वरील उदाहरणावरून असें दिसतें कीं भास्कराचार्याच्या का 


Š ळांत शुद्ध सोन्याचा भाव 
१४ X ४१८३ = ४१३ रुपये असावा. ) 


उदाहरण ३ 
इलोक ८३ अ 
सप्ताढकेन मानेन राजौ सस्यस्य समापिते । 
यदि मानशतं जातं तदा पंचाढकेन किम्‌ ॥ ८३ अ॥ 
अथ : सात आढकांच्या मापाने जी धान्याची 
मापाने मोजली तर किती मापें भरेल ? 


स्पष्टीकरण : हैं व्यस्त त्रैराशिकाचें उदाहरण आहे. 1०९२५ 


रास १०० मापें भरते, ती जर पांच आढकांच्या 


मापें = १४० मापें हें उत्तर. 
५२ | 


- मती लीलाव 
MS ` Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative ती 


० ` 


प्रकरण २३ 


अथ पंचराशिकादि प्रकरणम्‌ 
( पंचराशिक पद्धति ) 


इलोक ८२ 


सुत्रमुः- पंचसप्तनवराशिकादिके$न्योन्यपक्षनयनं फलच्छिदाम्‌ | 


संविधाय बहृराशिज वध स्वल्पराशिवधभाजिते फलम्‌ ॥ ८२ ॥ 


अर्थ : पंचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, इत्यादींत सर्व फलांक हे एका पक्षांत म्हणजे 
अंशांत न्यावे. इच्छा त्याच पक्षांत न्यावी. तसेंच सर्वे प्रमाणांक हे उरलेल्या पक्षांत 
म्हणजेच छेदांत न्यावे. ज्यांत अधिक राशी आहेत त्या पक्षांतील राशींच्या गुणाकारास 
ज्यांत कमी राशी आहेत त्यांतील राशींच्या गुणाकारानें भागावें. म्हणजे इच्छाफल किवा 
उत्तर मिळेल 
( विशेष शब्दांचे अर्थ : वध = गुणाकार; भाजिते = भागले असतां. ) 
उदाहरण 
८३ 
मासे शतस्य यदि पञ्चकलान्तर स्यात्‌ | 
वर्ष गते भवति कि वद षोडशानाम्‌ । 
कालं तथा कथय मूलकलान्तराभ्याम्‌ । 
मूलं धनं गणक कालफले विदित्वा ॥८३॥। 
या प्रइनात तीन उदाहरणें आहेत 
उदा. १ ले :- एक महिना १०० रुपये व्याजीं लावल्यास व्याज पांच रुपये येतें, तर एक वर्ष 


अथ पंचराशिकादि प्रक्रम्‌ | 


मदतीनें १६ रुपये व्याजीं लावल्यास व्याज किती ? यांत १०० रुपये व १ महिना है 
प्रमाणांक, १६ रुपये व १२ महिने हे फलांक व ५ रुपये ही इच्छा. तर इष्टफल काढणे 
वर दिलेल्या रीतीप्रमाणे, 

१६% १२५ CE 


2 
इष्टफकल =— = ९-० रुपय व्याज ह उत्तर. 
१००>१ u ष्‌ 


पंचराशिकाची मांडणी पुढीलप्रमाणे करावी- 
१०० रु. मुद्दल : १६ रु. मुद्दल :: ५ रु. व्या. : इष्ट व्याज, सम 
१ महिना : 92 महिने } सम 
म्हणून वरीळभ्रमाणें गुणाकार मांडून ९३ रु. हैं उत्तर आले. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ian उदा. २ रें : जर याच उदाहरणांत मुहल व व्याज दिलें असेल तर मुदत काढणे. 
t हा प्रश्‍न पुढीलप्रमाणे होईल. १०० रुपयास एक महिन्यास ५ रुपये व्याज, याप्रमाणें 
१६ रुपयांचे ९४ रुपये व्याज येण्यास मुदत किती पाहिजे ? 


यांत १०० रु. व ५ रु. हे प्रमाणांक, १६ रु. व ९३ रु. हे फलांक व एक महिना ही इच्छा. 
म्हणून पंचराशिकाची मांडणी पुढील प्रमाणें. 


१००रु. : १६ रु. ¦; १ मा: इष्ट महिने, = 
५ च्या. : SS व्या, } सम 


र यांतील पहिले त्रेराशिक व्यस्त. कारण मुहल कमी झालें तर तितकेंच व्याज येण्यास 
मुदत अधिक. 


= इष्ट मुदत = exe »४€ = ४> ३ = १२ महिने, हें उत्तर. 
उदा. ३ रें : याच उदाहरणांत जर मुदत व व्याज दिलें असेल तर मुदल काढणें. 
हा प्रश्‍न पुढील प्रमाणें होईल. १०० रु. स एक महिन्यास ५ रु. व्याज. तर १ वर्षाचें 
९३ रु. व्याज असणारी रक्कम किती ? 


यांत प्रमाणांक १ महिना व ५ रुपये. फलांक १२ महिने व % रुपये व इच्छा १०० रु, 
पंचराशिकाची मांडणी पुढीलप्रमाणें, 


५ व्याज : ऋ व्याज ] 


; Ee Q म. : १२. म. व्यस्त 


१०० रु. ; इष्ट मुद्दल a } 
यातलें पहिले त्रेराशिक सम, तर दुसरें मुदत-मुद्दलचें व्यस्त, 
; 200 > WE १ हे 
न इष्ट महला उन X= रु. हें उत्तर. 
भा काळ 0110 टे 


उदाहरण ४ 


यंशमासेन शतस्य चेत्स्यात्कलान्तरं पञ्च सपञ्चमांशा: | 
भिः पञ्चलवाधिकस्तत्साधेद्विषष्टे: फलमुच्यतां किस्‌ ॥८४॥ 


महिन्यांचें व्याज जर ५२ रुपये होत असेल तर ६२३ रुपयांचे 


उत्तराची रात : येथें १०० रु. व £ महिने हे प्रमाणांक, ६२३ रुपये व ३९ महिने हे फलांक व 
५८ रु. ही इच्छा. पंचराशिकाची मांडणी पुढीलप्रमाणें 


१०० रु. : हुर्‌इरु. | २६ सम 

FS SA :: २ व्या. : इष्ट व्याज. 

३ म. वाः | = सम } 
Re ६९ १ ३ ३९ 

इष्ट व्याज = -- x Sy LS yo ks aye 
4 R S १०० ४ 4 
CI 
= 25 रु. ह उत्तर, 

\ 


येथें अपूर्णाक राशींनीं भागतांता उलट करून गुणले आहे 
उदाहरण ५ 
j ८५ | 


विस्तारे त्रिकराः कराष्टकमिता देध्ये विचित्राइच चेत्‌ । 
रूपेरुत्कपट्टसूत्रपटिका अष्टो लभन्ते शतम्‌ ॥ 

देध्ये सार्धकरत्रयाऽपरपटी हस्तार्वविस्तारिणी । 
तार्दाक्कलभते द्रुतं वद वणिग्वाणिज्यक वेत्सि चेत्‌ ॥८५॥ 


अर्थ : तीन हात रुंद व आठ हात लांब, चित्रविचित्र रंगांचीं व उत्तम किनारीचीं आठ वस्त्रे 
१०० निष्कांस मिळतात. तर साडेतीन हात लांब व अर्धा हात रुंद अशी त्याच प्रकारची 
पट्टी (छोटै वस्त्र) केवढ्या किमतीस मिळेल ? व्यापान्या, तुळा जर व्यापारशास्त्र येत 
असेल तर झट्कन सांग. 


(कठीण शब्द : विस्तार=रुंदी; देध्येच्लांबी; विचित्र =रंगोवेरंगी, निरनिराळया 
नकशीचीं; उत्कटपट्ट = कांठ, किनार; पटिका = वस्त्र.) 
रीत : या प्रइनांत प्रमाणांक ३ हात, ८ हात व नग ८ हे होत. 

फलांक ३ हात, ३ हात व नग १ हे होत. 

तसेंच १०० रु. ही इच्छा. तर इष्टफल किती ? 

हे सप्तराशिकाचें उदाहरण आहे. मांडणी पुढील प्रमाणे 
३ हात रु. : ३ हात रु. Pe 
८ हात लां. : 3 हात लां. ;: १०० रु. : इष्ट » सर्वे त्रराशिके सम, 
८ नग : १ नग 

१>%५७>१>१०० 


१७५ निष्क, हें 
कह NOS Bb eee , हें उत्तर. 
Be २>२>२>८>८ १९२ ह्‌ 


«+ 


अथ पंचराशिकादि प्रकरणम्‌ | [ ५५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


उदाहरण ६ 


इलोक ८६ 


अथ : 


रीत : 


टोप : 


पिण्ड येऽकमिताङगुलाः किल चतुवेर्गागुला facaat | 
पट्टा दीघंतया चतुदेशकर्रास्त्रशल्लभन्ते शतम्‌ ॥ 

एता विस्तृतिपिण्डदेघ्यमितयो येषां चतुर्वाजिता: । 
पट्टास्ते वद मे agen सखे मूल्यं लभन्ते कियत्‌ ॥८६॥ 


१४ हात लांब, १६ अंगुळें रुंद व १२ अंगुळे जाड अशा ३० फळचांना ( तुळयांना ) 
१०० निष्क पडतात. तर प्रत्येक परिमाणांतून ४ वजा करून जीं मापें येतील त्या मापाच्या 
चौदा फळ्यांना काय किमत पडेल ते, मित्रा, मला सांग. 

(कठीण शब्द : पिण्ड = जाडी; अकं = १२; 
अंगुल = अंगुळ; WAT = १ हात; पट्टा = फळी; ) 
यांत १४ हात, १६ अंगुळे हे प्रमाणांक- ३० फळ्या हा प्रमाणांक. ४ कमी करून, १० 
हात, १२ अंगुळे, ८ अंगुळे हे फलांक. १४ फळ्या हा फलांक. १०० निष्क ही इच्छा. 
तर इष्टफल काय ? 
हैं उदाहरण नवराशिकाचें आहे. मांडणी पुढीलप्रमाणे. 

१४ हात : १० हा. 
अं ; R ` :: १०० नि.: इ निष्क » चारी त्रराशिकें सम. 

Ro : १४ नग 


> १२ ४ > U 
b इष्ट निष्क >> १० टु १ X x ८ > 2 ie १० Q Š SOH निष्क = TE निष्क. 
१४>१६>१२%३०> १ 3 3 
या उदाहरणांत चतुवेजिता म्हणजे प्रत्येक माप ४ ने कमी. चार अंगुळांनीं कमी असा 
अर्थ नाहीं. हल्लींच्या हिशेबांत 9 हात ॐ १: फू. धरल्यास, १८ इंच = २४ अंगळें. 


m A x . ` e `a ` Se © 
. १ इंच = 3 अगुळ. म्हणून अंगुलि म्हणजे बोटाचें पेर हा अर्थ घ्यावा लागतो. 
अंगठ्याचें पेर लांबीत बोटाच्या पेरापेक्षा मोठें असतें. 


उदाहरण ७ 


हलोक ८७ 4 


५६ ] 


पट्टा ये प्रथमो दितप्रमितयो गव्पूतिमात्रे स्थिता: | 
तेषामानयनाय चेच्छकटिनां द्रम्माष्टकं भाटकम ॥ 


लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


रीत: 


अन्ये ये तदनंतरं निगदिता माने चतुर्वाजता: | 
तेषां कि भवतीति भाटकमितिर्गब्यृतिषट्के वद ॥ ८७ ॥ 


: पूर्वीच्या उदाहरणांत सांगितलेल्या फळ्या एक गव्यूति ( कोस ) अंतरावरून आणण्यास 


जर ८ द्रम्म ( पावली ) भाडें पडत असेल तर, नंतर सांगितलेल्या, चारांनीं मापें कमी 
असणाऱ्या फळ्या ६ गव्यूति अंतरावरून आणण्यास वेलगाडीवाल्यास काय द्यावें ? 

(कठीण शब्द : गव्यूति = कोस कित्रा २ मेळ. गव्यूति = २ कोस असाही अर्थ आहे 
शकटिन्‌ = गाडीवाला. द्रम्म = दाम, पावली. भाटकम्‌ = are. प्रमिति = माप. ) 
हें उदाहरण एकादशराशिकाचें आहे, म्हणजेच बहुराशिकाचें आहे. मांडणी पूर्वीप्रमाणेच 


१४ हात: १० हात | ] 
१६अं. : gea | 
22 3 ८ अ. í ८ द्र. ; इष्ट द्रम्म í यांतील सर्व त्रराशिकें 
३० न 0४ त । । सम. 
2 |= s 4 
QT. ६ ग. ; J 
LORII XOX VERE z 
इष्ट फळ = L ` ८ द्रम्म, हें उत्तर 
१४% १६% १२५३०१ 


प्रकरण २४ 


भांडप्रतिभांडक कियासूत्रम्‌ । 
वस्तूंची मापी देवघेव करण्याचा नियम. 


इलोक ८८ 


सुत्र -ada भांडप्रतिभांडकेऽपि । विधिविपयंस्य हरांशच मूल्ये ॥८८॥ 


अर्थ ¦ दोन निरनिराळया पदार्थांची देवघेव करावयाची असल्यास त्रैराशिक, पंचराशिक 


वापरावें. त्याचा प्रकार मूळप्रमाणेंच. फक्त किंमत व geag यांचें त्रेराशिक 
व्यस्त समजावें. 


उदाहरण 


इलोक ८९ 


द्रम्मेण लभ्यत इहाऽऽम््रशतत्रयं चेत्‌ । 
त्रिशत्पणेन विपणो वरदाडिमानि ॥ 


भांडप्रतिमांडक क्रियासूत्रम्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


आस्रेवेदाऽशु दशभिः कति दाडिमानि । 
लभ्यानि तद्विनिमयेन भवन्ति मित्र ॥ ८९॥ 


अर्थं ; जर बाजारांत १ द्रम्मास म्हणजे १६ पैशांस ३०० आंबे मिळतात, तसेंच एक पैशास 
बच्यापेकी तीस डाळिंबे मिळतात; तर १० आंब्यांच्या बदलांत किती डाछिबें मिल्न 
शकतील तें चटकन सांग. 
१ ली रीत ¦ भास्कराचार्याच्या रीतीप्रमाणे, ३०० आंबे व १६ पेसे हे प्रमाणांक. १० आंबे 
व १ पसा हे फलांक. तीस डाळिबें ही इच्छा. मांडणी पुढीलप्रमाणें. 
३०० आं. ¦ १० आं. } |. सांगितल्याप्रमाणें, 
0 डा : इष्ट 


a 


१ “) 7. प. पहिले त्रैराशिक सम व दुसरें व्यस्त. 


डी ०X३० ७.0 S 
५ aw = ee = १६ ered, हे उत्तर. 
वरील रीतींत दुसरें त्रैराशिक व्यस्त घेण्यास सांगितलें आहे त्याचें स्पष्टीकरण नाहीं. 
२ री रीत : प्रथम ३०० आंब्यांच्या बदलांत किती डाछिबें येतील तें त्रैराशिकानें काढू. 
अर्थात्‌ १ पैशास ३० डाळिबें तर १६ पैशांस १६ x ३० = ४८० डाळिंबे आलीं. 
म्हणजेच ३०० आंबे ४८० डाळिवांशीं विनिमेय, म्हणजे बदली योग्य, आहेत. 
आतां दुसरें त्रेराशिक मांडून, 
POE रर So डा. ; इष्ट (सम) 
१० १८ ४८० 


२०० 


1 इष्टफल = = १६ डाळिबे, हें उत्तर. 


प्रकरण २५ 
सिश्रव्पवहार ( रास ) सूत्र 


इलोक ९० 


प्रमाणकालेन हतं प्रमाणं | विमिश्रकालेन हतं फलं च ॥ 


स्वयोगभक्ते च पृथक्‌ स्थिते च । मिश्राहते मूल कलान्तरे स्तः ॥ ९०॥ 

अर्थ : ( सरळ व्याजाच्या उदाहरणांत रास, व्याजाचा दर व मदत दिली असतां मुद्दल व 

व्याज काढणें. ) प्रमाणधनास (१००) प्रमाणकालानें गणावें. मदतीनें व्याजाच्या 

दरास ( फल ) गुणावें. हे दोन्ही गुणाकार निरनिराळया ठिकाणी मांडावे. नंतर 

मिश्रधनाने पहिल्या गुणाकारास गुणून दोन्ही गृणाकारांच्या बेरजेनें भागावें म्हणजे 

मूळ ( Wee ) मिळतें. तसेंच मिश्रानें दुसऱ्या गुणाकारास गृणून दोन्ही पणाला 
बेरजेनें भागावें म्हणजे व्याज मिळतें. हु = र 


५८ A 
] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्पष्टोकरण : प्रमाणधन = ज्यावर व्याजाचा दर सांगितला जातो तें धन, बहुधा १००. 
प्रमाणकाल = मुदत, (प्रमाणधनाच्या व्याजाची ) 
विमिश्रकाल = मुदत, दिलेल्या मु हछासाठीं. फल, कलांतर = व्याज. मिश्चद्रव्य = रास 
_ राशि > प्रमाणधन X प्रमाणकाल 


येथे मुद्दल = न 1 
z प्रमाण X प्रमाणकाल + मुदत » व्याजाचा दर 


राशि x मुदत % व्याजाचा दर 

प्रमाण X प्रमाणकाल ~ मुदत > दर 

नवीन रीतीनें, १०० रु. चें दिलेल्या मुदतीचे व्याज १०० त मिळवून जी रास झाली 
तिजवरून त्रैराणिकानें अगोदर Aes व नंतर राशोंतून मुद्दल वजा करून व्याज मिळेल. 


व्याज = 


उदाहरण 
इलोक ९१ 


= शतेनाब्दे मूलं स्वं सकलान्तरम्‌ । 
सहस्रं चेत्पृथक्‌ तत्र वद मूल कलान्तरे ॥ ९१ ॥ 


अर्थ ¦ (दरमहा?) दरशेंकडा ५ व्याजाच्या दरानें Hew व व्याज मिळून १००० निष्क 
होतात तर मुद्दल व व्याज काय ? 

स्पष्टीकरण : व्याजाचा दर दरमहा आहे असें वर म्हटलेले नाही. तथापि त्या काळीं महिन्या चें 
व्याज आकारले जात असावें असें दिसते. 

१००० X १०० X श्म 2000 X {oo 

१००० > १२% ५ 
BRD 

अर्थात HES समजल्यावर रास - मुद्दल = व्याज ही रीतही लावतां येईल. 

पण ६२५ चें ९ वर्षाचे व्याज ३७५ हें फार भारी वाटतें. 


वरील सूत्राने, मृदल = = ६२५. 


आणि व्याज = = ३७५. 


इलोक ९२ अ 


सूत्र : अथ प्रमाणेर्गुणिताः स्वकाला । व्यतीतकालघ्न-फलोद्धृतास्ते ॥ 


स्वयोगभक्ताइच विमिश्रनिघ्ताः । प्रयुक्तखंडानि पृथक्‌ भवन्ति 
॥ ९२ अ॥ 


अर्थ ; ( रकमेचे विभाग निरनिराळ्या दरांनीं निरनिराळया मुदतीसाठीं देऊन व्याज समान 
येत असल्यास विभाग काढणें.) प्रमाणधनांनीं प्रमाणकालास गुणावें व त्यास आपापल्या 


मिश्चव्यवहार (रास) त्रसू [ ५९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


मदत % व्याजदर या गुणाकारांनों भागावें. येतील त्या भागाकारांच्या बेरजेनें त्या 
प्रत्येक भागाकारास भागावें व मिश्रधनानें म्हणजे एकूण रकमेनें गुणावें म्हणजे पृथक्‌ 
रकमा येतात. 


स्पष्टीकरण : पूर्वी ज्यास कच्चे करणें असें म्हणत, त्याप्रमाणे व्याजाचा दर > मदत या 
रकमांच्या प्रमाणांत एकाच मदतीची समान मृहलाची व्याजें होतात. म्हणून मूळ रकमेच्या 
बिभागांचे प्रमाण कच्च्यांच्या व्युत्क्रम प्रमाणांत केले म्हणजे व्याजें सारखीं होतात. 
किवा बैजिक पद्धतीनें जर अ, ब, क हे रकमेचे विभाग धरले 
तर भ + ब + क = मूळ रकम. 
अ > द, > मु, 
अचें व्याज ----- 


१०० 


त्याच प्रमाणें ब व क रकमांवरील व्याजें काढून 


खालील प्रमाण मिळतें. (द = दर, मु = मुदत.) 


a ब क अ--ब--क 
१ E _ ना a 
Sy Sy रर रर द; सु, दर मूर ३३ सुई 
( रकम ) : 
द्‌, म्‌; 
क = st याप्रमाणे रकमा मिळतात 


या स्पष्टीकरणांत बीजगणितांतला प्रमाणनियम 
अ a क a 
क्ष श छ क्ष 


हा वापरला आहे. 


जबक 
++ 
उदाहरण 
इलोक ९२ 


यत्पंचकत्रिकचतुष्कशतेन दत्तं । 
खंडस्त्रिभिगंणक निष्कशतं षड्नस्‌ ॥ 

मासेषु सप्तदशपंचसु तुल्यमात्रम्‌ | 

खंडत्रपेऽप हि फलं वद खंडसंख्याम्‌ ॥ ९२ ॥ 


९४ निष्क रकम तीन विभागांत वांटून पहिला भाग ५ दराने ७ महिने, दुसरा भाग ३ | 


दराने दहा महिने व तिसरा भाग ४ दरानें ५ महिने व्याजीं लावले. त्यांपासून सारखेंच | 
व्याज आले, तर त्या तीन रकमा काय ? | 


६० ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्पष्टीकरण : भास्करीय रीतीने, 


१>१०० १०८ 9०० DISCOS) 
प्रमाण विभाग Se, ee eee 
५०८७ ३ १०८ Yo ५ XY 
20 १० दप 
॥ ` EN 
i a ७ “लम ना डा = & > 
| 3 = ८५ 
| च २० २३५ 
| म्हणन पहिली रकम ९४ > = = --- 
| Nn ७ २१ 
Re > २० २१ २%२०% ३ 
= = = — — = E > कर 
SX २३५ ष्‌ 
१० २२३५ ९४ > १० X २१ २ ०८१० XB | 
दुसरी रकम = ९४ x —- = > = Cee 5 5 
3 २१ 3 X २३५ प्‌ 
n २३५ ९४५ २१ ४ 
तिसरी रकम = ९४ > ५ = पौ Aa x २१ = ४३: 
~“ २३.३ 


आणि २४ + २८ + ४२ = ९४. -. २४, २८, ४२ निष्क हैं उत्तर. 


qa- एकत्रित भांडवलावरील नफा दिल्यास वैयक्तिक रकमा काढण्यासंवंधीं. 
इलोक ९३ 


प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ता । प्रक्षेपयोगेन पृथक्‌ फलानि ॥ ९३ ॥ 


अर्थ : व्यापारांत वैयक्तिक भांडवलें दिलेली असल्यास जी एकूण मिळकत असेल तिने प्रत्येक 
| भांडवलास गुणावें व भांडवळांच्या वेरजेनें भागावें; म्हणजे वैयक्तिक मिळकत व लाभांश 
j हीं दोन्ही समजतात. ® 

| स्पष्टीकरण : समजा भांडवलाचे वैयक्तिक विभाग अ, ब, क असतील तर एकूण भांडवळ 
अ ~+ ब + क झालें. व्यापारांत भांडवलासुद्धां मिळकत क्ष झाली तर प्रत्येक भांडवल 


------- या प्रमाणांत वाढलें. 
अ+ब+क 


PR a IIET 


अ > क्ष a SS = oe = 
. अची रास व्यि पक इतका होईल याच प्रमाण इतर राशाच समजाव. 
पेज 


या ठिकाणीं दुसरी रीतही संभवते. 
मिश्रधनं - प्रक्षेपयोग = लाभ. 
.. क्ष- (अ+ब+क ) = यहा लाभ समजा. लाभांश प्रक्षेपाच्या प्रमाणांत 


हा पहिल्या भांडवलावरील फायदा, 


मिश्रव्यवहार (रास) सुव 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अय अ[क्ष- (अ+ब -+क)) 
. = +a = HI 
, पहिली रास अवाक Hoa क 

अक्ष अक्ष 


= छ HHT =-= 
अ+ब+क अ+ब+क 


इलोक ९४ 


पंचाशदेक-सहिता गणकाष्टषष्टि: । 
पंचोतिता नवतिरादिधनानि येषाम्‌ ॥ 
प्राप्ता विमिश्चितधनेस्त्रिशती त्रिभिस्तेः । 
वाणिज्यतो वद विभज्य धनानि तेषाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अर्थ : तीन वाण्यांनीं एका व्यापारांत अनुक्रमे ५१, ६८ व ८५ निष्क इतकें भांडवल घातलें; 
व कौराल्याने व्यापार करून ३०० निष्क एवढी मिळकत केली. तर प्रत्येकाची मिळकत 
काय ? i 
स्पष्टीकरण : त्यांचे एकूण भांडवल ५१ + ६८ + ८५ = २०४ निष्क. 
एकूण मिळकत = ३०० निष्क. 
क FS ७५ नि. 


ll 


पहिल्याची मिळकत 


ll 


२०४ 
दुसऱ्याची मिळकत = eee = १०० नि. 
fame मिळकत = 7२०० _ १२८ नि 
२०४ y 


त्यांचे लाभांश ७५ - ५१ = २४; 
१०० — ६८ = ३२ ; एकूण लाभ ९६ नि. 
iS ४0 


सुत्र : हौद, विहिरी, तलाव, टांकी भरण्यासंबंधीं ( वापीपूरण ) 
इलोक ९५ अ 

भजेच्छिदोंऽशेरथ afafast । 

रूपं भजेत्‌ स्यात्‌ परिपुतिकालः ॥ ९५ अ॥ 


ee ( झरे क्वा नळ यांनीं विहिरी किवा हौद भरण्यास ) जो काळ लागतो त्यांच्या 
छेदास अंशांनीं भागावे म्हणजे त्यांचा व्युत्क्रम अपूर्णांक घ्यावा व त्यांच्या बेरजेतें १ स 
(रूपं) भागावें म्हणजे विहीर किवा तलाव भरण्याचा काळ मिळतो. 

स्पष्टीकरण : येथें स्पष्टीकरणाची विशेष गरज नाहीं. नवी व जुनी रीत एकाच प्रकारची आहे. 
भास्कराचार्यांच्या काळीं अर्थातच नळ नव्हते पण तोट्या होत्या व झरे होते. 


६२ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ee ee 


उदाहरण 


इलोक ९५ 


ये निझेरा दिनदिनाधंतृतीयबष्ठेः । 
संपूर्णयन्ति हि पृथग्पृथगेव मुक्ताः ॥ 
वापीं यदा युगपदेव सखे विमुक्ताः । 
ते केन वासरलवेन तदा ARIST ॥ ९५ ॥ 
अर्थ : एका विहिरीस चार झरे आहेत. प्रत्येक झरा स्वतंत्र रीतीनें 2, १, ? व एक दिवस 
इतक्या वेळांत विहीर भरतो. तर ते झरे एकदम सुरू केल्यास किती वेळांत (दिवसांत) 
विहीर भरेल ? 
= : नेहमींच्या रीतीनें व्यूत्कमांक २, ३, » १ यांची बेरीज १२ यांनीं १ स भागलें 
म्हणजे 5३ दिवस (५ घटिका) हैं उत्तर. पहिला झरा ? दिवसांत १ विहीर भरतो 
म्हणजे १ दिवसांत २ विहिरी इतक्या अवकाक्याचें पाणी वाहेर फेंकील. याप्रमाणें चारही 
झरे अनुक्रमें २ वि. ३ वि. ६ वि. व १ विहीर इतक्या विहिरी म्हणजेच १२ विहिरी 
अवकाशाचें पाणी वाहेर फेकतात. याला १ दिवस लागतो. म्हणून १ विहीर भरण्यास 
zy दिवस लागेल 


सुत्र : धान्य विभागांच्या किमतीसंबंधीं 
श्लोक ९६ 


पण्येः स्वमूल्यानि भजत्स्वभागे: । 
हत्वा तदेक्येन भजेच्च तानि ॥ 
भागांश्च मिश्रेण धनेन हत्वा । 
मूल्यानि पण्यानि यथाक्रमं स्यः ॥ ९६ ॥ 
अथ : धान्याच्या प्रमाणान त्याच्या किमतीस भागावें व धान्याच्या मापान गणावे. असे गणाकार 


येतील त्यांच्या बेरजेनें त्या मापास भागन मिश्रधनाने गणल्यास प्रत्येक धान्याच्या किमती 
येतील व मिश्र मापास गुणल्यास प्रत्येक माप किती तें समजेल. 


उदाहरण 
इलोक ९७ 
साधें तण्डलमानकत्रयमहो AFAN मानाष्टक । 
मुद्गानां च यदि त्रयोदशमिता एता वणिक्काकिणी: ॥ 
आदायाऽऽपंय तण्ड्लांशयुगुलं मृद्गेकभागान्वितम्‌ । 
fas क्षिप्रभुजो व्रजेमहि यतः सार्थोऽग्रतो यास्यति ॥ ९७ n 


मिश्षव्यवहार (रास) सूत्र [ ६३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अर्थ : एका द्रम्मास ३३ मापें तांदूळ मिळतात. तेवढ्याच data ८ मापें मूग मिळतात. हे 


वाणीदादा, मजजवळ फक्त १३ च काकिणी आहेत. तेवढ्यांत १: २ प्रमाणांत मूग व 
तांदळ घेतले तर ते किती येतील ? त्याप्रमाणें पेसे घेऊन मला धान्यें दे म्हणजे चटकन्‌ 
a i ~ S 
भोजन करून आम्ही पुढच्या प्रवासास जाऊं, कारण कारवान पुढ जाण्यास निघत आहे ! 


=a x तां. विभाग x धन 


MR... तां. प्र. 
स्पष्टीकरण : रोतोप्रमाणे तांदुळाची किमत = = अक्रि = 


at. कि. : म.कि. 
= = ना. माप ।: = x मू. माप 


तां. प्र स्‌ 
elas २ x १३ 9 XG 9 
meee क्त क 20 टॅ ककत क 
ळा ती Ec i पा AE ७ ६५ (७८ 
R ५६ 
= RS 2. RS = AB Soe १ द्रम्म. 
१९७ ९९१२ २३९. ६ 
नत 8 7-९) ३९ १३ १८ ५६ ७ 
जणांची! वागता == OO 00 क -- खत = -= 
3 ८ दु 52062८223९ _ १९२ 
Sat 3 २ ०५६ ?८ १३ ७ = 
तांदुळाचें माप = ह... AS ea दा - मापें. 
g > ? Cv 23X20 22 
JE 
© & 
चें ७ = ~ 
amà माप = कि २. मापें. हें उत्तर 
> Meme तट RY 
© Z 


येथे बेजिक रीतीनें उपपत्ति सिद्ध होते. जर मुगाचें माप क्ष धरलें तर तांदुळाचें माप रक्ष 


हि क्ष र ; अक्ष 
पाहिजे. मुगाची किमत ठ कि तांदुळाची किमत — aH. एकूण किमत 
७ A 


CN न ३९ z १३ 3 
क्ष — = H = —— 5 4 आ ime 
(९ + ५) द्र पद स. पण दिलेली किमत टू द्रम्म आहे 
~ ३९ ३ 
म्हणन समीकरणानें क्ष % : = S ..क्ष = SS MR टे 
3 ५६ zx ६४ ३९ २४ माप 


अर्थात तांदूळ २ क्ष = ह मापें. 


उ 
९ 


3 २ 
तांदुळाची किमत -- x - = = द्रम्म = १०_-क 
ड za 6 58220 [किणी, 


AS 
RUS BRR 3 


i 9 3 
मुगाची मात o x on - काकिणी = २, काकिणी. 
म्हणून सूवाची सिद्धता झाली. 


६४ | लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| यायची ance क हक 


कम 


PITER 


उदाहरण २ 


इलोक ९८ 


कर्पूरस्य वरस्य निष्कयुगलेनेक पलं प्राप्यते । 
वेश्यानंदनचन्दनस्य च पल द्रम्माष्ट भागेन AT ॥ 
अष्टांशेन तथाऽगरोः पलदलं निष्केण मे देहि तान्‌ । 
भागेरेककषोडशाष्टकमितेधपं चिकीर्षाम्यहम्‌ ॥ ९८ ॥ 


=< aes ; f R 
: उत्तम कापुर २ निष्कास १-पल या दरान मिळतो. > द्रम्मास १ पळ Aad मिळता 


१ १ अगरू त. तर निष्कांत हे पदार्थ ? : १६ : 
व - द्रम्मास -- पल अगरू मिळतो. तर एका निष्कांत हे पदार्थ १:१६: ८ या 
८ R 
प्रमाणांत घेणें असल्यास ते किती किती येतील व त्यांच्या किमती काय तें, हे वेश्यपुत्रा 
(आपल्या आईस आनंद देणाऱ्या) जर आम्हांस धूप वनवायचा असेल, तर सांग. 


स्पष्टीकरण : वरील रीतीनें पूर्वीप्रमाणेंच, २ निष्क = ३२ द्रम्म धरून, 


३२ 
=~ १ 
कापराच मल्य — - x १६ 
= ३२ > १ १ १ 
+~ १६ x XR 
१ ८ ८ 
= उ ay 
हद ३२ > १ E ? 22 १४ २ द्रम्म. 
३६ ९ दु 
१ 
£ 3 ५ १६% १६ 
चंदनाचे मूल्य = £ ॥ १६ aeg = £ द्रम्म 
q 
x 202202220८ ८ 
अगरूचें मल्य = ~ द्रम्म = — द्रम्म 
= ३६ ९ 
= २ १२८ १ et 
कापराचें माप = १४-- न ३२ = -2 ? उउ पल = ट्र पल. 
९ 3, ३२ २, 
ee ८ १ १ 
चंदनाचे माप = = 2 2 ed 
> ८ > 
८ १ x 
चें = x - = पल. 
अगरूचें माप र z र 


हेच उदाहरण बैजिक रीतीनें करू. समजा कापुर क्ष प्ले इतका घेतला. तर 
चंदन १६ क्ष पले व अगरू ८ क्ष पले इतका घ्यावयास पाहिजे. यांच्या किमती पलास 
३२ द्रम्म, ॐ द्रम्म व ङ द्रम्म होतात, म्हणून सर्वं मालाची एकूण किमत 


< 


मिश्रव्यवहार (रास) - सूत्र [ ६५ 
ली.ग.-५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


३२क्ष + १६क्षं ५? + ८के ५ इ = ३६ क्ष द्रम्मं. 
ल. 


 ३६क्ष = १६, तर क्ष = ₹ पर 


Re न 


3 Vv ति २ 
कापराचे वजन = पल व किमत — A 
> 


७ ८ x R . ८ 
चंदनाचे वजन पल व किमत कल द्रम्म, अगरूचें E पल q किमत = द्रम्म. 


सुत्र : रत्नांची अदलाबदल करणें. 
इलोक ९९ 


नरघ्नदानोनितरत्नशेषेरिष्टे हृते स्युः खल्‌ मूल्यसंख्याः । 
Weed शेषवधे पृथक्स्थेरभिन्नमल्यान्यथवा भवन्ति ॥९९॥ 


अथे : मनृष्यसंख्येनें रत्नदानसंख्येस गुणून तो गुणाकार मूळ रत्नांच्या संख्यांतूत वजा करावा. 
ज्या वाक्या राहतील त्यानें इष्ट संख्येस भागावें, म्हणजे रत्नांच्या किमती मिळतील. 
किवा बाक्यांच्या गुणाकारास वाक्यांनीं भागल्यास रत्नांच्या किमती मिळतील. 
स्पष्टीकरण : या ठिकाणीं इष्ट संख्या कमी अधिक धरत्यानें रत्नांच्या किमती कमी अधिक 
होतील. कदाचित्‌ अपूर्णांक किमतीही होतील. वाक्यांच्या ल. सा. वि. स बाक्यांनीं 
भागल्यास पूर्ण रत्नांच्या किमती मिळतील. 


उदाहरण : रत्नविनिमयाचें. 
लोक १०० 


साणिक्याष्टकिन्द्रनीलदशकं मुक्ताफलानां शतम्‌ । 
agni च पंच रत्नवणिजामेषां चतुर्णा धनम्‌ ॥ 
संगस्नेहवशेन ते निजधनाइत्वेकमेकं मिथो । 
जातास्वुल्यधनाः पृथग्वद सखे तद्रत्नमूल्यानि मे ॥ १०० ॥ 
आस्कराचार्यांच्या रीतीनें उत्तर शेवटीं दिलें आहे. अर्थ व दुसऱ्या रीती पुढे पहा. 
अथ : चार व्यापारी होते, त्यांपेकीं एकाजवळ आठ माणके, दुसऱ्याजवळ दहा इंद्रनील, 
तिसऱ्याजबळ शंभर Het व चौथ्याजवळ पांच हिरे होते. ते प्रवासास निघाले असतांना 
त्यांची मंत्री जमून, त्यांपैकीं प्रत्येकाने, आपापल्या रत्नांतून एकेक रत्न दुसऱ्यास दिलें. 
त्यामुळ प्रत्येकाजवळील धन सारखें झालें. तर हे मित्रा, त्या रत्नांच्या किमती काय ? 
स्पष्टीकरण : उत्तराची गणिती रीत १ लो : 


रत्नांची अदलाबदल करण्यापूर्वी पहिल्याजवछ ८ माणके, दुसऱ्याजवळ १० इंद्रनील, 


६६ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


i 
| 
i 
i 
“| 
i 


३ AEP IOT LIES 


तिसऱ्याजवळ १०० Wat व चौथ्याजवळ ५ हिरे होते. प्रत्येक व्यापाऱ्यांस, त्याच्यां- 
AAAS रत्नातुन, दुसऱ्यांना तीन तीन रल्नें द्यावी लागली. म्हणून अदलावदल केल्यानंतर, 


१ त्या ययापाच्याजवळ ५ मा, + १ इं. + १ मो. + हिरा १ एवढी रत्ने हीची: 
२ प्या 2 १्मा + ७३. + १ मो. fea 0 1 का 
३ gT n EN ‡ ठरा 
अ थ्या १ मा. + १३. + १ मोः हिरा y 
म्हणजेच १ ल्या जवळ ॥ ४ माणके + प्रत्येक प्रकारचें एकेक रत्न होतें. 

2 ऱ्या ६ इंद्रनील + „ i n जना 

3 T ९६ मोत्यें + ,, ” DSO 

४ थ्या Fr’ हिरा IE ४0 75 57 22 22 


आतां प्रत्येकाचीं संपत्ति सारखी आहे. यांतलीं १ मा. + 


१ इं. + १ मों: + १ हिर 


यांची किमत जर प्रत्येकाच्या संपत्तीतून काढून टाकली तर शिलकी रत्नांची किमत 


समान असली पाहिजे. 
n किमतीनें, ४ माणकें = ६ इंद्रनील = ९६ मोत्यें 


बसत. जर १ मोत्यास १ रुपया किमत धरली तर एका हिऱयास 


= १ हिरा, असे प्रमाण 
रुपये, एका माणकास 


२४ रुपय व एका इद्रनालास १६ रुपये याप्रमाणे रत्नांच्या किमती झाल्या. 


रीत २ : उत्तराची वेजिक रीत. समजा, माणकास अ रुपये, 
क रुपये व हिऱ्यास ड रुपये पडतात. 
पहिल्या व्यापाऱयाजवळचें वितिमयापूर्वीचे 


दुसऱ्या झु रु 

तिसऱ्या हि फर) 

चौथ्या ठ 53 
पहिल्या व्यापाऱ्याचें विनिमयानंतरचें धन 
दुसऱ्या S 9 ” 
तिसऱ्या 5 13 A 
चौथ्या प i 


पण हीं सवै धने (रत्नांच्या किमती) समान आहेत. 

-पअ+बतज्क+ड=अञ+छबजझ+्कञ+ड= 
=HA+ A+ FH २ ड. 

.. ४अ६ब 5-5 ९६ क = ड. 

जर क = १ रु. धरला, तर अ = २४ ब = १६ व ड 


इंद्रनीलास ब रुपये, मोत्यास 


धन ८अ रुपये. 
» १०ब रुपये. 
1 200% रुपये. 
कक एड रुपये. 


५ अज+बजकञ+ड रु. 


अ+७बञ+कञ+ड रु. 
अ+ब-+९७ क+ड रु. 
अ+ब-नक-+२ ड रु. 


A+ A+ wont डं 


२६, रुपये हैं उत्तर 


रीत ३ : भास्कराचार्यांची रीत. रत्नसंख्या ८, १०, १०० व ५. दानसंख्या १ व मनुष्यसंख्या ४. 


. ८-४ % १3४, १०-४>% १5६, १००-४१८१ 
ह्या वाक्या राहिल्या. आतां इष्ट संख्या ९६ धरली तर 


मिश्रव्यवहार (रास) सूत्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


Se Nae eee 


[ ६७ 


माणकाची किमत र = २४, नीळाची किमत = = १६, 
मोत्याची किमत = = १, व हिऱ्याची किमत ९६ हें उत्तर. 


किवा वाक्यांचा गणाकार करून ४१८६ १८ ९६% १3२३०४ होतात. यास वाक्यांनी 
भागन ५७६, ३८४, २४, २३०४ येतात. रत्नांच्या किमती याच प्रमाणांत होतील व 
मोत्याची किमत १ रु. धरल्यास त्या किमती अनुक्रमे २४, १६, १, ९६ अशा होतील 


सुत्र: शुद्ध सोच्याचें वजन काढणें. 


इलोक १०१ 


सुवर्णवर्णाहतियोगराशौ । स्वर्णक्यभक्ते कनकंक्यवर्ण: ।। 
ant भवेच्छोधितहेमभकते । वर्णोद्धते शोधित हेमसंख्या N १०१ ॥ 
अर्थ: (दोन प्रकारचें किवा अनेक प्रकारचें सोनें मिश्र केल्यास मिश्रणाचा कस व वजन 
पुढीलप्रमाणें मिळतें. ) प्रत्येक प्रकारच्या सोच्यास त्याच्या कसानें गुणावे. गुणाकारांची 
बेरीज करून एकूण सुवर्णाच्या वजनानें भागावें म्हणजे मिश्रणाचा कस मिळतो. शोधित 
सुवर्णानें भागल्यास शुद्ध सोन्याचा कस येतो व कसानें भागल्यास शुद्ध सोन्याचें वजन 


मिळतें. 
स्पष्टीकरण : मिश्र सोन्याचा कस क्ष धरल्यास व एकूण वजन य मासे धरल्यास, 
क्षय = क्ष,य, + AW, + क्षय, + ...... हा नियम लागेल. 


यांत उजवी बाजू ठाऊक आहे व एकूण य ठाऊक आहे. 
क्षय; + क्षय + ...... 
= - . 
हा मिश्रणाचा कस मिळाला. जर शुद्ध सोन्याचा कस पाहिजे असेल तर वरील बेरजेस 
शुद्ध सोन्याच्या वजनानें भागावें. म्हणजे 

माया य नल दा, : 
+133 a 5 = वर्ण (शुद्ध सोन्याचा) 

या उलट शुद्ध सोन्याचा कस ठाऊक असल्यास वजन काढण्यासाठी 


म्हणून क्ष = हा वर्ण आला, (वर्ण कस) 


क्ष = 


q = रहर = सोन्याचे वजन. 
उदाहरण 
इलोक १०२ 


विइवार्करुद्रदशवणंसुवर्णमाषाः । दिग्वेदलोचनयगप्रमिताः क्रमेण ॥ 
आर्वाततेषु वद तेषु सुवर्णवणंः । तुर्णं सुवर्णगणितज्ञ वणिग्भवेत्कः ॥ १०२॥ 


६८ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


FSS TIGNES Ea 


अर्थ : १३ कसांचें १० मासे, १२ कसांचे ४ मासे, ११ HAA २ मासे व १० कसांचे ४ मासे, 
हीं सर्वे चार प्रकारची सोनें, एकत्र वितळविलीं असतां मिश्रणाचा कस काय होईल ? हें 
२० मासे सोनें शुद्ध HS असतां फक्त १६ मासे भरतें तर त्या शोधित सुवर्णाचा कस 
काय? जर मिश्च सोनें शुद्ध केल्यावर त्याला १६ कस लागतो, तर सोन्याचे वजन 
काय होईल ? 

स्पष्टीकरण : वरील सूत्राने, 


ेन्याचा वर्ण = १०१२ हरा A _ २४ 
मिश्र सोन्याचा वर्ण = स SS E E S 


१० t8 FREY र 
अर्थात्‌ तारतम्याने मिश्रणाचा कस १३ व १० यांचे दरम्यान असणार हें उघड आहे. 
मिश्रणाचा कस ही एक प्रकारची सरासरीच आहे. शुद्ध सोन्याचा कस अर्थात्‌ कुठल्याही 
प्रकारच्या सोन्यापेक्षां अधिक असणार. ४ मासे हीण जळून १६ मासे शुद्ध सोनें राहिलें 


>: 
\ 
२ 


0 


२८४० 


तर शुद्ध सुवर्णाचा वर्ण = ` p १५ आला. तसेंच शुद्ध सोन्याचा (वर्ण) कस १६ 
द T १६ 
ल्य २४० are <5 sud MEA ~~ 
झाल्यास वजन = ese १५ मासे हें उत्तर येते. येथें ५ मासे हीण जळून गेलें. 


सुत्र : मिश्रणाचा कस व कांहीं भागांचे कस ठाऊक असल्यास अज्ञात कस (वजन ठाऊक 
असतां) काढणें. 


_ इलोक १०३ 


स्वर्णेक्यनिध्नाद्यु तिजातवर्णात्‌ । सुवर्णतद्वणवधक्यहीनात्‌ N 
अज्ञातवर्णारिनजसंख्ययाप्तम्‌ | अज्ञातवर्णस्प भवेत्प्रमाणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अर्थ : मिश्रित सोन्याच्या कसास एकूण सोन्याच्या वजनानें गुणावें. त्यांतून ज्या सोन्यांचे कस 
व वजनें ठाऊक आहेत त्यांच्या गुणाकारांची बेरीज वजा करावो. वाकोस अज्ञात कसाच्या 
सुवर्णभारानें भागावें म्हणजे त्याचा कस मिळतो. 
स्पष्टीकरण; वरील रीत ही इलोक १०१ च्या सूत्राचोच निराळी आवृत्ति आहे. जर 
य वजनाच्या सोन्याचा कस क्ष असेल व क्ष, य+; क्षर, य, इत्यादी यांना पूर्वीचेच अर्थ 
असतील तर चार प्रकारचीं सुवर्ण मिश्र असल्यास, 
क्षय -क्ष,य, - AT - क्षय, = ayy. 
क्षय -क्ष,य,-क्षऱ्यः- क्षय 
ay, 


a= ३ हैं सूत्र सिद्ध झालें. 


उदाहरण 
इलोक १०४ 
दशेशवर्णा वसुनेत्रमाषा । अज्ञातवर्णस्य षडेतदेक्ये । 
जातं सखे हादशक सुवर्णम्‌ । अज्ञातवर्णस्य वद प्रमाणाम्‌ ॥ १०४ N 


मिश्र्यवहार (रास) सूत्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


= Fr a hoig 


a 
3 
i 
| 


अर्थ : १० HAA ८ मासे, ११ कसांचे २ मासे, व अज्ञात कसांचे ६ मासे यांच्या मिश्रणाचा 
कस १२ लागल्यास, ६ मासे सोन्याचा कस काय? वरील सूत्राने 
९ १४ १७ ००१० ९९:१० YR _ १७२3१०२ 000 


अज्ञातवण रू त्‌ = ६ = द्‌ T 


सूत्र : मिश्र कसाच्या सोन्यांतील विशिष्ट कसाच्या सोन्याचें वजन काढणें. 


इलोक १०५ अ 
स्वर्णेक्यनिध्नो युतिजातवर्ण: । स्वर्णघनवर्णेक्यवियोजितोऽसो | 
अहेमवर्णाग्तिजयोगवणं । विठलेषभक्तो$विदिताग्निजं स्यात्‌ ॥१०५ अ॥ 
अर्थ ; मिश्रणाच्या कसाने ज्ञात कसाँच्या सुवर्णमानास गुणावें. त्यांतून ज्ञात सुवर्णे व त्यांचे 
कस यांच्या गुणाकारांची बेरीज वजा द्यावी व बाकीस अज्ञात सोन्याचा कस व मिश्र 
कस यांच्या फरकानें भागावें म्हणजे अज्ञाताचें वजन समजतें. 
स्पष्टीकरण: समजा तीन सोन्यांचे कस क्ष), क्ष,, क्ष, आहेत व मिश्रवर्ण क्ष आहे व वजनें 
Ap य, व अज्ञाताचें य आहे. तर 
क्ष(य,+यर+य) = क्षय, +क्षतयर+क्ष,य 
य (क्ष,-क्ष) =A (य,+ यर) -क्ष;य,-क्ष,यः, हैं सूत्र सिद्ध. 


उदाहरण 
इलोक १०५ 
दशेद्रवर्णा गुणचन्द्रमाषा: । किञ्चित्तथा घोडशकस्य तेषाम्‌ ॥ 
जातं युतो द्रादशक सुवणम्‌ । कतीह ते षोडशवर्णमाषाः ॥ १०५ N 
(कांहीं शब्दांचे अर्थ : इंद्र = १४, गुण= ३, चंद्र=१, माष=मासे (वजन), 
कति =किती ? ) 
अथे : १० कसांचे ३ मासे व १४ कसांचे एक मासा एवढ्या सोन्यांत १६ कसांचें कांहीं सोनें 
मिसळले. मिश्रणाचा कस १२ झाल्यास १६ कसांचें सोनें किती ? 
स्पष्टीकरण : १ ली रीत : 
आपण प्रत्येक प्रकारचे सोनें १२ कसांच्या सोन्यांत रूपांतरित करू. 


म्हणून, १० कसांचे ३ मासे सोनें 


१२ कसांचे २- मासे सोनें ( कच्चे ३० ). 


१४ कसाचे १ मासा सोनें 


~ U ~ ~ ~ 
१२ कसाचे द म ( कच्चे १४). 
“. बेरीज करून, पहिलें ४ मासे सोनें = १२ कसाचे ३ मासे सोनें. 
३ 


७० ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ne PRERENDER 


5 
H 
| 


अर्थात १२ कसाच्या सोन्यांत | मासा इतकी घट आली. ही घट १६ कसाँचे सोनें 
मिसळून नाहींशीं केली पाहिजे. आतां 

१६ कसांचा १ मासा = १२ कपांवे $ मासे. (कच्चे १६ ). 
म्हणजे १६ कपाँचा १ मासा, १२ कांच्या १ माशांत, 2 
आपणांस तितकीच घट भरून काढणें आहे. म्हणून १६ कसांचें १ मासा सोनें घ्यावें. 


मासा वाढावा करतो. 


टीप : कच्चे म्हणजे कस व वजन ( तोळे किवा मासे ) यांचा गुणाकार. 
२ री रीत : समजा, १६ कसांचे क्ष मासे सोनें घेतलें, तर वितळण्यापूर्वी व नंतर कच्चे 
सारखेच होणार. 
१०५३+ १४११ + १६ क्ष = १२ (34748 ) 
VV FMEA = ४८ + १२ क्ष. .. ४ क्ष = ४ म्हणजच क्ष = १ 
अर्थात्‌ १६ कसांचे सोनें १ मासा, हे उत्तर 
सुवर्णेवर्णाहतियोगः 
aia 
वजन » कस अशा सर्व गुणाकारांची बेरीज 
एकूण वजन. 
| अज्ञात Was वजन क्ष मासे धरून व वरील सूत्र लावून 
| शवक २0४११ ल. yp eee eee: 
| ४ जक्ष 
| “. क्ष = १. ही रीत पहिल्या रीतीप्रमाणेंच आहे. 


भास्क्रराचायच सूत्र : मिश्चवर्ण : = 


अर्थ : एकत्रित सोन्याचा कस = 


सूत्र : मिश्रणांतल्या सोन्यांचीं वजनें काढणें. 
श्लोक १०६ 

साध्येनोनो 5 तल्पवर्णो विधेय: | साध्यो वर्णः स्वल्पवर्गोनितश्च ॥ 
इष्टक्षुण्णे शेषके स्वर्ण माने । स्यातां स्वल्पानल्पयोवर्णयोस्ते ॥ १०६॥ 


१ अर्थ : सर्वांत मोठ्या कसांतून मिश्र कस वजा द्यावा. मिश्रकसांतून लहाना कस वजा द्यावा. ज्या 
| वाक्या राहतील त्यांना इष्टसंख्येनें गुणावें म्हणजे अनुक्रमे लहान व मोठ्या कसाच्या 
सोन्याचीं asa मिळतात. 


स्पष्टीकरण : समजा क्ष,, A, (क्ष, > क्ष, ) अशा कसांचीं अज्ञात वजनाचीं सुवर्ण मिश्र 
| केली असतां कस क्ष लागला व एकूण वजन य आहे. तर य,, A, वजनें असल्यास 
१ क्षय; + aa, = क्ष (य, + यर). 


.. य, (क्ष, - क्ष) = य? (क्ष -क्षर) 

- य भे भेर यहा क च्या प्रमाणांत वय, हा क्ष, - क्ष 
यर क्ष,-क्ष 

या प्रमाणांत आहे. एकूण वजन य = य, + यर हे क्ष, - क्षर च्या प्रमाणांत आहे 


मिश्रव्यवहार (रास) सूत्र [ ७१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


उदाहरण 
इलोक १०७ अ 


हाटकगुटिके षोडशदशवर्ण तद्युतौ सखे जातम्‌ | 
हादशवणंसुवणं ब्रूहि तयोः स्वर्णमाने मे ॥ १०७ (अ)॥ 
अर्थ : हे मित्रा, सोन्याच्या दोन गोळया अनुक्रमे १६ व १० कसांच्या असून त्यांच्या मिश्रणाचा 
कस १२ लागतो. तर गोळ्यांचीं वजनें किती ? 
समजा मिश्रणाचें वजन य मासे आहे, तर 


१६-१० ३ "हज a 
म्हणजे मोठ्या व लहान कसांची सुवर्ण १: २ या प्रमाणांत मिसळलीं तर मिश्रणाचा 
कस १२ येतो. वरील स्पष्टीकरणांत बीजगणितांतील योगाचा (componendo ) 
नियम लावला आहे. 


सुत्र : दिलेल्या वस्तुसंग्रहांतूत विशिष्ट संख्येइतक्या वस्तु दर वेळीं घेऊन त्यांचे संयोग 
(combinations ) केल्यास किती संयोग होतील तें काढणें. 


इलोक १०७ ब, १०८ व १०९ 
एकाद्येकोत्तरा अंका व्यस्ता भाज्या: AAAA: । 
परः पूर्वण संगुण्यस्तत्परस्तेन तेन च ॥१०७॥ 
एकद्वित्र्यादिभेदाः स्युरिदं साधारणं स्मृतम्‌ । 
छन्दर्चित््यृत्तरे छन्दस्युपयोगो seq तद्विदाम्‌ ॥ १०८॥ 


मूषावहन भेदादो खण्डमेरो च शिल्पके । 
१ वद्यक रसभेदीय तन्नोक्त विस्तृतेभयात्‌ ॥ १०९ ॥ 


| अथ : एकापुढे एक असे एकानें वाढते अंक उलट क्रमाने, वस्तुसंग्रहांकापासून सुरू करून लिहावे 
j त्याना अनुक्रम १, २, ३, .... इत्यादींनी भागावे. अशा संयोगांकाइतक्र्या अपूर्णांकांचा 
गुणाकार दुसऱ्यास पहिल्यानें, त्या पुढच्यास दुसऱ्या व पहिल्याच्या गुणाकारानें याप्रमाणें 


£ गुणाकार गुणून मांडावा म्हणजे संयोगफल येतें. किवा संग्रहांकापासून एकोन करून 
: जितक्या वस्तु संयोगांत हव्यातितक्या अंकांचा गुणाकार करावा. त्याला एकादि एकवृद्धि 
3 अशा तितक्याच संख्यांच्या गुणाकारानें भागावें म्हणजे संयोगफल येतें. एक वस्तु, दोन 


वस्तु, तीन वस्तु संयोगांत घेण्यासाठीं हाच नियम सर्वसाधारणपणे लागतो. 


७२ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


का “rn s 


P ERE LTA RIDOETATAOL य. L 


RTO ROS 


दिलेल्या अक्षरप्रकारांतून निरनिराळे किती छंद होतील तें जाणण्यासाठी छंदोरचना- 
कारांना याचा उपयोग आहे. खिडक्या किवा गवाक्षें यांचे भेद, खंडमेरू प्रकरणी, 
शिल्पक्षास्त्र, वैद्यक, रसभेद (मात्रांचे प्रकार) यांत या सूत्राचे उपयोग आहेत ते विस्तार- 
भयास्तव सांगितले नाहींत. न 


स्पष्टीकरण : दिलेल्या वस्तूंची संख्या न असून मेल किवा संयोग करतांना र वस्तु ग्राह्म 
असतील तर आधुनिक वीजगणिताचें सूत्र असें आहे 


; a 

संयोगफल = 
à IRT Pr iz 

यालाच नवीन चिन्ह ( ) असें वापरलें जातें. भास्करीय सूत्राप्रमाणें. 


(5 (C=, C) दवा 


` 


-wW 


याप्रमाणें संयोगफले मिळतात. सूत्राची फक्त पहिली ओळ अस्पष्ट अर्थाची आहे 
एकाद्येकोत्तरा अंकाः म्हणजे एकापेक्षां एक वरचढ अंक घ्यावे व ते उलट क्रमानें लि 
असें म्हटलें आहे. पण ते कुठून कुठपर्यंत घ्यावे यावददळ निश्चित निर्देश नाहीं 


उदाहरण १ 


इहलोक ११० 


प्रस्तारे मित्र गायत्र्याः स्युः पादे व्यक्तयः कति । 
एकादिगुरवश्चाशु कथ्यतां तत्पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११० ॥ 


अर्थ : हे मित्रा, गायत्री छंदाच्या चतुर्थ चरणांत ६ अक्षरें असतात. त्यात १ गुरु, २ गुरु, ३ गुरु 
असे प्रकार घेतल्यास प्रत्येक प्रकारचे छंद (संयोग) किती? 
चतुथं चरणांत ६ लघु अक्षरे असतील तर संयोग लललललल असा १ च होईल 
एक गरु व पांच OF यांनीं चरण बनला असेल तर तसे ६ संयोग पुढे दाखविल्याप्रमाणे 
होतील. (ल = लघु, ग = गुरु ) 


१ गललललल, २ लगलललल, ३ ललगललल, 
४ लललगलल, ५ ललललगल, ६ लललललग. 
याच पद्धतीनें चरणांत २ गरु व ४ लघु असतील तर मेळ किवा संयोग एकूण १५ होतील. 


स्पष्टीकरण: वरील रीतीनें १ गुरु अक्षर असणाऱया छदाचा सख्या 


व्यस्त त्रेराशिक सूत्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


रं sai = 10000 क A 
२ गुरु अक्षरें असणार्‍या छंदाँचो सख्या CA र १६ 
S CE 
३ १? i GE (RARE 
६ aio रच 
Yop n g K Ew. 
द्‌ CD ge cet _ द्‌ 
५ ,, ” 2) ©) = ११८२ १८३ ?८४ १८५ 
र S ५५५४५३५२५१ _ 
सव ,, ” ” ©) = १% १२८ ३४५६ त 
गते a a! 
नवीन पद्धतींतलें सूत्र (१)= =~ ३ 
द्‌ q र र! (न-र)! 
यांत न! म्हणजे क्रमगुणाकार १ XR १८३ >............ > न. 


कर द्‌ द्‌ 
mame) =) OO. (६): (०) 
x २ प्‌ 2 र्न 0 
या चिन्हामुळे बरेंच वायां जाणारें लेखन वाचते. 
C) चा अर्थ असा कीं चरण सवे लघूंचा बनलेला आहे व असा १ च संयोग आहे. हैं 
0 


शब्दांत सांगितलें नाहीं इतकेंच. 
म्हणून एकूण चरण प्रकार १ + ६ + १५ न २०५ १५ + ६+ १ = ६४ = २ 


वरील नियमाप्रमाणे CS I- O Q) AFO rooe +) = 


असेच चार चरणांचे लघुगुरु भेद केल्यास ६४ x ६४ X ६४ X ६४- १६७७७२१६ 
इतके प्रकार होतील. ( प्रस्तारे = मांडणी केल्यास). 


उदाहरण २ 


इलोक १११ 


७४ ] 


एकद्वित्र्यादिमूषा वहनमितिमहो ब्रूहि मे भमिभतं 

हम्य रम्य 5ष्टमूष चतुरविरचितेजलक्ष्णशालाविशाले ॥ 
एकद्वित्र्यादियुक्त्या मधुरकटुकषायाम्लकक्षार तिक्‍ते: 
एकस्मिन्षड्रस: स्युर्गणक कति वद व्यंजने व्यक्तिभेदा: ॥ १११॥ 


लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


SR . 


TIRES 


अथ : एका राजाच्या रम्य अशा राजवाड्यास आठ दरवाजे होते. त्या राजवाड्यात चतुर 


अभियांत्रिकांनीं (इंजिनियरांनीं) गुळगुळीत व मोठे चौक बांधले होते. वारा येण्यासाठी 
जर १ दरवाजा, २ दरवाजे, ३ दरवाजे याप्रमाणें उघडले तर एकण पवनप्रकार किती 
होतील ? तसेंच गोड, कडू, तुरट, आंवट, खारट व तिखट यांपैकीं १, र्‌, क बयः 
रस एकत्र करून चटण्यांचे प्रकार किती होतील तें, हे गणका, सांग. 


स्पष्टीकरण : वरील संयोगनियमातें. 


|) ४ ($) @ ee ae ©) आणि (>) इतके प्रकार संभवतात. 
ate (=) O are 
(2) 5 (९) = ६३ आणि (ई) = ७० 


एकूण प्रकार २1 १६२५६११२७० = २५६ = २°. 
दुसऱ्या उदाहरणांत, ११० व्या इलोकाप्रमाणेंच, २ + १२ + ३० + २० = ६४ = २१ 
इतके चटण्यांचे प्रकार होतील 


-9 
N 


प्रकरण २५ अ 


खंडमेरु 


भास्कराचार्यानें खंडमेरूचा उल्लेख केला आहे. हा खंडमेरु प्राचीन गणितज्ञांना माहीत 
होता. पिगलाचार्यानें छंदोरचनेंत याचा उपयोग केला आहे. आधुनिक काळीं हा पास्कलचा 
त्रिकोण या संज्ञेने ओळखला जातो. त्यांत प्रत्येक ओळीचा संबंध पुढील ओळीशीं असतो. 
न्यूटनच्या द्विपद सिद्धातांतले अंकीय गुणक प्रत्येक ओळीत मांडले जातात. सोबतची 
पास्कल त्रिकोण आकृति १ पाहा. 


या त्रिकोणाच्या पहिल्या ओळींत (A+A) 


Apa)’ ! e 
wo he याचा ० घात केल्यास त्यांत क्ष,अ यांचे 
oe ay गुणक ० होतील हैं सांगितलें आहे. दुसर्‍या 
क्ष--अ 5 हे 

(a+a)* ओळींत (क्ष+अ) ' अंकीय गुणक १, १ असे 
(a+a)* आहेत. तिसर्‍या ओळींत (a+a)? 
i =क्ष + रक्षअ + यः! यांत अंकीय गुणक 


आकृती १ १, २, १ आहेत. (A+A) यांत १,३, ३, १ हे 
अंकीय गुणक क्ष”, क्ष*अ, क्षअ!, अ यांचे समजावें. त्याचप्रमाणें पुढील ओळींचें समजावें. 


मिश्रव्यवहार (रास) सूत्र [ ७५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


E RSE 


मागील आकृतीची गंमत अशी आहे कीं चोथ्या ओळींतले अंक तिसर्‍या ओळीवरून 
मिळतात. उदाहरणार्थ चौथ्या ओळींतला पहिला अंक १ आहे. पुढील अंक ३ हा त्याच्या 
डोक्यावरील २ व दोहोंच्या डावे बाजूचा १ यांची बेरीज आहे. (त्याच ओळींतला) 
तिसरा अंक हा त्याच्या डोक्यावरील १ व डावे वाजूचा २ यांच्या ALS बनला आहे 
सातव्या ओळींतला २० हा अंक त्यांच्या डोक्यावरील १० व १० च्या डावे बाजूचे १० 
च्या बेरजेनें झाले आहेत. त्याचें मुळातील सूत्र 


ASR 
खड मेरू न्‌ न न+१७ + __ ~ 
i = हें आहे. 
२ र्‌ र- १ र्‌ 


भास्कराच्या काळीं हा मेरु त्रिकोण रूपानें न लिहितां 
मेरूप्रमाणें लिहीत. (सोबतची आकृति २ पहा). हा मेरु. 
पास्कल त्रिकोणाप्रमाणे पाहिजे तितका वाढवितां येतो 
आकृती २ विशेष म्हणजे हा खंडमेरु ब्रह्मगृप्तास माहीत होता. 


प्रकरण २६ 
श्रेढीव्यवहार 


या प्रकरणांत नियमबद्ध अंकांची Afs ( सोपान ) असेल तर त्यांचें संकलन करण्याचे 
नियम सांगितले आहेत. 


इलोक ११२ 


सेकपदघ्नपदार्धमथेका- | द्यंकयुतिः किल संकलिताख्या ॥ 
सा fada पदेन विनिघ्नो । स्थात्‌ fagat खलु संकलितेक्यम्‌ ॥११२॥ 


अर्थ : (पद = संख्याची संख्या, संकलित = एकादि अंकांची बेरीज). 
१ पासून प्रारंभ होणाऱ्या १२३+ ४ ........ अशा न संख्यांची बेरीज 


न हु 
(न + १) > = या सूत्ताने मिळते. तिला संकलित म्हणतात. 


तसेंच हीं संकलितें १ + ३ + ६+ १० + ... अशा न पदांची बेरीज किती ? | 
संकलितास (न + २) यांनीं गुणून तीननें भागावें म्हणजे संकलितैक्य मिळतें. f 
ax (A+ १) 2 (न+२) । 


त्याचें सूत्र 
२» ३ 


असे आहे. 


७६ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


उदाहरण 


लोक ११३ 


एकादीनां नवांतानां पृथक्‌ संकलितानि मे । 
तेषां संकलितेक्यानि प्रचक्ष्व गणक द्रुतम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अर्थ : एकपासून नऊपर्यंतच्या संख्यांची वेरीज काय ? 


तसेंच 2+ (242) + (PHAR) HA oree + (EIE? Hee +९ ) 
या नऊ संकलितांची वेरीज काय ? हे गणका, हँ तू सत्वर सांग. 


(९--१) ९ 


स्पष्टीकरण : सूत्राप्रमाणे, संकलित = - = ४५ 
z ८७.० E 
सकालतक्य = se = 24 > ११ = १६५. 
n (n Je 11) 


नवीन बीजगणितांत याला 5 7 व — म्हणतात. या चिन्हाचे नांव सिग्मा 


M 


9 

असें आहे. यांतला पहिला सिग्मा ही गणितश्रेढि आहे. दुसराही श्रेढीचाच प्रकार आहे. 
येथें गणितश्रेढींतील संख्यांचा नियम सिद्ध करूं. 

समजा आदिधन (प्रथमपद) अ आहे. चय म्हणजे (कोणतेही पद-पुर्वेपद) हें ब इतकें 

आहे आणि गच्छ = पदसंख्या न आहे. तर न पदांची बेरीज किती ? 

जर वेरीजस = At (अ+ ब) + (अरब) ॐ .. 

तसेंच अंत्यधन जर त मानलें तर Ale त+(त-ब) + (त-२ ब) +..-अशी होईल. 
स=्तञ+(त-ब)7+(त-रब)ञ+-..+(त-न-१ब) (२) 

समीकरणें (१) व (२) यांच्या बेरजेनें, 

२ स= (अनत) 5 (अत) + (ata) +..-च वेळां. 


= न (अत) .. स= = (अत). 


a(a+ 2) 
amas 


जर आदिधन १ व अंत्यधन न असेल, तर स = हें सूत्र सिद्ध, 


संकलितैक्याच्या सारणीसाठीं जुन्या पद्धतींत प्रथम वर्गेक्य (27) व घनैक्य (59 * ) 
या सूत्रांचा वापर करावा लागतो. पण गणितीय उद्गमन पद्धती वापरली 
(mathematical induction) तर त्यांचीही जरुरी राहात नाहीं. संकलिताचे सूत्रच 


गृहीत धरल्यास चालतें. 


न्‌(न+१) (न २) 


< 
S 


समजा १+ (१--२) + (१+२+ ३) H.a पदापर्यंत = 


हें न = म यासाठी सत्य आहे, तर 

म(म-१) म(म--१)(म--२) 
EARN) २००० + ie = ह - 
यांत म ऐवजीं उजव्या बाजूस म+ १ लिहिल्यास, म्हणजे A+ १ पदांची बेरीज केल्यास, 


(स+ १) (स+२) (म+३) 


ती बेरीज 5 - इतकी आली पाहिजे. 
Peet tot 054 8 EU ५० 5 OER) यांची किमतही 


तितकीच झाली पाहिजे. ही बेरीज ? (a+ UATE 4 (म--१) (म--२) 


२ 


इतकी 


होईल म्हणजेच (SRS) «(= +? )= (A+ १) (म+२) (a+ ३) 
२ 3 g 

आतां हैं सूत्र म- १, म=२, म=३ यांसाठी सत्य आहे. आणि जर तें म च्या 

कोणत्याही किमतीसाठीं सत्य असेल तर वरील विवेचनावरून म+ १ यासाठीही सत्य 

असलेच पाहिजे म्हणजेच म च्या सब पूर्णाकी किमतींसाठीं हे सूत्र सत्य आहे. 


सुत्र : वगेक्य म्हणजे HR HI +४२ + 


PRE GRIST 0 A pase अशा वर्गांची बेरीज. यालाच कृतियोग 
असेंही म्हणतात. तसेंच ११ +२२ +३ +-.......... यांच्या बेरजेस घनेक्प किवा घनयोग 
म्हणतात. 

इलोक ११४ 


द्विघ्नपदं gad त्रिविभक्तम्‌ । संकलितेन हतं कृतियोग: ॥ 
संकलितस्य कृतेः सममेका- । यंकघनक्यमुदाहूतमाद्येः ॥ ११४ ॥ 


अथ : वरगक्यांत जितकी पदसंख्या असेल तिच्या दुप्पटींत एक मिळवून त्यास ३ नें भागावें व 


येणाऱ्या भागास संकलितानें गुणावें म्हणजे वर्गाची बेरीज येते. तसेच एकादि संकलिताचा 
वर्ग केल्यास एकादि घनांची बेरीज येते. 


त्पष्टीकरण ११५२२-४३२३. ...... न = (१+ १) (रेन १ ) हे अनय eens. | 
द्‌ Í 

TET (१७९०4२० ......... न = न (न1 १) : 2 i 

7 = = (KRR) ० | 

a लीलावती p 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative E 


श्रेढीव्यवहार 


या सूत्राची सिद्धि गणितीय उद्गमन पद्धतीनें पुढीलप्रमाणें, 
(१) समजा, वर्गेक्य सूत्र न = म पदांसाठीं सत्य आहे 
a (a+?) (२म- १) 


तर १-1 २१ ।......: स = 


< 
५ 


यांत उजव्या वाजूस म age म- १ लिहिल्यास वेरीज A+ १ पदांची होईल व ती 


Gt?) (मर) (२७०३) 0 a > 
न्न न इतकी होईल. तसेंच डाव्या वाजूस मन १ पदे 


N OS 


ज ११-२१--३२-..... न-सरै-- (सन १)? इतकी होईल, म्हणजेच 


oy 


A+ १ (A+ १) (म+२) (रम+३ 

(मन १) atataj १) (मज) (२स-+ ३) 
च द्‌ 

वर्गेक्याचे सूत्र जर न=म या किमतीस सत्य असेल तर न=म+ १ यासाठीही तें सत्य आहे. 


सोडवून बेरीज = 


z% ? 2 > त्र ~ रै 26४१८७ ` 

पण ११--२१--३२-०१४. आणि gai क 
म्हणून न = ३ लाही सूत्र सत्य आहे 
n न र ४, ५, ६ वगेरे सवं पूर्णाकी किमतींसाठीं सत्य आहे 
(2) समजा घनैक्य सूत्र न = म या किमतीसाठीं सत्य आहे, तर 

मः (a+2)* 

¥ र 

आतां उजव्या वाजूस म AES म--१ घातल्यास, म्हणजे पदसंख्या मञ+ १ केल्यास, 
KEER) 


१+२ +३ tot स^ = 


बेरीज 
x 
डावे बाजूस बेरीज = १३+२*+ ३ य... + मः + (स-+ १) 
२ + 2 A+ 2 
= 401000 अ. 00 00. UY apaa) 
% ४ 
(म+१)१ (मस २)? 
१ १, 
म्हणून जर सूत्र न=म साठीं सत्य असेल, तर ते स १ साठींही सत्य आहे. 


> ae IP ESKEYS 
आता म--३-घेतले R ॐ २२ = २९ व सतपा ला 2. 


म्हणून म = ३ यासाठीं सूत्र बरोबर आहे. वरील सिद्धन्तानें तें ४, ५, ६ वगेरे सर्व 
पूर्णाकी किमतीसाठीं सत्य आहे. ही सूत्रसिद्धि झाली. वाचकांच्या लक्षांत येईल कीं 
“गणितीय उद्गमन * पद्धति ही सोयीस्कर आहे. हल्लीं पुर्णाकांचे गुणधर्म सिद्ध करण्यास 
हीच पद्धत वापरण्याची प्रथा आहे. 

[ ७९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


सुत्र : गणितश्रेढीच्या कांहीं पदांची बेरीज काढण्याचे सूत्र 
इलोक ११५ 
व्पेकपदघ्चयो म्‌खयुक्स्यादन्स्यधनम्‌ मुखयुग्दलितं तम्‌ । 
मध्यधनं पदसंगुणितं तत्सर्वधनं गणितं च तदुक्तम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अर्थं : (पद = अंकांची संख्या, चय = गणितश्रेढीच्या कोठल्याही पदांतील व तत्पूर्वं पदांतील 


फरक; मख = पहिलें पद; अन्त्यधन = शेवटचें पद; मध्यधन = मधलें पद; सर्वधन = 
बेरीज.) पदसंख्येंतून एक उणा करून त्यास चयानें गुणून आदिधन मिळविलें म्हणजे 
अंत्यधन येतें. [1 = 2 + (n—1) १] 


a+ | 
अंत्यधन व आदिधन यांच्या बेरजेस २ नें भागले म्हणजे मध्यधन m येते [m= oe 


मध्यधनास पदसंख्येंनें गुणलें म्हणजे सवंधन येतें. [ = —(a +! )| 


नवीन बीजगणितांत मध्परधनास विशेष महत्त्व नाहीं. 


स्पष्टीकरण : कोठल्याही गणितश्रेढींत आदिधन व अंत्यधन यांची बेरीज, तसेंच दुसर्‍या व 


शेवटून दुसऱया, तिसऱ्या व शेवटून तिसऱ्या वगैरे पदांची बेरीज समान असते. आणि 
मध्यधन असल्यास तें या बेरजेच्या अधे असतें. गणितश्रेढीच्या न पदांच्या बेरजेचे सूत्र 
११३ इलोकावरील स्पष्टीकरणांत सिद्ध केलें आहेच. 


उदाहरण १ 


इलोक ११६ 


तेषामेव च वर्गेक्यं घनेक्यं च वद ZAR । 
कृतिसंकलना-मार्गे कुशला यदि ते मति: ॥। ११६॥ 


अर्थ : पुर्वीच्या उदाहरणांत जे अंक सांगितले (१ ते ९) यांचे वर्गेक्य व घनेक्य, जर तुला 


स्पष्टीकरण : सूत्राप्रमाणें awag = 2” १° % १%. 


संकलन व AMA सूत्र ठाऊक असेल तर, सांग. 


द्‌ = XEN 


९X१० R 
घनेक्य = ( ) = ४५२ = २०२५ हे उत्तर, 


८० ] छीलाबती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


२. 


2 उदाहरण 2 
इलोक ११७ 


आदि: सप्त चयः पंच गच्छोषष्टो यत्र तत्र मे । 
सध्यान्त्यधन-संख्ये के वद सर्वधनं च किम्‌ ॥ ११७॥ 
अर्थ : (गणितश्रेढीचें) प्रथम पद ७, अंतर ५, पदसंख्या ८ असतील तर मध्यधन, अंत्यधन व 
सवंधन सांग. 
स्पष्टीकरण : सूत्राप्रमाणें, 
अंत्यधन = (गच्छ-१) ७ x चय + आदिधन = ७ > ५ + ७ = ४२ 


ठ आदि + अंत्य NTT A 
मध्यधन - ( eee ) a सर = यथ मध्यधन श्रेढीचें पद नाहीं. 
{धन गच्छ ध्य CF 
सर्वे = गच्छ » मध्यधन = ८% = १९६. 
= र 
उदाहरण ३ 


इलोक ११८ 
आद्ये दिने द्रम्मचतुष्टयं यो । दत्वा दिनभ्यो5नुदिनं प्रवृत्त; ॥ 
दातुं सख पंच-चयेन पक्षे । द्रम्मा वद द्राक्कति तेन दत्ता: ॥ ११८ ॥ 
अर्थ : एका गृहस्थाने पहिल्या दिवशीं ४ द्रम्म दान (ब्राह्मणास) दिलें. पुढें प्रत्येक दिवशीं ५ 
अधिक याप्रमाणें १५ दिवस तो दान देत होता. तर त्यानें एकूण किती द्रम्म दान दिलें? 
स्पष्टीकरण : येथें आदि = ४, चय = ५, गच्छ = १५. 


अंत्यवन = (१५-१) X4 +Y = ७४. 
CEOS 


मध्यधन = = ३९. 
R 
WATT = १५३९ = ५८५. 
नि SN 2 १५ 
नवीन पद्धतीनें, सर्वधन = 0 | ८+१४२५ | = 5 १७८ = ५८५ 


सुत्र : गणित श्रेढींत प्रथमपद (आदिधन) काढणे. 
इलोक ११९ 
गच्छहृते गणिते वदनं स्यात्‌ । व्येकपदघ्नचयाधंविहीन ॥ ११९ ॥ 


श्रेढीव्यवहार [८१ 
ली. ग.--६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


> पल 


à 


अर्थ : जर गणितश्रेढीचें प्रथम पद काढावयाचें असेल तर सवंधनास पदसंख्येनें म्हणजे गच्छाने 
भागावें. त्यांतून (गच्छ - १) यास चयार्धानें गुणून येणारी संख्या वजा करावी म्हणजे 
आदिधन मिळतें. 


स्पष्टीकरण: जर स॒ हे सर्वेधन असेल तर 


ल ग स॒ _ (न-१) च 
v= | ७ (न-१)च) ee At न 
अर्थात a = T UB) हें सूत्र सिद्ध झालें. 
उदाहरण 
इलोक १२० 


पंचाधिक शतं श्रेढीफल सप्तपदं किल । 
चयं त्रयं वयं विद्यो वदनं वद नंदत ॥ १२० N 


अथे : एका गणितश्रेढींत सवेधन १०५ आहे, गच्छ ७ आहे आणि चय ३ आहे. तर हे मुला 
श्रेढीचें आदिपद सांग. 


सूत्राप्रमाणे अ = teh _ १०३ 
= १५- ९ 55 ६. हैं उत्तर. 
सुत्र : गणितश्रेढींत चय (अंतर) काढणें. 
श्लोक १२१ 


गच्छहूतं धनमादिविहीनम्‌ । 
व्यकपदाधहत च चयः स्यात्‌ ॥ १२१७ 


a न त छ] गच्छ- ११ | 
अथ : सवधनास गच्छाने भागून त्यांतून प्रथम पद वजा द्यावे. उरलेल्यास (यी ) | 

यानें भागावें म्हणजे चय (वृद्धिसंख्या) मिळतो. | 
स्पष्टीकरण : पूर्वीचेंच सूत्र घेऊन 


ल्‌ 
S =| ett (i= 2) =]. es CEM | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


a 
----अ 


० ये न्‌ A 
“„ चय = वृद्धिसंस्या = “ज्ञ 51 या समीकरणाने सूत्र सिद्ध 


२ 
इलोक १२२ 


प्रथममगमदह्ना योजने यो जनेशः | 
तदनु ननु कया ऽसो ब्रूहि यातो 5ध्ववृद्धया ॥ 
अरिकरिहरणार्थ योजनानामञ्ीत्या । 
रिपुनगरमवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन्‌ ॥ १२२॥ 


अर्थ : शत्रूच्या हत्तींचें हरण करण्यासाठीं एक राजा पहिल्या दिवशीं २ योजनें, व नंतर प्रत्येक 
दिवशीं कांहीं जास्त योजनें या प्रमाणें ७ दिवसांत ८० योजनें चाळून गेला, तर हे 


धीमन्‌ (बुद्धिमान मुळा), त्यानें दर दिवशीं किती अधिक मार्ग कापला ? 
स्पष्टीकरण : या उदाहरणांत अध्ववृद्धि (जास्त केलेली चाळ) हा चय आहे. 
म्हणून वरील सूत्रानें 


CT र. 
७ : ७ न 22 
चय = Be a नम ak = SS es 
© ४६ 3 २१ ७ ७ 
R 


१ रि ड 
„ दररोज Ee योजनें इतका अधिक प्रवास, हें उत्तर. 
सुत्र : गणितश्रेढींत गच्छ म्हणजे पदसंख्या काढण्याचे सूत्र. 


इलोक १२३ 
श्रेढीफलादुत्तरलोचनघ्तात्‌ | चयार्ध॑वक्‍त्रांतरवर्गयुक्तात्‌ ॥ 
मूलं मुखोनं चयखंडयुक्तम्‌ । चयोध्दृतं गच्छमुदाहरन्ति ॥ १२३ N 


अथं : ( गणितश्रेढीच्या पदांची बेरीज दिली असतां व आदिपद आणि चय दिला असतां गच्छ 


काढणें ). येथें उत्तर म्हणजे चय. 


: as नल q > वेरजेचें 
रीत : सर्वंधनास चयाच्या दुपटीनें गुणावें. त्यांत (आदि = =) याचा वर्ग मिळवून वेरजेचें 


वर्गमूळ काढावें. त्यांतून आदि वजा करून चयार्घ मिळवावा. येणाऱ्या बेरजेस चयानें 


भागावें म्हणजे गच्छ येतो. 


श्रेढीव्यवहार्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्पष्टीकरण : आपणांस बेरीज म्हणजे सर्वेधन देऊन पदसंख्या काढणें आहे. 
सर्वंधनाचे सूत्र स = ह {रब + (नि — 2) =| असें आहे. 
न अव्यक्त धरल्यास हे समीकरण द्विघाताचें आहे. 
स ज्ञात असल्यास तें समीकरण aa न (२अ- च)-२ स=० असें होते. 
नवीन पद्धतीने सोडविल्यास 
—QH-a +t V (रअ-च)'+८सच 


कः = 


24 
- (a- =) +: / Ce +श्सच 
२ २ 
> aa 
आतां न हा अधिक व पूर्णांक आहे. म्हणून वर्गमूळ अधिक धरून 


de हच > (अ न) 


२ 


हैं सूत्र सिद्ध झालें. 
चच 


गणितश्रेढींत भास्कराचार्य ऋणचय संमत मानीत नाहीं. त्याचप्रमाणें गच्छ अधिकच 
असला पाहिजे, कारण प्रथमपदापूर्वी श्रेढींत पदें असत नाहींत. 


उदाहरण 
इलोक १२४ 


्रम्मत्रयं यः प्रथमेह्नि दत्त्वा । दातुं प्रवृत्तो द्विचयेन तेन ॥ 
शतत्रयं षष्ट्यधिकं द्विजेभ्यो । दत्तं किर्याद्धदिवसँवंदा 55 श ॥ १२४ ॥ 


अथे : पहिल्या दिवशीं तीन द्रम्म देऊन पुढें दर दिवशीं २ द्रम्म अधिक असें दान एका दात्यानें 
ब्राह्मणांस दिलें. तर एकूण दान ३६० द्रम्म झाल्यास तो दाता किती दिवस दान देत होता. 
स्पष्टीकरण : वर दिलेल्या सूत्राप्रमाणें, रस च = २ x २ x ३६० = 


= १४४०. 
CD = अर्थात्‌ (न- ३) = x. 


२ 7 
कै रसच जि-च' न्न | 
८ a मा न = ee | 
३८-२ _ ३६ š $ 
न) M H | | 
२ २ १८. हें उत्तर. न 

८४ ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


त त त 


BME ETAT TS 


— 


TT RE 


सूत्र: भूमितिश्रेढींत सर्वेधन काढण्याचे सत्र. 
इलोक १२५ 


विषमे गच्छे व्येके गुणकः स्थाप्यः समेऽधिते वर्ग: । 
गच्छक्षयांतमंत्यात्‌ व्यस्तं गृणवर्गजं लं यत्तत्‌ ॥ 
व्येकं व्येकगुणोद्धृतमादिगुणं स्यात्‌ गुणोत्तरे गणितम्‌ ngyn 
या ठिकाणीं भास्कराचार्यानीं प्रथम गुणोत्तराचा ' न ' घात ( गच्छाइतका ) कसा करावा 
याचें सूत्र सांगितळें आहे. [ पारिभाषिक शब्दांचे अर्थ : गच्छ = पदसंख्या, गुणोत्तर = 
पट (common ratio ), गुणक = ( भास्करीय अर्थानें ) विषम गच्छ - १, हा सम 
असतो. वर्ग = (भास्करीय अर्थानें) सम गच्छाचा अर्धा. ] | 
अथ : जर गच्छ विषम असेल तर त्यांतून १ व्रजा करून येणाऱ्या संख्येस गुणक संज्ञा द्यावी. 
गच्छ सम असल्यास त्याचा अर्ध करून त्यास वर्ग असें नांव द्यावें. अशा प्रकारें गच्छ शून्य 
होईपर्यंत सम-विषम प्रकार करावा. नंतर ० समोर गुणोत्तर ठेवून त्याचे विरुद्ध क्रमानें 
पट किवा वर्ग करीत जावें. शेवटीं गृणोत्तराचा जो घात येईल तें गुणवर्गज फल समजावें. 
या गुणवर्गज PAJA १ वजा करून त्याला (गुणोत्तर - १) या संख्येने भागावें व 
आदिधनानें गृणावें म्हणजे श्रेढिफल येतें. 
स्पष्टीकरण : समजा भूमितिश्रेढीचें गुणोत्तर २ व गच्छ ३१ आहे. तर प्रथम ३१ पासून मुरू 
करून गच्छ, पुढीलप्रमाणें, शून्यापर्यंत उतरत जाईल. 


| ३१ | ३० । १ | 
| । 
| व गु | 
| 


> 


१५ 


१४| ७ | ६ | द | ३ 
| | 
| सं. । गु | व | गवा ग 
|| i 
हो ओळ तयार झाली म्हणजे वर्ग, गुणक उलट क्रमानें लिहून त्यापुढें गुणोत्तराच्या 


पटी feat at, असेल त्याप्रमाणें, लिहावें. म्हणजे पुढीलप्रमाणें संख्या मिळतात. 


व | गु 


| त्राता me भर 
| । पातांक | येथें २ गुणोत्तराचे घात झटपट 
गु...२१४७४८३६४८ ३१ | करण्यासाठीं भास्कराचार्यानें पट 
१५ व | व.-.१०७३७४१२८४ ३० | वर्ग यांची जोडरीत दिली आहे. 


au 
० 
6-1 


ग 52 ष्‌ 
eae व ae ee | हु तथापि प्रत्यक्ष गुणन सोपे होण्याचा 
| तग र E | संभव आहे. कारण वर्गक्रिया 
ła | वर्ग Ge । मोठ्या dead कदाचित्‌ अवघड 
र्‌ गु 
१ व 
० गु 


2 


Xs 


व्यवहार 


यापुढें सूत्राची व्युत्पत्ति देऊं : 
० = 1 T> कें 
जर आदिधन अ, गुणोत्तर र, गच्छ न असल तर अत्यधन अ % र : ad होईल 


समजा एकूण बेरीज स असेल तर, 


2 3 त 
Gi आन आखा अरी | अरः | .......... अर à 
र नें गुणल्यास, 
J न- १ a 
स र = अर + He? + अरः + Re | 


दोहोंची वजाबाकी करून, सर - स = अर" - अ. (मधली सर्व पदे नष्ट होतात.) 


उदाहरण १ 


इलोक १२६ 


पूर्व वराटकयुगं येन हिगणोत्तरं प्रतिज्ञातम्‌ । 
्रत्यहर्माथजनाय स मासे निष्कान ददाति कति ॥१२६॥ 


अथ :-- एका गृहस्थाने पहिल्या दिवशीं याचकांना २ कवड्या दान दिल्या, व पुढें प्रत्येक 


eh हया दानाच्या दुप्पट दान दिलें, तर एक महिन्यांत त्याने किती निष्क 
दान दिलें 7 


~ 


स्पष्टोकरण:--येथें आदिधन अ = २, गुणोत्तर र = २, गच्छ न = ३० आहे. 


पण मागच्या (पृ. ८५) स्पष्टीकरण कोष्टकानुसार, २२° = १०७३७४१८२४ 
= २%(१०७३७४१८२४- १) | 
Eee वच) 


a २१४७१ 
= = २१४७४८३६४६ कवड्या. 


= १०४५७ निष्क, 3 AEH, ९ पण, २ काकिणी ६ वराटक, हें उत्तर, 
(इव्य-कोष्टकासाठी इलोक २ पहा ) | 


८६ fi : 
] लीलावती | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 
e 


ऊप र ARES RST, 


e 


उदाहरण 2 


श्लोक १२७ 
aaga सखे वृद्धि: प्रत्यहं त्रिगृणोत्तरा । 
गच्छ सप्तदिनं यत्र गणितं तत्र कि az ॥१२७॥ 


अर्थ : आदिधन २ असून गुणोत्तर ३ व गच्छ ७ असल्यास, हे मित्रा, सर्वधन किती तें सांग, 
स्पष्टीकरण : सूत्राप्रमाणें, 


pete यी ae Ups 2 (ose) 


सुत्र : लघु गुरु संयोगानें छंदांचे प्रकार काढणें. 
इलोक १२८ 


पादाक्ष रसितगच्छे गुगवर्गफलं चये द्विगुण । 
समवृत्तानां संख्या agtt वगंवगेश्च ॥ 
स्वस्वपदोनो स्यातां अर्धसमानां च विषमाणाम्‌ ॥।१२८॥ 


अर्थ : [प्रत्येक वृत्तांत सामान्यतः ४ चरण असतात. हृया चान्ही चरणांत लघुगुरुक्रम एकच 
प्रकारचा असेल तर अशा वृत्तांस समवृत्त म्हणतात.] अशा समवृत्तांचे प्रस्ता रभेद म्हणजे 
प्रकार मोजावयाचे असतील तर खालील सूत्र लागतें. 
व॒त्ताच्या चरणांत जितकी अक्षरें असतील तितका गच्छ समजून व गुणोत्तर २ समजून 
(लघु किवा गुरु पर्याय म्हणून) त्याचा गच्छाइतका घात केल्यास प्रस्तार-संख्या मिळते 
ज्या व॒त्तांत ४ चरण असतात व पहिला व तिसरा चरण समान प्रस्तार-प्रकाराचे व 
दुसरा व चौथा समान प्रस्तार प्रकाराचे असतात त्याला अधसमवृत्त म्हणतात. ही प्रस्ता र- 
संख्या पुढील qari मिळते. (येथें सर्व चरणांत सारखी अक्षर-संख्या आहे.) समवृत्तांत 
तेवढींच अक्षरें असतांना जितके प्रस्तारभेद होतात त्याचा वग करून त्यांतून ती प्रस्तार- 
भेद-संख्या वजा करावी. बाकी अर्धसमवृत्त संख्या होईल 
ज्या वत्तांच्या चाऱही चरणांत अक्षरसंख्या सारखी पण छघुगुरु प्रस्तार निरनिराळे 
पांना विषमवत्तें म्हणतात. विषमव॒त्तांची संख्या काढण्यासाठी समवृत्त प्रस्तारभद- 
संख्येचा चतुर्घात करावा व त्यांतून त्याच संख्येचा वग वजा द्यावा; म्हणज विषम-वत्त 
संख्य मिळते. 

= समजा प्रत्येक चरणांत न अक्षरें आहेत. चरण बांधतांना प्रत्येक अक्षरास लघु किवा 
गरु हेच दोन पर्याय आहेत. म्हणून न अक्षरांत प्रत्यक अक्षराचा २ प्रकारचा निवड असेल 
तर प्रस्तार-सिद्धांताच्या मळ नियमाप्रमाणे (मूळ नियम = fundamental theorem: ) 


श्रेढीव्यवहार [ ८७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


) 
२%२%२%... न वेळां, इतके भेद होतील. | 
ie काने ae A | 

चारही ओळी सारख्याच. म्हणून प्रस्तार-भेद २ . अर्ध-समवृत्तांत पहिली ओळ व तिसरी 


ओळ समान तर दुसरी व चौथी समान. म्हणून पहिल्या ओळीचे प्रस्तार-भेद 2" आणि 


3 + रथ a Saree a 
दुसऱया ओळीचे प्रस्तार-भेद २ . अर्थात पहिल्या दोन ओळींचे प्रस्तार-भेद 27 x री 


तै? 
= 2 = 
तिसरी व चौथी ओळ पहिलीशी व दुसरीशी समान. यांतून समवृत्ते वाद केली म्हणजे 


दै Mtoe. तौर न S 
अधेसमवृत्तांची संख्या (२ ) ¬ २ इतको होते. 


\ 


विषम-वृत्त संख्या काढतांना प्रत्येक ओळीचा प्रस्तार-भेद निराळा. 


०, A = त्त 
म्हणून मूल सिद्धांताप्रमाणे, विषमवत्ते २. ५ २ > र. २ इतको होतात. यांत 


\ 


अधेसम आणि समवृत्ते पण आहेत. त्यांची संख्या बाद करून विषमवत्त -प्रस्तारांची संख्या | 
यथ वगवग =चतुर्घात ह्यानियमानसार । 


४ ; | 
ME २ तर (रन) हें सूत्र सिद्ध झालें. | 
उदाहरण | 

इलोक १२९ । 


समानामधतुल्यानां विषमाणां प॒थक पथक ॥ | 
वृत्तानां वद स संख्यासनुष्टप्छंदसि द्रतम्‌ ॥ १२९॥ | 


अथ : अनुष्टुप्‌ छंदांत (हा अष्टाक्षरी असतो) सम, अर्धसम आणि विषम छंदांचे प्रस्ता र- 

भद किती. । 
समवृत्ते = २८ = २५६. | 

e ` j 
अ्षंसमवृत्ते= (२) -२८ = २५६२ - २५६ = ६५२८० 

x 2 
नही (oz 

नु = (२ ) ९) = ४२९४९६७२९६ — ६५५३६ | 
=४२९४९०१७६० भेद हैं उत्तर. | 


प्रथमखंड समाप्त 


८८ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


प्रकरण २७ 
क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) 


इलोक १३० 


इष्टो बाहुर्यःस्यात्‌ तत्स्पधिन्यां दिशीतरो बाहु 
FAA ATTA वा सा कोटिः कोतिता तज्ञैः ॥१३०॥ 


अथ : (काटकोन त्रिकोणांत) एकमेकांस लंब असणाऱ्या दोन बाजंपैकीं एकीस भज किवा 
वाहु म्हणतात. तिला ल॑व असणाऱ्या दिशेनें जाणाऱ्या (स्पथिन्यां दिशि) area कोटि 
म्हणतात. ही व्याख्या चौकोनासही लागू पडते. 
अ व 
स्पष्टीकरण : शेजारच्या आकृतींत अ ड क हा काटकोन 
त्रिकोण आहे. यांत अ ड भुज मानल्यास डक ही कोटि 
हक (अ क यास कर्ण म्हणतात.) तसेंच अ ब क ड या आयतांत' 
z क (चतुरस्र) अड भुज आगि डक कोटि. 
आकृती ३ 
श्लोक १३१ 


तत्कृत्योरयोगपदं कर्णो दोः कर्णवर्गयोविवरात्‌ | 
मूलं कोटिः कोटिश्रृतिङृत्योरंतरात्पदं बाहुः ॥ १३१॥ 


अर्थ ¦ [ येथें शब्दांचे अर्थ पुढीलप्रमाणे :-कृति = वर्ग; योग = बेरीज; पदं = वर्गमूळ; 


विवर = फरक; श्रुति = कर्ण; दोः = वाहु; भूज ] 

काटकोन त्रिकोणांत कोटि व भुज यांच्या वर्गांच्या बेरजेचे वर्गमूळ हा कर्ण. कर्णवर्गातून 
भूजवर्ग वजा देऊन उरलेल्याचें वर्गमूळ हें कोटि. कणेवर्गातून कोटिवगे वजा देऊन 
उरलेल्याचें वर्गमूळ हा भूज. 


स्पष्टीकरण : वरील इलोकांत काटकोन त्रिकोणाच्या कर्ण व इतर वाजूसंबंधींचा पायथ्या- 


क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) 


गोरसचा सिद्धांत सांगितलेला आहे. हा सिद्धांत शुल्वसूत्रकारांपासून (इ.स. पु. ८०० वर्षे) 
भारतीयांस ठाऊक होता. पायथ्यागोरसनें तो इ. स. पूर्वी ५६० वर्ष या काळीं प्रसिद्ध 
केला. भास्करीय पद्धतींत सिद्धांताची उपपत्ति देण्याची प्रथा नाही. या प्रमेयाची सिद्धता 
क्रमिक पुस्तकांत दिलेली असते. आम्ही फक्त सिद्धांताचे स्वरूप Ge देतों. 

आकृति ३ मध्यें, 
(१) अकः = अड + बढ, वास्तविक हे तीन स्वतंत्र नियम नसून 


(२) कड? एकाच नियमाची केवळ तीन स्वरूपें आहेत 
(३) we? = अक? — कड". ; 


| 
4 
A, 
| 
re 
a 


[ ८९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri ative 
Ay g oie: ei 


Pp FUN Sap 


म्हणून (१) कणे = ४मुजरनकोटीर _ 
(२) भूज = कर्ण - कोटि? 
(३) कोटि = V कर्णः भुजः ` 
इलोक १३२ 


राइयोरंतरवर्गण द्विघ्ने घाते युते तयोः । 
वर्गयोगी भवेदेवं तयोर्योगांतरा हतिः ॥ 
वर्गातरं भवेदेवं ज्ञेयं सवत्र धीमता ॥१३२॥ 
अर्थ : दोन राशींमधल्या फरकाचा वर्ग करून त्यांत त्या दोन राशींच्या गुणाकाराची दुप्पट 
मिळविल्यास राशींच्या वर्गांची बेरीज येते. तसेंच राशींच्या बेरजेस त्यांच्या अंतरानें 
गृणल्यास त्यांच्या वर्गातले अंतर मिळतें. 
स्पष्टीकरण : वरील सूत्रें बेजिक पद्धतीनें मांडल्यास 
a +a? = (अ-ब) + २अ ब. तसेंच 
अप — a? = (a +a) (अ- ब). 
उदाहरण १ 
इलोक १३३ 


कोटिइचतुष्टयं यत्र दोस्त्रयं तत्र का श्रुतिः । 
कोट दोष्कर्णत; कोटिश्रतिभ्यां च भुजं वद ॥१३३॥ 


अर्थ: कोटि ४ व भुज ३ असतां कर्ण किती ? तसेंच कर्ण व भुज अनुक्रमे ५ व ३ दिल्यास 
कोटि काय ? तसेंच कर्ण व कोटि ५ व ४ दिल्यास भज काय ? 


स्पष्टीकरण : कण! = भुज! + कोटि? = ३१ +४१ = २५. 

अ S कया त पु. 
तसेच, कोट ` = कर्ण! - भूजः = २५-९ = १६, 

`. कोटि = ४. 
तसेंच, भूज! = कर्णे) — कोटि = २-१६ = ९. 

ब्‌ क . भुज = ३. 

आकृती ४ 
उदाहरण २ 
इलोक १३४ 


सांध्ित्रयमितो agia कोटिशच तावती । 
तत्र कणप्रमाणं कि गणक ब्रूहि मे दतम्‌ ॥१३४॥ 


९० ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


: ज्या काटकोन त्रिकोणांत वाहु ३१ व कोटि ३१ आहेत त्या त्रिकोणांतल्या कर्णाचे मान 


किती तें, हे गणका, मला सत्वर सांग. (af = E 


स्पष्टीकरण : कर्णवर्ग नियमाने, कर्ण२< वाह? + कोटि! = 68% + १६% 


S १२ 5 RRR, a 
कण = ———. नवीन पद्धतीप्रमाणे, अंश छेदांस ॥/२ नें गणन, 


V 


e f `~ 
कर्ण = ---_- हैं उत्तर. 


अर्थ : ( वरील इलोकांत वर्गमलचिन्हांतर्गत संख्येचें (जी संख्या पूर्ण वर्ग नाहीं तिचें) वर्गमळ 
आसन्न म्हणज जवळ जवळ वरोवर काढण्याची रीत दिली आहे.) यालाच करणीगत 
मूळ म्हणतात. 
करणीचिन्हांत असलेल्या अपुर्णाकाच्या अंश व छेदांचा गुणाकार करून त्यास पूर्ण वर्ग 
असलेल्या कोठल्यातरी मोठया संख्येने गुणावे. या गुणाकाराच्या वर्गमूळास छेदांकानें व 
इष्ट संख्येच्या वर्गमूळानें भागावें म्हणजे पदाचें (वर्गमूळाचें) आसन्न मूल्य येईल. 


Geaa = 
स्पष्टीकरण : समजा गि नी किमत काढण्याची आहे. तर इ इष्ट घरून 


Vax axe 
सूत्राप्रमाणे ती किमत -__-- र इतकी झाली 
ब xX १ ड्‌ 


आ g Ia 
म्हणजेच वर्गमूळ = ,, SETAS यी 2 
ब>~ब>%इ ‘a 

आतां वर्गमूळ काढतांना मोठ्या संख्येचें वर्गमूळ मोठें असल्यानें व छेदांत संपूर्ण वर्ग 
आल्यानें, जो अपूर्णांक वर्गमूळ दाखवील तो तें खऱ्या किमतीच्या जास्त जवळची 
किमत दाखवील. 


१६९ १३५४२ _ १३८१०४१४ _ १३० १४४१-४ 


OTe et hs 22 200४3 DS 
उदाहरण २ मध्य se >: = दु ae 


भास्कराचार्यांच्या रीतीनें १०००० इष्टांक धरून 


3 ७ 
वगमूळ pg TN = a = ere. 
८०० oo 


४७७ 


क्षेत्रव्यवहारः (क्षेत्रमापन) [ ९१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri | 


SNIPS 220 ६१% हट व श 


हि. 


म्हणून जें वगमूळ आलें तें सविशेष म्हणजे थोडया फरकानें आलें 
V2, Vu, ११७ वगैरे संख्या अगुणोत्तरीय (irrational) असतात याची जाणी | 
भास्करार्यास होती व त्यांची आसन्नमूल्येंच तो घेत असे | 
भास्करीय काळीं दशांश अपूर्णांक नव्हते. त्यांचा उगम इटली देशांत १६ व्या शतकांत | 
झाला. त्या अगोदर सर्व गणित व्यवहारी अपूर्णाकांत करावें लागे. भास्कराचार्यांची रीत / 
ही एक प्रकारचें गुणोत्तरीकरण (rationalisation) आहे. | 
सूत्र : काटकोन त्रिकोणाच्या वाजू पूर्णाकी असतां अशा त्रिक्रोणास जात्य त्रिकोण म्हणतात. । 
(saa = त्रिकोण). अशा त्रिकोणाचा भुज दिल्यास कोटि व कर्ण काढणें. 


इलोक १३६ | 


इष्टो भुजो 5 स्माहिगुणेननिष्नात्‌ । इष्टस्य क्रुत्यकवियुक्तयाप्तस्‌ ॥ 
कोटिः पृथक्‌ सेष्टगृणा भूजोना । कर्णो भवेत्‌ तरयस्रमिदं तु जात्यम्‌ ॥१३६॥ 


इलोक १३७ 


इष्टो भूजस्तत्क्ृतिरिष्टभक्ता । हिः स्थायितेष्टोनयुता ऽ घिता वा ॥ | 
तौ कोटिकणेो इति कोडितो वा । बाहुश्रुती चाकरणीगते स्तः ॥१३७॥ | 


अर्थे : जो भुज दिला असेल त्यास कोणतीही एक इष्ट संख्या घेऊन तिच्या दुपटीने गुणावें व 
गुणाकारास इष्ट वर्गातून १ वजा करून येणाऱ्या संख्येने भागावें. ही त्रिकोणाची कोटि 
ae नंतर कोटि व भुज यांच्या गुणाकारांतून भुज वजा करावा म्हणजे कर्ण येईल. 
छ साया वर्ग करून त्यास इष्ट संख्येनें भागावे. त्यांत इष्ट संख्या मिळवून बे रजेचें 
अधे केल्यास कणं येतो, व त्यांत इष्ट वजा करून उरलेल्या चें अर्ध केल्यास कोटि येते. 
स्पष्टीकरण : रीत १ : समजा क्ष हा दिलेला भुज आहे व य हें इष्ट आहे. तर 


a 


नाय SE 
य -१ 


कोटि रक्षय - _ रक्षय 
2 = ==. आणिकणं = “> 
an आणि क Fan CAA 


_ से (य +24? +2) 


अर्थात्‌, कणं २ vs 
(यया 0) 


आणि 


Svar? २ 
भूज! + कोटि! = क्ष! लि या क्षय रयरक्षर pata? गनि 


a“ -रय+१ य रय +2 
aag, ˆ '्देणून कर्णवर्गसिद्धांत सिद्ध, 
९२ ] अनी 


= CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


रीत २: समजा भुज क्ष व इष्ट य आहे. 
3 97a a. 3 
तर कर्ण = =( — + यर) आणि कोटि = -- Gs = य) 
YN a >. NUI 


AEE १ (क्ष घय?) )२ EEE o य 
अर्थात्‌, कर्णरै = (TER I 
डय 


४ य 


Pay? ane ४५ न र 2 
aa? pate? ag? २ (ल यो)? vata? taza ae य 
s % a ४ यः 


क्षः HR a? +य 
= कश = py. 
2G 


येथें कर्णवर्ग सिद्धांत लागू पडला व सूत्र सिद्ध झालें. 


उदाहरण 
इलोक १३८ 


भुजे द्वादशके यो यो कोटिकर्णा अनेकधा । 
प्रकाराश्यां वद क्षिप्रं तो तावकरणोगतो wesc 
अर्थ : काटकोन त्रिकोणाचा भुज १२ असल्यास कोटि व कर्ण दोन्ही रीतींनीं सांग. मात्र ते 
पूर्णाक पाहिजेत. 
रीत १ : समजा य=२. येथें हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं रक्षय यास य? - १ यानें 


S ड्‌ > RRR 
णं भाग गेला पाहिजे. तर कोटि = 
q Q ४--? 


आणि कर्णं = 


१४४ R > 
आणि कोटि = r -६ | 5३ ५ (Re 


२ c. > उत्त 
ME य हे सम पूर्णाक होतील. अर्थात्‌ १२२ +९ = १५२ हैं उत्तर. 
य 


=< < c ? KAS = R १ ७४ 319. 
तसला य तर ना ( 2 +3) 2 
क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangot Initiative र्ड मू 


४४ १ 
आणि कोटि =< ( = ) = 3 ५59 RN 


अर्थात्‌ ३७ 55३५४ -+१२ हैं युक्तच आहे. 
याप्रमाणें य संबंधीचे नियम संभाळून अनेक उत्तरें संभवतात. 
उदाहरणार्थ ¦ पहिल्या रीतींत भुज १२ असल्यास, य =५ धरून 
२ २ U IE > २५ 
CONA कण ee X १२= १३. 

REAR RUNER 
म्हणून १२, ५, १३ ही एक जात्य तिक्कल झाली. (१) ९, १२, १५; (२) १२, १६, 
२०; (३) ५, १२, १३; (४) १२, ३५, ३७ अशा एकूण चार तिक्कली झाल्या. 
यापेक्षां अधिक उत्तरे संभवत नाहींत. पहिल्या दोन तिक्कली ३, ४, ५ या मळ तिक्कली- 
पासून ३ व ४ यांनीं गुणून येतात. त्यांना दुग्यम तिक्कली म्हणतात. पण ५, १२, १३; 
आणि १२, ३५, ३७ या प्राथमिक तिक्कली होत. 
भास्कराचार्यांच्या वेळेस प्राथमिक व दुय्यम असा फरक केलेला नसे. 


सुत्र : काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण दिल्यास भुज व कोटि काढणें. 


कोटि = 


इलोक १३९ 


इष्टेन निघ्ताव्हिगुणाच्च कर्णात्‌ । इष्टस्य कृत्येकयजा यदाप्तं ॥ 
कोटिभेवेत्सा पृथगिष्टनिघ्नी । तत्कर्णयो रन्तरमत्र बाहुः ॥१३९॥ 


अर्थ : कर्ण दिल्यास, इष्टसंख्या घेऊन तिच्या दुपटीने कर्णास गुणावें व इष्ट संख्येचा वग 
अधिक १ यानें गुणाकारास भागावें, म्हणजे कोटि मिळतो. AAS इष्टानें गुणून जी 
संख्या येईल ती कर्णातून वजा केल्यास भूज मिळतो 

स्पष्टीकरण : समजा क्ष हा कर्ण आहे व य हैं इष्टसंख्या आहे. 


तर कोटि = आ ८ = = 
य+१५ २ a+? २-१ 
यथ कणवरग-सिद्धान्त लाग पडतो. कारण 


eo क्ष (९ यर)? 


ह [नर trate | 


eee Gr)" - 
ay a =. 


२४ ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


उदाहरण 


इलोक १४० 


पंचाशीतिमिते कर्ण यौ यावकरणीगतो । 
स्यातां कोटिभुजो तो तो वद कोविद सत्वरम्‌ ॥१४०॥ 


अप ES काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण ८५ असेल, तर कोटि व भुज काय तें सत्वर सांग. मात्र 
ते पूर्णांक असावेत. 
स्पष्टीकरण : नियमाप्रमाणें कोटि A ज्म >_> 
: : काट = ब्र; आणि समजा यो है यतु 
गे RALAR क्ष (य१-१) <4x3 
कोट ss ६८, आणि भूज = -----5 i NN 
५ > यः +9 प्‌ VA 
या ठिकाणीं कोटीची किमत gate यावी म्हणून रक्ष ला य* - १ याचा भाग जाणें 
जरूर आहे. कारण य ला य? +१ यानें पूर्णाक भाग जाणारच नाहीं. म्हणून य? +१ हा 
क्ष चा अवयव पाहिजे, आतां ८५ चे ५ व १७ हेच दोन अविभाज्य अवयव आहेत. 
य = २, तर य +१=५. त्यानें एक उत्तर मिळालें. 
गेरि २२८८५ >< ४ 
जर य=४ तर यः + १= १७. म्हणून कोटि = — = 2 ga. याति 
१७ 
८५ (१५ K 
भुज = akos ७५. 2. दुसरं उत्तर ४०, ७५, ८५. 
पूर्वी प्रमाणेच प्राथमिक तिक्कल ८, १५, १७ यांच्या पाच पटींत ही दुय्यम तिक्कल आहे. 
सुत्र : कर्ण दिला असतां, भुज आणि कोटि काढण्याची दुसरी रीत. 
इलोक १४१ 
इष्टवर्गेण सेकेन द्विगुणः कर्णो$्थवा gT: 
फलोनः श्रवणः कोटिः फलसिष्टगुणं भूजः ॥१४१॥ 
अर्थ : कर्णाच्या दुपटीस (इष्ट? +१) यानें भागावें. यास फल म्हणावें. 


तर कोटि = कर्ण - फल आणि भुज = फल > इष्ट. (श्रवण =कर्णं) 


स्पष्टीकरण : समजा कर्ण क्ष आहे व इष्ट राशि य आहे. 


Š; रक्ष _ क्षय* जक्ष-रक्ष _क्ष (यः —2) 
तर कोटि = द ee eee यर +e 


क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative Porat = 


ns 


रक्षय 
a? tg 
मागच्या सूत्रांत दाखविल्याप्रमाणेंच या किमती आहेत. फक्त कोटि व भज यांची 

अदला बदल झालेली आहे. आणि १४१ व्या इलोकांतली कोटीची किमत १४० व्या 
इलोकांतल्या भुजाच्या किमतीशीं तितकीच पण विरुद्ध चिन्हाची आहे. वास्तविक पाहता 
हैं सूत्र १४० व्या इलोकांत दिलेल्याहुन निराळें नाहीं. 

सुत्र : भुज, कोटि, व कर्ण पूर्णाकी असतील असे जात्य व्यस्त (काटकोन त्रिकोण) तयार 
करण्याची रीत. 


आणि भुज = 


शलोक १४२ 


इष्टयो राहतिद्विघ्नी कोटिवंर्गान्तरं भुज: । 
कृतियोगस्तयोरेवं कर्णशचाकरणीगत: ॥ १४२॥ 


अर्थ : कोणत्याही दोन इष्ट संख्यांच्या गुणाकाराची दुप्पट ही कोटि. त्यांच्या वर्गातील फरक 
हा भुज. त्यांच्या वर्गाची बेरीज हा कणे. 
स्पष्टीकरण : समजा अ आणि ब या दोन संख्या इष्ट संख्या घेतल्या. तर 
yasa -बर (अः ब), कोटि-२अब, कर्ण =अ + बर. 
आतां कर्णवर्गसिद्धांताप्रमाणें, 
भुज + कोटिः = (अ _ a? ) २--४अर ब = (अ*-_-२अर्बर +a? --४अर ब?) 
= (अ* बर +२अ२ बर ) = (अ +a? ) १ =क्र्ण? . 
म्हणून सूत्र सिद्ध झालें, 
ह्‌ a जात्य त्रिकोण काढण्यासाठी किवा काटकोन त्रिकोणाच्या अपूर्णांक वाजू काढण्या- 
साठींहि वापरतां येतें. अर्थात्‌ जात्य त्यस्रांत सर्व बाजू पूर्णांक असाव्या लागतात. 


उदाहरण 
इलोक १४३ 


agea भवेज्जात्यं कोटिदो: श्रवणे: सख । 
त्रीनप्यविदितानेतान्‌ fers बूहि विचक्षण ॥१४३॥ 
अर्थ : ज्यांच्या योगानें जात्य त्रिकोण : | 
j तयार होईल असे भज र्ण सता, है 
मित्रा, त्यांच्या किमती झटकन सांग. तात 


९६ 
] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्पष्टीकरण : या ठिकाणीं कोठल्याही दोन असमान QU संख्या घ्याव्या व सूत्राप्रमाणें भज, 
कोटि, कर्ण तयार करावे s 
यथ समजा इष्टांक अ=२, ब--१ असल्यास 


कोटि =२ ५२% १=४, भुज-२ ¬ ११ =३, कर्ण=२१ +१२ <4, 
इष्टाक समान घतां यंत नाहींत कारण मग भुज शून्य होई 

इष्टांक ३, २ घेतल्यास 

कोटि =२%३ = १२, भज ३१ २ = ५, कर्ण ३१ +२१ = १३ 


याप्रमाणें अनेक जात्य त्रिकोण तयार करतां येतील 


सुत्र : जमिनीत वाढत असलेला ata वाऱ्याच्या सोसाटयानें मोडन कांहीं भाग कर्णवत जमिनी - 
| वर THAT तर खंडांची लांबी काढणें 


श्लोक १४४ 


| 

| 5 4 Š : 

| वश्ञाग्रम्‌ लांतर-भूमिवर्गो । वंशोद्ध तस्तेन पृथग्युतोनो ॥ 

वंशो तदर्धे भवतः क्रमेण । वंशस्य खंडे श्रुतिकोटिरूपे ॥ १४४॥ 


अथ : बांबूची उंची व तो मोडून त्याचें अग्र जमिनीवर जेथें टेकलें असेल त्या स्थानाचें वांबच्या 
मूळापासून अंतर (भूमि) दिलें असतां, भूमीचा वर्ग करून त्यास वंशाच्या लांबीने 


भागावें. येणारे फल उंचींतून वजा करून त्याचे अर्ध घ्यावे म्हणजे भग्न बांबच्या उभ्या 
भागाची उंची मिळते. तसेच फळांत वांबची उंची मिळवन त्याचें अर्ध केल्यास तिरप्या 
भागाची लांबी (श्रुति) मिळते 


स्पष्टीकरण : येथें, अब+बक = क्ष (दिलेलें). तसेच अक = य (दिलेले). 
q समजा अब=क्ष, , बक = a, 
तरक्ष, = क्ष? -य' -(क्ष-क्ष, )? — यर 
° -रक्षक्ष, ta, —a? 
रक्षक्ष, = a -य*. 


5 
~ 


के niger: abet ay 
Sere, पप .. क्ष, = तुटक्या भागाची उंची = (वड ma): 
आकृति ५ न 
हें सुत्र सिद्ध झाले, 
सेच १ या त ते 
तसेंच, क्ष? = क्ष-क्ष, च्क्ष > (==) र २ क्ष 
| (a+ Z) तिरप्या भागाचें सूत्र सिद्ध झालें. 
[९७ 


। 
४ नैवव्यवहार (क्षेत्रमापन) 
i ली. ग. ८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


x 
E 


उदाहरण १ । 

इलोक १४५ | 
यदि समभूवि वेणु्ित्रिपाणिप्रमाणो । / 

गणक पवनवेगादेकदेश स भग्नः ॥ । 

भुवि नुपमितहस्तेष्वंग लग्नं तदग्रम्‌ । | 

कथय कतिषु मूलादेष भग्नः करेषु ॥१४५॥ | 

अर्थ : सपाट जमिनीवर ३२ हात (द्वित्रि=३२, अंकानां वामतो गतिः) लांबीचा एक aia 
(वेणु) उभा होता. वाऱ्याच्या वेगानें तो एके ठिकाणीं मोडला. त्याचा वरील भाग | 
त्याच्या मूळापासून १६ हातांवर जमिनीस टेकला. तर हे गणका, तो बांबू जमिनीपासून | 

किती उंचीवर मोडला? (नुप= १६) | 
स्पष्टीकरण : येथें भमि = १६, बांबूची लांबी ३२. | 


ae छ हलन्त | 

(आकृति ५ पहा ae (३२ + = ) xD 2 ERR । 
SEN pe bel RO _ 5 | 

तसेंच तिरपा भाग क्ष (३२ hers ) ee | 
उदाहरण 2 | 


5 खांबाच्या मुळाशीं सापाचें बीळ असून, खांबावरून झेंप घेऊन मोर वाटेतच | 
f सापास पकडतो तेव्हां सापाचें बिळापासून अंतर काढणे. | 
इलोक १४६ १ Er 
स्तंभस्य वर्गो ऽ हिबिलांतरेण | भक्तः फलं व्यालबिलांतरालात्‌ ॥ | 
शोध्यं तदधंप्रमितः कर: स्यात्‌ । बिलाग्रतो व्यालकलापियोग:॥१४६॥ | 
अर्थ : खांबाच्या उंचीचा वर्ग करून त्यास साप व बीळ यांमधल्या अंतरानें भागावें. AT 
फल त्याच अंतरांतून वजा करून त्याचें अर्धे घ्यावे. या अंतरावर मोर सापास पकडील' 
(शब्दांचे अर्थ : अहि, व्याल «सर्प, शोध्य =वजा करावयाची संख्या. अंतराल = अंतर) | 
स्पष्टीकरण : आकृति ६ मध्ये, अब हा खांब, अक ही भमि, व ड येथें मोरानें सापावर हल्ला | 
केला असें समजं | 
समजा अब = क्ष (दिलेलें), अड : | 
अव्यक्त अक = य (दिलेले) तर अड काढण 
या ठिकाणीं असे गृहीत धरलें आहे कीं, 
बड = कड, हें अंतर स धरूं. 
आकृति ६ अर्थात्‌ सर ~र! = क्षी, आणिं स = य~र 


९५ | लीलावती 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


We णा SM 
22 ७ रे W \ ‘ Ze 
Ae N N À y | 
/ Ñ RNS LINK N 


ONES 


f व्य SO 
(क! र 
र ` | 


३३० € N4 107“ 5५ | 5 ) M 
)) ii i R छ JAZ 2) Mi) 
| JA i vas jh 


) 
an hn छ 1- ७5! 
री X. SVA 0) | W 4 
he Ñ “SW SAD Cin ‘ 


WAN RSRS] 


vay 
sy 


N Ò 


oN $ A >] 
26 = श्र | 


क्रोडामय्राची AT 
( संदर्भ-इलोक १४७, पृष्ठ ९९ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापत) 


2 5 
(य-र) —U = g’, किवा य२ — श्यर = a. 
fe १ ay _. 
Seni ऱ्य | चर यक ) हैं सूत्र सिद्ध झाले, 


उदाहरण 


इलोक १४७ 


अस्ति स्तंभतले बिलं तदुपरि क्रीडाशिखंडी स्थितः 

स्तंभे हस्तनवोच्छिते त्रिगुणितस्तंभप्रमाणांतरे ॥ 

दृष्ट्वाहि बिलमाब्रजंतमपतत्‌ तिर्यक्‌ स तस्योपरि । 

fast ब्रूहि तयोबिलात्कतिमितेः साम्येन गत्योयं तिः ॥१४७॥ 


अथ : एका खावाच्या तळांशा सापाच बीळ होतें व त्या खांबाच्या वरच्या टाकावर एक 


पाळलेला मोर बसला होता. खांव ९ हात उंच होता व त्याच्या तिप्पट, म्हणजे विळा- 
पासून २७ हात, अंतरावरून एक साप विळाकडे जात असतां मोरानें पाहिला. तेव्हां 
त्याने सर्पाच्याच गतीनें तिरप्या दिशेत झेंप घालून त्याला विळापासून कांहीं अंतरावर 
पकडले. तर हें अंतर किती तें चटकन सांग 


स्पष्टीकरण : वर दिलेल्या सूत्राप्रमाणें (आकृति ६ पाहा), 


aa ores) 


(२७-३) = १२ हैं उत्तर. 
अर्थात्‌ बड? =९२ +१२२ = १५१ .. बड = १५, कड=२७- १२= १५, 
म्हणजे मोर व साप यांनीं एकाच कालावकाशांत १५ हात अंतर कापले म्हणजेच 
त्यांच्या गति समान होत्या. 

कांहीं आधुनिक गणितज्ञ या प्रश्‍नावर असा आक्षेप घेतात कीं मोरानें खांबावरून उडी 
घेतल्यावर त्याचा हा गमनमागें गुरुत्वाकर्षणामुळें सरळ रेषा न होता अन्वस्ताकृति 
( parabolic) होईल. त्यामळे भास्कराचार्यास संकृष्टि ( gravity ) ठाऊक नसावी. 
त्यास उत्तर हेंच कीं भास्कराचार्यास पृथ्वीचें आकर्षण जड पदार्थावर होतें हें पुरेपूर 
माहीत होतें. 

गोलाध्यायाच्या भवनकोष अध्यायाच्या ६ व्या इलोकांत तो म्हणतो, 


आक्कृष्टशक्तिइच मही तया यत्‌ । खस्थं गुरुं स्वाभिमुखं स्वशक्त्या ॥ 
आकृष्यते तत्पततीव भ।ति । समे समन्तात्क्व पतत्वियं खें ॥ 


[ ९९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


म्हणजे, ज्या पृथ्वीला आकर्षणशक्ति आहे ती पृथ्वी आपल्या शक्‍तीनें आकाशांत 
असलेल्या (खस्थ) जड (गुरु) वस्तुस आपणांकडे खेचते. जें आर्काषलें जातें तें पडतें 
असें वाटते. आणि (आकाश) तर सगळीकडे सारखें आहे. मग पृथ्वी आकाशांत कोठल्या 
बाजस पडेल बरें? शिवाय मोर झेंप घालतांना झाडावरून पडणार्‍या निर्जीव नारळा- 
सारखा पडत नाहीं. तो हेतुपूर्वेक सापावर AT घालतो. तो देखील आपली गति सर्पसमान 
ठेवन. अशा प्रकाराची एखादी विशिष्ट अट गणितशास्त्रांतील अनेक प्रश्‍नांत येते. म्हणन 
प्रश्‍न चकला असें म्हणतां येणार नाहीं. शिवाय प्रश्‍न काटकोन-त्रिकोणावर असल्यानें 
सूत्रांतील बड हें अंतर सरळरेषात्मक पाहिजे असे समजणेच योग्य वाटते | 
सुत्र : सरोवरांत कमळ बुडालें असतां व कमळाचा जलपृष्ठावरील भाग व बुडालेल्या स्थानाचें 
कमलनालापासून अंतर दिलें असतां कमळाची उंची काढणें, व पाण्याची उंची काढणें. 


इलोक १४८ 


कि अम 


भजाद्रगितात्कोटिकर्णान्तराप्तं । द्विधा कोटिकर्णान्तरेणोनयुक्तं ॥ | 

तदर्धे क्रमात्‌ कोटिकणी भवेताम्‌ । इदं धीमता वेत्य सवत्र योज्यम्‌ ॥१४८॥ 

अर्थ : भुजाच्या वर्गास, कर्णं व कोटि यांच्या फरकानें भागावें. त्यांत कर्णं व कोटि यांतील | 
. फरक वजा करून त्याचें अर्ध करावें म्हणजे कोटि मिळतो व फरक मिळवून अर्ध | 
केल्यास कर्ण मिळतो. | 
] 


इलोक १४९ 3 
सखे पद्म-तन्मज्जनस्थानमध्यम्‌ । Wa: कोटिकर्णातरं पद्य दृश्यम्‌ ॥ 
नलः कोटिरेतन्मितं स्याद्ययतोम्भो | वदेवं समानीय पानी यमानम्‌ ॥१४९॥ 
अथे ¦ मित्रा, प्रथम कमळाचा दांडा जलपृष्ठास जेथें छेदतो तेथून कमळ बुडालें त्या जागचे | 
अंतर हें भूज समजावें. तसेंच कमळाची जलपृष्ठावर असलेली उंची हें कोटि व कर्ण 
_ ` यांतील अंतर समजावें, पाण्यांत असलेली कमलनालाची उंची ही कोटि समजावी | 
स्पष्टीकरण : सोबत आकृति ७ मध्ये कमळाची उंची अक =अड. कमळ बुडालें त्या ठिकाणचे | 
अंतर=बड. कमळाचा दृश्य भाग = बक, वार्‍याच्या झोताने | 
कमल ड पर्यंत जाऊन बुडालें तरी अड हा नाल किवा ६० 
सरळ राहिला हें गृहीत धरलें आहे. नाहींतरी पाण्यांत 
देंठ सरळ राहिला आहे कीं वाकडा झाला आहे हैं कोणास 
दिसणार ? 
समजा अड = क्ष (अव्यक्त), बड=र (दिलेलें), 
=a (दिलेलें) आणि अब=क्ष-य (अव्यक्त). 
^ अबड यांत क्ष? = र! + (क्ष- य) 
आकृति ७ =T HA? र्‌ क्षय+य?. .. ००२२ = रक्षयतः 


१०० ] -लीलाबती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


SAY 


| 
| 
| 


l 


TT Ge DN 


> 


SOY 
\ ©) Sc 
©) 


ae 


( संदर्भ-इलोक १५०, पृष्ठ १०१) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


पनः पाण्यान छ SER लि ये 
| पाण्याची उंची = क्ष - य ८ + ( + य)-य = > +~ ज्य 
2\q रै य आर 
१ र १| र हे 3 
wy alge - य | हैं सूत्र सिद्ध झालें 
उदाहरण 


इलोक १५० 


चक्रक्रोंचाकुलितसलिले क्वापि दृष्टं तडागे । 
तोयादूर्ध्वं कमलकलिकाग्रं वितस्तिप्रमाणं ॥ 

मंदं मंदं चलितमनिलेना 55 हतं हस्तयुग्मे । 
तस्मिन्मग्तं गणक कथय क्षिप्रमंबप्रमाणम्‌ ॥ १५०॥ 


अर्थ ; ज्या एका सरोवरांत चक्रवाक्‌ पक्षी व क्रौंच पक्षी (करकोचे) पुष्कळ संख्येने उपस्थित 
होते, त्यांत पाण्याच्या वर १ वीत उंच असलेलें कमळ, (१ वीत = } हात =वितस्ति) 
मंद मंद अशा वाऱ्याच्या झुळकेनें सरकून २ हात अंतरावर जाऊन पाण्यांत बुडाले. 
तर, हे गणका, पाण्याची खोली किती तें झटकन सांग. 


PS RSENS HEN 


स्पष्टीकरण : इलोक १४९ च्या आकृति ७ मध्यें, य = i, T=2. 
देठाची छि १ T? r ? Ree Q 
म्हणून क्ष देठाची लांबी =| au a}= a > 
२ 
- (१९) ध हात 
RLR ४ 
_आणि पाण्याची खोली = eae aes उ हात 


क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 


a, r5 


Ry 


सुत्र : ताडाच्या झाडावर असलेला वानर उड्या मारून विहिरीवर झेंपावळा तर उडीची लांबी 
काढण्यासाठी, 


इलोक १५१ 


द्विनिध्नतालोच्छिति संयुतं यत्‌ । सरोऽन्तरं तेन विभाजिताया: n 
तालोच्छितेस्तालसरोन्तरध्न्या । उड्डीयमानं खलु लभ्यते तत्‌ ॥१५१॥ 


अर्थ : (द्विनिघ्त =दोहोनें गुणून; उच्छित = उंची ) | 
ताडाच्या झाडाच्या उंचीच्या दुपटींत विहिरीचें बुध्यापासूनचें अंतर मिळवावें. या फलानें 
झाडाची उंची व विहिरीचें अंतर यांच्या गुणाकारास भागावें. म्हणजे उड्डाणाची | 
लांबी येईल. | 
स्पष्टीकरण : समजा अम हा तालवृक्ष आहे व ब ही विहीर आहे. तर एक वानर मअब 


z मार्गानें चालून (क+क्ष) अंतर काटून विहिरीवर पोंचला. 
र दुसरा र+स = RHA एवढें उडाला. | 
z तर क्ष+क-र-+-स. (१) | 
x आणि क्ष + (a+)? =स!. . जु (२) | 
क्‌ ¬ क्ष + रकक्ष+कर = र? +g? --२सर (३) | 
क्ष! tm? + रकर+र' सर... 5 (४) | 
अ सै ब (३) - (४) करून २कक्ष- २कर- र? = रः +२सर | 
आकृति ८. “- रेकक्ष-रकर-र?१ =? RT (क्ष+क-र) | 
HU + t+ रकर- २२९ | 
रेकक्ष=२रक्षञ-४कर. .. कक्ष=रक्ष+ रकर | 
कक्ष उंची x अंतर š 5 | 
अर्थात र = हे सूत रि ० | 
र्कनक्ष रउंची अतर दै सूत्र सिद्ध झ | 
| 
उदाहरण | 
इलोक १५२ “| 


वृक्षाद्धस्तशतोच्छयाच्छतयुगे वापीं कपिः को ऽ प्यगात्‌ । i 
उत्तीर्याथ परो दुतं श्रु तिपथात्परोड्रीय किचित्‌ द्रुमात्‌ ॥ | 
जातव समता तयोयंदि गताबुड्डीयमान कियत्‌ । | 
विदंडचेत्सुपरिश्रमो ऽ fea गणिते क्षिप्रं तदाचक्ष्व मे ॥ १५२॥ 
अर्थ ¦ १०० हात उंचीचे एक ताडाचें झाड होते, त्यापासून २०० हात अंतरावर एक वापी 
म्हणजे विहीर होती. झाडाच्या शेंड्यावर दोन वानर बसले होते. त्यांतला एक सरळ 
१०२ ] लीलावती 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


# रहा नि बे” Pe ८. 


) 


वानरोड़ाण 
संदर्म-इलोक १५२, पृष्ठ १०२ 


( 


o 
2 
Z 
5 
= 
= 

© 

छ 

© 
© 

७ 
< 

= 

o 

z 
3 

= 

0४ 
जक 
5 
नि 
2 
5 
O 
= 

lej 

G 
wa 
= 
x 

=) 

= 

5 
© 
S 
k 
6 


$ sb TT 


39 के... छ 


झाडावरून उतरून Mes... चाळत गेला. दसर 
oa हु ळत गला. दुसऱ्याने एक उभी उडी घेतली व तो सरळ 
तर अपावला, दोघांनीं सारखेंच अंतर (गति) कापळें असल्यास 

दुसऱ्या वानरानें किती उंच उडी मारली ? 3 
l- : उडी = i = ee हात. 
उचा + Adz ४०० की 
या ठिकाणीं कोणी म्हणतील कों वानराचा मार्ग सरळ न राहतां अच्वस्ताकृति 
(par abolic) हो त्यास उत्तर हेच Bl प्रश्‍नाच्या अटीप्रमाणे तो (श्रृतिपथात्‌) 
कर्णमार्गानेच गला आहे. प्रायोगिकांत तो अन्वस्त मार्गानें जाईल कदाचित्‌. पण या ठिकाणीं 
गृहीत गोष्ट हीच ग्राह्यतर मानली पाहिजे 


~ ० ~ 


सुत्र : जात्य त्रिकोणांत कर्ण व भुजकोटियोग दिल्यास भुज व कोटि स्वतंत्र रीतीनें काढणें. 
श्लोक १५३ 


कर्णस्य वर्गाद्विगुणाद्विशोध्यः | दोः कोटियोगः स्वगुणो$स्य मूलम्‌ ॥ 
योगो frat मूलविहीनयुक्तः। स्यातां तदर्थ भुजकोटिमाने ॥१५३॥ 
अर्थं : कर्णवर्गाच्या दुपटींतुन भुजकोटियोगवर्ग वजा करून वर्गमूळ घ्यावें. तें कोटियोगांतून 
वजा करून येणाऱया फलाचा AT घ्यावा म्हणजे भुज येईल. तसेंच त्यांची वेरीज करून 
येणाऱ्या फळाचा अर्ध घेतल्यास कोटि होईल 


स्पष्टीकरण ; समजा अ व ब भूजकोटि आहेत, क कर्ण आहे, 


= स (१) 
तसेंच अ+ब=स धरू. तर r 
स! = (अब) २ =H? +ब' +रअब. Fi (2) 
“2a? -सर =a? +a? — रअब= (अ-ब) $ (३) 
वर्गमूळ घेऊन अ- ब (अ>ब) = “रक्स sa a 


आणि अब =a 2 
(४) व (५) यांची बेरीज करून २अ= सग a =i 
आणि त्यांच्या वंजाबाकोनें 2a = स-- 3 -स 

SSS = Were सर 3 = 

a “रक ट्स pay पे स हुं सूत्र सिद्ध झालें. 


यांतल्या aie भास्कराचार्य भुज म्हणतो व मोठ्यास nE म्हणतो. 
वरील अ, ब च्या किमती द्विवर्गद्विवर्ण पक यात R येतील. 

कारण gf pag बि Sa = 

आणि अर ta? कुक? ४ अब = TOP 


यावरून 


y= 


क्षेत्रच्यवहार (क्षेत्रमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


a ee 


म्हणून अ, ब हीं ज्यांची मूळें (roots) आहेत तें समीकरण 


२ | २ 
z? सट L, 
R 
v 
as ft — - (स? क!) a 
t= = (ava aA } 
R R 
उदाहरण 
इलोक १५४ 


दश सप्ताधिकाः कणस्त्यधिका fant: सखे । 
भुजकोटियुतियंत्र तत्र ते मे पृथक्‌ वद ॥१५४॥ 


अर्थ ; एका काटकोन त्रिकोणांत कर्ण १७ व भुजकोटींची बेरीज २३ आहे, तर भुज व कोटि 
निरनिराळे सांग. 


स्पष्टीकरण : 
भुज = रि. “२%१७२ -२३२ = २२३ = ७ =८; 
कोटि -4hrs + ४२% १७९ =a =i (२३ नी ७)-१५ हैं उत्तर. 
सुत्र ¦ याच पद्धतीनें कर्ण व भुजकोट्यंतर दिल्यास 
अ-ब=स, आणि अ! + ब्र! = कर. 
अ' - mata’. .. करे R? = २अब 
अ! +-२अब+-ब = स? तारक) — 24? = रकस 


अ+ब= रकर _ सर 
अ-ब=स. } अर्थात्‌, 
स+ Vom? सर रकर सर: 
ate, wo सत आज. 
उदाहरण 
इलोक १५५ 


दोष्कोट्योरंतरं शेला: कर्णो यत्र त्रयोदश । 
भुजकोटी पृथक्तत्र वदा ss शु गणकोत्तम ॥१५५॥ - 


१०४ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अर्थ : कोटि व भुज यांत अंतर ७ व कर्ण १३ असल्यास भुज व कोटि स्वतंत्रपर्णे सांग. 
७-+४२५१६९-४९ ७+ १७ 


स्पष्टीकरण : वरील सूत्राने, कोटि = =१२ 
2 2 SENS 
que Ss rs 
eae = ५. हं उत्तर. खानापूरकर शास्त्र्यांनीं भुजकोटियोगाचेंच सूत्र 


वापरल्यानें (भुज= -५) हैं मूल्य घेऊन उत्तर ऋण आलें. आम्ही दिलेल्या सूत्रांत 
ही गफलत नाहीं. भास्कराचार्यास ऋण वर्गमूळ ठाऊक असले तरी जात्य त्रिकोणांत 
भुज ऋण नसतो हें तो सांगतो. अर्वाचीन गणितज्ञांसही हें मान्य होणारें आहे. 

सूत्र : दोन वांवू जमिनींत रोवले. एकाच्या अग्रापासून दुसर्‍याच्या बुंध्यापर्यत अशा २ दोऱ्या 
बांघल्या तर दोऱ्या छेदतात त्या विदूयासून जमिनीवर टाकलेल्या लंबाची उंची काढणे. 


इलोक १५६ 
अन्योन्यमूलाग्रगसूत्रयोगात्‌ । 
वेण्योबंधे AIA च लंब: ॥ 
बंशो स्वयोगेन gat अभोष्ट- । 
yrat च लंबोभयतः FAS ॥१५६॥ 
अर्थ ¦ वेळूच्या उंच्यांचा गुणाकार करून त्यास त्यांच्या बेरजेने भागावें म्हणजे सूत्रयोगविदुची 
उंची मिळते. तसेंच लंब आणि वेळूचा बुंधा यांतळें अंतर काढावयाचें असल्यास वेळूच्या 
उंचीस त्यांच्या बेरजेनें भागून वेळूंमधील अंतराने गुणावें म्हणजे भू-खंडें मिळतात. 
स्पष्टीकरण : समजा अब व कड हे वेळू आहेत. यांच्या उंच्या र, स आहेत. 
क बड = त समजा. इफ = थ. 
तर ^ बईफ व A बकड समरूप. 


अ 
De तसेंच A ईफड, आणि A अबड समरूप. 
A 
र य _बफ आणि य _ फड 
स a रत 
व क र 5000 त 
a 
आकृती g a र त 
सर 
o (सर) १. feat t= 
सर सत्र 
है यत axa _ xa 
आता बफ = = = (तारो ate 
= axa ~ ` 
तसेंच फड = — हें सूत्र सिद्ध झाल. 
F स्थर 
[ १०५ 


क्षेत्रव्यवहार (लक्षेत्रमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


र 2222552 म म जित त irae 


या सूत्रांची सिद्धता निबंधन भूमितीनें (coordinate geometry) लवकर होते. पण 
विस्तारभयास्तव येथें देतां येत नाहीं. Sa काढतांना बड अंतराची आवश्यकता नाहीं ह 
दिसून येईलच. ; 


उदाहरण 
श्लोक १५७ 
पंचदश-दशकरोच्छायवेण्वो रज्ञातमध्यभू भिकयोः । 


इतरेतरमूलाग्रगमूत्रयुतेर्लबमानमाचक्ष्व ॥ १५७॥ 


अर्थं : २ बांबू १५ हात व १० हात उंचीचे असून त्यांमधील अंतर अज्ञात आहे. प्रत्येक 
वेळूच्या वरच्या टोकापासून तों दुसऱ्याच्या मुळापर्यंत अशा दोन दोऱ्या बांधल्या. तर 
जेथें दोऱ्यांची युति होते त्या बिदूची उंची काय ? 


x 5 ५ x ५ 
स्पष्टीकरण ; सूत्राप्रमाणें, लंब = ५” `° _ १५० _ ८. 


१५ १० RA 


सूत्र त्रिकोणाची असंभवनीयता 
इलोक १५८ 
धृष्टोहिष्टमुजुभुज कषेत्रं यत्रेकबाहुतः स्वल्पा । 
तदितर-भूजयुतिरथवा तुल्या ज्ञेयं तदक्षेत्रम्‌ ॥१५८॥ 
अथ : ज्या बहुभुजाकृतींत किवा त्रिकोणांत एक बाजू इतर बाजूंच्या बेरजेपेक्षां मोठी असते 
किवा बेरजेएवढीच असते असा त्रिकोण किवा आकृति असंभवनीय आहे. असे क्षेत्र 
(आकृति) आहे असें सांगणाराचें धाडसच म्हटलें पाहिजे. 
स्पष्टीकरण : यांत त्रिकोणाच्या दोन बाजूंची बेरीज तिसऱया बाजूपेक्षां मोठी असते व कोठल्याही 


सरलरेषाबद्ध आकृतींत (ऋजुभुज) एक सोडून इतर बाजूंची बेरीज त्या बाजूपेक्षां मोठी 
असत हें सांगितले आहे. 


_ अर्थात्‌ या सिद्धांताची सिद्धता दिलेली नाहीं. भारतांतल्या प्राचीन गणितज्ञांना त्याची 
आवश्यकता वाटली नाही हा एक दुविलासच होय. 


उदाहरण 
इलोक १५९ 


चतुरस्रे द्विषटत्र्पर्का भुजास्त्र्यस्रे त्रिषण्णव | 
उदिष्टा यत्र धृष्टेन तदक्षेत्रं विनिदिशेत्‌ ॥१५९॥ 


१०६ ] लीलाबती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


pine re ae oe iu १२ आहेत असें, किवा त्रिकोणाच्या ३ वाजू 
SE COR जाद्या शहाण्यान सांगितळें तर त्याला समजवावें कीं, 
वावा रे, अशा आकृति होऊच शकत नाहींत. 
स्पष्टीकरण : वरील सिद्धांताची सिद्धता पुढीलप्रमाणें :- समजा अबक हा त्रिकोण आहे व 
उ त्यांत बक ही सर्वात मोठी वाज आहे. 
ई साध्य ; अब + अक > बक. 
अब वाढवून अड =अक करा. कड जोडा. 
सिद्धता : ^ अकड मध्यें अड = अक. .. ८ अकड = अडक. 
q F पण ८ अकड हा ८ बकड चा भाग आहे. 
आकृति १० «. ८ बकड > / अडक. अर्थात बड > बक. 

C बअन अड > बक म्हणजेच अब + अक > बक हें सिध्द. 
आकृति १० मधील बकडई चोकोनांत बड + डई > बई. यांत बड ऐवजीं त्यापेक्षां मोठी 
संख्या बक + कड घातल्यास बक + कड + डई > बई, हें सिद्ध, 

सुत्र : त्रिकोणाच्या शिरोविदूपासून समोरील वाजूवर लंब टाकल्यास पायाचीं जीं खंडे होतात 
तीं काढण्याचें सूत्र. 


लोक १६० | 
- त्रिभुजे भुजयोर्योग स्तदंतरगुणो भुवा हृतो लब्ध्या | 
ह्विःस्था भूरूनयुता दलिता 55 बाधे तयोः स्याताम्‌ ॥१६०॥ 


श्लोक १६१ 


स्वाबाधाभुजकृत्यो रन्तरमूलं प्रजायते लंब: | 
लंबगुणं भूम्यर्धं स्पष्टं त्रिभुजे फलं भवति ॥१६१॥ 
अर्थ : कोणत्याही त्रिकोणांत दोन बाजूंच्या बेरजेते त्यांच्या अंतरास गुणावें व तिसऱ्या बाजूनें 
भागावें. हें फल तिसऱया वाजूंत मिळवून त्याचें अर्ध केल्यास पायाचा एक खड मिळतो. 
व हें फळ तिसऱया वाजूंतून वजा करून अर्थे केल्यास पायाचा दुसरा खड मिळतो. 
शब्दार्थ : त्रिभज = त्रिकोण; भुज = पायाखेरीज इतर वाजू, लब्धि च फल; 
= पाया; दलित = अर्धे केलेलें; आवाधा = पायाचें खंड, प्रक्षेप (projection). 
' प्रत्येक काटकोन त्रिकोणात ( जे दोन ळंवामूळें झाले आहेत ते) भुज व आवाघा यांचे 
वर्गातर घेऊन त्याचें वर्गमूळ काढल्यास Sat लांबी मिळते. तसेंच लंब व भू ( पाया ) 
यांच्या गुणाकाराचा अर्ध एवढें क्षेत्रफळ होत 
स्पष्टीकरण : आकृती ११ मध्ये अबक हा त्रिकोण 
लांब्या माहीत आहेत. अड SF आहे. बड, 
तर बड, कड यांच्या किमती काढण. 


दिला आहे. त्यांत अब, अक, बक यांच्या 
कड या आवाधा (projections) आहेत. 


॥ ७४६ 


क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


सिद्धता : अब? = ae’ + अड आणि अंक? = कड! + ae, 
वजा करून, अब? — अक! = बड! — कड? 


5 a 5 .. (अब-- अक) (अब - अक) 
= (बड - कड) ( बड + कड) 
~. भुजयोग x भुजांतर = (बड - कड) x पाया. 
अर्थात बड + कड = पाया se (i) 
= क भुजयोग x भजांतर 
3 बड - कड = $ `. a(R) 
आकृति ११ पाया 
बेरीज भुजयोग x भजांतर 
“. बेरीज करून, बड = [पाया + = = } 
2 पाया 
K भुजयोग १८ .भजांतर हे 5 
तसेच वजा करून, कड = if पाया - > का) सिद्ध झालें. 
र्‌ पाया 
येथे अब > अक, तर बड > कड, 
तसेंच बड मिळाल्यावर काटकोन त्रिकोण सिद्धान्तानें अड = Vaa? — बड? 
समजा, बकईफ या आयताचे क्षेत्रफळ पाहिजे. तर व्याख्येप्रमाणे 
आयत बकईफ याचें क्षेत्र = बक x कई = बक x अड = भू > लंब. 
| आताँ A अबड = द [आयत बडअफ है| ^ अकड = : [ आयत अईकड | 


. ^ अबड + A अकड़ = l | आयत बडअफ + आयत अईकड | 


` ^ अबक = आयत बकईफ = : Wx लंब. हें सिद्ध, 
वास्तविक हें स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाहीं. ९ वी, १० वीच्या शालेय विद्यार्थ्यांस 


हैं सूत्र ठाऊक असतें. जर / क हा विशाल कोन असेल तर वरील समीकरणांत व 
सूत्रांत किचित्‌ बदल होईल. 


उदाहरण १ 
इलोक १६२ 
क्षेत्र महीमनुमिता faust भुजो तु। 
यत्र त्रयोदशतिथिप्रमितो च मित्र । । 
| तत्रावलबकर्मित कथयावबाधे | 
ह क्षिप्रं तथा च समकोष्ठर्मिति फलाख्याम्‌ 11 १६ 


अर्थ : मनु = १४; अवलंबक = लंब; अववाधा 
फलाख्या = क्षेत्रफळ, 


२।। 
= पायाखंड; समकोष्ठ = चौरस; 


१०८ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


Bree ear i, 


ज्या त्रिकोणांत पाया १४ आणि भज १३ व १५ आहेत 
काढलेल्या el SE, अववाधांची लांबी व त्रिकोणाचें क्षेत्रफळ चौरस एककांत सांग. 
स्पष्टीकरण : सूत्राप्रमाणें ( आकृति ११ पाहा ) 


१ २८ १ २ 
बड = > ४ Pe SAN EN TFR ` 
= f Ir १४ J=: X १८ = ९. ( १५ वाजूचा प्रक्षेप ) 


, त्यांत, हे मित्रा, पायावर 


\ 


uf २८ X 2 
Ge = +) १४ 1 ० ; 
zl = र्‌ * १० = 4. ( १३ वाजूचा प्रक्षेप ) 
i ४? Re 

लंब अड = १८१६ — रु = Vig = १२. 


हे १ 
BBO तप ९००१ ७ योर तात 


उदाहरण २ 


इलोक १६३ 
दशसप्तदशप्रमौ भुजो | त्रिभुजे यत्र नवप्रमा मही | 
अबधे वद लंबक तथा । गणितं गाणितिकाशु तत्र मे ॥ १६३॥ 
अर्थ : एका त्रिकोणांत बाजू १० व १७ आहेत आणि पाया ९ आहे. तर त्याचा शिरोलंव व 
आबाधा यांचीं मानें सांग. 
स्पष्टीकरण : वरील सूत्राप्रमाणें, 


अ ७ ७ 
बड. १ { ne २७>७ 
ie र ९ 
E 
SRE ES 
२ 
ब ९ क ड ७ X 
कड = 7३ } 
आकृति १२ 2 ९ 
-ihe -s }=६ 
या ठिकाणीं कडची क्रिमत चिन्ह बदळून घ्यावी लागते. कारण “ AHA > ९०° आहे. 
सूत्र : ( चक्रीय ) चौकोनाचें क्षेत्रफळ काढण्याचे सूत्र व त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र. 


इलोक १६४ 
सवंदोर्यूतिदलं चतुःस्थितं | बाहुभिविरहितं च तद्वधात्‌ ॥ 
मूलमस्फुटफलं चतुभ जे । स्पष्टमेवमुदितं त्रिबाहुके n १६४॥ 


[ १०९ 


श्रेढीव्यवहार (क्षेवमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अथ : चौकोनाच्या चार बाजूंच्या बेरजेच्या अर्धातून प्रत्येक बाजू वजा करावी. येणाऱ्या चार 
` संख्यांचा गुणाकार करून वर्गमूछ घ्यावे. म्हणजे चौकोनाचें आसन्न क्षेत्रफळ येतें. मात्र 
हेंच सूत्र त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ स्पष्ट ( नक्की किमतीचें ) देतें. ( अर्थात्‌ चौकोन चक्रीय 
असल्यास चौकोनाचें क्षेत्रफळ स्पष्ट येतें. ) 
स्पष्टीकरण : समजा चौकोनाच्या चार बाजू अ, ब, क, ड आहेत. 
SESE 3 


जर स= घेतलें, 
२ 


तर स-अ, स-ब, स- क) स-ड यांचा गुणाकार घेऊन त्याच्या वर्गमुळाएवढे 
क्षेत्रफळ होईल. अर्थात्‌ ही किमत स्फुट नाहीं. ( स्फुट =स्पष्ट, exact ) 


येथे क्षेत्रकत = (स अ) (समब) [स-क) (सड) ........ (१) 
तसेंच चोकोनाची एक वाजू ० समजल्यास त्रिकोण तयार होईल. 
जरड = ०, तरस = च आण 


त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = V(a—a)(a—a)(a—e)(a) ब )(स-क ) (स) असें सूत्र झाले 
त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र हें हेरॉनचें सत्र आहे असे म्हणतात हेरॉन हा ग्रीक 

गणिती इ. स. पुर्वी २०० वर्षे या कालीं होऊन गेला. सत्र (१) हें वृत्तस्थ चतुरस्रास 

म्हणजे चक्रीय चौकोनास बरोबर लाग्‌ पडतें, पण तें अचक्रीय चौकोनास लाग पडत 


E नाहीं. अचक्रीय चोकोनाचें क्षेत्रफळ 
= (सअ) (स ब) [सक [सड] _ अबकड ( कोज्या ट ) १ 
- 404+ 2% a 
यात ८ t= —_ a पुढील आकृति १३ पहा. 
सूत्रसिद्धि : 


समजा चौकोनाच्या वाजू अनुक्रमें अ, ब, क, ड आहेत, 
कणं न आहे व / अब = प, ८ कड = फ आहेत. 
[ ज्या = sine |; [ कोज्या = cosine | 


म्हणन = Seis कड _ > 
ह्ण्‌ः Ag = यप), Ae Sil) 


= बेरजेनें, चतुर्भुज फल A 

आकृति १३ = ३{ अब > ज्या( प) + कड x ज्या ( फ ) ]. 
a तेंच, र न ¬ २ अब > कोज्या ( प) = pIe? -- र्‌कड > कोज्या(फ)- 
“. अ rat —w? s? = २ अब > कोज्या( प ) - कड > कोज्या (फ) ) =° 
t १६/१ + (अर +ब१- करे _ ड२) 
| RR का ३२ -- २ अबकड (कोप. कोफ- ज्या प.ज्या फ) ) 
= yata? tues २ - ८ अबकड x को ( प+-फ ) 


११० ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


जर कोन प -- फ = २ ट मानला, तर 


१६ % २ -- ४ aa? HY arg? _ 


” 


(अर + ब -क २-8९) १ _ ८ अबकड x को (22). 
ह i = ८ अबकड { २ को? (ट) -१) 
= ४ (aatas)? — (a? tata? a? )२ _. १६ अबकड x कोर (ट). 
= [ २ अब -- २ कड + अरे + ब? -ag } x 
[२ अब + २ कड - अर — apm? डर ] - १६ अबकड xa? (ट). 
= (अब) (क-ड) * )[ (क-+ड) ९ - (अ-ब) * } — १६अबकड x को? (ट). 
“« १६ A? = {अ--ब+क-ड) [ अ+ब-क+ड ) x 
{#13+a—a} [ क+ड-अ--ब } - १६ अबकड ८ को ९ (ट). 
जर अ+ब+क -+-ड = 24, 
तर अ 1 ब-~क -ड = अ--ब--क--ड-२ड२स-२ड-4२(स-ड). 
या प्रमाणें किमती लिहून, 
WA? =2( स-अ ) X2( स-ब) x2 
= १६ (a — अ) (स--ब) (स 
१६ ने भागून, 
(क्षेत्र) = (स —a) (स -ब) (स - क) (स - ड) — अबकड को (ट) ......... (१) 
आतां चतुष्कोण वृत्तस्थ असल्यास; ८ प + ८ फ = १८०. i 
s /ट5--९०? .. कोज्या (ट) =o. i 
अर्थात्‌ वृत्तीय चतुष्कोणांत, (क्षेत्र )) = (a-a) (स-व) (स-क) (a-z). 


(स-क)>२(स-ड ) - १६ अबकड> Ft? (ट). 
) ( ) - १६ अबकड > को (ट). 


८ = NT s 
n e ST a NR 


. क्षेत्रच /( aa) (aa) (सक) (सड) "-" (२) 


ह अ+ब 
तसेच, जर ड= ० तर स TLES आणि त्रिकोणास परिवर्तुळ असतेच: 
R 


*. सूत्र (२) वरून, त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = Va (स-अ) (स-ब) (स-क) ---(3) 


न... 


अशा प्रकारें तीन्ही सूत्रे सिद्ध झालीं. 
उदाहरण १ 


श्लोक १६५ 
भूमिइचतुर्देशकरा मुखमंकसंख्यम्‌ । l 
: i 
बाहू त्रयोदशदिवाकरसंमितो च N | 
लंबो ५ पि यत्र रविसंख्यक एव तत्र । गी 
क्षेत्र फलं कथय तत्कथितं यदाद्यः ॥ १६५ ॥ 


बाज ९ हात आणि इतर दोन बाजू अनुक्रमे 
क्षेत्रफळ काय ? 


अर्थ : एका चौकोनाचा पाया १४ हात, वरची 
१२ व १३ हात आहेत. तसेंच लब १२ हात आह तर क्षेत्र 


[ १११ 


भ्ेढीव्यवहार (क्षेत्रमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्पष्टीकरण : हा चाकोन समांतरद्विभुज असावा असें वर्णनावरून वाटतें. कारण लंब १२ व 
एक बाजू १२ च आहे. आकृति १४ पहा. 
इतकेंच नव्हे तर आकृतींतला त्रिकोण जात्य आहे, 
क्षेत्रफळ = १२%९ = xX ५> १२ 
2 


= १०८ + ३० = १३८. तसेंच बाजूंची बेरीज ४८. 


द्‌ प्‌ वरील सूत्र ( २ ) लावून, 
आकृती १४ 
क्षेत्रफ = ४(२४- १४) (२४- १३) (२४ - १२ )( २४-९ ) 
= V १०५११८१२२१५ = ४१९८०० = १४०. ७ आसन्न, 


अर्थात्‌, सूत्र (२) लागू पडत नाहीं याचें कारण चौकोन चक्रीय नाहीं हे होय. 
उदाहरण २ 
इलोक १६२ मध्यें दिलेल्या त्रिभुजाचे क्षेत्रफळ सूत्र (३) नें काढूं 
ग्रेथे भूमि १४ व भुज १५, १३ आहेत. 
= US 
२ 
क्षेत्रफळ = ४२१४७४६ ४ ८ के ४७२५३२ xv 


२१. स - अ=७, स-ब = ६, स-क = ८. 


इलोक १६६ 
चतुभ्‌ंजस्यानियतो हि कणा । कथं ततो ऽ स्मिन्नियतं फलं स्यात्‌ ॥ 
प्रसाधितो asgan यदाद्यः । स्वकल्पितो तावितरत्र न स्तः ॥१६६॥ 
अर्थं : aS क्षेत्रफळ काढण्याचें सूत्र निर्णायक मूल्य देऊं शकत नाहीं. याचें कारण त्याचे 
कणांची लांबी अनिश्चित असते. म्हणून क्षेत्राचें स्पष्ट फल कसें बरें मिळूं शकेल? 
पुर्वीच्या गणितज्ञांनी आपापली आकृति घेऊन कर्णाच्या किमती ठरविल्या होत्या. इतर 
आकृतींत त्या कल्पनेने समजणार नाहींत. ; 
इलोक १६७ 


तेष्वेव बाहुष्वपरौ च कणा । अनेकधा क्षेत्रफल तत$च ॥१६७॥ 


अर्थ : चौकोनाचे चारही भुज तेच असले तरी कर्णमानें निरनिराळीं असं शकतात. अर्थात्‌ कर्णः 
द्यं अनेक तर क्षेत्रफळही निरनिराळे. है 


११२ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


as ती आधुनिक शालेय विद्यार्थ्यांस हँ ठाऊक असतें की, त्रिक्रोण रचतांना त्रिकोणा- 
संबंधों तीन स्वतंञ (independent) मानें द्यावी लागतात. त्रिकोणाचे Fe न 
पदरपरु-सवद (बेरीज १८०) असतात. म्हणून तीन कोन दिळे असतां अपेक्षित 
छ कि त्रिकोण तयार होऊं शकत नाहीं. कारण त्रिकोणाशी संबंधित अशी कुठलीच 
लान ठाऊक नाहो; अतएव समरूप त्रिकोण मिळेल पण निःसंदिग्ध भजांचा त्रिकोण i 
मिळणार नाहीं. ह 


त्याचप्रमाणे, पाच स्वतंत्र मानें दिल्याशिवाय चतुर्भुज निश्चित होत नाहीं. चार वाज व t 
निदान १ कर्ण किवा १ कोन दिल्यास चतुर्भूज निड्चित होतो. अर्थात त्याचे क्षेत्रफळ 
निर्णायक होतें. श्लोक १६५ मधील चतुर्भुजाची आकृती समलंबचतुर्भज act दिली आहे 
ही गोष्टच ५ वें देय (data) आहे. म्हणून क्षेत्र-निश्चिति झाली. केवळ ४ वाजू द्ल्यानें i 


चौकोनाची आकृति अनिश्चित राहते. चौकोन चक्रीय आहे हैं सांगणें हेंच ५ वें देय सूत्र 


(२) मध्यें आहे. म्हणून तेथें “2-९० अंश होऊन सूत्र (२) निर्णायक बनलें. हर 
इलोक १६८ = | 
लंबयो: कर्णयोवॅक अनिर्दिश्यापर: कथम्‌ । i 
पृच्छत्यनियत्वे पि नियतं चापि तत्फलम्‌ ॥१६८॥ | 

श्लोक १६९ i 


स पुच्छकः पिशाचो वा वक्ता वा नितरां ततः । 
यो न वेत्ति चतुर्बाहुक्षेत्रस्यानियतां स्थितम्‌ ॥ १६९॥ 
अर्थ : ज्या चौकोनांत लंब किवा कर्ण यांपैकीं एकही ठाऊक नाहीं, तेथें क्षेत्रफळ अनिश्चित 
असतांना त्याचें फल निर्णायक समजून विचारतो, हैं कसें ? जो पृच्छक असें विचारतो तो 
पिशाच्च असला पाहिजे आणि सांगणारा त्याहुन मोठें पिशाच्च असला पाहिजे. कारण 
त्यालाच हा सिद्धान्त ठाऊक नाहीं कीं चौकोनाच्या चार वाजू दिल्या तरी त्याचे 


क्षेत्रफळ अनिश्चित असतें. 


इलोक १७०, १७१, १७२ 
इष्टा श्रृतिस्तुल्यचतु्भ्‌ जस्य | कल्प्याथ तद्वर्गविवजिता या ॥ 
agim बाहुकृतिस्तदीयं । मूलं द्वितीय-श्रवणप्रमाणम्‌ ॥१७०॥ 
अतुल्यकर्णाभिहतिद्विभक्ता | फलं स्फुटं तुल्यचतुभुंज स्यात्‌ ॥ | 
समश्रुती तुल्यचतुभ्‌ंजे च । तथा 5 यते तद्भुजकोटिघातः ॥ १७१॥ | 
चतुर्भुजेऽन्यत्र समानलंबे | daa निघ्नं कुसुखेक्यखंडस्‌ ॥१७२॥ 


[ ११३ 


क्षेत्रव्यवहार (क्षेतमापन) 
ली. ग.--८ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


Ee a 


अथे : (समभुज चौकोनाची एक भुजा व कर्ण दिला असतां, ) भुजवर्गाच्या चौपटींतून कर्णाचा 
वर्ग वजा दिल्यास बाकीचे वर्गमूळ हैं दुसर्‍या कर्णाचें मान होय. 
(समभुजाचे दोन्ही कर्ण दिले असतां,) कर्णांचा गुणाकार करून त्याचें अर्ध घेतल्यास 
समभुजाचें क्षेत्रफळ मिळतें. 
(समकणे समचतुर्भुजाचें किवा आयताचे क्षेत्रफळ काढावयाचें असल्यास,) भुज व कोटि 
यांचा गुणाकार हेंच क्षेत्रफळ. 
(समांतरभुज चोकोनाचे क्षेत्रफळ काढावयाचें असल्यास,) दोन्ही समांतर बाजंच्या 
बेरजेच्या अर्धास लबानें गुणावें. 2 
स्पष्टीकरण ; आकृति १५ तुल्यचतुर्भुजाची आहे. यांत अब = बक = कड = अड. 
z क आतां अब, अक दिल्यास बड काढणें. 
समभुज चौकोनाचे कर्ण परस्पर लंब असतात. तसेच ते 


एकमेकांस दुभागतात. 
; न तल पर 


आ. १५. a) २ र 


= अक! + बड? 


तसेंच समभूजाचे क्षेत्र = आकृतींत, मध्याशी झालेल्या, ४ काटकोन त्रिकोणांची बेरीज. 


` ४ 
र; क्षेत्रफल = > अक x बड = ३% अक > बड, हें सूत्र सिद्ध. 


अ 
MHI १६ ही सुद्धा तुल्यचतुर्भुजाची आहे, परंतु यांतील 
„ कणं समान लांबीचे आहेत. 
समकणे समभुजाचें चारही कोन प्रत्येकी ९०० चे असतात. 
é - डर तसेच आयताचे चारही कोन ९०० असतात. 


आ. १६. म्हणून चौरसाचे क्षेत्रफळ = र र = रर, 


खाली दिलेल्या दोनही आकृती चतुर्भुजांच्या (चौकोनांच्या) आहेत. परंतु 
आकृति १७ आयताची (काटकोन चौकोनाची) आहे. आणि arafa १८ ही 
समांतर-द्विभुज चतुर्भुजाची आहे. 


A z Si 
0 ier [| 
I म न कं 
a र्‌ क आ. १८. 
आ. १७. 
११४] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अबकड आयतांत क्षेत्रफळ = र x स. 
अबकड हा समांतर-द्विभुज चतुर्भुज आहे, आणि 
त्याच क्षत्रफळ = A अबस-+-आयत अमनड - A नकड, 
येथे अम = नड = र, तर 


१ 


Ta = -- 
क्षेत्रफळ 2 (बम>र) + (waxt) + (नक x र) 


१ 
उर (बम + २ मन + नक ) 


ll 


A 


॥ 
lS 


र (बम + मन + नक + मन) 


= > र (बक + अड), हैं सुत्र सिद्ध. 


उदाहरण 


इलोक १७३ 

क्षेत्रस्य पंचकु तितुल्यचतुभ्‌ जस्य | 

कणे ततइच गणितं गणक प्रचक्ष्व ॥ 
JAAA खलु तस्य तथा SS यतस्य। 
यद्विस्तृती रसमिताष्टमितं च दे्यंस्‌ ॥ १७३ ॥ 


अर्थ : (१) एका समभुज चौकोनांत भुज २५ आहे, तर एका कर्णाची इष्ट लांबी धरून 
दुसऱ्या कर्णाची लांबी काढ. (२) तसेंच, समभुजाचं कण सारख असल्यास त्याचें क्षेत्रफळ 
सांग. (३) त्याचप्रमाणें, ज्या आयताचें भुज व कोटि अनुक्रमें ६ व ८ आहेत त्याचें 
क्षेत्रफळ सांग. 
स्पष्टीकरण : इलोक १७२ मधील समभुजाची आकृति १६ पहा. 
त्यांत अब = २५. समजा बड = ३०, तर = 
क 

ae? 3 कन Se 
(१) भव eas 5 
~. २५०० = ९०० = FAY. अर्थात कॅग 7-० १६००, १०० कम "०४०, 
३०५४० _ ८०० चौरस एकक. 


तर तो चौरस होईल- 
६२५ चौरस एकक. 
६१८८ = ४८ चौरस एकक. 


(२) क्षेत्रफळ = 


समभुजाचे कर्ण समान होतील 
“. क्षेत्रफळ = २५% २५ = 
(३) आयताचें क्षेत्रफळ = 


` क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) En eee a 


CC-0. Gurukul i 


उदाहरण १ 


इलोक १७४ 


क्षेत्रस्य यस्य वदनं मदनारितुल्यम्‌ । 
विश्वंभराद्विगुणितेन मुखेन तुल्या ॥ 

बाहू त्रयोदशनख-प्रमितोच लंब: । 

सूर्योन्मितशच गणितं वद तत्र कि स्यात्‌ ॥ १७४॥ 


अर्थ : ज्या समांतरद्विभूज चौकोनाचें मुख (वरची वाजू) ११ आणि भूमि (विइवंभरा) | 
आहे, तसेच इतर भुज १३ व २० लांबीचे आहेत आणि लंब १२ आहे, त्याचें क्षेत्रफळ सांग. 
स्पष्टीकरण : आकृति १९ मध्ये अबकड हा समांतरद्विभुज दाखविला आहे. त्यांत म॒ ख्यत्वेंकरून 
तिरप्या बाजू एकाच दिशेनें झुकतात असें दिसतें. 
i क्षेत्रफळ — 2 २ 
प्रमाण, GAGE = २% १ (११-२२) = १९८ चौरस एकक. 


त्याच आकृतींत अबकड हा समलंब चतुरस्र असल्यास 


| "नि अब = ११, बक = २०, कड = २२, अड = १३. 
y T l. समजा अई व बफ लंव आहेत. 
रर (77 Oa नात 
8६ कु 7 क .. कफ = १६. डफ = ६. डई = ५ आणि 
आ. १९ अड" = १२१ +५२ = १६९ .. भड: = १३. 


अर्थात, सामान्य समलंबांत अड, बक विरुध्द दिशेने असतात. 
या प्रश्‍नांत भास्कराचार्यानें जरुरीपेक्षा जास्त देयें (data) दिलेलीं आहेत. समलंबाची 
उंची दिली नसती तरी चाळले असतें. कारण चौकोन निश्चित करण्यासाठीं ६ देयें जरूर 
नाहींत; ५ दिलीं तरी पुरतात. आकृति १९ मध्ये चारही भुजा दिल्या आहेत असें समजूं. 
समजा बफ = क्ष आणि फक = य. | 
तर य =४०० - क्ष . आतां फड =२२, फक =य. तर डफ=२२- य. 


तसेंच ae a! डई=११- (22-2) अर्थात डई = य- ११. 
आणि att (य — ११)२ = १३२ हार 


i = यः -२२य+१२१=१६९-क्ष  .., eo (१) 
| यः डी =Yoo — a? $ == (२) 
| वजाबाकीर्ने रय + १२१-२३१ 2 रय = २५२ AH १६. 
i आणि क्ष Reco 2 ९५६3१४४, ~ क्ष = १२- 

f aata अर्थात्‌ पूर्वीप्रमाणे मिळेलच. — 

| ११६ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


8. णा २ 
| १७५ 


पचाशदेकसहिता वदनं यदोयम । 

भूः पचसप्ततिमिता प्रमितो s ष्टषष्टया n 
सव्यो भुजो ट्विगर्णावशतिसंमितो ऽन्यः । 
तस्मिन्फलं श्रवणलंबमिती प्रचक्ष्व ॥१७५॥ 


अथ : ज्या विषम चौकोनांत मुख (वरची वाजू) ५१ आहे, पाया ७८ आहे, डावी वाज ६८ 
आणि उजवी वाजू ४० आहे अशा चौकोनाचें क्षेत्रफळ, कर्ण व लंव सांग 
स्पष्टीकरण : ( आकृति २० पहा.) येथें हें लक्षांत येईल कीं देयें ४ च आहेत म्हणून एकाद्या 
अ कणाची लांबी गृहीत धरणें क्रमप्राप्त आहे 
असे समजूं को, अक = ७७. तर त्रिकोण अकड यांत 
१ आवाधा मक खाली दिल्याप्रमाणे. 


छि (aoo (७७-६८) 
७५ 


+७५} xt 
७५ के 2 
आ. २० 


BD pee (ec) या ळय 
a तल ५ पु 


“| _ ८ १४८ 


oy 


त्याचप्रमाणे मड = =| ७५-- 


1) ea 
२ we 2 
आणि लंब भम? = ६८२ - = _ ३४० = geet 
अर्थात m ८२१९  लब बम + हो उतार 
3 २५ ५ ५ 
चौकोनाचे क्षेत्रफळ = ^ अडक त A अबक 
_ ^ अडक = ४११०२३३२३५५४२ 
= ११५७५३2२ २३१० चौरस एकक 
तसेंच. ^ अबक = ४८४ XOX ३३५४४ 3९२४ चौरस एकक 
: चौकोनाचे क्षेत्रफळ = ३२३४ चौरस एकक 
हेंच क्षेत्रफळ १६४ इलोकांतल्या सूत्र ( ) नें काढल्यास 
चौकोनाचे क्षेत्रफळ = ४९ ७७ ४२% ६६४ ७%११>६ 
= ३२३४ चौरस एकक 
[ ११७ 


क्षेतव्यवहार (क्षेत्रमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


eS ee 


यावरून दिसतें कीं दिलिला चौकोन हा एकचक्रीय आहे 
अर्थात्‌; आकृतींत जर आपण /क=९० असें गृहीत धरलें तर कर्ण बड मिळं शकेल 
कारण बड! -७५ +४०१ = ७२२५ 
-.बड=८५. शिवाय, ८५ = ६८ ५११ «५. ८ डअब = ९०° 
अर्थात्‌, चौकोन अबकड चक्रीय झाला. 

सूत्र : विषम चौकोनांत कर्णाची लांबी काढण्याचे सूत्र. 


श्लोक १७६ 


यह्लंबलंबाश्रितबाहुवर्गविइलेषमूलं कथिता ऽ बधा सा । 
तदूनभूवर्गसमन्वितस्य यल्लंबवगंस्य पदं स कर्णः ॥ १७६॥ 
अथ : लब व लंबाश्वित भुज यांच्या वर्गाच्या अंतराचें मूळ ती आवाधा. ही भूमींतुन वजा 
करून, शेषाच्या वर्गात लंबवर्ग मिळवावा व बेरजेचें वर्गमूळ काढावें. म्हणजे कर्ण मिळतो. 


स्पष्टीकरण : (आकृति २० पहा). जर लंब अम दिला असेल तर डम? = अड? - अम! 
यावरून भूखंड मड मिळाला. नंतर कम = कड - मड यावरून दुसरें ude मिळाले 
तसेंच कर्णं अक हा, अक! = अम! + सकर यावरून मिळेल 

सुत्र : विषमभुज चौकोनांतील दुसरा कर्ण काढण्यासाठी. 


इलोक १७७, १७८ 


इष्टो ऽत्र कर्णः प्रथमं प्रकल्प्यः | soe तु कर्णोभयतः स्थिते ये । 
कण तयोः क्ष्मामितरो च बाहू | प्रकल्प्य ल॑बावबधे प्रसाध्ये॥ १७७ ॥ 


आबाधयोरेक ककुप्स्थयोर्यत्‌ | स्यादन्तर तत्कृतिसंयतस्य ॥ 
लबक्यवगस्य पदं द्वितीयः । कर्णो भवेत्स्वचतुर्भ जेष ॥ १७८ N 


SA : शब्दाचे अथ : ( कषमा = पाया, ककुभ = शिरोबिदु ). आकृति २१ पहा. 


अबकड या चतुर्भुजाच्या बाजू दिल्या 
आहेत असें समजूं. अक कर्ण इष्टसंख्या- 
त्मक कल्पून, A अबक व A अडक यांच्या 
भुजा आपणांस ठाऊक आहेत. समजा बम, 
डन हे अक वर लंब आहेत. तर आबाधो 
अस, मक (अक पाया धरून), हळ 
१७५ मध्यें दाखविल्याप्रमाणे, काढता 
येतात. तसेंच safe मिळूं शकतो. याच 
रीतीनें A अडक मध्ये अन, नक, नड 
आ. २१. मिळतात. 


अ 


७५ क्‌ 


११८ ] - : लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| 


: प्रथम एका सोयीस्कर कर्णाची लांवी गृहीत धरावी. [ 


क छते र डर पय आणि बर = बम + मर = बम + ag मिळेल. 
गतर बड़ = बर e पातला राब 


PAGS ती कशी ? ]. 
चतुभुजाच कण पाया धरल्यास, त्या क्णानें २ त्रिकोण होतात. या त्रिकोणात 
लंब बम आणि भूखंडें अम, मक, तसेंच नड, अन, नक मिळतात. या आवाधा एकाच 
शिरोविदूपासून मोजून त्यांतल्या अंतराचा वर्ग करावा. या वर्गात लंबांच्या वेरजेचा वर्ग 
मिळवून त्या फळाचें वर्गमूळ घ्यावें म्हणजे कर्ण मिळतो. 
मागील प्रश्‍नाला हैं सूत्र लावून कर्ण बड काढ. 
( आकृति २१ पहा ) पूर्वीप्रमाणे अक = ७७. 
ठा न { कु (Geet) ८ +} = (oo) 
२ ७७ R र ८ 
सक = ७७ --३२ = ४५. बमः = ६८१ — ३२९ = १००५३६ -. बम = ६०. 
आका | Guid ee! + ७७ | 


~ 
. 


=< (७७+१३) = ४५, नक=३२. .. सनत ४५-३२ = १३. 
as? = ४०१- ३२ = ७२%८ तड २४. 
लंबयुति = ६०+ २४ = ८४. अर्थात्‌ बडर = ८४२4 १३२ = ८५४ 
* दुसरा कर्ण = ८५. 


: चौकोनाचे क्षेत्रफळ काढणें. 


श्लोक १७९, १८० 


अर्थ 


होतात त्यांच्या क्षेत्रफळांची बेरीज केली म्हणज 


कर्णाश्रितस्वल्पभ्‌ जैक्यमुर्वी | प्रकल्प्य तच्छेषभुजो च बाहू ॥ 
साध्यो$वलंबो$थ तथान्यकणंः । स्वोर्व्याः कथंचिच्छुवणो न दीघं: ॥१७९॥ 


तदस्यलंबान्न लघस्तथेदं । ज्ञात्वेष्टकर्णः सुधिया प्रकल्प्यः ॥ 
saa तु कर्णोभयतः स्थिते ये । तयोः GHIA फलमत्र नून ॥ १८० ॥ 


चौकोनाच्या ज्या दोन वाजू सर्वात लहान असतील त्यांची बेरीज ही पाया 
समजन उरलेल्या दोन बाजू आणि हा पाया यांचा त्रिकोण कल्पावा, या त्रिकोणाचा लंब 
(मूळ पायावरील) काढावा. [ आतां कर्णाची लांबी ही नरु (variable) कक 
असली तरी तिला न्यूनतम व उच्चतम अशा मर्यादा आहेत. | कर्ण oa 
वरील पायाएवढा व कमीत कमी वरील लंबाएवडा असल ee pee 
या दरम्यान घ्यावी. हुशार माणसाला हैं सहज GEIS पतर य 
जे चतुर्भुजाचें क्षेत्रफळ मिळतें. 


[ ११९ 


क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| 
| 
Í 
| 


स्पष्टीकरण : (आकृति २२) अबकड हा चौकोन आहे, त्याच्या भजांच्या लांब्या ठाऊक | 
अ पण पांचवें देय ( data) दिलेले 
नाही. भास्कराचार्य म्हणतो कीं येथे 
अक कर्णाची लांबी तारतम्याने घेतलो 
म्हणजे क्षेत्रफळ काढतां येईल, तसेंच 
1 दुसरा कणे देखील मोजतां येईल. 
आ- २२ आ. 23 अक कर्णाची लांबी अर्थातच 


४० + ५१ म्हणजे ९१ पेक्षां कमी असणारच. कारण त्रिकोणाच्या दोन बाजूंची बेरीज 
तिसरीपेक्षां जास्त असते. 


/ र] 


q ७५ कृ 


तसेंच शेजारच्या आकृति २३ मध्ये A अबक मध्यें अक २१ समजून अम लंबाची 
किमत काढली तर त्यापेक्षां आकृति २२ मधील अक अर्थातच मोठी असली पाहिजे 
त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचें आसन्न मल्य घेऊन अस - अजमासे ६६ 


कण अक हा ६६ पेक्षां जास्त व ९१ पेक्षां कमी इतका घेतला पाहिजे, म्हणन 


भास्कराचार्यानें त्याची किमत ७७ धरून दुसरा कर्ण ८५ व क्षेत्रफळ ३२३४ चौरस 
कक काढलें 


सुत्र : समांतरद्विभुज चतुरस्राचें क्षेत्रफळ काढणें. 
इलोक १८१, १८२ 


समानलेबस्य चतुभ्‌ जस्य। मखोनभामि परिकल्प्य भमिम । 
भुजो भुजो त्यस्रवदेव साध्ये | तस्याबधं लबमितिस्ततइच N १८१॥ 


आबाधयोना चतुरस्रभ्‌ मिः। तल्लबवगक्यपद श्रतिः स्यात्‌ । । 
समानलब लघुदोः कुयोगात्‌ । मुखान्यदोः संयतिरल्पिका स्यात ॥१८२॥ 


अथ : दिलेल्या समलंब चतर्भजाच्या समांतर भजांतील 
हैं भूज धरून एक त्रिकोण काढ 
चौकोनाच्या पायांतून एक भूखंड 
घ्यावें म्हणजे एक कर्ण मिळतो 
लहान बाजू यांची बेरीज, दुसरी 


फरक हा पाया धरून व तिरपे भुज 
वा. यांत Was व लंब यांचीं मानें काढावीं. नंतर 
वजा करून त्याच्या वर्गात saat मिळवन त्याचें वर्गमूळ 
तसेच हेंही उघड आहे कीं अशा चोकोनांत पाया व 
बाजू व मुख याच्या बेरजेपेक्षां, मोठी असते. 
स्पष्टीकरण : ( आकृति २४ पाहा ) अबकड हा 
समलंब चौकोन आहे. याच्या चारही बाजू दिलेल्या 
असतां कर्णाच्या लांब्या पाहिजेत 
रीत : बक मधून अड वजा करा. जर अड =ईक तर 
>> कं * झई जोडा. आकृति अडकई हा समांतरभुज 
चौकोन झाला, आणि अबई या त्रिकोणाच्या तिन्ही 


लीलावती 


आ. २४ 


AR ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


वाजू ठाऊक झाल्या. या त्रिकोणाची भमि बई 
त्रिकोणाच्या पायाचे खंड बम, इम व लंव 
केले म्हणजे काटकोन त्रिकोण अमक राहतो 


१ तसेंच भुज अब, अई ठाऊक आहेत. 
व अम काढतां येतात. नंतर बक मधन बम वजा 
हतो. यांत अम, मक ठाऊक आहेत. k 

कर्ण अक = VaR’ मकर मिळतो. 

कर्ण बड काढण्यासाठी : 


A बडफ यांत फब लव व फड = अड --अफ = अड + बम हे ठाऊक आहेत. 
कर्ण बड = Vas’ --फबर. 


उदाहरण 


एक विषमभुज चौकोन, 


| १८३, १८४ 


द्विपंचाशन्मितव्येकचत्वारिशन्मितो भुजो । 
मुखं त्‌ पर्चावशत्या तुल्यं षष्ट्या मही किल ॥ १८३॥ 


अतुल्यलंबकक्षेत्रमिदं पूर्वेरुदाहतम्‌ | 
षट्पंचाशञ्चिषष्टिइच नियते कर्णयोमिती। 
करणी तत्रापरो ब्रूहि समलंबे च तच्छ्ती ॥१८४॥ 
अर्थ : एका बिषमभुज चौकोनांत समोरासमोरच्या वाजू ३९ व ५२ आहेत. मुख २५ व पाया 


६० आहे. यांत लंब समान नाहींत. चौकोनाचे कर्ण ५६ व ६३ आहेत. तर हेच विषमभुज 
घेऊन, पण कर्ण निराळे घेऊन, दुसरा चौकोन बनवून दाखीव व हीच आकृति समलंब 


असल्यास कर्ण काय ? 

हें उदाहरण पुर्वाचार्यानी सांगितलेंच आहे. 
स्पष्टीकरण : शेजारच्या विषम चौकोनांत भुजा व कर्ण पूर्वाचार्यानीं दिले आहेत व हा असमलंब 
चौकोन आहे असें ते म्हणतात. आपण याचे लंब अम व 
डन मोजू. 
त्रिकोण अबक यांत बाजू 38, ६३ व भूमि ६० आहेत. 
म्हणून भूखंड सूत्राने, 


१ wus tS 
बम = २ [६० eae ee रिट? प्‌ 
आ. २५. 
[ १२१ 


क्षेत्रव्यवहार (Sama) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


eo eH Mee Eee 


CR) UC १९५ TNC २४३२. १४७ 
SAEN २५ २५ 
१८९ 
अम = ; 
२५ 
; = १०८ XY% TSE एट 
तसेंच ४ डबक मध्यें बन = [६० ++ } Set SSS ee अ 
२ go Q u 4 
आणि डन! =५६१ 15e RST VE २१२ 
=E T = र्‌ == ’ 
RR R RN 
x? न c > नाहा 
डन = ९”. हा र अथात्‌ लंब सारखे नाहींत. 


टीप : वाचकांना टालेमीचा सिद्धांत ठाऊक असेल तर वरील चौकोन चक्रीय आहे हें सहज 
दिसेल. कारण त्याप्रमाणें, कर्णाचा गुणाकार = संमुख बाजूंच्या गुणाकारांची बेरीज. 
५६५६३= (२५५६०) + (३९५५२) 
३५२८= १५०० + २०२८, 
हैं बरोबर आहे अर्थात्‌ चतुष्कोण वृत्तस्थ म्हणजे चक्रीय आहे. 
आता याच चौकोनात एक कर्ण ५६ ऐवजी ३२ घेतला तर दुसरा कणे किती ? 
शेजारच्या आकृतींत चारही बाजूंची लांबी दिली आहे व कर्ण बड = ३२ घेतला. 
अ आपणांस अंक कर्ण काढणें आहे. त्रिकोण अंबड मध्यें 
Was बस, मड काढूं व लंब अम काढूं. भूखंड सूत्राने, 


९ ff —| १ २+ २८) 
बस = — — == — ८|3२३०, 
रक = es } 
क तसेंच अमर =३९२ — ३०२-<१५२१- ९००६२१. 
आ. २६. “ अम = २५ ला किचित्‌ कमी. 


तसेंच ane त्रिकोणांत जर खंडे बन, नड व लंब कन घेतला, 


तर बन = {३२ SF | =i [३२ + २८) = ३०. 
याचाच अर्थ हा की अमक ही सरळ रे होऊन ती बड रेषेशी लंब झाली. म्हणजे या 
चौकोनाचे कणं परस्परांस लंब झाले. बऱ्याच लीलावती लेखकांनीं ही गोष्ट नमूद ह 
नाहीं. अर्थात्‌ आतां मक मिळविणे सोपें झाले. 

मकर =६०२ — ३०९ =२७०० मक = ५२ पेक्षां किचित्‌ कमी. 
कर्ण अक = २५५-५२ पेक्षां किचित कमी — ७७ पेक्षां कमी. 


या ठिकाणीं जुन्या लेखकांनी वर्गमूळ काढण्याचा जो आयोग केला आहे त्याऐवजी 
तारतम्यानें करणीगत मूल्ये घेतली 


असतीं तर ठीक झाले असते. 


१२२ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


आतां तिसरें उदाहरण पहा. यात बाज त्याच ठेवन 


वून आक्रति समलंब चौकोन 
केली तर कर्ण व क्षेत्रफळ काढणें 


समजा अबकड समलंव आहे. 
नक=२५ करा, म्हणजे डन = ३५ होईल. 
^अडन मध्यें भूखंड सूत्राने, 


-42 
३५ 


a a 


आता मक = ६० — 


+ अकर = २९७ E _ ८८२०९ , ३८०१६ _ १२६२२५ 
bier eT ल २ २ 
अक! = ५०४९ आणि ५०४१ चें वर्गमूळ ७१ आहे. 
अक = ७१ + किचित्‌ अंश. 
बड कर्ण साध्य करण्यास खालील समीकरण घ्याव. 
७ द्‌ 
३१९ क ES ३८०१ 
१६३७४३८०१६ _ १४४०१ _ २१७६. 
र २५ २५ 
R हाल ५२१७६ = जवळजवळ ४६-७ 


१ , ८५२ आसन्न 
2 ५ 


सुत्र : हें सूत्र ब्रह्मग॒ुप्तानें आपल्या स्फुटसिद्धांतांत दिलें आहे. त्यांत विषम चौकोन | 
असल्यास आणि चार बाजू दिल्यास कर्णाची लांबी काढतां येते असें दाखविलें आहे. 
आनंदाची गोष्ट ही कीं ब्रह्मगुप्तास सहाव्या शतकांत हें सूत्र सांपडलें, पण पावचात्त्यांना 
तें शोधून काढण्यास सोळाव्या शतकापर्यंत वाट पहावी लागली. भास्कराचार्याने या 
शोधाबहल ब्रह्मगुप्ताची फार स्तुति केली आहे 


इलोक १८५ 


कर्णाश्रितभुजघातेक्यमु भयथा S न्योन्यभाजितं गुणयेत्‌ । 
| योगेन भुजप्रतिभुजवधयोः कौ पदे विषमे ॥१८५॥ 


अर्थं : कोठल्याही चक्रीय चौकोनांत जर भुज दिलेले असतील तर कर्ण काढण्यास, 
कर्णाश्चित म्हणजे कर्णाच्या टोंकांतून जे भुज जातात त्यांच्या गुणाकारांची बेरीज करा. 
परस्पर संमुख अशा भुजांच्या गृणाकारांची बेरीज करा. तसेंच कर्णाच्या दोन्ही बाजूस 
असलेल्या भुजांच्या गुणाकारांची बेरीज करा. नंतर परस्परसंमुखांच्या गुणाकारास 
कर्णाच्या बाजूस असलेल्या भुजवधैक्यानें गणा 


गुणा व कर्णाश्नितांच्या गुणाकारानें भागा व 
फछाचें वर्गमूळ घ्या म्हणजे कर्णाची लांबी मिळेल. 


समजुतीसाठीं प्रथम उदाहरण घेऊं व नंतर सूत्रसिद्धि देऊं. 


ह अबकड हा चक्रीय चोकोन असून त्याच्या बाजू आकृतींत 


दाखविल्याप्रमाणे अनुक्रमें २५, ५२, ६०, ३९ आहेत. 


तर कर्ण अक, बड यांच्या लांब्या काढा. 
येथे कर्णाश्रित भुजवधांची बेरीज 
: = २५ X ३९ प्र x ६० 
आ. २८. =९७५-+३१२०=४०९५. 
संमुख भूजवधांची बेरीज = (२५५६०) + (३ 


९५५२) = १५००+२०२८=३५२५ 
कर्णाच्या उभय बाजूंना असलेल्या भुजांच्या गृणाकाराची बेरीज 
=२५ 2 \२+३९%६९०=१३००+२३४०=३६४०. 
` (कणं अक) २ = ३५२८५३६५० - 8 
४०९५ ४०९५ 
| जज रर (5. 
(कसं बड) ९ = ३२६2४२९५ _१४४४७१६० २६९ 
३६४० os ape 
“WE! 5०5 २.९३२९... बह... ६३ 
१२४ ] 


शक २१०६: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्पष्टीकरण ES मध्यें कोठल्याही चौकोनाचे क्षेत्रफळ काढतांना जीं समीकरणे ॥ 
वापरली आहेत तीं घेऊ. . | 
शेजारील आकृतींत अ, ब, क, ड या वाजूंच्या लांब्या समजूं, न हा कर्ण धरूं आणि 

कणसंमुख कोन प, फ समजूं. चौकोन चक्रीय असल्यानें 

“पर्न “फन १८०. .. कोज्या(प) + कोज्या(फ) = ०. 

क! +3? नर 

रडका" इ 


\ 


आतां कोज्या (प) = 


2 2 _ a2 
कली कोज्या (फ) = “कब te 
RQ र 
क + ड' नै अ+ बः नर 
तहि = -=0 
EGI २अब 
(कर +ड ) अब + (अः + बः) कड= ना (अबकड) 
a aas? +a कडञ-अबक' +ब'कड _ (अड बक) (बड अक) 


वेरीज करून, 


अब-- कड अब--कड 
याच नियमानुसार दुसरा कर्ण म खालील सूत्रानें मिळेल. 


कड x दु 
(अड--बक) (अबञ+कड) म्हणून ब्रह्मगुप्ताचें सूत्र सिद्ध झालें. bi 
अड-+बक > i 


स! = 


रीत : भास्कराचार्याची. 


इलोक १८५ 
अभीष्टजात्यद्वयबाहुकोटयः । परस्परं कर्णहता भुजा इति ॥ 
चतुर्भुजं यद्विषमं प्रकल्पितं | श्रुती तु तत्र त्रिभुजद्वयात्तत्तः ॥१८५॥ 


अर्थ : (या ठिकाणीं भास्कराचार्य स्वतःची सोपी अशी रीत देतात.) है p 
दोन काटकोन त्रिकोण असे घ्यावे कीं ज्यांच्या वाजू पुणाक आहेत. एकाच्या कर्णाने 
दुसऱ्याच्या भुजांस गुणावें व दुसर्‍याच्या कर्णाने पहिल्याच्या भुजांस गुणावें. असा विषम 
चतुर्भूज तयार झाला कीं मूळ जात्य त्रिकोणांच्या भुजांच्या गुणाकारांत कोर्टीचा 
गणाकार मिळविला कीं एक,कर्ण व परस्पर कोटिभुज गुणाकारांची बेरीज हा दुसरा 


कर्ण. ही रीत १८६ इलोकांत पुढें दिली आहे. 


इलोक १८६ 
agiia: कोटिवधेन युक्स्यात्‌ । एका श्रुतिः कोटिभुजावघक्यस्‌ ॥ 
अन्या लघौ सत्यपि साधने ऽ स्मिन्‌ । पुर्वेः कृतं यद्गुरु तन्न विद्मः ॥१८६॥ 


[ १२५ 


क्षेत्रव्यवहार (क्षेतमापन ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


१२६ ] लौळावती 


स्पष्टीकरण : भास्कराचार्य म्हणतात कीं कर्ण मिळविण्याची ब्रह्मगृष्त वगेरे पूर्वाचार्यांची | 


फारच लांबलचक आहे. माझी रीत त्यामानानें सोपी व छोटी आहे. भास्कराचार्याचा 
आक्षेप असा आहे कीं अशी सोपी रीत असतांना जुने गणितज्ञ हा दीर्घसूत्रीपणा कां 
करीत होते ? त्यांना ही सोपी रीत सांपडणें शक्‍य होतें. 


उदाहरण 


समजा, आपण ३, ४, ५ बाजूंचा एक आणि ५, १२, १३ या बाजूंचा एक असे दोन 
जात्य त्रिकोण घेतले, 


A ; | ५ तर विषम चतुर्भुजाचे बाहू 
= स १३ xv, १३ x ३ हे संमुख व 
R ५ १८५) 4X22 हे संमुख. यांच्या योगानें 
आ. ३०. इलोक १८५ मधला विषम चतुर्भूज तयार झाला. 


त्याचे कर्ण काढण्यास, (4x3) + (१२%४) =६३ ही बेरीज घ्या. 

दुसऱ्या कर्णासस (१२५३) + (४५५) 3५६ ही बेरीज घ्या. 

या रीतींत वर्गमूळ नाहीं, प्रचंड गुणाकार नाहींत, घोटाळा होण्याचा संभव नाहीं; असे 
अनेक गुण आहेत. येथें ६० ही सर्वांत मोठी बाजू भूमि, २५ ही सर्वात लहान बाजू 
मुख, व इतर बाजू ३९, ५२ या त्याच्या भुजा होत. 

आतां वरील सूत्राची सिद्धि करू. आकृति ३१ पाहा. समजा दोन जात्य त्रिकोणाच्या 
बाजू अनुक्रम अ, , ब, , क, आणि अ,, ब,, क, आहेत. 

तसच अ, <ब, <क, आणि अ, < बर < क, आहेत, असें समजा. 


Brae 
तर भास्कराचार्याच्या नियमाप्रमाणे, आकृति ३२ मधील वृत्तस्थ चौकानाच्या बाजू 
02 अ? pre go tire बरआणि करब, या Ss यांतील क, Ay, क, बह या संमुख 

मु * यांना ब्रह्मगुप्ताचें सूत्र लावलें म्हणजे कर्ण स ची किमत 
सर = (क9अरबर +कः, ब, ) ब) ) (क, करअ,अरक,करब, ब?) 
7, क/ अ, बर नक) क; अ, ब, 
- सर RR HR a) x २अ१ब१) x क, कर (अ, अर ब, ब?) 


काकर (अ,ब, +3, ब, ) 


: CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


यांत अंश, SASI सामान्य अवयव काढून टाकून आणि 
ay +ब॥ =a; व अ ३नबई =कः? याचा उपयोग करून 
र 
२ _ (अर बर (अब) + अ,ब, (अः+बः)} (a; a, +ब, ब. } 


a 
अ, ब; +H, ब, 
छ (aja बर +H, अरब, +H, बर ब +अ, ब, बः} (a, a, +4, ब;) 
अ, ब; +4, 4, 
_ (4, a, +4, a, ) (अ,ब, अः बः | [अ) अर +4, ब. ) 
अ, ब; +4, ब, 


= (अ, अ? +4, ब?) 
= अ; अ? +4, ब? = भुजगुणाकार + कोटिगुणाकार. 
याचप्रमाणें दुसरा कर्ण र असल्यास 
([क)अ बर +क३अ; ब, ) कि) कर (अ) बर अरव, )) 
r% (अ, अर +4, ब? )क कर 
[अर ब? (AP +45) अः Fy (अ३+ब३) ) [अ+ बर +H. 4; } 
अ, अ, +4, बर 
(at, ब; HA ब, } [अ, अ? HI बर) {अ+ बर tT, } 
अ; अर +ब बर 
= (8, बर "अरब, JP. -. र=अ; बः HA वें, ८ i 
र = (पहिल्याचा भुज दुसर्‍याची कोटि) + (पहिल्याची कोटि x दुसर्‍याचा भुज) - 


अर्थात्‌ सूत्र सिद्ध झालं. 


र्‌? 


उदाहरण 


इलोक १८६ 

क्षेत्रे यत शतत्रयं क्षितिमितिस्तत्त्वेंडुतुल्यं मुखम्‌ | 

बाहू खोत्कृतिभिः शरातिधुतिभिस्तुल्यौ च तत्र श्रुती ॥ 
तिथिगुणेरन्याथ तल्लंबको । 


का खाष्टयमः समा र 
x ल॑म्बयो: ॥ १८६॥ 


तल्यो गोधृतिभिस्तथाजितयमे योगाच्छ्वो 


इलोक १८७ द 
तत्खंडे कथयाधरे श्रवणयोर्योगाच्च लम्बाबध \ 
तत्सूची निजमार्गवद्ध भुजयोयीगाद्यथा स्यात्तथा i 
साबाधं वद लंबकं च भूजयोः सुच्याः प्रमाण च è 
सर्व गाणितिक प्रचक्ष्व नितरां aasa दक्षो ऽसि चत्‌ ॥१८७॥ 
१२७ 
क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) [ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


— a 


=F 


अर्थ : एका विषमभूज चौकोनांत (चक्रीय) पाया ३००, मुख १२५, इतर वाजू , ड 
२६०, डावीकडील १९५, एक कर्ण २८०, दुसरा ३१५ असे आहेत. तसेच लहान लब 
१८९ व दुसरा लंब २२४ आहे तर या आकृतींत पुढें दिलेलीं मानें सांग. 
(१) कर्ण व लंब यांच्या छेदनबिद्पासून पायापर्यंत होणारे कर्णखंड व लंबखंड यांची 
दोन्ही बाजूंची मानें सांग. 
(२) कर्णाच्या छेदनबिदूची उंची व आबाधा (पायाचे छेद) सांग. 
(३) चौकोनाचे तिरपे भुज वाढवून जेथें मिळतात त्या बिदूची (सूचि) उंची व त्यानें 
केलेले पायाचे खंड सांग. 
(४) तसेच सूचीचे बृहद्‌भुजही सांग. 
हे गणितज्ञा, जर त्‌ भूमितीत तरबेज आणि दक्ष असशील, तर या सर्व गोष्टी सांग, 
टीप : यातल्या अनेक संख्या " अंकानां वामतो गतिः” या पद्धतीने लिहिल्या आहेतः 
Tag = १२५, (इंदु किवा चंद्र = १, तत्त्व = २५ 


खोत्कृति = २६०, (ख = 6, sata = २६ अक्षरीं a 
शरातिधृति = १९५, (शर = ५, अतिधृति = १९ अक्षरी छंद) 
खाष्ट्यम = २८०, (ख = ०, अष्ट = ८, यम = २) 
तिथिगुण = ३१५, (गुण = ३, तिथि = १५). 

गोधुति = १८९, (गो = ९, धृति = १८ अक्षरी छंद), 
जिनयम = २२४, (जिन= २४ तीर्थकर, यम=२). 


स्पष्टीकरण : प्रथम हे उदाहरण भास्करीय सूत्रे व समरूप त्रिकोण यांचा उपयोग करून, कमींत 
कमी गणित करून, (आकृति ३३ पाहा) सोडवू. 

ल प्रश्‍नांत दिलेलीं मानें. 

Ge = Goo रक BEM 

BK! = Rak बड = २८० 

बक = २६० अई = १८९ 

BSS १ बफ = २२४ 
वाचकांच्या लक्षांत येईल कीं चौकोन 

चक्रीय असल्यानें पहिली चार मापें दिलीं 

कीं, पुढलीं चार द्यावयाची गरज नाहीं. 

तीं मोजतां येतात. 

A अकड मध्य अड = १९५, अई = १८% 

n BEX = १९५२ १८९६ 


Yoo 


२२५ 


ड ४८ ई = ३८४ १८६ = २३०४. 
g 55 डई = ४८ 
०, काई--३००--४८ ८० २५२- 
१२८ | A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


a 


~ 


त्याचप्रमाणें A बफक, A सरक, समरूप आहेत. आणि रक = ३०० - डर. 


de | 
aaa wa? = बकर — बफर = २६०२ _ २०७२ _ ४८४> ३६ | 
“ फक = २२५६ = १३२. 7 डफ = १९८, ईफ = oe | 
आता A कइअ आणि /^कडय समरूप आहेत. | | 
क डक .. २५२ 
स किवा ३ ० च (डय ee 
आई डय १८९ डय RT ri 
याच पद्धतीने ^ डबफ व & डकल समरूप आहेत, म्हणून 
= fg eee 
बफ कल १२४... ec. oe ema 
तसेंच A अडई, A सडर, यांत डर, रस अव्यक्त आहेत, व त्रिकोण समरूप आहेत. 
. सर as | (५ E 
सर २२४ 


HU १८ सर = ६२ डर ‹. ` ० ह (१) 


` ३००-डर १३२ 
आणि ३३ सर = ५६ (३००-डर ) .......... (२) 
५२८ सर = २०७९ डर आणि ५२८ सर = ८९६ (३००-डर). 
अर्थात २९७५ डर = ८९६ > ३००. 


43 € < 
.. डर > १५३६ ol आणि ईर = ४२ — = ह i 
१७ ०७ iF) 


आतां सर = 22 डर = 
१६ १ 


AN | 
mw 
(नः 
-W 
200) 
A 
० 
x< 
N 
~ 


१७ १७ te 
243% _ ¥too = १५२३६ BY हि 
= Fie 


३०० — डर ३०० = १७ १७ 


आतां A डईग व A डकल समरूप. दुसर्‍या त्रिकोणाच्या बाजूचे प्रमाण ३:४:५ 
U 

= = UE SEOs 
2 


५ 


गई = < >४८ = ६४ आणि गड 


तसेंच A कफह व ^ कडय समरूप. .. कफह त्रिकोणांत वाजूंचें प्रमाण ४ : ३ : ५. 


U 
हा क्क 


a 3 n रफत ७७ ae 
आकृति ३३ मध्ये डफ १६८, डर त ; ७७ ३३ 
आतां अस, बस काढूं. A सडर, अडई TTET aed 
सभा इर ee ORO NE :. सम = १ 
“ae उई १७५४८ १७ 
[१२९ 


क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापत) 
ली.ग.-९, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


a PSUS 06 ऐ कक RR 
आणि सड = १९५ + 56 १९ z TR 
ने संब _ रफ सब १३२० १ १० 
याच पद्धतीने --- =— ig = x = 
$ बक फक २६० १७ १२२ १७ 
सब= ८०० आणि सक =e धय = व 
१७ १७ १७ १७ ' 


आतां फक्त डट, टक, पट काढावयाचे राहिले. 


_ २२५ १४०० _ २२५ ४०० 
RAE Koos ¬ दरप ८९ 


RA 


भास्करीय सूत्राने, पट “= १४४, 


RRS 
डट x SR ROO EIS आणि टक=३००- १०८= १९२. 
६२५ 


भास्कराचार्यानिं हें प्रचंड उदाहरण सोडविण्यासाठी काय सांगितलें आहे, तें आतां पाहूं. 


इलोक १८८, १८९ 


ल॑बतदाश्रितबाह्नोमंध्यं संध्यार्यमस्य लंबस्य | 
संध्यूना भ्‌ः पीठं साध्यं यस्याधरं GEA ॥। १८८॥। 
तत्संधिद्विष्ठ: परलंबश्रवणाहतो ऽ न्यपीठेन । 
भक्तो लंबश्ुत्योर्योगातस्यातामधः खंडे ।। १८९।। 


अथ : लंब व त्यावर टेकलेली भुजा, आकृति ३३ मध्ये (अई व अड) तसेंच (बफ, बक) यांमध्ये 

सांपडलेला भूमिभाग यास संघि म्हणतात; (डई व फक). पायांतून संधि वजा देऊन 

जे खंड राहतात त्यांना ' पीठ ' असें म्हणतात; (डई चें पीठ ईक आणि फक चें पीठ डफ). 

ज्या लबाचें व तदाश्रित कर्णाचे अध:खंड पाहिजे असेल त्याच्या संधीस परलंबातें गुणावें 

व परपीठानें भागावें म्हणजे लंबखंड मिळतो; (गई). तसेंच संधीस परकर्णानें गुणून 
परपीठानें भागावें म्हणजे कर्णखंड मिळतो. असेंच दुसऱ्या लंबाबद्दल समजावें. 

समरूप त्रिकोण घेऊन हेंच दाख वितां येईल. 


कारण A गईड हा ^ बफड याच्याशी समरूप. on गाई ae. 


गई = उई “बफ _ संधि > अन्यलंब 
= 


डफ अन्यपीठः 
तसेंच = 2 =. owe = EX सध %अत्यकर्ण _ 
बफ अन्यपीठ 
वर आम्ही दिलेल्या सिद्धतेंत A गडई याची तुलना ^ लडक यांच्याशी केली आहे. 
१३० ] 5 लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


इलोक १९० 


लंबौ भूष्नो निजनिजपीठविभक्तौ च वंशी स्तः i 
awai प्राग्वत्‌ श्रुत्योर्योगाल्लबः FAT च ॥१९०॥ 


अर्थ : आकृति ३३ मधील रेषा यड व लक यांना वंश (ata) म्हणतात. या रेषा भमीस लंब 
असून त्यांचीं वरचीं टोंकें कर्णांवर स्थित असतात. वंशाची लांबी काढण्यासाठी लब व भूमि 
यांच्या गुणाकारास आपल्याच पीठानें भागावें.. तसेंच वंगांची लांबी मिळाली म्हणजे 
इलोक १५६ मधील ' अन्योन्याग्रमूळ! सूत्रानें योगविदूची उंची (पट) व ya? 
डट, कट मिळतील. ह, 

स्पष्टीकरण : ^ अईक आणि A यडक समरूप आहेत. 
WS: ` आई 5 हिड ई भूमि ४ छंव > सत्र सिद्ध 
डक ळा दका इक पल कन 
वरच्या उदाहरणांत आम्ही याचाच अवलंब केला आहे. बंशांची लांबी मिळाल्यावर 
` अन्योन्याग्रगूल ' सूत्राने पट, डट, कट काढले आहेत. 


इलोक १९१, १९२, १९३ 


लंबहतो निजसंधिः परलंबगुणः समाह्वयो ज्ञेय: | 
समपरसन्ध्यो रेक्यं हारस्तेनोद्धतो तौ च ॥ १९१ N 


समपरसन्धी भूध्नो सुच्याबाधे पृथक्‌ स्याताम्‌ | | f 
हारहूतः परलंबः सूचीलंबो भवेद्भूष्तः ॥ १९२ ॥ i 
सूचीलंबध्नभुजौ निजनिजलंबोद्धु तौ भुजो सुच्याः । टं 


एवं क्षेत्रक्षोदः प्राज्ञेस्त्रेराशिकात्‌ farga ॥ १९३ Ul 

(दुसर्‍या वाजूच्या लंबाने) गुणावे. अशा 
थि मिळवून येणाऱ्या रकमेस “ हार ' 
हारानें भागिलें म्हणजे 


अर्थ : संधीस त्याच्याच लंबानें भागून परलवानें (दुर 

गणाकारास ' सम” म्हणतात. या समांत TAA 
म्हणतात. नंतर सम व परसंघि यांना TART भूमीनें गुणून 
सूचिलबाच्या दोन्ही बाजूंच्या आवाधा यतात. 

परलंबास हारान भागून भूमीनें गुणल्यास सुची ब 
दोन्ही बाजूस qa गुणून आपापल्या लंबाने भ 
भुजांच्या लांब्या मिळतात. 

आकृतीच्या सवे परिमाणांचा निर्णय 
करतात. 


मिळतो. सूचीलंवानें चौकोनाच्या 
meaa सूचीपर्येन्त वाढविलेल्या 


(क्षोद) शहाणे लोक याप्रमाण त्रेराशिकावरून 


[१३१ 
क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


क 


स्पष्टीकरण : सूचिलंबाच्या आबाधा काढतांना १८७ इलोकाच्या स्पष्टीकरणांत आम्ही जी दोन 
(द्विवर्ण प्रथमघातीं) समीकरण दिलीं आहेत तींच भास्कराचार्यानें निराळया 
स्वरूपांत सांगितली आहेत. 


समजा डई = संधि,, कफ = संधि, 


स 
N आई = लंब,, बफ = लंबर. 
ह आपण डई = क्ष,, कफ = क्षर, अई = य,, 
अ 


बफ = य, समजू. तसेंच सर च्य, डर च्क्ष 
आणि भू = डक पाया धरू. 


य १ 
x —= — aif ——— = _*....... 
ST क्ष क्ष, भू-क्ष क्ष, (१) 
भक्ष य, क्ष, ¬ भू य, A, Ha A 
aS 4 = .दोन्हीबाजूंत १ मिळवून = = पार? 
क्ष यर क्ष, > >` क्ष य, क्ष, 
क्ष, 
भू “(ग * यः ) 
x 
~ क्ष= ^ गल) वर्थातृक्ष न - So eee 
यर क्ष, + य, क्ष; य, x ने? + क्ष, 


ह Baa ot 5 छ 
यथे भास्कराचार्याच्या व्यास्येप्रमा z १ > यर हा सम; तसेच चल ला 8b 
q १ 


हा हार. म्हणून सूत्राचा प्रथमार्ध सिद्ध झाला. 


/ याच सुतरांत नीचगृणक १,२ यांची अदलाबदल केल्यास, दुसरो आबाधा क्ष' येईल. 
भ > य. क्षर axa : 
Tia = २ म्हणून दुसरा अर्धे सिद्ध झाला. 
य, कषर ॐ यर क्ष, क्ष T Aa हण 5 
रणी घाउ 
य; 
आतां (१) मध्यें सांगितलेल्या समीकरणांचे व्युत्क्रम एकत्र केल्यास, | 
क्ष भ- | 
| pe ET ` भू कायर लर | 
fi ths Bi य, यर q य; 
f ST e भूय, यर भय भ > परलंब ž 
taaa a यक ze हे 
१ 
a, + परप हार 
Z a; 
१३२] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


आता फक्त सड, सक काढावयाचे आणि ते खालील गणोत्तरानें मिळतात. 


सड _ 0. . as ee 1 सुचिमज = सूचिलंव x भुज 
अड अई अई °  त्याभुजाचालंव | 


हेंच सूत्र दोन्ही बाजूंस लावलें कीं दोन्ही सूचिभज मिळतात. 
सूत्र : वर्तुळाचा व्यास दिल्यास परिध काढणें. 


इलोक १९४ 
व्यासे भनंदारित हते विभक्ते । खबाणसूर्य: परिधिस्तु सूक्ष्म: ॥ 
द्वाबिशतिध्ने विहृते ऽ थ शल: | 
स्थूलो 5 थवा स्याद्ृ्यवहारयोग्यः ॥ १९४॥ 
अर्थ : (कांहीं शब्दांचे अर्थ; भ = २७ (नक्षत्रे) ; नंद = ९; अग्नि = ३; वाण = ५; 
सूर्य = १२.) 
दिलेल्या व्यासास ३९२७ नें गणन १२५० नें भागावें म्हणजे सूक्ष्म परिघ मिळतो. 
तसेंच व्यासास २२ नें TIA ७ नें भागल असता स्थूल परिधि मिळतो 


स्पष्टीकरण : परिधि + व्यास या गुणोत्तराची किमत अगदीं अचूक अशी मिळूंच शकत नाहीं. 


uf दु दत aa 
आधूनिक गणितांत ue या गणोत्तरास *(पाय्‌) हैं चिन्ह वापरतात. 7 चा किमत 
> ठः च 


q र्णांक 1 स्वरूपांत येऊंच शकत नाहीं म्हणून 7 अगुणोत्तरीय (irrational) आह अस 


पूर्णा a 3 | 
म्हणतात. तसेंच = कोठल्याही बैजिक समीकरणाचें मूळ अस्‌ शकत नाही म्ह गून ही rk 


कल्पनातीत (transcendental) संख्या आहें असे म्हणतात. अर्थात्‌ = ची किमत 


e 


२९ कवा अधिकासन्न हवी असल तर 


आसन्न घ्यावी लागते. व्यवहारांत 7 = 
६२८३२ 
न ३९२७ = ३१४१६ चातः दरात्‌ 0200 eon 
१२५० P 20000 
उदाहरण 
इलोक १९५ 


त्र प्रमाणं परिधे: प्रचक्ष्व ॥ 


सप्त यत्र । त 3 
विष्कंभमानं किल स ल्या च सले विचिन्त्य ॥ १९५ ॥ 


दाविशतियंत्परिधिप्रमाण । तदव्याससं 
आहे 
अर्थ : ज्या वर्तुळाचा व्यास (विष्कंभ) ७ आहे त्याचा परिष काय ? ज्याचा परिघ २२ आहे 


त्या वर्तळाचा व्यास काय ? 
[१३२ 


क्षेत्रव्यवहार (क्षेत्रमापन) 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्पष्टीकरण : उत्तर स्थूल हवीं असली तर 


२२ ७ 
= अडक र, आणि व्यास = २२ % — = ७, 
परिघ = ७ > 3 १४ A २ F 
पण उत्तरें सूक्ष्म हवीं असली तर 
परिघ = ७ X ३.१४१६ = २१.९९१२ आणि 
२२ २२ > १२५० २७५०० ११ 
= = = = ४ ==. 
Fo ३.१४१६ ३९२७ ३९२७ ३९२७ 


या सूत्राची सिद्धि देणें सोपें नाहीं. त्यांत अनेक अडचणी आहेत. किवहुना 1 
शास्त्राचा हा मूलभूत प्रश्‍न आहे. आपण असें गृहीत धरूं कीं क्रोन अतिशय लहान असेल 
व त्याचें अरीय माप (radian measure) 9 कले इतकें असेल तर १ कला चापाची 
(कंसाची) लांबी = त्रिज्या x भुजज्या (१ कला); यांत वर्तुळाची त्रिज्या १ एकक 
धरली, तर १ कला चापाची लांबो = भुजज्या ( १ कला ) = .००० २९०९ एकक. 
हे त्रिकोणमितिच्या कोष्टकपत्रिकेवरून मिळतात. 
आतां वर्तूळमध्याशीं एकंदर कोन ३६०°, 

n त्याच्या कला ३६० X ६०. 

तसेंच समान चापांची लांबी समान, 

“- ३६० X ६० चापांची लांबी 

= २१६०० X .०००२९०९ एकक होईल. 
AERA अर्थात्‌ परिघ = ६:२८३४४ आणि व्यास = २ एकक. 


D 


परिघ š द =e 
जल = ३३४९७९ हें ३ दशांश स्थळांपर्यंत बरोबर आहे. 


HSE 


mur व्यासपादः फलं यत्‌ । 


अर्थ : परिधीनें व्यासास गुणून ४ नें भागलें म्हणजे वार 7 


स्पष्टीकरण : वर्तुळाची त्रिज्या र असेल तर परिधि २८२, ब व्यास २२. 


या तिन्ही सूत्रांच्या उपपत्ति 
सुत्र १ : नवीन रोत : ( आकृति ३६ पाहा) 


' गोलाच्या गुरुृत्ताच्या क्षेत्रफळास ४ नें गुणल्यास गोछाचे पृष्ठफळ मिळतें. ज्याप्रमाणें 
रै वया सभोंवतीं जाळें असतें त्याप्रमाणें गोलाचा जो पृष्ठभाग असतो त्याचें हें क्षेत्रफळ 
असतें. गोलाच्या पृष्ठफछास व्यासानें गुणून ६ नें भागलें कीं गोलगर्भाचें घनफळ मिळतें. 


२० र>%२र 


आणि वर्तुळाचे क्षेत्रफळ eis 


वम्र? 
गोल पृष्टफळ >>> गदै र्‌? XY = ४० र, गोल घनफळ टर 2460 वना ठ 


३ 


ज्य भमिति [i 
asa भूमिति व चलनकलन शास्त्रांच्या मदतीनें याची उपपत्ति अशी दिली ie 
जाते. वर्तुळाच्या मर्ध्यविढ्चे निर्देशांक (०, ०) धरून व त्रिज्या र धरून वर्तूळाचें Hi 
समीकरण a +a? =e होतें. अर्थात्‌ प्रथम चतुर्थकांतोल उम्यापट्टीचें (छायांकित) Hi 
न क्षेत्रफळ य पक्ष इतकें झालें. । 
संकलन करून चतुर्थकाचें (quadrant) क्षेत्रफळ if 
i 
a इतकें झालें वर्तुक्क्षेत्र हा 
= f ५/२२ -क्षर वक्ष इतकें झालें, अर्थात्‌, SSe 
० > x 
a र 
[- xv- र क्ष 
आ. ३६ slg FS) 
= 3 z 
x o 
> २ सीमांवर प्रथमपद शून्य आहे, 
“. क्षेत्रफळ = ४ xs = मर? , कारण दोन्ही 
शून्य आहे. 
आणि अधःसीमेवर द्वितीयपद F हे 


रीत: (आकृति ३७ पहा) = 
2 उपपत्ति जुत्या पद्धतीने अशी : जर आपण 


वर्तळांत सुसम असा २१६०० बाजूंचा वहुकोन काढला 
तर त्याचें GATS २९६००२ रार ठो NT 


२१६०० 
क्षेत्रफळांतलें अंतर नगण्य किमतीचें होईल. याचाच अर्थ बहुकोनाच्या बाजूंची संख्या 
अनंत प्राय केल्यास बहुकोनफल व वृत्तफल यांतील फरक शून्यवत्‌ होईल. 

: RE 2 


< र्‌ = 
वृत्तक्षत्र = २१६०० Eo तावन नर 


भुजज्या (१) = (१) ही किमत घातली तर बहुकोनाच्या व वर्तुळाच्या 


सूत्र २ : 
आतां गोलपृष्ठाचें पृष्ठफळ नवीन पद्धतीनें असें येतें. कोठलेंही वर्तुछ व्यासाभोंवतीं 

फिरविले म्हणजे गोल निर्माण होतो. 
नवीन रीत : (आकृति ३८ पहा) 

क्ष + य२ =रर हें वर्तुळ मत भोंवतीं फिरविल्यास गोल निर्माण होईल. याचा 
म पासून क्ष अंतरावर असलेला लंबच्छेद, तसेंच 
क्ष) पक्ष इतक्या अंतरावरचा ल॑ंबच्छेद घेतल्यास 
त्यांच्या दरम्यान एक चकती निर्माण होते. या चकतीचा 
व्यास २म्य व रुंदी पस इतकी आहे. म्हणून 
पृष्ठभागाचे क्षेत्र २्यवस इतकें आहे 
आता da? = वक्ष" + तयर, 


A दश 


1 
ण्य्य्य्य्य्य्य्य्प्ट् 


एका चकतीच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्र 
२म्य % Vda? fda? पण क्षर +य = र? 
विकलन करून ( by differentiation ) 


<] 


आ. ३८ रक्ष det Rady = ८. (र स्थिर आहे.) 
क: य अर्थात्‌ चकती ष्ठाचें क्ष ace 
E द्व त्‌ चकतीच्या पृष्ठाचे क्षेत्र = रल्य > J (वट x da 


पण a? +a? az? *. चकती चे क्षे - 
र -*चकतोच्या पृष्ठाचे क्षेत्र त ena > प 


+ © ~ | र 
सकलन करून अ्धेगोलाचें पृष्ठफळ =२्र | वक्ष = eax’, 


9 
अर्थात्‌, गोलपृष्ठ =y? , 


१३६] हीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


शै 


जुनी रीत : ज्याला पंचपात्री म्हणतात असे, म्हणजे डालडाच्या डब्याच्या आका राचे, भांडे घ्यावें ia 
` 2 © C 


त्या fas —_ ऱ्या A गो ला त्रि ev ~ zi A A ति 
त्याची ज्या aoe (OWE तर्या व व्यासाएवढी असावी. या पंचपात्रीस 
बाहेरून एक फडके अस गुडाळाव को, तें तिचें वक्रपृष्ठावर बरोबर बसेल. हेंच फडके 
गोलावर वसविल्यास तें गोलपृष्ठास संपूर्णपणे आच्छादन करतें. : 
म्हणून गोलपृष्ठ = चितिपृष्ठ (cylinder ) अर्थात गोलपृष्ठ = रनर X ITSY. 

या रीतींत कांहीं मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. पण ते डावलले तर भास्कराचार्याची 

रीत सुंदर आहे 

सूत्र ३ ; गोलाचे घनफळ काढणे 

नवी रीत : गोलाचें घनफळ काढतांना सूत्र दोन मधल्या चकतीचा पुन्हां विचार करूं. या. 
चकतीची आकृति लहान उंचीच्या चितिसारखी आहे. तिची त्रिज्या य व जाडी da 
आहे. .. तिचें घनफळ म्य? पक्ष आहे. 

$ 5 [6 २ 

संकलन करून AGIA घनफळ = | म्य क्ष = | aE 


o 0 


AEN 


EE v oa 
कारण अधःसीमेवर संकलक ० होतो. अर्थात, गोलाचे घनफळ = हर 


जुनी रीत - पूर्वीप्रमाणेच र चिज्येची व रर उंचीची पंचपात्री घ्यावी. र Pea Te s i 
लुकणाचा (लहान मुलांच्या खेळांतल्या चिकणमातीचा) केला आहे अस eee i 
त्या पात्रांत घालन दाबन बसवावा: त्याचा वरचा पृष्ठभाग पायाशी समाते 2 पात्रीच्या | 
काळजी घ्यावी. पंचपात्रीत मोकळया राहिलेल्या भागाची उची मोजावी. ती पंच 


> पंचपात्रीचे घनफळ 


उंचीच्या aaa भरते. अर्थात्‌ गोलाचे WES = 


= 


Hj Hl 


त्यांचा सखो येथें कतेव्य नाहीं. 
येथेंही कांहीं मूलभूत प्रश्न उद्‌भवतात- पण त्यांचा सखोल विचार यथ हीं 


उदाहरण 


इलोक १९६ 


क्षेत्रे समे तत्र किम्‌ । 


= न ° किल फल 
यद्व्यासस्तुरगैमितः f गोलस्य तस्या $ पि किम्‌ ॥ 


व्यासः सप्तमितइच यस्य सुमते 


क्षेतव्यवहार (क्षेत्रमापन) 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


पृष्ठे कढुकजालसंनिभफलं तस्येव गोलस्य किम्‌ । 
मध्य ब्रूहि घनं फलं च विमलां Adka लीलावतीम्‌ ॥ १९६ ॥ 


अर्थ : ज्याचा व्यास ७ आहे (तुरग = सूर्याच्या रथाचे घोडे) त्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ चौरस 

मापांत किती? तसेंच ज्या गोलाचा व्यास ७ आहे त्या गोलावर, चेंड्प्रमाणें आच्छादक 

जाळे टाकलें, तर त्या जाळचाचें पृष्ठफळ काय ? व त्याच गोलाच्या आंतल्या भागाचें 
घनफळ काय ? 

२२ > ७ _ ७७ 

ज्या लवत z 


र नाचे क्षे 2 ७ B 
स्पष्टीकरण : वर्तुळाचे क्षेत्रफळ = ति x ( T e = ३८३ चौ. एकक. 


> २ Ki १ 
अधिक आसन्न हवें असल्यास SEA ३८२२३ 
१२५० ow ५००० 


चौरस एकक. 


चें २ ४ 
गोलाचें पृष्ठफळ = ४ x x S = १५४ चौरस एकक. 


R op RR, RS र 


जार 4 
गो घनफळ = - X = १७९- घन एकक. 
Po क s 3 


सूक्ष्म पृष्ठफळ १५३ a चौरस एकक आणि 
क्ष्म ४८ `‘ 
सूक्ष्म घनफळ १७९ = 2 घन एकक होईल. 
०० 


इलोक १९७ 


व्यासस्य वर्ग भनवाग्निनिघ्ने । सूक्ष्मं फलं पंचसहर्रभक्ते ॥ 
रूद्राहते शक्रहृते ऽ थवास्यात्‌ । स्थूलं फलं संव्यवहारयोग्यम्‌ ॥१९७॥ 


अथ : व्यासाच्या वर्गास ३९२७ नें गुणून ५००० नें भागल्यास वर्तुळाचें सूक्ष्म क्षेत्रफळ मिळतें. 
किवा व्यास-वर्गास ११ नें गुणून १४ नें भागल्यास स्थूल क्षेत्रफळ मिळतें. व्यवहार 
सुटसुटीतपणें करण्यास स्थूल किमत पुरे आहे. ( रुद्र = ११ ; शक्र = १४) 


इलोक १९८ 


घनीकृतव्यासदं निजेर्कावशांजयुर्गोलफलं घनं स्यात | 


अथ : व्यासाच्या घनास दोहोनें भागावें. या रकमेस २१ नें भागून येणारी संख्या त्याच रकमेंत 
मिळवावी म्हणजे गोलाचें घनफळ येतें. . 


१३८ ] - लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्पष्टीकरण : गोलाचें घनफळ = ete m (= me ye व्याः ५ 
२ २ करे? 5 =) 
८ विः, RR न ee 
ae २१ ३१० * eee 


: एकाद्या वर्तळांत जीवा दिली असतां ढणे. (श वन 5 
सुत्र Fi तुळांत जीवा दिली सतां शर काढणे. ( शर = मध्यविदूपामून टाकलेल्या 
लंब त्रिज्येचा चापाकडील भाग; जीवा = chord ) 


इलोक १९९, २०० 


ज्याव्यासयोगांतरघातमूलं । व्यासस्तदूनो दलितः शरः स्यात्‌ ॥ 
व्यासाच्छरोनात्‌ शरसंगुणाच्च | मूलं द्विनिघ्नं भवतीह जीवा ॥१९९॥ 
जीवाधंवगं शरभक्तयुक्ते | व्यासप्रमाणं प्रवदंति वृत्ते ॥ २००॥ 


अर्थ : [ प्रथम खाली दिलेले पारिभाषिक शब्दांचे अर्थ लक्षात घ्या. (आकृति ३९ पाहा). 
बक = ज्या = जीवा. मब = त्रिज्या, 
अई = व्यास. अड = AT] 

व्यासात जीवा मिळवून येणाऱ्या मूल्यास 
(व्यास -जीवा) यानें गुणावे. येणाऱ्या गुणाकाराचें 
वर्गमूळ व्यासांतून वजा करून त्याचें AT केलें असतां 
शर मिळतो. 

व्यासांतून शर वजा देऊन आलेल्या फलास शरानें 
गुणावें व त्याचें वर्गमूळ काढावे. 

त्याची दुप्पट ही ज्या किवा जीवा होईल. 


आ. ३९ 


शरावरून व्यास काढणें असल्यास जीवेच्या अर्धाच्या वर्गास शरानें भागावें व त्यांत 
शर मिळवावा. 
स्पष्टीकरण : आपणांस कर्णवर्ग सिद्धांताने, बफ! — बक! = फर्क मिळतो. 
. फक! = व्यासः - जीवा = (व्यास + जीवा) (व्यास - जीवा). 


` फक = v (व्यास + जीवा) (व्यास — जीवा) 
Ts ट्क a a अड = अस - डम = अम — टक, 
२ 
Sec a 8 Ee - v (व्यास + जीवा) (व्यास ८ aay 
eee 
जीवा काढणें असल्यास व शर ठाऊक असल्यास, अधेवर्तुछांतीछ कोन काटकोन असतो 
याचा उपयोग करून, समरूप A अबड, TSH यांत 
क्षेत्रव्यवहार = १३९ 
(क्षेत्रमापन्न) Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative L 


| 
i 
१ 


ae अर्थात बड' = अड x डई = अड (अइ - अड) 


. बक = बड = २ ५ अड (अई - अड). हें सूत्र सिद्ध. 
तसेंच शर व जीवा ठाऊक असल्यास, वरीळप्रमाणेंच 


इंड > अड = बड. .. ईड = EE 
इड > = CR ake = "जार 
; जीवाधर _ 
eee इड = पार 4° आरु हें सूत सिद्ध, 
उदाहरण 
इलोक २०१ 


दशविस्तृतिवृत्तांतयंत्र ज्या षण्मिता सखे । 
तत्रेष्‌ं दद बाणाज्ज्यां ज्याबाणाभ्यां च विस्तृतिम्‌ ॥२०१॥ 


अर्थ: [ वृत्तांतर्‌ = वर्तुळाच्या आंतली ; इष = शर ; विस्तति = व्यास ] 
हे मित्रा, एका वर्तुळाचा व्यास १० आहे व जीवा ६ आहे तर शर सांग. शर दिल्यास 
जीवा सांग. आणि शर, जीवा दिल्यास व्यास सांग. 


स्पष्टीकरण : आकृति ४० पाहा. पहिल्या उदाहरणांत, अब = १०, कड = ६, 

'. अम = मक = ५, रक = 

म्हणून रसम, == ५६ २२ = १६ 

* रम = ४. शर = अर = ५-४= १ 

दुसऱ्या उदाहरणांत, अब = १०, अर = १, अम = ५, 
मर = ४. कर" = ५२ - ४२ = ९. कर = ३. 
जीवा = कड = 

तिसऱ्या उदाहरणांत, शर १ व जीवा ६. 


2 
जीवाध sce ९ 
शर १ 


व्यास = शर 


सुत्र : वर्तुठातगेत सुसम त्रिकोण, चतुष्कोण, पंचकोन .... इत्यादींच्या बाजूंची लांबी काढणें. 
इलोक २०२, २०३, २०४ 


त्रिद्व्यंकाग्निन भइचन्द्रैस्त्रिबाणाष्टयगाष्टभि 
वेदारिनिबाणखाइवेइच खखास्राञ्ररसे क्रमात ॥२०२॥ 


१४० ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| 
॥ 
| 
। 


बाणेषुनखबाणेश्च हिद्विनंदेषुसागरे: | 
कुरामदशवेदेइच वृत्त व्याससमाहते ॥२०३॥ 
खखखाम्राकसंभक्ते लभ्यन्ते क्रमशो भुजा: | 
वृत्तान्तत्र्यस्रपूर्वाणाम्‌ नवास्रान्त पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२०४॥ 
अर्थ : [शब्दांचे अर्थ: अंक = ९, नभ = ०,चंद्र = १, युग = ४, नंद = ९, सागर = ४, 
राम=३, व्यस्न =त्रिकोण, चतुरस्र चौकोन, नवास्र =नवकोन, “ अंकानाम्‌ वामतो 
गतिः ” हें सूत्र लक्षांत ठेवून | 
वर्तुळाच्या व्यासास १०३९२३, ८४८५३, ७०५३४, ६००००, ५२०५५, ४५९२२ 
आणि ४१०३१ यांनीं गृणून गुणाकारास १२०००० यांनीं भागल्यास सुसम त्रिकोण, 
चौकोन, पंचकोन इत्यादींच्या भुजांच्या लांब्या येतात. 
स्पष्टीकरण : आकृति ४१ पाहा. या ठिकाणीं आपण वर्तुळांत न वाजंचा (भुजांचा) सुसम 
AAT काढला आहे असें समज्‌ व त्याची त्रिज्या र धरू. 
IT 


तर A waa यांत ८ अमब = = (<= १८०° धरुन) 


आणि अबन २२ x HASAT (=) भुजज्या = sine 


कारण, कोठल्याही अबक त्रिकोणांत 
wT न्प -->>*>>>>>>>>>> 
, कोठल्याही मूजज्या (अ) 


eee यी 
e ब “aasar (ब) भृजज्या (क) 
आ Z £ 
. ४१ 1 अब = २र > भुजज्या (E ) 
(न त ३), 


n त्रिकोणाची भुजा = व्यास x भुजज्या ६०" 
८६६० | त्रिकोणमिति कोष्टकावरून). 


20000 
१०३९२० 


अर्थात्‌ भुजा = व्यास वकक 


> 


तसेंच, चौरसाची भुजा = व्यास x भुजज्या ४५ 

७०५७ य 
१००००९ 
भुजज्या ३६: 
CI 
= व्यास x ees १२०००० 


= व्यास > 


vo 

A 

० 

० 

० 

० 

. 

oR SE 7 


पंचकोनाची भुजा = व्यास X 


[१४१ 


भवव्यवहार (क्षेत्रमापन) 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


È 
> 
: पट्कोनाची भुजा = व्यास % भुजज्या ३०९ (न 
0000 
= ज = व्यास > IOE Sond id त्रिज्या 
२ १२०००० 
१८० 
सप्तकोनाची भुजा = व्यास x भुजज्या (“---), (न 
१८०° छ 7 ” a ` iT (नक ; घेऊ 
न्य ९ ५९. CICA २५, ४३ घेऊन. 
७ 
० 7 ४३४० 
भुजा = व्यास x भुजज्या (२५° ४३“) = व्यास x 
= A 20000 
= व्यास > ९०८० 
१२०००० 
भजज १८०) 
अष्टकोनाची भुजा = व्यास x भुजज्या ( - ) (न न 2), 
= व्यास X भुजज्या (२२° ३०') 
5 -३८२७ ४५९२४ 
ea ह्या यह 2 त्यात ४ ९२४ ` 
“= 20000 १२०००० 
` ८ ०. 
k आणि नवकोनाची भुजा = व्यास x भुजज्या टि) नि ९, 
= व्यास > भुजज्या (20°) 
x ४१०४ 
= व्यास > ERS = व्यास > (४५४० 
20000 20000 


वरील किमतींत व भास्कराचार्याच्या किमतींत तफावत आहे. ती असणारच. कारण 
आम्ही घेतलेल्या किमती ४-दशांशस्थळी त्रिकोणमिति-कोष्टकावरून घेतलेल्या आहेत. 
अर्थात्‌ तफावत चौथ्या किवा पांचव्या आंकड्यांत म्हणजे एकं, क्वचित्‌ दहं स्थानच्या 
अंकांत आहे. सप्तभुजांत ५५ ऐवजीं शेवटले २ अंक ८० आहेत, कारण आम्ही कोन 
२५० ४२ ५२” ऐवजीं २५° ४३” असा घेतला आहे. खानापूरकर शास्त्री यांनीं सर्व 
भुजा काढून दाखविल्या नाहींत. 


: ज्या-साधन म्हणजे जीवेची लांबी काढण्याचें. (या सूत्रांत, भुजा = जीवा = ज्या 
स्थूलमानाने मिळते. चाप =27८) 
iy, 


रधिः प्रथमाह्वयः स्यात्‌ । 


अर्थ : परिघांतून ज्या-चाप वजा करून त्यास चापानेंच AMA. याला “प्रथम ' म्हणावें. नंतर 
परिधीचा वर्ग करून त्यास हू नें गुणावें व त्यांतून प्रथम ' वजा द्यावा. नंतर प्रथमास 
या फलानें भागावें व व्यासाच्या चौपटीनें गुणावें म्हणजे जीवेची लांबी येते. (ज्यका =जीवा.) 


स्पष्टीकरण : समजा परिघ प आहे व चाप क आहे. तर प्रथम = (प-क) क. 


qs, र ५ 
ठा यांतून वजा दिला तर - प (प- क) ही संख्या येते 


U 
\ 


हा प्रथम 


हिनें प्रथमास भागून (४ x व्यास) येवढ्यानें गुणल्यास, 


४व्या ८ (प-क) क -_ 5 
= = - हे सूत्र आलें. 


५ 
Ag? (प 
डी (a-f) क 


जीवा = 


हे सूत्र मुळांत कसें तयार झालें यासंबंधीं निश्चित पत्ता लागत नाहीं. कारण हैं स्थूल 
मानाचे आहे. तथापि ज्यावेळीं चाप शून्य असतो त्यावेळीं ज्या शून्य असते व ज्यावेळीं 
चाप परिघाएवढा होतो त्यावेळीही ज्या शून्य होते. म्हणून सूत्राच्या अंशस्थानीं 
ax (प -क) हे दोन अवयव आवश्यक आहेत. तिसरा अवयव व्यासाची पट 
पाहिजे. पण यामुळें छेद हा प आणि क यांत द्विघाती पाहिजे हें उघड आहे. कारण 
अंश त्रिघाती होतो. म्हणून, 


जीवा = EES) अशी कल्पना केली तर फक्त क्ष, य यांच्या किमती 


- क (प-क)' 
काढल्यास काम भागेल. आतां चाप क हा अधवतुळ कल्यास क = - होतो आणि जीवा 
व्यासाबरोबर होते. 
प प क्षपः २ 
ax - (प-=) BES स 
२ छह 2 २ ed ee 3 
5० € = 2 
प q eats ४य-प 
य व्याल 5) Ta 
तसेंच, चाप जर *- असेल तर जीवा त्रिज्येबरोबर 
२ 
क्ष — x (प--) Su 
व्यास द्‌ alee 5 
= eons crys oh or 
य --- १८ प- ८) 
>) 
[ १४३ 


Saan (क्षेत्रमापन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


en 


“. क्षे, ये निश्चित करण्यांसाठीं आपणांजवळ २ समीकरणें आहेत. 
त्यापेकी एक, AT? = ४ य ५ व्यास - प! x व्यास. 

आणि दुसरें, १०क्षप' = ३६ X व्यास - प! x व्यास. 
पहिल्यास १० नें गुणून त्यांतून दुसरें वजा केल्यास, 

| ० = ४ य ?८ व्यास - ५ पर x व्यास. 

| yq? 


Eee व आणिक्षप* = ५ q? x व्यास - पर x व्यास 


किवा क्षप = ४पर x व्यास. अर्थात्‌ क्ष = ४ व्यास. म्हणून हे सूत्र स्पष्ट झालें. 
तथापि भास्कराचार्यानें हें सूत्र कसें निर्माण केलें ही शंका राहातेच. 


उदाहरण 


इलोक २०६ 


अष्टादशांशेन समानवृत्तम्‌ । एकादिनिघ्नेन च यत्र चापम्‌ ॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ तत्र वदाशु जीवाम्‌ । खार्क मित व्यासदलं च यत्र ॥२०६॥ 
अर्थ : ज्या वर्तुळाची त्रिज्या (व्यासदळ) १२० आहे व ज्यांत चाप हा परिघाचा १८ वा 


हिस्सा आहे त्याची जीवा सांग. तसेंच चापाची दुप्पट, तिप्पट याप्रमाणें नवीन चाप 
घेतल तर होणाऱ्या जीवांचीं मानें सांग. 


. स्पष्टीकरण : समजा र त्रिज्या आहे, क चाप, प परिघ आहें. 
सुत्राप्रमाणें, जीवा = a प. > क) : 


रप क) 


as छ मिह. १ ~ ७. 
. आतांक = Z प म्हणज आकृति १८ बाजूंची मानली, तर 


अर्थात्‌, १२० त्रिज्येच्या सुसम अंष्टादंगकोनाकृतींत भज 


= ४२ s ध्‌ P 
नवीन गणिताच्या नियमा प्रमाणे, 


22 
रण 


~ व्य = १८० ४: जज है 
जावा = व्यास > यी = २४० > भुजज्य़ा १० 
२४० X १७३६ 


= ४२-२६४. 
१०००० > 


या ठिकाणीं पहिल्या दशांशस्थळांत ४ चा फरक आहे, म्हणून उत्तर स्थूल आहे 


~ ee प 
याचप्रमाण, नवकांनात क = = 
> 
प ८प 
CA X A x é 
SS ९६० KE १८४ २ 
जीवा = > = = 2 _ २०७२० क. 
हक ४०५ - ३२ ३७३ = 
४ ८१ 


ae 9 
याचप्रमाणे, चाप = - प, 


/0 ९) 


प इत्यादि असतांना कराव. 


भास्कराचार्याच्या काळीं (इ. स. ११५०) लाग्रतमाचीं कोष्टके नव्हतीं. म्हणून 
विद्यार्थ्याना सूत्रं देणें क्रमप्राप्त होतें. साधारण प्रश्‍नांत स्थूल किमत चालत असे. 
सूत्र : जीवा दिली असतां चाप काढण्याचें सूत्र. 


इलोक २०७ 


व्यासाब्धिघातयुतमोविकयाविभक्तो । 
जीवांध्यिपंचगुणितः परिधेस्तु वर्गः ॥ 
लब्धोनितात्‌ परिधिवर्गंचतुर्थ भागात्‌ | 

आप्ते पदे बृतिदलात्पतिते धनुः स्यात्‌ ॥ २०७॥ 


अर्थ © 4 = a a A 
अथ : परिधीच्या वर्गास ~ जीवेनें गणावें व (४ व्यास + जीवा) यानें भागावे. 
NK J 
परिधि वर्गाच्या चतुर्थ भागांतून ही GHA वजा करून येणार्‍या फलाचें वर्गमूळ काढावें 
व ती रक्कम परिघाच्या अर्ध्यातून वजा करावी म्हणजे चाप मिळतो. (मौविका =जीवा), 


स्पष्टीकरण : येथें जीवेचें सूत्र वापरून चाप काढूं. या सूत्रांत चापाचा वर्ग असल्यानें तें a- 
समीकरणासारखें सोडवितां येईल- ; 


र ; ४ व्या (प - क्ष) -क्ष 
आतां जीवा ल व चाप क्ष समज्‌. तर. प gl a ee 
र = - क्ष (प-क्ष) 
x 
भेवेब्यवहार (क्षेत्रमापन) 5 १४५ 


लीज. १० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


AN पलक्ष+लक्ष' = ४व्यापक्ष - ४व्याक्ष?. 


x 
परेल 
अर्थात्‌, a (४ व्या + ल) - क्ष (पल + व्या प) + = 
una 
ee २ -— = ——— =~. 
अकवा पक्ष न्म जल 
c २ पक्ष iL q? q? प्‌ q? ल 
any र्ण — +t = — —— -— , 
करून, क्ष : a अन 
Agta 


qi Gt ४ 
~ (a= ) = = 
( २ V अव्या +ल 


q we SiR 
५, छीन SE 00 x 
२ v त्या ल हें सूत्र सिद्ध, 


उदाहरण 


इलोक २०८ 


विदिता इह ये गुणास्ततो । वद तेषामधुना धनुमितिम्‌ ॥ 
यदि ते $ स्ति धनुग्‌ंणक्रिया-। -गणिते गाणितिकातिनेपुणम्‌ ॥२०८॥ 


- अर्थः हे गणित्या, जर तुला घनुर्गुणक्रिया नीट ठाऊक असेल, तर जथे ज्यांच्या लांब्या ४२, 


८२, --- वगर आहेत, (व्यास २४० धरून), तेथें धनुर्मान म्हणजे चाप परिघाच्या 
तवा हिस्सा येतील तें सांग 


ae ` 2 o 
किवा मोठा चाप = ३४०० किवा परिघ. 


समजा जीवा ८२ आहे, तर 


MOOS 1 
= ९ ॐ ४ ८१- ३३२१० + १०४२ 
= ९५ ४14१ 0 ० 5 तिता 
३६० A = 
- लघुचाप = ९ = र = ४० 7 गरुताप - १६ = OS 


९ 
> 


याप्रमाणेंच इतर चाप काढावे. 


प्रकरण २८ 


खातव्यवहार 


सुत्र : 


खळग्याचें घनफळ काढण्याचे. 


इलोक २०९ 


अथ : 


गणयित्वा विस्तारं बहुषु स्थानेषु तद्युतिर्भाज्या | 
स्थानकमित्या सममितिरेवं grda ब वेधे च ॥ 
क्षेत्रफलं वेधगुणं खाते घनहस्तसंख्या स्यात्‌ ॥२०९॥ 


ज्या खळग्याचें घनफळ (घनहस्तांत) काढावयाचें आहे, तो खड्डा वाकडचातिकडधा 
आकृतीचा असल्यानें, त्याची रुंदी पुष्कळ ठिकाणीं मोजून त्यांच्या वेरजेस, जितक्या 
स्थानीं रूंदी मोजली त्या अंकानें भागावें म्हणजे सरासरी रुंदी मिळते. याला सममिति 
म्हणतात. याच पद्धतीनें लांब्यांची सरासरी व खोल्यांची सरासरी घ्यावी. सरासरी रद 

व सरासरी लांबी यांचा गुणाकार हें सरासरी क्षेत्रफळ. या सरासरी क्षेत्रफळास 


खोलीनें गुणलें म्हणजे सरासरी घनफळ मिळेल 


उदाहरण 


यस्य खातस्य वेधो s पि द्विचतुस्त्रिकरः सखे । 
तत्र खाते कियंतः स्युर्घनहस्ताः प्रचक्ष्व मे ॥२१०॥ 


अथ : एका वांकड्यातिकडया खळग्याची लांबी तीन ठिकाणीं मोजली, ती अनक्रमे १० 
(ईश ) व १२ हात (अर्क) भरली, तीन ठिकाणची रुंदी ६, ५, 


हात 
भरली, आणि खोली २, ४, ३ हात भरली. तर खळग्याचें घनमान किती ? 


, ११ +22 
स्पष्टीकरण : सरासरी लांबी = (९ 


= ठ ११ हात 

सरासरी रुंदी = sats = ६ हात. 

सरासरी खोली = aware = 2 हात. x 
.. सरासरी घनमान = ११ » ६ AI २७ ERS 


येथें हें लक्षांत ठेविले पाहिजे कीं ज्या लांब्या मोजल्या त्या एकमेकांपासून साधारण 
समान अंतरावर, खळग्याच्या मुखाचे ४ भाग करून, घ्यावयाच्या. तीच गोष्ट इतर 


मापांस लागू. यावरून व्यवहारांत लोकांस उपयोगी पडतील अशाच रीती भास्कराचार्य 
देतो हें दिसून येतें. 


सुत्र : सूचीचें व सूचि-खंडाचें घनफळ काढण्याचें 
(सुचि = पिरामिड; सूचिखंड 


पिरामिडच्या पायास समांतर पातळीतें कापल्यास 
वरील सूचि सोडून उरलेला भाग.) 


आकृति ४२ (१) मध्यें सूचि दाखविला आहे. त्याचा पाया अबकड चौकोन आहे 
४5 शिर म आहे. मन रेषा पायास लंब असून तिला सूचीची उंची म्हणतात 


व 


आ. ४२ (२) सूचिखंड जहर कम 


अबकड व अ'ब'क'ड' या सचीच्या पायाशी समांतर 
S या वाढविल्यास एकाच बिदूंत म्ह 


इलोक २११ 
मुखजतलजतद्युतिजक्षेत्रफलंक्यं हृतं षड्भिः | 
क्षेत्रफलं सममेतद्वेगणं धनफलं स्पष्टम्‌ | 
समखातफलत््यंशः सुचीखाते फलं भवति ॥२११॥ 


अर्थ : सूचिखंडाच्या पायाचे क्षेत्रफळ, मुखाचे क्षेत्रफळ आणि त्यांच्या लांबी व रुंदी यांच्या 
बेरजांनीं होणाऱ्या चौकोवाचें क्षेत्रफळ यांची बेरीज करावी. तिला इनीं भागावें व 
सूचिखंडाच्या उंचीने गुणावें म्हणजे सूचीचें घनफळ येतें. सूचीचें घनफळ सम-खाताच्या 
(चिति = prism) घनफळाच्या तिसरा हिस्सा असते. 
स्पष्टीकरण : चिति व चितिखंड (प्रस्थ) यांचीं घनफळें काढतांना घनफळ शब्दाची व्याख्या 
बदलावी लागते. तथापि त्या भानगडींत न पडतां व घनफळाची मूळ व्याख्या गृहीत 
धरून (लांबी > रुंदी x उंची) चितीचें घनफळ काढूं. (आकृति ४३) 
समजा अबकड हा चितीचा चौकोनी पाया आहे. 
तो चौरस किवा आयत असलाच पाहिजे असें नाहीं. 
त्याचें क्षेत्र मात्र ठाऊक असलें पाहिजे. तो पंचकोनी, 
षट्कोनी, त्रिकोणी असला तरी चालेल. त्याचें 
क्षेत्रफळ स धरू. मन उंची र धरू. पायाशीं समांतर 
अशी अ' a क' ड' ही पातळी म च्या खाली क्ष खोली- 
वर काढा. या पायावर पक्ष उंचीचा व विटेच्या 
आकाराचा एक काप घ्या. ह्या कापाचें घनफळ 
dax wa क' ड' इतकें होईल. असे अनेक काप 
म पासून पायापर्यंत घेतले. व त्यांची जाडी अगदीं 


आ. ४३ 
लहान घेतली तर त्यांच्या बेरजेचें मान चितीच्या घनफळाएवढ होइल. चोडा a we 
पण जसजशी कापाची उंची नाममात्र होईल तसतशी ही कसर कोठल्याही क्षा 


लहान करतां येईल. आतां समरूप आकृतीच्या सिद्धांताप्रमाण, 


पत्र r 1 r ४ ०२ z स-क्ष! 
पात RE n क्षेत्र आ ब' क' ड' = आएर 
स aa’ x 
2 
र axa 
र कापाचें घनफळ = लु * पक्ष, 


: स क्षर a ie 

सकलन करून सूचीचें घनफळ = J> पक्ष = स 3 do 
_ सर _ सर = ‡ x उंची > पायाचें क्षेत्रफळ. 
7 3 


: x 
सातव्यवहार CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative [ १४९ 


ज्या पद्धतीनें सूचीचें घनफळ काढलें तींच पद्धत सूचिखंडास लाव है 
भास्कराचार्याच्या सुत्राची सिद्धि होण्यासाठीं पाया आयताकृति आहे असें समज 
पर आकृति ४४ मध्ये अबकड - अ'ब' क' इ' 
यांतील पिड (solid) हें सूचिखंड आहे. यांत 
अब=प, बक =फ,अ'ब' = प', ब'क' = फ'. 
तसेंच न न' = र (उंची). सूचिखंडाच्या तिर्यक 
भुजा अअ”, बब', कक', ड ड' वाढविल्या 
म्हणजे म मध्यें एक-संपाती होतात. यामुळें 
धनफळाचा विचार करतांना सूचिखंड = 
सूचिम अबक ड - सूचि मअ'ब'क' ड'. 
आता आयत अब कड न प »फ 
आयत अ' ब' क' ड' = प' x फ' 
आ. ४४ तसेंच, नन' = र = मन - मन. 


सूचिखंडाचें घनफळ = १ मन पफ - ^ मन' > प' फ' 


पफ स न? नप 
शिवाय = >“ समजा. 
प'फ सन मना अप फ' 


=. सूचिखंडाचें घनफळ = 


HIS HIN Uj 


स न' ५ (ट १) >प'फ' (टर ५ ट + १) 


मन -मन' पफ पफ 
MS ९ > आणिटर नट + १ Hote 
सन पफ १ पफ 


= सूचिखंडाचे घनफळ 


१ नन' 0 फ” Vig que नल 
= = > — x मन' XTP > पफ -- पफ इ पफ GM 
3 सन वः फ 


— १ जी _ cc 
ae [पफ + प' फ' + “पफ > प' फ' } 

१ PS 
SD [२ पफ + २प'फ' + २ ४पफ-+ TE) 


a [पफ + प' फ + (/पफ + vee ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


१ 
३ 
१ 
दर 


१५० ] 


आपणांस असेंहि दिसेल कीं सूचिखंडास उंचीच्या मध्यविदूंतून समांतर छेदक 
पातळी काढली व त्या आयताचें क्षेत्रफळ ग मानलें, तर 


Cr Fide) ५७७०0 


te 2 5 ST = (प +प') (फ+फ') .....(2) 
तसेंच समरूप चौकोनांत किवा कोठल्याहि दोन समरूप आकृतीत, 2 = तिर 
- ay भुजः 


आतां उंची मधल्या पातळीस न” मध्यें छेदील तर, 


2 = व आज. >>> 


क UTD CEE - ४ पफ Vin TAURI 

मन? मन' मन”? जन मन Aa’ 
vq q फ' SC / Vg फ' ५ ग 
अर्थात्‌ > ४1 फ _- लिया A 
मन + aa’ मन २ मन मन 


vag + UR = २ va अर्थात्‌ ( ५पफ+ प” g) ` = ४ ग. 
समीकरण ( १ ) मध्यें ही किमत घालून, 
सूचिखंडाचे घनफळ = ‡ %नन'( पफ + प'फ' + ४ग) 
आणि (२) वरून, सूचिखंडाचे घनफळ 
= ? > न न’ [पफ + प' फ' + (प + प') (फ + फ') ), हैं सुत्र सिद्ध, 


टीप- वर ज्या रीतीनें सिद्धता दिली आहे त्यांत चलनकलच शास्त्राचा वापर केला आह 

के. खानापूरकर शास्त्र्यांच्या रीतींत वगक्य, घनक्य, संकलन इत्यादींचा वापर आहे. या 

रीती आतां जुनाट झाल्या असून महाविद्यालयांतून वर दिलेली रीतच वापरण्याची प्रथा 
आहे.* 

आकृति ४५मध्ये दोन एकरूप त्रिकोणी 

पायांवर एक चिति ( prism ) व एक सूचि 

(pyramid) दाखविले आहेत. त्यांची 

wh y T <i क उंचीही सारखी (र) आहे. 

aS ge ज्यू तर सूचीचें घनफळ =} र > ^ अ'ब'क' 

चितीचें घनफळ = र > A अबक. 

सूचिफळ _ १ 


- ^अबक = ANTE O त्वक्कळ ३ 


आ. ४५ (१.२) 


म्हणून, सूचीचें घनफळ = १ x चितीचें घनफळ. हैं सिद्ध 


*ना. हू. फडके : Pure Solid Geometry 


खातव्यवहार [ १५१ 
हार्‌ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


VANAT S 


उदाहरण १ 


इलोक २१२ 


मुखे दशद्वादशहस्ततुल्यम्‌ । विस्तारदेघ्ये तु तले तदर्धम्‌ ॥ 
यस्याः सखे सप्तकरइच वेधः। का खातसंख्या वद तत्र वाप्याम्‌ ॥२१२॥ 


अथे : सूचिखंडाच्या आकाराची एक विहीर आहे. (खालीं अरुंद, वर रुंद) तिचें तोंड आयाता- 
कृति १० X १२ हात आकाराचें आहे आणि तळ या मापांच्या अर्ध्या आकाराचा म्हणजे 
५ > ६ हात एवढा आहे. त्याची उंची सात हात आहे तर त्याचे घनमान किती 
a, मित्रा, सांग. 


ण उंची 
स्पष्टीकरण : सूत्राप्रमाणें, घनमान = बु ( मुखज + तलज + यूतिज ) 


(fo X १२ + ५ x ६ + १५ x १८ ) घनहस्त 


४९० घनहस्त, हें घनफळ, 


उदाहरणें २, ३, ४, ५ 


इलोक २१३ 


खाते ऽ थ तिग्मकरतुल्यचतुर्भज च । कि स्यात्फलं नवमितः खलु यत्र वेधः॥ 
वृत्त तथेव दशविस्ततिपंचवेधे | 


एका खळय्याचें तोंड १२ x १२ हात आणि खोली ९ हात आहे. तर त्याच 
j गा पाण्याच्या टांकीच्या आकाराचा आहे). तसेंच 


१८ 


१२ 
"ED 
NE 
Xo 
| 
समचतुर्मुज सूचि शकु 
(२) इष्टिकेचें घनफळ = १२ x १२ X ९ = १२९६ घनहस्त 
RR eS २२ १९५ XRT INS 
(३) दंडगोलाचें घनफळ = --- > २५ X ५ = - 5 3 a 
७ 5 


Z o E ae 
(४) समचतुर्भुज सूचीचें घनफळ = — x इष्टिकेचे घनफळ 


4८4... दतत 
3 


_ १ > दंडगोलाचें घनफळ 


(५) शंकूचें घनफळ 


Ly ३९२.८६ घनहस्त = १३०-९५ Alek, हें उत्तर, 


प्रकरण २८ 
सुत्र : चितीचें घनफळ काढण्याचे सूत्र. 


श्लोक २१४, २१५ 
उच्छयेन गणितं चितेः किल । क्षेत्रसंभवफलं घनं भवेत्‌ ॥ 
इष्टिकाघनहते घने चितेः । इष्टिकापरिमितिइच लभ्यते ॥२१४॥ 
इष्टिकोच्छ यह दु च्छितिश्चिते: । स्युःस्तराश्च दृषदां चितेरपि ॥२१५॥ 
अर्थ : [ज्या घनाकृतीचा पाया व मख एकरूप बहुभुजाकृति असून त्या समांतर पातळीत संगत 
भुजा समांतर करून ठेवलेल्या असतात व त्यांचे संगत कोनबिदू जोडून घनाकृति होते 


तिला चिति किंवा प्रिझम (prism) म्हणतातः] चिति म्हणजेच ढीग. 
[ १५३ 


चितीचें | घनफळ काढण्पस्वि.-सरेक्षा॥(५॥ Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| चितीच्या पायाच्या क्षेत्रफळास उंचीनें गुणले म्हणजे चितीचें घनफळ येतें. हा 
| घनफळास विटेच्या घनफळानें भागले म्हणजे विटांची संख्या मिळते. चितीच्या उंचीस 
| विटेच्या Salt भागल्यास चितींत विटांचे थर किती आहेत हें समजतें. 

स्पष्टीकरण : वरील इलोकांतल्या चिति या सर्व लंब-चिति आहेत. वीट ही लंवचतुर्भुजीय चिति 
आहे. आकृति ४७ मध्ये कांहीं चिति दाखविल्या आहेत. त्यांत काही तिर्यक्‌ चिति आहेत 
| घनफळाचा नियम सर्वांस एकच. 


त्रिकोणी लंबाचिति इष्टिका पंचकोती लंबचिति 
आकृति ४७ 
या प्रत्येक आक्रतीत घनफळ = पायाचे क्षेत्रफळ स x उंची र. 


उदाहरण 
इलोक २१६, २१७ 


अष्टादशांगुल eq विस्तारो द्वादशांगुल : । 
उच्छितिस्त्र्यंयुला यासामिष्टिकास्ताइचितौ किल ॥ २१६ ॥ 
॥ यहिस्तृतिः पंचकराष्टहस्तं । देघ्ये च यस्यां त्रिकरोच्छितिइच ॥ 
| तस्यां faat कि फलमिष्टिकानां। संख्या च का ब्रहि कति स्तराइच।।२१७॥ 


| अर्थ : ज्या विटेची लांबी ८१ अंगुळे, रुंदी १२ अंगुळे आणि जाडी ३ अंगुळें आहे, अशा विटांनी, 

| ८ हात लांब, ५ हात रूंद आणि ३ हात उंच अशी, काटकोन चौकोनाकृति चिति बांधावयाची 

| आहे. तर त्या चितोचें घनफळ काय? विटांची संख्या किती ब विटांचे थर किती होतील? 

स्पष्टीकरण : (दर्घ्यं = लांबी; विस्तार = संदी; उच्छति = उंची; २४ अंगुळें = १ हात) 
चितीचें घनफळ = ८ X ५ > ३ घनहस्त = १२० घनहस्त. न 


विटेचें घनफळ = ~¢ X 82 2 ३ ३ 
ws ७ 5७ ` पा = = Te 


विटांची ३ 
सख्या = १२० = ज = ० = ४० > ६४ = २५६० 


तटी य चितीची उचो 
q सख्या A RUT <a 
tec ae ¬ ९१ हे उत्तर. 


Ee 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


प्रकरण २९ 


सत्र : करवतीनें लांकडें कापल्यास काम किती झालें त्याचा हिशेव करणें. 
इलोक २१८ 


पिडयोगदलमग्रमूलयो: । देध्यंसंगुणितमंगुलात्मकम ॥ 
दारूदारणपथे: समाहतम्‌ । षट्स्वरेषुविहूतं करात्मकं ॥ २१८ ॥ 


अर्थ : लांकडाची वरील ( मुखाची ) जाडी व तळची जाडी यांच्या बेरजेच्या अर्धास 
वाशाच्या छांबीनें गुणावें म्हणजे लांकडाच्या एका कापाचे क्षेत्रफळ येते. असें लाकडाचें 
विदारण ( कापणें ) जितके वेळां झालें असेल त्या संख्येनें एका छेदाच्या ( कापाच्या ) 
क्षेत्रफळास गुणावें म्हणजे कापण्याचे माप चौरस अंगुळांत येतें. या किमतीस ५७६ नें 
भागल्यास तेच माप चौरस हातांत येईल. ( स्वर = ७; इषु = ५) 
स्पष्टीकरण : साधारणतः लांकडाचा Gia वासा किवा ओंडका हा शंकुखंडासारखा ( frustum 
ofa cone) असतो. आकृति ४८ मध्ये दाखविल्याप्रमाणें त्याची आकृति असते. त्याचें 
तोंड aissi व तळही वतेळाकृति असतो. समजा, 
करवतीनें कापून अबकड हा मध्यवर्ती उभा छेद घेतला तर 
छेदाची आकृति अबकड ही समलंव चौकोनासारखी झाली. 
छेदाचे क्षेत्रफळ =; सन (अब+कड) इतके होईल. आतां 
याच wisest अबकड-समांतर काप काढले तर 
आ. ४८ त्या प्रत्येक विदारणक्षेत्राचें क्षेत्रफळ साधारणपणें अबकड 
एवढेंच होईल. किचित्‌ कमी होईल हैं खरें पण फार कमी होणार नाहीं. म्हणून करवत 
जितके ठिकाणी लागली त्या संख्येतें अबकड च्या क्षेत्रफळास गुणल्यास एकंदर कापाईचें 
क्षेत्रफळ मिळेल. हें चौरस अंगुळात्मक असल्यास त्यास २४ * २४ नें भागावें म्हणजे 
ते चौरस हातांत मिळेल. 


उदाहरण 
श्लोक २१९ 


मूले नखांगुलमितो 5 थ नृपांगुलो 5 ग्रे) 
पिण्डः शतांगुलमितं किल यस्य देघ्येम्‌ ॥ 
तद्वारदारणपथेषु चतुष कि स्यात्‌ | 
हस्तात्मक वद सखे गणितं द्रुतं मे ॥ २१९॥ 


केरवतीनें लांकड कापी. कण कित tarir, हिक्षक eGangotri Initiative [ १९५ 


f 
ie, 
Pers rae -* oC 


अर्थ : एका ओंडक्याची तळाकडील बाजू २० अंगुळे व मुखाकडील बाजू १६ अंगुळे आहे आणि 

१६ त्याची लांबी १०० अंगुळे आहे. हा ओंडका ४ ठिकाणीं 
कापला तर, मित्रा, कापाईचें क्षेत्रफळ किती चौरस हात 
होईल तें सांग. ओंडक्याचा आकार आकृति ४९ प्रमाणें 
समजावा. कापाईचे क्षेत्रफळ 


= as > १०० (२० + १६) x 


z 
¬ = १२३ चौरस हात, हें उत्तर. 


श्लोक २२० 


छिद्यते तु यदि तिथंगृक्तवत्‌ । पिडविस्तृतिहतेः फलं तदा ॥ 
इष्टिकाचिति दृषच्चितिखात ।-ऋ्राकचव्यवहृतो खलु मूल्यम्‌ ॥ 
कमकारजनसंप्रतिपत्त्या । तन्मुदुत्वकठिनस्ववशेन ॥ २२० ॥ 


अर्थ : लांकडाची एक तुळई अशी आहे कीं जिचा उभा छेद सर्व ठिकाणीं समान चौकोन आहे. 
ही तुळई तिरकस कापली तर कर्तन क्षेत्राचे क्षेत्रफळ eal x जाडी एवढें येतें. विटांची 
चळथ, दगडांची चळथ, खळगे, करवतकाम यांचें मूल्य खालील गोष्टींवर अवलंबून असतें. 
कामकरी माणसें कशी व किती मिळतात यावर, तसेंच wins मऊ किंवा कठीण आहे 
यावरही कापाईचा खर्च अवलंबून असतो. 


स्पष्टीकरण : आकृति ५० मध्ये एक तुळई दाखविली आहे. तिचे तुकडे करणें असल्यास 
तुळई तिरकस पकडून अ जवळ करवत लावून अबकड 

हा छेद तयार होईल. त्याचें क्षेत्रफळ 

अर्थातच अब x बक इतके होईल. 

आ. ५० 


उदाहरण 


इलोक २२१ 


यद्विस्तृतिदंतमितांगुलानि । पिडस्तथा षोडश यत्र काष्ठे ॥ | 
seq तिर्येङनवसु प्रचक्ष्व । कि स्यात्फलं तत्र करात्मकं मे ॥ २२१ U 


१५६ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


F 


1 
| 
थि 
{ 


a ait संदी a oe 
अथ : एका तुळइ्ची रुदा ३२ अंगुळे व जाडी (पिंड) १६ अंगुळे आहे. तळईस नऊ 
ठिकाणीं RRI कापले. तर छेदांचे क्षेत्रफळ किती चौरस हात होईल ? . 


भनक ९००१०७८ ३० 
स्पष्टी ण : एकण क्षत्रफ == nite NE स त्र 
स्पष्टीकरण : एकूण क्षेत्रफळ चौरस हात = ८ चौरस हात. 


(५७६ चौरस अंगुळे = १ चौरस हात) 
प्रकरण ३० 
सुत्र : धान्याच्या राशींचे घनफळ काढणे 
इलोक २२१ 


अनणुषु दशमांशो 5 णुष्वथेकादशांशः | 
परिधिनवमभागः शूकधान्येषु वेध : ॥ 

भवति परिधिषष्ठे वगिते वेधनिध्ने । 
घनगणितकरा: स्यूर्मागघा ताइच ATA: ॥ २२१ ॥ 


उंच {= ARN | 
षी परिघाच्या _-- असते. ज्या धान्यांचे दाणे गोछाकृति पण लहान असतात त्यांच्या 


१० 


अर्थ : ज्या धान्यांचे दाणे गोलाकृति व मोठे असतात त्यांचे ढीग जमिनीवर रचले ax ढिगाची | 


ढिगांत उंची परिघाच्या a असते. शूक धान्यांत (ज्यांचा दाणा टोंकदार असतो) 


ढिगाची उंची परिघाच्या : असते. अशा ढिगांचें घनफळ पुढीलप्रमाणें मिळतें. 


D ~ 

परिघाच्या सहाव्या हिइ्शाचा वर्ग करून त्याला उंचीनें गुणावें. हा गुणाकार राशीचे 

घनफळ घनहस्तांत दाखवितो. तितक्याच मागध खारिका इतकें तें धान्य होतें 
स्पष्टीकरण : धान्याचा ढीग हा शंकूच्या आकृतीचा असतो. आकृति ५१ पाहा. त्याचा पाया 
अ - वर्तुळाकृति असून अ या ठिकाणीं शंकूचें शिर असतें. या ढिगांत एक 
काडी घालून अक उंची मोजतां येणें शक्‍य आहे पण तसे करणे 
व्यवहार्य नाहीं. कारण अक या ठिक्राणीं एक बारीक काठीं घातल्यास 
$ ढिगाचा आकार थोडा तरी बदलेल. तीच गोष्ट त्रिज्येची. जमिनी- 
आ. ५१ वरून आडवी काठी ढिगांत घालून ती बरोबर क पर्यंत पोंचली कीं 
नाही हें बाहेरून दिसणार नाहीं. त्यापेक्षां दोरी घेऊन ढिगाचा परिघ मोजणें हेंच जास्त 
व्यवहार्यं आहे. तथापि परिघ मिळाला तरी ढिगाची उंची परिघाचा कितवा हिस्सा असते 
ते ठाऊक पाहिजेच. या साठीं २२१ व्या इलोकांत व्यवहारी भास्कराचार्याने धान्यांचे तीन 
प्रकार कल्पिले आहेत. (१) ज्वारी, बाजरी, उडीद, वाटाणे इत्यादींचे दाणे स्थूल 
धान्याच्या राशीचे घनफळ काढणें [ १५७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


i i 


आकाराचे गोल असतात; त्यांना भास्कराचार्य अनण म्हणतो (२) खसखस, राजगिरा 
तुळशीचे बीं, वरया इत्यादि अणु धान्ये लहान असतात व त्यांचा ढीग थोडा पसरट होतो. 
(३) साळी, गहु, जवस इत्यादीचे दाणे टोकदार (शूकाकृति) असतात. त्यांचा ढीग त्या मानानें 
उंच होतो. म्हणून प्रत्यक्ष अन्‌भवानें उंचीचे परिधाशी प्रमाण व्यावहारिक घेतलें आहे 


9 


दु १4 ची. हें लै 

आतां शंकूचें घनफळ = ees त्रिज्या' > उंची. हैं सूत्र पूर्वीच सिद्ध केले आहे. 
BE E व उंची 

भास्कराचार्याच्या सूत्राप्रमाणें शंक्चे घनफ = == ल्या 


GING भ ४ 


पत्र हल्लीच्या सूत्रापासून थोडें भिन्न आहे. पण भास्कराच्या सूत्रांत ४-३, सुमारें, 
असें धरलें तर 


३%7%त्रिः %उंची १ व या त 
= = “त्रिध <उंची 3 सूत्र येतें. 
S$ 


शंकचे घनफळ = 


गणित-दृष्ट्या सूत्र किचित्‌ फरकाचें असलें तरी व्यवहार-दृष्ट्या खेडेगांवातील 
छाकांना ते सुटसुटीत आहे. पेशवाईकाळांतही = ची किमत ३ इतको वापरीत होते 


उदाहरण 


इलोक २२२ 


समभुवि किल राशिय: स्थित स्थलधान्य 
परिधिपरिमितिभो हस्तषष्टियंदीया ॥ 

saa गणक खायः किमिताः संति afena | 

अथ पृथगणुधान्य शूकधान्ये च शी घ्रम ॥ २२२॥ 


अर्थ : सपाट जमिनीवर स्थल धान्याचा एक डींग रचला आहे. त्याचा परिघ ६० हात आहे 
तर, हे गणका, त्या ढिगांत किती खारिका धान्य आहे? त्याचप्रमाणें जर ढीग अणु 
धान्याचा किवा शूक धान्याचा असेल तर झटकन त्याचें माप सांग 
(खारिका =अजमासें ६ पायली ) 


स्पष्टीकरण : परिघ =६० हात. परिघ ६= १० हात. 


स्थूळ-धान्याच्या ढिगाची उंची = A 


अणु-धान्याच्या ढिगाची उंची = {° हात 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


शूकधान्याच्या ढिगाची उंची = - - = 


F नार 
` 0 
J. स्थूल-धान्य राशीचे घनफळ = १००%६--६०० घनहस्त. 
अण्‌ धान्य राशीचें घनफळ = 00 ६0 _६००० ५ 
p a क = C2. he 
a~ 900 XV0 २००० A) 
शक राशोचें घनफळ = -------- =° = ८६६” घनहस्त 
॥॥ ३ 3 :६- घनहस्त, 


NN 


सुत्र : भितीशीं कोंपऱ्यांत ढीग करून ठेवलेला असल्यास. 


इलोक २२३ 


~ 


द्विवेदसत्रिभागेकनिघ्नात्तु ofa: फलम्‌ | 
मित्त्यंतर्बाह्यकोणस्थ राशेः स्वगुणभाजितम्‌ ॥ २२३ ॥ 


टीप : वरील इलोकाचा अर्थ वाचण्याचे अगोदर सोबतच्या आकृती ५२ आणि ५३ पहा. 


आ. ५२ आ. ५३ 
समजा अ'अब, बकक' या खोलीच्या दोन मिती आहेत. पुढे मोकळी ओसरी असून 
भितींच्या कोंपर्‍्याशीं धान्याचा ढीग घातला आहे. आकृति ५२ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे हा 
ढीग शंक्वाकृति असून आकृति ५३ मधील क्षितिज-छेद (ground plan) पाहिल्यास, 


३ 


त्याचा पाया -:- वर्तुळ म्हणजे पफर एवढा आहे. 


फ़ प जर धान्याचा ढीग एकाच भितीशी 
[| चिकटून घातला असेल तर त्याची 
आकृति अधंशंक॒प्रमाणें होईल व त्याचा 

बितिज छेद क्षितिजछेद आकृति ५५ प्रमाणें होईल. 
आ. ५५ अर्थात्‌ ढिगाचा पाया अर्धवतुळ आहे. 


आ. ५४ 


धान्याच्या राशीचे घनफळ काढणें [ १५९ 


ला. ग. १२८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


7 4 आकृति ५६ मध्यें धान्याचा ढीग 

H खोलीच्या आंत २ भितींच्या सांध्यांत 

घातला आहे. यावेळी ढोग शंकु- 

चतुर्थांश होईल. त्याचा पाया पफ 
(आ. ५६) एवढा होईल, 

पफ हा वर्तुळखंड परिघाचा चौथा 

आ. ५६ आ. ५७ हिस्सा झाला. 

अथ : (ओसरीवरच्या) भितीच्या वाहेरील कोपऱ्यांत ढीग घातला असेल तर वर्तुळाचा 

परिधि, ढिगाच्या तळाच्या लांबीस ३ नें गुणून मिळतो. जर एकाच भितीशीं ढीग असेल 

तर परिघ तळलांबीच्या दुप्पट होतो. जर भितीच्या आंतील कोपऱ्यात ढीग असेल तर 

परिघ तळलांबीच्या चौपट होतो. अशा प्रकारें परिघ मिळवून जीं घनफळें येतील त्यांच्या 


$ ३» y पटी एवढें घनहस्त ढिगाचें घनफळ येईल. 


र 3 3 पर? si 
स्पष्टीकरण : ओसरीवरील ढिगाचें घनफळ ees (=) x उंची 
St: 
£ चें १ 122 के 
भतीलगतच्या ढिगाचें घनफळ 2६2 (=) x उंची 
\ e 
x गोच Se DN N ? q २ ७. 
भितीच्या कोंपन्यांतील ढिगाचे घनफळ = ज (र) x उंची. 


उदाहरण 
इलोक २२४ 


परिधिभित्तिलग्नस्य राक्षेस्त्रिक्वत्कर: सखे | 
अंतःकोणस्थितस्यापि तिथितुल्यकरः किल ॥ 
बहिःकोणस्थितस्यापि पंचघ्नवसंमिताः । 

तेषामाचक्ष्व मे क्षिप्र घनहस्तान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २२४ N 


स्पष्टीकरण : ओसरीवरच्या ढिगाचा पाया = ४५ हात. 
“- परिघ ६० हात. अर्थात्‌ घनफळ > $ X १०० > उंची घनहस्त- 
भितीस लागलेल्या ढिगाचा पाया ३० हात. 
“. परिघ ६० हात. anin पापात 000 000 Sat घनहस्त. 
ढीग दोन भितीच्या कोंपर्‍यांत असल्यास पाया १५ हात. 
“- परिघ ६० हात. ढिगाचें घनफळ & > १०० > उंची घनहस्त. 
अर्थात्‌ उंचीचें प्रमाण धान्याच्या प्रकारावरून ठरवावें लागेल. (पृ. १५७ पाहा.) 


१६० ] 4 लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


प्रकरण ३१ 


छायाव्यवहार 


सुत्र : सूर्याच्या उन्हांत जमिनीस लंब अशी काठी जमिनीत रोंवल्यास तिच्या छायेचौ 


लांबी काढणें. 


श्लोक २२५ 


छाययोः कर्णयोरन्तरे ये तयोः | वर्ग विइलेषभक्ता रसाद्रीषवः ॥ 
संकलब्धः qasa तु कर्णातरम्‌ । भांतरेणोनयुक्तं दले स्तः प्रभे ॥२२५॥ 


: छायांतराच्या वर्गातून कर्णांतराचा वर्ग वजा करावा. नंतर ५७६स येणाऱ्या वाकीनें भागावें 


व त्यांत १ मिळवावा. या रकमेचें वर्गमूळ काढून त्याला कर्णातरानें गृणावें. यांत 
छायांतर मिळवावे व वजा करावें आणि येणाऱ्या मूल्यांची अध ध्यावीं म्हणजे दोन्ही 
छायांची लांबी मिळते. 


स्पष्टीकरण : हैं सूत्र सूर्याच्या उच्नतांशासंवंधी आहे. त्यांत सूर्याच्या उन्नतिकोनांतला फरक 


कळण्यासाठी कांहीं गणित करावें लागतें. त्यांत एक उंच शंकवाकार काठी जमिनीवर 
टेंकून किवा रोवून तिच्या टोंकाला बांधलेल्या दोरीने सूर्याची दिशा कळण्यासाठी 
जमिनीवर एकाच रेषेंत (शंकूच्या तळाशीं जाणाऱ्या) खुणा करतात व दोरी किती 
जास्त लागली तें माप व खुणांतलें अंतर मोजतात. शंकूची उंची दिली कीं शंकूच्या 
छाथा मोजतां येतात. 


(आकृति ५८ पाहा) प्रथम सूत्राची सिद्धता करूं. समजा र ही 
A 
> शंकची उंची आहे. ट आणि ट--फ ह्या छाया आहेत. क आणि 


& र 
क--प है कणे आहेत. यांत र, प, फ दिलेले आहेत. तर ट काढणे 
ky Pa 
आ. ५८ 
काटकोनत्रिकोण सिद्धांताने, 
(क--प)२ = र! + (EE)? ..----------- SRA, FSS एको 
क? = र्‌ टा ee : ee 9) 
|| (१) मधून (२) वजा केलें तर २ कप + प = २ टफ त॑ फ . (3) 
/ ~ रकप = G+ फर - पः. 
£ तेरा करून आणि फ - प स धरून, ४ क्रपर = (रटफ + म) 
छायाव्यवहार [ १६१ 


लो, ग.-११ 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


2 


* अपः (र +a?) = ४ट१फ + ४ सफट + मर. 

D ट फे पर) -- ४ मफट २ व > i 

ied ad : हड au 7 i शपः र = हे दविषात | 
7 *@ स' — ware = ° हें सोडविले, तर 


_ 7 YM 4 Veg ara? — १६म (म -- ४ पररः ) 


z 
oa 
— Fes कात / २२ 3 २ 
स सफ स + ४ मप? रः 
पण करणीचिन्हांतन स! बाहेर खेंचल्यास 
१ a २२ 
CT स ४पर 
क र O र या म~ = ६ 
१ / र 
ea Ss ड अप र 
ल 0 फर + पर डड 
र स 
Sa LP ४प'रए 
२ २ 


१ 2 
= — —— 22043 डर ~ ~ 
हू ॐ ह tt न्ग टें सूत सिद्ध झालें. 


तथापि ट ची किमत उणें येऊ an उ दु 
त्यावेळी उज सत उण येऊ नये म्हणून ज्यावेळीं करणीस उणें चिन्ह असेल 
त्यावळी उजव्या बाजूचें केवलमल्य घ्यावे. 


अर्थात्‌ ट = R EE, J vT? 


२ १ al QE DS oft = 2 
यास एकच अट आहे ती ही की फर 2E + क > 
सें हँ धरलें — पः शाच्या ~ हेत 
असें गृहीत धरलें आहे. न्या पेक्षां मोठे असावेत, तसे ते आहे 


सुत्र : दिव्याची उंचो व शंकूचो उंची दिली असतां व त्या ; FÂ 
=e a असतां व त A i 
लांबी काढणे. व त्यांमधील अंतर माहीत असतां छायेची 
श्लोक २२६ 
UF: प्रदीपतलशंकुतलांतरघ्नः | 
छाया भवेत्‌ विनरदी पशिखौच्च्यभक्त: n २२६॥ 
अर्थ : 


: (आकृति ५९ मध्ये) एक दिवा व एक शंकु दाखविले आहेत. दिव्याची व गांकूची उंची 


दिली आहे व त्यामधलें अंतर दिले आहे. तर छायेची लांबी काय ? 


१६२ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| 


र्ण 
तर 


[काही शब्दांचे अर्थ: नर = शंक्‌, बुष्दिबढांतील प्यादे; दीपशिखा = दिव्याची 


ज्योत; औच्च्य = उंची; वि = वजा करून; विनर = शंकची उंची बजा करून 
विनरदीप शिखोच्च्य़ = ज्योतीच्या उंचीतून ARA उंची वजा करून ] 

स्पष्टीकरण; दिव्याचा तळविदु व शंकूचा तळविदु यांतील अंतरानें १२स गणन त्यास 
दिवा व झांकु यांच्या उंचीतील फरकानें भागावें म्हणजे छाया मिळते aa 

(अफ = विनरदीपशिखौच्च्य) 


१२ % डब 
पड लव 

अब - कड B 
उदाहरण 


श्लोक २२७ 


शंकुप्रदो पांतर भूस्त्रिहस्ता | दीपोच्छिति: सार्धकरत्रया चेत्‌ ॥ 
शंकोस्तदा 5र्कागुलसंमितस्य । तस्य प्रभा स्यात्कियती वदा 55 शु ॥ २२७॥ 


अथ : दिव्याचा तळविद व शंकूचा तळविद्ध यांत ३ हात (७२ अंगुळें) अंतर आहे. दिव्याची 
REN E E ; 7८ 
उंची शर हात (८४ अंगुळे) आहे. जर शंकु १२ अंगुळें उंच असेल तर त्याची छाया 


किती ? (प्रभा = छाया.) 
स्पष्टीकरण छाया = ER >> ७९ = URES 54 
es — १२ ७५ 


च : दिव्याची उंची काढणें. 


- = १२ अंगुळे हें उत्तर. 


इलोक २२८ 


छायोद्धृते तु नरदीपतलांतरघ्ने | 
शंको भवेन्नरयुते खलु दोपकोच्च्यम्‌ ॥ २२८ N 


अथ ; [नर = ag, काठी; औच्च्य = उंची ] 
शंकू व दिवा यांच्यामधील अंतरास छायेनें भागावें. येणार्‍या संख्येस शंकूने गुणून त्यांत 
शंकूची उंची मिळवावी म्हणजे दिव्याची उंची येते. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्पष्टीकरण : वरच्या इलोक २२६ मधील समरूप त्रिकोणांत, 


कफ अफ कफ %५कड बड % कड 
= अफ o 
पड कड पड पड 
दरा कड 0 (दिवा व शंकु यांतलें अंतर) T 
= = = S श 
पड छाया कु त शकु, 
उदाहरण 
श्लोक २२९ 


प्रदीपशंक्वंतरभू स्त्रिहस्ता | छायांगुलेः षोडशभिः समा चेत्‌ ॥ 
दीपोच्छ्तिः स्यात्कियती वदा ऽऽ शु । प्रदीपशंक्वंतरमुच्यतां मे॥ २२९ ॥ 


अर्थ : दिवा आणि शंकु यांच्या तळबिदूंमधील अंतर ३ हात आहे. छाया १६ ATS आहे, तर 
दिव्याची उंची काय व दिवा आणि UH यांतले अंतर काय ? 
स्पष्टीकरण : शंकूची उंची नेहमीं १२ अंगुळे समजावयाची. म्हणून इलोकांत ती दिली नाहीं. 
२२८ इलोकांतल्या सूत्राप्रमाणें 
(तळबिदूमधळें अंतर) x शंक 


दिव्याची उंची = = S 
छाया षक 
७२ > Soe 
= १२ = ५४ + १२ = ६६ अंगुळे 
६६ ११ 


= = Gh = Sukh ह 
नह द्र हात उत्तर 


सुत्र : शंकु व दिवा यांच्या तर्ळाबदूंतील अंतर काढण्या चें. 


इलोक २३० 


विशंकुदीपोच्छयसंगुणा भा । शंक्‌द्धता दीपनरांतरं स्यात्‌ ॥ २३०॥ 


अथ : दिव्याच्या उंचीतून शंकूची उंची वजा करावी व बाकीस छायेनें गणावें व शंकूच्या 


© 


उंचीने भागावें म्हणजे तळबिदूंतील अंतर मिळतें. (भा= छाया) 
स्पष्टीकरण : इलोक २२६ मधील आकृति ५९ मध्ये, ^ पकड ^ अकफ समरूप आहेत. 


आणि बड = फक. 
कफ पड 
अर्थात्‌ बड = कफ NR 
अफ कड कड 
तक्बिदूतलें अंतर = (दिव्याची उंची -शंकु) x छाया 
शंकु 
१६४ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


l 


सुत्र : 


am दोन ठिकाणीं (दीपतळांतून जाणार्‍या रेषेवर) ठेवला, तर छायांच्या छांब्या व 
स्थानांतर दिल्यास दिव्याची उंची व छाया काढणें. 


इलोक २३१, २३२ 


छायाग्रयोरंतरसंगुणा भा । छायाप्रमाणांतरहृद्‌ भवेत भः ॥ 
भूशंकुघातः प्रभया विभक्तः । प्रजायते दीपश्ञिखौच्च्यमेव ॥ २३१ ॥ 
त्रराशिकेनव यदेतडुक्तम्‌ | व्याप्तं स्वभेदेहरिणेब विशदम्‌ ॥ २३२॥ 


स्पष्टीकरण : प्रथम आकृति ६० चा अभ्यास करू. समजा अब हा दिवा आहे. कड हा १२ अंगळें 


अ उंचीचा ag आहे. पण सूत्र सिद्ध करण्यास त्याची उंची 
कांहीही धरली तरी चालेल. हा शंकु, ड येथे ठेवला. त्याची; 
छाया फड दिली आहे. नंतर हा शंकु, कड येथून उचलून 
बडफ रेपेवरच क'ड' या ठिकाणीं ठेवला. त्याची छाया पड” 

1 ही दिली आहे. तसेंच ss’ हें अंतर दिले आहे. आतां 

आ. ६० दिव्याची उंची अब, आणि छायाग्रांची बपासूनचीं अंतरें 
बफ, बप हीं काढणें. 

येथें कड ठाऊक आहे. फड दिली आहे, डड' दिली आहे. -. फड' ठाऊक झाली. 


qs’ दिली आहे. .. पफ हें छायाग्रांतर ठाऊक झालें. 

आतां ^फकड व /^फअब समरूप. .. mean (2) 
फड कड 

तसेंच “पकड व ^पभब समख्प. -- 1 == (२) 
पड क'ड' 


पण कड = क'ड'. .. (१) व (२) वरून, 
फब पब पब-फब छायाग्रांतर 
फड पड' पड -फड छायांतर | 


ग्रां र्‌ 
= SEWN. GEN GS 
छायांतर 
याग्रांतर पर 
आणि पब = SS > छाया पड' हीं सूत्रे सिद्ध. 
छायांतर 
आतां दिव्याची उंची काढण्यास, समरूप त्रिकोण फभब, फकड यात, 
अब छायाग्र > शंकु + Š 
OS SS gg = Se a शाल. 
फब फड छाया 


आकृतीचे स्पष्टीकरणानंतर आतां इलोकाचा अर्थ सांगू. 


छायाव्यवहार [ १६५. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| 


अथे : छायाग्रांमधील अंतरास पहिल्या छायेनें गुणावें व छायांतरानें भागावें म्हणजे A 
छायाग्राचें (ब पासून) अंतर मिळतें. त्याचप्रमाणें दुसच्याचें समजावें. तसेंच छा 
शंकूने गुणन छायेनें भागले म्हणजे दिव्याची उंची मिळते. या सर्व गोष्टी त्रेराशिक 
साध्य झाल्या आहेत. ज्याप्रमाणें परमेश्वराच्या भिन्न भिन्न स्वरूपांनीं विश्व व्याप्त 
त्याप्रमाणें छायाव्यवहार हा त्रैराझिकानें व्याप्त आहे 


नेंच 
प्त आहे, 
टोप : “ दिव्याच्या प्रकाशांत TRA छाया व छायाश्रें मोजण्याचें प्रयोजन काय ' हें छाया- 
व्यवहारावरून स्पष्ट होत नाहीं. एक गोष्ट स्पष्ट आहे कीं ' प्रकाशकिरण सरळरेषेत 
प्रवास करतो? हैं भौतिकशास्त्रांतलें तत्त्व त्या काळीं ठाऊक होतें. पण या तत्त्वाचा 
ज्योतिःशास्त्रांत काय उपयोग होता हें सांगितलेले नाहीं. 


उदाहरण 


श्लोक २३३ 


शंकोर्भाक॑मितांगुलस्य सुमते दृष्टा किलाष्टांगुला । 

छायाग्राभिमुखे करद्वयमिते न्यस्तस्य देशे पुनः ॥ 

तस्येवार्कंमितांगुला यदि तदा छाया-प्रदीपांतरम्‌ । 

दीपौच्च्यं च कियत्‌ वद व्यवर्हात छायाभिधां वेत्सि चेत्‌ ॥ २३३ ॥ 


अथ : वारा अंगुळें उंचीच्या THAT छाया ८ अंगुळें पडली. तोच शंकू उचलून छायेच्याच 
दिशेनें २ हात पलीकडे सरकवून ठेवला, तेव्हां त्याची छाया १२ अंगुळे पडली. तर 
दिव्यापासून छायाग्रें किती अंतरावर आहेत व दिव्याची उंची काय आहे; हैं, हैं हुशार 


मुला, तुला जर छायाव्यवहार ठाऊक असेल, तर सांग. 


स्पष्टीकरण : (आकृती ६०. २३१, २३२ इलोकांची). 


फड = Es डड’ = ४८, ae’ = ४० पड’ = १२ 
< पफ = ५२ हैं छायाग्रांतर. छायांतर = १२ - ८ = ४. 


-- फ़ब = छायाग्र १ = ह नी x १०४, 
¥ 
a ५२ > १२ 
आणि पब छायाग्र २ = “9 = = १५६. 
at सक OFS गळे 
दिव्याची उंची = 3 SE १५६ अंगुळे, हे उत्तर 


१६६ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


इलोक २३४ 


यत्किचिद्गुणभागहारविधिना बीजे ऽ त्र वा गण्यते । 
तत्‌ त्रेराशिकमेव निर्मलघियामेवावगम्यं विदाम्‌ ॥ 
एतद्यत्‌ बहुधा ऽ स्म दा्-जडधी वी वृद्धिबुद्ध या qa: । 
तद्भेदान्‌ सुगप्रान्विवाय रचितं प्राज्ञः प्रकीर्णादिकम्‌ ॥ २३४॥ 
अर्थ : अंकगणितांत व बीजगणितांत जें गणित भागाकार व गृणाकारांनीं युक्त असतें तें सर्व 
त्रैराशिकरूप असतें, हें विद्वान्‌ लोक जाणतात. आमच्या सारख्या मंदबुद्धि लोकांची 
आकलनशक्ति वाढावी या हेतूनेच, हें त्रेराशिकगणित, त्यांतील सर्व प्रकार सोपे करून, 
संकीर्ण उदाहरणांसह शहाण्या लोकांनीं रचलें आहे. 
स्पष्टीकरण : या इलोकांत त्रेराशिकाचें महत्त्व वर्णन केलें आहे. हल्लीं अंकगणित शिकवितांना 
एकमानपद्धतीचा वापर चालूं आहे, त्यामुळे निष्कासनक्रियेंत झटपटपणा येत नाहीं. 
टीष : हा इलोक भास्कराचार्याचा असावा अमें वाटत नाहीं. तो स्वतःला मंदी म्हणणें 
असंभवनीय वाटतें. 


प्रकरण ३२ 


HIF व्यवहार 


या व्यवहारांतील भास्कराचार्याची रीत समजून घेण्याचें पूर्वी कुट्टक म्हणजे काय तें पाहूं. 
अक्षञ+ब 


समजा एकाद्या बेजिक समीकरणांत = य आहे, व अ, ब, क पूर्णाक दिले 


आहेत. जर क्ष, य हे देखील पूर्णाक असतील तर क्ष पूर्णाक धरून अक्ष+ब याला क a 
भागल्यास, भागाकार पूर्णाक येईल, म्हणजेच कनें अक्षरश ब याला निःशेष भाग लागेल; 
तर, अशा समीकरणांस कुट्टक असे म्हणतात. कुट्टक म्हणजे कुटणें, प्रश्‍नाचें पीठ पाडणें. 
वरील समीकरण, अक्ष + ब = कय असेंही लिहितात. यांत क्ष, य प्रथम घाताचे 
असले म्हणजे त्यास डायोफंटसचें प्रथम-घाती समीकरण असेंही म्हणतात. x 
HEH सोडवायचें म्हणजे काय करावयाचें तें समजण्यासाठी भास्कराचायचिच एक 
उदाहरण घेऊ. 


श्लोक २३४ अ 
शतं हतं येन युतं नवत्या । विवजितं वा faga त्रिषष्ट्या ॥ 
निरग्रकं स्यात वद मे गणं तं। स्पष्टं पटीयान्‌ यदि Hem ऽ सि ॥२३४॥ 


अर्थ : एका संख्येस १०० नें गुणून त्यांत ९० मिळविले किवा वजा केले व येणाऱ्या रकमेस 
६३ नें भागळें असतां शून्य बाकी राहाते. तर ती संख्या कोणती ? 


ट्रक व्यवहार [ १६७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


हें समीकरण ee = य असें दोन प्रकारचें झालें. 
तें १००क्ष - ६३य = + ९० असेंही लिहितां येईल. 
-a 2008 कु हु 
त्यांतले +° ० - qg विचारार्थ घेऊं ... ... .. (१ 


यांत १०० ला भाज्य, ६३ छा हार, ९० छा क्षेपक, क्ष ला गुण वय ला लब्धि अशी 
भास्कराचार्याची पारिभाषिक नांवें आहेत. 


“ समीकरण (१) १००क्ष- ६३य- -९० आहे. समजा ह्या समोकरणांत दोन 


: लागोपाठची उत्तरें क्षर, यर ; आणि क्षर |, , यर, „ अशीं आहेत. हे 
तर VO EEE =—९०  ... see Bas (2) 


आणि Zoo, त्या = -९० ... क me (3) 


(2) मधून (3) वजा करून, १०० (कर) शिर ) = ६३ (यर, जबर) 


पण १०० व ६३ परस्पर अविभाज्य व कंसांतील अंक लघुतम आहेत. 
- “- Ary क्षेर हे ६३ झाले. आणि यर्‌, ¬ यर्‌ = १०० झाले. 
१2 यावरून असे सिद्ध होतें कीं, क्ष मालिका गणितश्रेढी असून तिचा चय ६३ आहे. 
£ आणि य मालिका गणितश्रेटी असून तिचा चय १०० आहे. आतां या श्रेढींची आदिधनें 
(प्रथम पदे) क्ष व य आहेत असें समजूं. 

समीकरण (१) घेऊं. त्यांत १००क्ष-६३य= - ९०. 


दु क्ष 

यास ९० न भागून, MOSER: ee १ किवा OT 
| Se 

अर्थात, क्ष ही नवाच्या पटींतलो संख्या आहेव य ही १० च्या पटींतली संख्या आहे. 


= ee ` + य ने के 
2 sures अशीही पाहिजे क्‌ ap ने ७ ला गणन १ वजा केला म्हणजे ता १ याला 
हकर | -२ =e > 
ने भाग जाईल. 


| = BOs 


१८९०= -९०, हें बरोबर. 


SEP व्यवहार 


दुसऱ्या समीकरणांत १००क्ष-६३य = ९०. 
ATRIA १००० (ल =k (यर, , ¬ यर). 
के मालिकेचा जम ६३, आणि य मालिकेचा चय हक 

समजा, क्ष, य हीं आदिधनें आहेत. तर १०० क्ष=६३ य+९०. 
१०क्ष ७य 
० 


पूर्वीप्रमाणेंच ९० नें भागन, 


आतां य ला १० नें भाग तर गेलाच पाहिजे, पण sy a गुणून जी संख्या 
१० S a à = 
येईल तिच्यांत १ मिळवून येणाऱ्या संख्येसही १० नें भाग गेला पाहिजे, आणिक्ष हो 
नवाची पट असली पाहिजे. अर्थात य=७० पाहिजे. 
जे ("क्ष 
म्ह्ण = YIH? 55 ५०. =. क्ष = ९५५ = ४५. 


० 
` 


गुण ४५ व गुणांची श्रेढि ४५, १०८, १७१, २३४, 
आणि लब्धि ७० व लव्धींची श्रेढि ७०, १७०, २७०, ३७०, 


आतां भास्कराचार्याने जी रीत दिलेली आहे तिचें स्वरूप पाहूं व अर्वाचीन कुट्रकांच्या 
रीतीशीं तिची तुलना करूं. येथें हें लक्षांत ठेवावें कीं क्षेपक धन असेल तर जे गुण, लब्धि 
येतात ते व क्षेपक ऋण असेल तर जे गुण, लब्धि येतात ते परस्पर पुरक असून 
गुण, = हार-गुण, व लब्धि, = भाज्य - लब्धि, येतात. 

आतां भास्कराचार्याची रीत पाहूं. 


इलोक २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, 


भाज्यो हारः क्षेपकश्चापवत्ये: | केनाप्यादो संभवे कुट्टकार्थम्‌ ॥ 

येन च्छिन्नो भाज्यहारो न तेन । क्षेपश्चेतद्दुष्टम्‌ दिष्टमेव ॥ २३५ ॥ 
परस्परं भाजितयोयंयोयः | शेषस्तयोः स्यादपवतंनं सः॥ 

तेनापवर्तेन विभाजितो यौ | तौ भाज्यहारौ दुढसंज्ञको स्तः ॥ २३६ ॥ 
मिथो भजत्तो दृढभाज्यहारो । यावत्‌ विभाज्य भवतीह रूपं ॥ 
फलान्यधोधस्तदधो निवेश्य । क्षेपस्ततः शून्यमुपांतिमेत ॥ २३७ ॥ 
स्वोध्वं हते ऽन्त्येन युते तदन्त्यम्‌ | त्यजन्महुः स्यादिति राशियुग्मम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वो विभाज्येन दूढेत Ase: | फलं गुणो स्यादधरो हरेण ॥ २३८ ॥ 
एवं तदैवात्र यदा समास्ताः । स्युलंब्धयश्चेद्विषमास्तदानीम्‌ ॥ 

यदागतौ लड्धिगुणो विशोध्यौ । स्वतक्षणाच्छेषमितो तु तो स्तः ॥२३९॥ 


शब्दार्थं : अपवर्त्यं = भागण्यास योग्य; दुष्ट = अयोग्य; रूप = १; अधोधः = एकाखालीं 


एक; उपांतिम = शेवटच्याच्या अलीकडील; तष्ट = भागलेला; अधर = खाळचा. 
[ १६९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अर्थ : दिलेल्या समीकरणांत भाज्य, हार व क्षेपक या सर्वांनाच एखाद्या संख्येनें भाग जाईल 
तर तें समीकरण ठीक समजावें व सर्व पदांना त्यांच्या महत्तम साधारण विभाजकानें 
म्हणजे दृढभाजकानें भागून समीकरण असें तयार करावें कीं दिलेल्या अंकांत सामान्य 
अवयव असणार नाहीं. तथापि भाज्य व हार यांच्या दृढभाज काने (एकाखेरीज ) क्षेपकास 
भाग जाणार नाहीं तर उदाहरण दुष्ट म्हणजे अयोग्य समजावें. 


प्रथम भाज्य व हार यांचा दुढभाजक काढावा. तो अर्थातच १ असणार. कारण 
१ नसेल तर त्यानें क्षेपकास भाग जाईल; व भागून भाज्य व हार व क्षेपक दृढ होतील. 


या दृढ भाज्यास दृढ हारानें भागून शेष १ राहीपर्यंत भागण्याची क्रिया करावी. 
नंतर सर्वे भागाकार एकाखालीं एक मांडून त्या खालीं क्षेपक व त्याच्या खालीं ० 
मांडावे. या ओळीस ऊर्ध्वाधर पंक्ति किवा वल्ली म्हणतात. नंतर उपान्तिमाने त्याच्या 
डोक्यावरच्या अंकास गुणावें व त्यांत त्या खालचा अंक मिळवून उपांतिमावर ती संख्या 
लिहावी व ऊध्वं अंक व अंत्यांक पुसून पंक्ति लहान करावी. असें पुन्हांपुन्हां करून 
२ राशि शिल्लक राहोपर्यंत ही क्रिया करावी. नंतर दोन राशींपैकीं जी ऊर्ध्वं म्हणजे वरची 
आहे तिला भाज्याने भागून जे शेष राहील ती लब्धि; म्हणजे य ची किमत झाली. 
तसेंच जी अधर म्हणजे खालची राशि तिला हारानें भागून जो शेष राहील तो गृण म्हणजे 
क्ष ची लघुतम किमत होय. 

यांत फक्त पुढील बदल करावे लागतील. बल्लींतील भागाकारांची संख्या २ नें भाग 
जाणारी असेल व क्षेपक धन असेल तर येणाऱ्या बाक्या या, अनुक्रमें, लब्धि व गुण 
होतील. तसेंच वल्लींतील भागाकारांची संख्या सम पण क्षेपक ऋण असेल तर 
(भाज्य- प्रथम afer) व (हार - प्रथम गुण) हें, अनुक्रमे, लब्धि व गुण होतील. 

[ वल्लींतील भागाकारांची संख्या विषम व क्षेपक धन असेल तर (भाज्य - TAT- 
लब्धि) ही लब्धि होईल; तसेंच (भाज्य - प्रथम गृण) हा गुण होईल. भागाकाराची 
संख्या विषम व क्षेपक ऋण असेल तर मूळचे गुणलब्धि बरोबर असतील ] 


स्पष्टीकरण : आतां भास्करीय पद्धतीनें पहिलें समीकरण सोडवं. 


समीकरण १००क्ष- ६३य= -९० असें घेऊं. यांत भाज्य १०० व हार ६३ 
यांचा दृढभाजक काढूं. (आकृति ६१ पाहा) 


यांत १ बाकी राहीपर्यंत तोंडी भागाकार करून एका | 
पुढच्या एक वाक्या मधल्या स्तंभांत व एका पुढचे एक 
भागाकार उजवीकडे, डावीकडे, पुन्हां उजवीकडे, पुन्हां डावीकडे 
या क्रमानें लिहिले. असे एकूण ६ भागाकार (समसंख्याक ) 
अनुक्रमे, १, १, १, २, २, १ अशी ओळ देतात. di 
हीच ओळ उभी लिहून तिच्याखाली क्षेपक ९० व त्याख 
° लिहून एक उभी ओळ बनविली. (आकृति ६२ पहा) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


`~ 


९० न वरच्या १ ला गुणून त्यांत ० मिळवून आलेले ९० 
उजव्या पंक्तीत तळाशीं लिहिले. नंतर या ९० नें २ ला गणन 
त्यांत खालचे ९० मिळविले तेव्हां २७० झाले. ते ९० च्या 
डोक्‍यावर लिहिले. या प्रमाणें वरची रास ६३०, त्याचेवर ९००, 
त्याचेवर १५३० व त्याचेवर २४३० या राशि आल्या. 
यांतील वरच्या दोन म्हणजे २४३० आणि १५३० यांना ऊर्ध्वं व 
अधर राशि म्हणतात. त्यांतल्या २४३० ला १०० नें भागून 
बाकी ३० राहिली. ही लब्धि. तसेंच १५३० ला ६३ नें भागून 

आ. ६२ बाकी १८ राहिली. हा गुण. 
आणि १००%१८-६३ X ३० = १८०० - १८९० = -९० हैं सिद्ध, 


अर्थात्‌. गुण मालिका १८, ८१, १४४, २०७ ..........इत्यादि. 
व लब्धि मालिका ३०, १३०, २३०, ३३० ...... इत्यादि. 

जर समीकरण १०० क्ष- ६३ य = ९० असें असतें, तर पंक्ति तीच, ऊर्ध्व, अधर 
तेच व वाक्या ३०, १८ याच येतील. पण क्षेप - ९० झाला. 

१००-३० = ७० ही लब्धि व ६३- १८ = ४५ हा गृण. 

आणि गुण मालिका ४५, १०८, १७१ 
व लब्धि मालिका ७०, १७०, २७०५......-..---- या प्रमाणें. 
म्हणून भास्कराचार्याची रीत सिद्ध. 

आतां पंक्तीत विषम भागाकार असतील तर समीकरण कसें Fed तें पाहूं. 


इलोक २४० 


यद्रुणा क्षयगषष्टिरन्विता । वाजता च यदि वा त्रिभिस्ततः ॥ 
स्यात्त्रयोदशहता निरग्रका । तं गुणं गणक में पृथग्वद ॥ २४० ॥ 


अर्थ : ज्या गुणकास -६० नें गुणून त्यांत ३ मिळवून अथवा वजा करून १३ नें भागल्यास 
निःशेष भाग जातो तो गुण काय ? (क्षयग=ऋण) 


३ a = ~ पती 
स्पष्टीकरण : प्रथम आपण ६०क्षर्क रे ` =q हे समीकरण घऊ. ६० व १३ चा पक्ता तयार 
23 


करूं. यांत लब्धि ४, १, १, १, १ (विषमसंख्याक) आल्या. 

यांत क्षेप ३ घाळून व खालीं ० लिहून राशि पंक्ती (आकृती ६३, ६४ 
मध्ये दाखविल्याप्रमाणे) तयार झाल्या. येथें Ted ६९ व अधर १५. 
ऊर्ध्वास ६० नें भागून वाकी ९, तसेंच अधरास १३ नें भागून बाकी २. 
पण लब्धि संख्या विषम (4). म्हणून, 

लब्धि = ६० ९ = ५१. तसेंच गुण संख्या १३-२ = ११. 


[ १७१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


x ~ & 08 — 3 `~ ~ 
हेच समीकरण a य असें असतें तर, 
गुण २ व लब्धि ९ झाली असती. आतां ताळा करून 
०%११+३ ६६३ ०५२-३ १ 
द्‌ १ ५ = x =u? आणि SSE = ११७ = 
१२ १३ cae १२ 
म्हणून २३९ इलोकांतला नियम पूर्णपणें सिद्ध झाला. 


९. 


उदाहरण 


इलोक २४१ 
एकविशतियुतं शतद्दयम्‌ | यद्गुणं गणक पंचषष्टियुक्‌ ॥ 
पंचर्वाजतशतद्दयोध्दृतम्‌ । शुद्धिमेति गुणक वदाशु तत्‌ ॥ २४१ ॥ 


अथ : हे गणका, असा गुण सांग कीं त्याला २२१ नें गुणून, त्यांत ६५ मिळवून, १९५ नें भाग 
दिल्यास निःशेष भाग जातो ? 


२२१क्ष+६५ 


स्पष्टीकरण : या कुट्रकाचें समीकरणांत रूपांतर केल्यास तें = य असें होतें. 


यांत क्षेप, हार व भाज्य या सर्वांना १३ नें भाग जातो. 
म्हणून १३ नें भाग देऊन दृढ समीकरण eee = य' असें झाले, 
यांत १७ व १५ यांचा दुढभाजक करून भागाकार पंक्ति १, ७ ही आली. व Hea अधर 

राशि अनुक्रमें ४०, ३५ आल्या. यांना भाज्य १७ व हार १५ यांनीं भागून 
e a लब्धि ६ व गुण ५ आले. आतां पंक्ति समसंख्याक आली. (आकृती ६५ पाहा) 

tee E लब्धि ६ बरोबर. पण या किमती क्ष”, य? यांच्या. 
क्ष, य यांच्या किमती देखील ५, ६ च होतील. 
गुणांची ate ५, २०, ३५, ५० ....... अशी होईल. व 

आ. ६५ लब्धीची श्रेढि ६, २३, ४०, प ळे अशी होईल. 2 | 


उदाहरण | 
इलोक २४२ | 


भवति कुट्टकविधेय तिभाज्ययो: । समपर्वाततयोरथवा गुण: ।। 
भवति यो युतिभाजकयोः पुन: स च भवेदपवर्तन-संगणः ॥. २४२ U 


१७२] अ लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


| 


अर्थ : ज्या वेळीं कुट्टकांतील भाज्य व क्षेप या दोघांना एक सामान्य अवयव असेलव त्य़ा 
अवयवान भागून आलेल कुट्टक नेहमीच्या पद्धतीनें सोडविळें असेळ तर, गुण तोच येतो 
पण लब्धि निराळी येते मूळच्या कुट्रकाची लब्धि काढण्यासाठी नवीन लब्धीला ज्यानें 
क्षेप व भाज्य यांना भागले होतें त्या अपक्त॑नांकानें गणावें. 

स्पष्टीकरण : आपण प्रथम सोडविलेले, श्लोक २२४ अ यांतील, उदाहरण घेऊं. 


xe से १००क्+१० 
a ळय 


SE = य. यांत भाज्य व क्षेप यांना १० नें भाग जातो. 


A+ 


x a १० य 
१० न भागून समाकरण —_—_ = ये = 
z ६३ 20° 


आतां १० भाज्य व हार ६३ यांची लब्धि मालिका ०, ६, ३. 
म्हणून ऊर्ध्व २७, अधर १७१. (आकृती ६६ पाहा) 
२७ ला १० नें भागून वाको ७. 
१७१ ला ६३ नें भागून वाको ४५. 
यांत ७%१० ही लब्धि व ४५ हा गुण. 
पण पंक्तीत तीनच भागाकार आहेत. 


~ 
X 


.. लब्धि १००--७०३० व गृण ६३--४५ = 


उदाहरण 


इलोक २४३ 
क्षेपजे तक्षणाच्छद्धे गुणाप्तो स्तो वियोगजे ॥२४३॥ 
अर्थ : वरील सर्व रीती क्षेप धन असतो त्यावेळीं लागतात. जर क्षेप ऋण असेल तर पहिले 
गण, लब्धि, अनक्रमें हार व भाज्य यांतून वजा केले म्हणज योग्य त गुण लब्धि प्राप्त 
होतात. ( आप्ति = afer ). 


उदाहरण 


शलोक २४४ 
यदगणा गणक षष्टिरन्विता । वजिता च दशभिः FEAT: ॥ 
स्पात्‌ त्रयोदशहृता तिरग्रका । तद्गुणं कथय मे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२४४॥ 


अर्थ : ज्या गुणास ६० नें गुणून त्यांत १६ मिळविले किवा वजा केले व १३ नें भागल तर 
निःशेष भाग जातो तर तो गुण सांग. 
[ १७३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


६०क्षंन- १६ 


स्पष्टीकरण : क्षेप अधिक घेतला म्हणजे समीकरण क क क य असें झालं, 


६०क्ष+३ य 
fe 


यांत AT १६ हा हार १३ पेक्षां मोठा आहे. 


यांत इलोक २४० प्रमाणे गुण ११ व लब्धि य'=५१. 
मूळ समीकरणांत लब्धि ५२. 


= ग कार दाडी ६०क्ष- १६ 
त्याच प्रमाणे जर समीकरण ज य असेल तर, 


>> ६० 


इलोक २४० प्रमाणें, तें 


- = य + १ = य' असें होईल. 


म्हणून, गुण २ आणि लब्धि य'=९. .. य=८ हें उत्तर. 


उदाहरण 


इलोक २४५ 


येन संगुणिताः पंच त्रयोविशतिसंयुता: । 
वाजिता वा त्रिभिभक्ता निरग्राः स्युः स को गण: ॥२४५॥ 


अथ : असा कोणता गुण आहे कीं त्याला पांचनें गुणून त्यांत २३ मिळवले अथवा वजा केले 


आणि ३ नें भागले तर नि:शेष भाग जाईल ? 


स्पष्टीकरण : वरील उदाहरणाचें समीकरण म याअप झाले. ... wey शध 


हें MLR 
च समीकरण aS = य ऊ ७ = य' असेंही लिहितां येईल. (२) 


जाता यथ भाज्य ५, हार ३, क्षेप २ आहे. दुढभाजकांतल्या लब्धि १, १ अशा 
समसंख्याक आहेत. 
"“. पंक्ति १, १, २, ० अशी झाली. आणि ऊध्वं अधर राशि ४, २ झाल्या. 
याना ५, ३न भागून लब्धि ४, गुण २ आले. म्हणन गण २ व लब्धि य' = ४, 
हैं दुसर्‍या समीकरणाचें उत्तर. पहिल्या समीकरणांत गण २ व लब्धि ९. 


तसेंच समीकरण — =U दार दे) au कका) 
> ल्ल ह 
तर त ३ = प ॐ ७ = य' असें लिहितां येईल क्क g (2) 


यांत लब्धि (५-४) व गुण (३-२) आले कारण क्षेपक ऋण आहे. म्हणून 
समीकरण (२) मध्यें गुण १, लब्धि १ आले. 


१७४ | / लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ह 


ee 
SS 


अर्थात्‌ समीकरण (१) मध्यें गुण १, लव्धि-६ येतात. 
येथें गुण श्रेढी १, ४, 


Gat लब्धि ann 2 x 
७, १०, aeee व Glee बदी ८ = यते, 


यांतले ७ गुण व ४ लब्धि हे दोन्ही धन आहेत. ... गण ७ व लब्धि ४ हें उत्तर. 


2 


सूत्र : क्षेप शून्य असता गुण व लब्धि काढणे. 
इलोक २४६ 
क्षेपाभावे तथा यत्र क्षेपः शुद्धयेत्‌ हरोद्ध तः | 
ज्ञेयः शून्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहृतः फलम्‌ ॥२४६॥ 


अर्थ : ज्या कुट्टकांत AT नाहीं म्हणजे शून्य आहे त्यांत, किवा ज्याच्या क्षेपास हारानें निःशेष 
भाग जातो त्यांत, गुण शून्य असतो आणि क्षेपास हारानें भागून लब्धि मिळते. 
वरील नियम अगदीं स्पष्ट आहे. त्याचें उदाहरण घेऊं 


उदाहरण 


इलोक २४७: 


येन पंचगुणिता: खसंपुता: । पंचषष्टिसहिताइच ते ऽ थवा ॥ 
स्युस्त्रयोदशहृता निरग्रकाः | तं गुणं गणक कीतंयाशु में ॥२४७॥ 


a 


अर्थ : असा कोणता गुण आहे कीं ज्याला ५ नें गुणून त्यांत ० मिळवून १३ नें भागल्यास 
भाग निःशेष जातो ? तसेंच ज्या गुणास ५ ने गुणून त्यांत ६५ मिळविले व १३ नें 
WTS तर भागाकार निःशेष होतो तो गुण झटकन ऐकोव. 

स्पष्टीकरण : पहिल्याचें समीकरण = = य. 
यांत क्षेप ० आहे, म्हणून गुण ० व लब्धि शून्य. 
कारण पक्ष = १३य यांत क्ष, य च्या कमींत कमी किमती शून्य. 
अर्थात, गुण-श्रेढि ०, १३, २६ -..-.- इत्यादि व लब्धि-श्रेढि ०, ५, १० ...... इत्यादि. 

जर आपण ० ला अधिक पूर्णाक धरणार नाहीं, तर गुण १३, लब्धि ५ हे उत्तर 

ग्राह्य होईल. 

पक्ष+ ६५ 

१३ 


दुसरें समीकरण = य. 


हेंच समीकरण “1 = य-५ =a असें लिहितां येईल. म्हणजे लब्धि य' धरल्यास 
१२ eS 
गुणांची श्रेढि ०, १३, २६ ...------ वगेरे व लब्धींची AST ०, ५, १० ......... होईल. 
आणि य ची श्रेढी ५, १०, १५ --------- अशी होईल. 
कुट्टक व्यवहार [ १७५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


म्हणून गुण व लब्धि ०, ५. पणं शुन्य धन न धरल्यांस गुण १३, लब्धि ५ हे उत्तर 
अर्थात्‌ २४६ इलोकांतला नियम सिद्ध झाला. 


सुत्र ; क्षेप १ असता गुण, लब्धि काढणे. 
इलोक २४८ 


क्षेपं विशुद्धि परिकल्प्य रूपं । 
पृथक्‌ पृथग्ये गुणकारलब्धी ॥ 

$ अभोप्सित-क्षेपविशुद्धनिध्ने । 
स्वहारतष्टे भवतस्तयोस्ते ।।२४८॥ 


प अथ : प्रथम दिलेल्या कुट्टकांत ATE १ आहे असें समजून मुख्य रीतीनें गुण व लब्धि काढावे 
k जर क्षेप 5 १ पेक्षां निराळा असेल तर या निराळ्या क्षेपानें वरील गण व लब्धीस 
ह गुणावे व त्यांना अनुक्रम हार व भाज्य यांनीं भागावें म्हणजे ज्या वाक्या राहातील ते 
त्या क्षेपाचे गृण, लब्धि होतील 


स्पष्टीकरण : समजा आपण २४१ इलोकांतलें उदाहरण घेतलें. 


a vA + _ 
= य आहे. येथें मुळांतच पील ल = य' धरूं. 


त्यांत IVAH 
१५ 

यांत पंक्ति १, ७ आली व राशि काढण्यासाटों हें कोष्टक (आकृति ६७ ) मांडल 
यात ८ ला १७ न भागून वाकी ८ आली, व ७ ला १५ नें 
भागून बाकी ७ आली. म्हणून क्षेप १ असतां गुण ७ व लब्धि 
८ आली. आतां क्षेप ५ असेल तर ५५७ ३५ व ५» ८८5४० 
यात ३५ ला १५ ने भागून बाकी ५ हा ग॒ण. आणि ४० ला १७ नें 
भागून बाको ६ ही लब्धि. याचप्रमाणें निरनिराळे क्षेप असतां गुण व 

लब्धि मिळतील 


लक्षांत येईल कीं मुख्य रीतींत पंक्ति तयार केल्यानंतर सर्वात खालच्या _ 
शैं गुणक लिहिला जात होता. (२४० इलोक, उदाहरण पहा). तेथें FI 
था पटींतच होत्या. पण वरच्या रीतींत क्षेप १ धरल्याने, ज्या _ | 


००० 


_ उपपत्ति 


भाग १ 

कुटुक सोडविण्याच्या आधुनिक रीतीवरून भास्कराचार्यात्रें सूत्र सिद्ध कहं. यांत तीन 

प्रकारच्या समीकरणांवा प्रामुख्यानें विचार होतो. त्यांतले पहिले अक्ष- बय = = क. 

यांत अ, ब, क धन पूर्णाक धरून क्ष, य यांच्या लघुतम धन किमती काढणें हें उदिष्ट आहे 
समजा क १ आहे असें AW तर अक्ष - बय = +2 हा पहिला प्रकार झाला. 


. a Q, ic 1 . fi ७ 
आतां = या अपूर्णाकाला सतत अपूर्णांक (continued fraction) वनविल्यास 


Aee A सारक? गो q 
त्याचा जो उपान्त्य अभि (convergent) येतो, ( समजा =) त्याचा गुणधम 
असा आहे कीं AH—AT= + १. 


q,...(Al) 


= a ooft 
वरील नियमाची सत्यता पडताळून पाहाण्यासाठीं आवण a = 


हें समीकरण घेऊं. 


T 


m 


j 
; 
t 
en Ty 


E 


= 


१.० 
डर 
z 


= 
= 7 


~ 


छि) 3 


X a 200 iS 0 उज SLAA 
उलट क्रिया केली तर अर्थातच मूळ हा येईल. यांत उजवीकडे आधिक 


चिन्हांच्या मागें जी पूर्णाकाची मालिका आहे ती १, १, १, २, २, १ अशी समसंख्याक | 

आहे. या आंकडचांना भागाकार (लब्धि) असें म्हणतात. नवीन पद्धतींत, छपाईच्या 

सोयीसाठी, | 
8६0. १ १. १. १ १ | 
a तु 5 Oh Vt RF et २ | 


असें लिहिण्याचा प्रघात आहे. 


वाचकांस हें दिसेल कीं यांतला शेवटचा + सोडला व उरलेला (A) मधला 


\ 


पूर्णाक भागजाति केला म्हणजे त्याची किमत र ही आली. हिलाच “उपांत्य 


अभिसारक' (penultimate convergent) अशी संज्ञा आहे. याच ठिकाणीं 


शेवटचे = = सोडले असते तर अपूर्णाकाची किमत = अशी आली असती. 


शेवटचे ae ce | सोडले असते तर अपूर्णाकाची किमत - आली असती 
शेवटचे SA वा निक चा सोडले तर किमत के होते. शेवटचे पांच अपुर्णाक 
STR पे 22.92 


सोडले तर किमत २ व शेवटचे ६ अपूर्णांक सोडून दिले तर किमत १ होते. 
थे हे स्पष्ट आहे कीं ल्ल १ पेक्षां मोठे, २ पेक्षां लहान = पेक्षां मोठे 
Cee R ayes Go ee 
पेक्षां लहान, -- पेक्षां मोठे, पण -- पेक्षां ल त. 
प ह्‌ र न हान आहे 


१ याला प्रथम अभिसारक म्हणतात. 
२ याला द्वितीय अभिसारक म्हणतात. 


= याला तृतीय अभिसारक म्हणतात. 


८ 3 
ह. याला चतुर्थ अभिसारक म्हणतात. 


९ 
ह्‌ याला पंचम अभिसारक म्हणतात. 


२७ 
ठ याला षष्ठम किवा “उपान्त्य अभिसारक › म्हणतात. 


१०० f a 
Eeg याला सप्तम किवा “अंत्य अभिसारक म्हणतात. 


७८ 
१ 1 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


गी. 


क 


भाग 


भाग 


उपपत्ति 


यांतला शेवटचा सोडून दिला तर ६ अभिसारक आहेत. 


x 


9 २७ १०० 
उपान्त्य --_ हा ~ पेक्षां थोडा मोठा पण ज ने 
यातला उपान्त्य - हा ६३ पेक्षां थोडा मोठा पण जवळजवळ त्याच किमतीचा आहे. 
= एज 5 १७०१-१७०० _ _ 
अथात, >> व ज्य कट झाले. 
६३ १७२६३ ... 


याचाच अर्थ असा कीं, 


जर a xian पक 
जर =o याचा उपान्त्य अभिसारक T असेल व दृढभाजकांतील लब्धि समसंख्याक 


असतील तर अफ - पब= - १ होईल 
आपलें मूळ समीकरण (41) अक्ष -बय = -१ असेंच आहे. 


म्हणून गुण क्ष = फ आणि लब्धि य = प हें सिद्ध झालें. 


२ 
आतां गुण व लब्धि यांचीं जीं अनेक धन उत्तरें संभवतात तीं काढूं. वरच्या दोन 
समीकरणांची वजावाकी केल्यास आपणांस अ (क्ष-फ) = ब (य-प) हें समीकरण 
मिळते. पण अ आणि ब परस्पर अविभाज्य आहेत. 
“ (क्ष-फ) यास ब ने निःशेष भाग जातो व (य-प) यास अने निःशेष भाग जातो. 
. A-F य-प 


0 = ट हा पूर्णांक येईल. 
a a rd 


ट ला शून्य किवा ऋण किमतही देतां येईल. पण ज्यायोगें क्ष व य अधिक राहतील 
अशा किमती दिल्यास क्ष = बट + फ, य = अट + प यानें सर्व उत्तरें मिळतील. 
वरच्या उदाहरणांत क्ष = ६३ट + १७, य = Yoo? + २७. 
यांत ट=०4घेतलें तर A= १७ आणि य २७ हैं सिद्ध झालें. म्हणजेच गृण १७ आणि 
लब्धि २७ झाली. 
गुणमालिका १७, ८०, १४३ ... 
आणि लब्धिमालिका २७, १२७, २२७ .......... या दोन्ही गणित-श्रेढि आहेतं. 


३ 
A अक्ष i 2 असें ~ ` ध ० समसंख्य A पुन्हां 
जर समीकरण -- = य असें असेल व of व्याक असतील तर पुन्ह 
ब 
उपान्त्य अभिसारक तोच येईल व अफ -पब = - १ होईल. 
ठिकाणी दो _ अक्ष-बय= १ } z 
अशी होतील. 
या ठिकाणीं दोन समीकरणे दक ag __ १ | अशी हे 


यांची बेरीज करून अ (A+) =a (प+य) हें समीकरण मिळेल. 
पण अ, ब परस्पर अविभाज्य. म्हणून (क्ष+फ) ला ब नें निःशेष भाग जातो. 


[ १७९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


PCS 
र 
तसेंच (प+य) ला अ नें निःशेष भाग जातो. अर्थात्‌, 
Abe पण ट किया a = बट-फ,य = अट-प. 
a a 
y — = — S रें A 
त क्ष “ब (८-९) (बफ) हो उततर बाळी. 
7 आणि य = अ(ट-१)+(अ-प) 
यांत ट = १ घेतल्यास गुण अ-प व लब्धि ब-फ आली. 
म्हणून क्षेप ऋण असल्यास, भाज्य - (प्रथम लब्धि) ही लब्धि आली, तसेंच 
५ j हार - (प्रथम गुण) हा गुण आला व भास्कराचार्याचा नियम सिद्ध झाला. 
Bs वरील (0१ १ - q यांत क्षेप धन असतां गुण १७ व लब्धि २७ आली होती. 
2 ६३ 
आतांच्या समीकरणांत अनुक्रमे ६३ - १७:४६ गुण आणि १००-२७ = ७३ ही 
लब्धि आली. ; 
आणि गुण श्रेढि ४७, १०९, १७२ ......... इत्यादि. 
तसेंच लब्धि श्रेढि ७३, १७३, ३७३ ......... इत्यादि, 


= य असें आहे. तर तें अक्षबय = -क असें होईल. 


अक्ष+क 
समजा समीकरण न 


af 


x q ती a 
जर उपान्त्य अभिसारक ताळ व दृढभाजकांतील लब्धि समसंख्याक असतील तर 


अफ - पबन - १ होईल. यास क नें गुणून खालील समीकरणें होतील. 


शभ व= ) यांची वजाबाकी करून 
म (क्ष-फक) =a (य -पक) a a a (8) 
Del £ 


ण (8) मध्यें अ, ब हे परस्पर अविभाज्य आहेत. a 
झ- फक यांस पूर्ण भाग जातो; व अनें य-पक यांस पूर्ण भाग जाता. 


अस लिहिले, 


पक + अट असें fog शकतो. ane 
[कार ट' आळा आणि बाकी ग आली 


SN m 


यात 5 + 2, 6 + ८” हे पूर्णाक पण सारख्या किमतीचे नसळे तर त्या दो age 
एकच संख्या लिहिली (समजा न), तर 


क्ष व य यांच्या श्रेढिसूत्र किमती क्ष = बन + ग, य = अन + ल अशा होतील 


न शून्य धतला म्हणजे ग हा गुण व ल ही लब्धि मिळते आणि भाश्कराचार्याचा 
नियम सिद्ध होतो. त्याचप्रमाणें क्षेपक ऋण असेल तर आपलीं समीकरणे 
क्ष = बन - ग आणि य=अन-ल होतील 


REE (i) + (बग) व य=अ (न-१) + (अ-ल) अली 
होतील व भास्कराचार्याच्या सूत्रांतला पुढील नियम 
श्लोक २४९ 
क्षेपज तक्षणाच्छुद्धे गुणाप्ती स्तो वियोगज ॥२४९॥ 
सिद्ध होईल. 
भाग ५ 


समजा, जर कुट्टकांत भाज्य ऋण असेल व क्षेप धन असेल तर समीकरण 


अक्ष+क सें होईल. यां १ 
“एज्ञा ¬ य असे होईल. यांत क्ष, य धन समजूं. 


अर्थात्‌ तें समीकरण अक्ष+बय = क असें झालें. 

a अपूर्णांक वे प 

— हा अपुर्णाक घेऊन त्याचा उपान्त्य अभिसारक - झाला. 
q फ़ 


व दुढभाजकांतल्या लब्धि समसंख्याक असल्या तर अफ-पब = - १ होईल. 
= ace: अक्ष--बय = क आणि र होती 
यास क नें गणन समीकरणे | अशीं होतील, 
>> अफक -बकत्त्प-क्‌ , 


आणि यांची बेरीज करून अ (क्ष) फक) =a (पक -य) असें समीकरण तयार होईल. 


पण, अ, ब हे परस्पर अविभाज्य आहेत. -- - = = ट होईल. 


म्हणजेच, क्ष = बट - फक, य = अट + पक. आणि फक ला ब नें भागून बाकी ग॒ व 
भागाकार ट' होईल तर क्ष = ब (ट - ट”) + ग. 
तसेंच य = अ (ट + ट”) + ल होईल. 
यांत ट--ट' हा ० पेक्षां मोटा असेल तर ट+ट” व ट--ट' यांचे बहल न धरून 
क्ष = बन - ग, य = अन + ल अशीं समीकरणें सुटतील. 
उपपत्ति [ १८१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


भाग ६ 
आपण उपान्त्य अभिसारकाचा उपयोग केला त्यांत दुढभाजकाच्या लब्धींची संख्या 
सम धरली आहे. नवीन उपपत्तीत ही संख्या नेहमींच सम धरतात. कारण एखाद्या 
लब्धीच्या सांखळींत विषम लब्धी असतील तर त्यांच्या सम बनवितां येतात. 


अशी समसंख्याक होईल. 


ee कर Sis स 
इलोक २४२ चें समीकरण LEi = य' हे घऊ 
AY Ss 
~~ Qo १ ler: 
कै, oy ३703 र | यांत ०, ६, ३ ही 
5 corny कक बळ Cato 
po | विषमसंख्याक्र आहे 
३ ३ J सख्याक्र आहे. 
ती जर, ० + | x a 
६ 4०५६ | अशी लिहिली, तर ती 
TRET लब्धि--मालिका ०, & ३, २ 
| 
| 
j 


१ 
tS 
१ 


आणि आकृती ६८ मधील कोष्टकानुसार ऊर्ध्वं व अधर 
राशि ६३ व ३९६ होतील. ६३ ला १० नें भागून बाकी 
३ हा गुण व ३९६ ला ६३ ने भागून १८ हा लब्धि आला. 

जर लब्धि-मालिका विषमसंख्याक घेतली असती तर 
२४२ इलोकाप्रमाणें गुण १०-७३ व लब्धि ६३-४५ 
१८ आली असती. म्हणून भास्कराचार्याची रीत संपूर्णतया 
प्रस्थापित झाली. 


भाग ७ 


ज्या वेळीं समीकरण अक्ष +-बय-- क अशा स्वरूपाचें असतें आणि अ, ब, क घन 
पूर्णाक असतात, तेव्हां गुण लब्धि धनरूपांत मिळतीलच असें नाहीं. कधीं कधीं धन 
गुण, धन लब्धि थोडेच मिळतील. खालचीं उदाहरणें हा मुदा स्पष्ट करतात. 

समजा ४क्ष + ५य = ३ हें समीकरण घेतलें तर क्ष, य धन असतां दोन्ही बाजूंची 
समानता अशक्य आहे. पण ४क्ष+ ५य--७१ या समीकरणांत क्ष ४, A= ११, क्ष= ९! 
य=७, व A= १४, य=३ हीं धन गुणलब्धींची माला झाली. 

क्ष, य यांच्या संपूर्ण मालिका क्ष = -- ११-६, -- १, ४, ९, १४, १९ .. ५ व्शा 
टर २३, १९, १५, ११, ७, ३, -१, -५, -९ .... ....... वगेरे होतील 
= न x ae si गुण लब्धि आहेत. शिवाय क्ष ऋण तर य धन am 

याप्रमाणें कुट्टक (pulveriser) या समीकरणाची संपूर्णपणे फोड झाली. 


१८२ ] लीलावती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


कि - - 


प्रकरण 33 
अंकपाश किवा गणितपाश 


इलोक २५० 
स्थानांतमेकादिचयांकघातः | संख्याविभेदा नियतेस्परंक: ॥। 
aqa s डकभित्यांकसमासनिघ्न: । स्थानेषु युक्तो मितिसंयुतिः स्यात्‌ ॥२५०॥ 


ee ळ 


अर्थ : जितकीं स्थानें दिलेल्या (तेवढ्याच) अंकांनीं भरावयाची आहेत तितक्‍या ठिकाणीं एका 
पासून सुरुवात करून दोन, तीन, चार या चढत्या क्रमानें अंक मांडावे व त्यांचा गुणाकार 
करावा. गुणाकाराइतके संख्याभेद होतात. ‘ 
स्पष्टीकरण : या सूत्रांत जितके निरनिराळे अंक दिले आहेत तितक्याच जागा कल्पून त्यांत 
त्यांच्या निरनिराळया पण तेवढे सर्व अंक वापरून, ज्या रचना होतात त्यांची संख्या 
काढावयाची आहे. म्हणजे दिलेल्या निरनिराळया वस्तूंचे, सर्वं वस्तू वापरून, प्रस्तार 
(permutations) किती होतात तें काढावयाचे आहेत. याचें सूत्र नवीन पद्धतींत 


न्न RR > 0 x a (es 
ae न! असें आहे. यांत प म्हणजे प्रस्तारसंख्या. तसेंच वरचा न ही दिलेल्या 


निरनिराळ्या वस्तूंची संख्या व खालचा न हीं प्रस्तारांत घेतलेल्या वस्तूंची संख्या आहे. 
तसेंच न! याचा अर्थ १ नें सुरुवात करून एकाधिक क्रमानें न पर्यंत लिहिलेल्या अंकांचा 
गुणाकार. अर्थात न! = १९२ २८३ % ४ x (न-२) » (न-१) xa 

(a! यास ' क्रमचयी ' न पर्यंत गुणाकार असें म्हणतात. Factorial n याला 
` क्रमगुणित न ' म्हणता येईल. | 


$ न्त हु >. 
ह्‌ सूत्र ae या सूत्राचाच उपसिद्धांत आहे. त्याची सिद्धि अणी. 


सिद्धांत : जर आपणांजवळ एकूण निरनिराळ्या न वस्तु असतील व त्यांतल्या दर वेळीं र 
वस्तु घेऊन त्यांचे एकरेखीय प्रस्तार मांडले तर 


न! 
(न-र)! 
सिद्धता : समजा आपण न घरेंअसलेली एक पेटी, आकृती ६९ प्रमाणें, तयार केली. त्यांतल्या 

प्रत्येक घरास किवा चौकटीस 

eie] र | [न | अनुर्का दला. यांतील पहिली र 

रें भरावयाचीं आहेत. आपणां- 
त 0 ता 
BE I जवळ न वस्तु असल्याने 


आ. ६९ पहिलें घर न प्रकारांनीं भरतां 
येईल. हें घर कोठल्या तरी वस्तूनें भरलें म्हणजे आपणांजवळन - १ इतक्या वस्तू 


प्रस्तार संख्या इतकी होते. [ प्रस्तार = permutation. ] 


अकपाश किवा गणितपाश EE 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


क 


अर्थात्‌ भास्कराचार्याच्या सूत्राची सिद्धि झाली. 


शिल्लक राहातात. अर्थात्‌ दुसरे घर न- १ इतक्या प्रकारांनी भरतां येईल =| 
पहिल्या घरांत टाकलेली वस्तु कायम ठेवून दुसरे घर न--१ प्रकारांनी भरतां येते 
पण पहिल्यांतली वस्तू न तर्‍हांनीं बदलतां येते 

पहिलीं दोन घरें न % (न - १) इतक्या प्रकारांनीं भरतां येतील 
याचप्रमाणे तिसरें घर भरण्याचे प्रकार न- २. आणि ते पहिल्या दोन घरांतल्या वस्तु 
आहेत त्याच ठेवून 5 
पण पहिल्या दोन घरांतल्या वस्तूंच्या रचना Ax (न १). 

पहिल्या ३ घरांतल्या वस्तूंचे रचना-प्रकार Ax (न- १) % (न-२) झाले. 
याचप्रकारे पहिलीं र घरें भरण्याचे प्रकार मांडतांना गुणाकारांत र अवयव येतील. 


Be = 4 (न-१) (न-२) ........... (न-र+१) हैं सिद्ध, (A) 


आतां उजव्या बाजूकडील गुणाकार उतरता क्रमचय आहे. त्याचा जर चढता क्रम 
करावयाचा असेल तर 

प्रथम त्याला (न-र) (न-र-१) (न-र-२) ............ ३% २ 2 १. यानें 
गुणले व भागले पाहिजे. तें केल्यावर 

nee न(न-१) (न्न -२)....(न-रञ१ ) (न-र) (न-र- १) ....३%२% १. 

र्‌ (न-र) (न-र- १) ....... ३५२ १ 
वरील अंशांतला गुणाकार चढत्या क्रमांत लिहिला म्हणजे तो न! इतका होतो. 
तसेच छेदांतील गुणाकार चढत्या क्रमांत लिहिला म्हणजे तो (न- र)! इतका होतो. 
न न! | 


पड = लता ही प्रस्तार-संख्या झाली. 


आतां आपणांस जर सर्वच वस्तू प्रस्तारांत घ्यावयाच्या असतील तर र = न करून 


त्त 
छा व 
x 


—- असे होईल. तसेंच (A) सृत्रानें “a = न! असेंही सूत्र मित्र: 


उदाहरण 


स्पष्टीकरण : २ व ८ यांचे २ अंकीं संख्याभेद अनुक्रमे २८ किवा ८२ होतात. 
यांत स्थान संख्या २. 


म्हणून वरील सूत्रानें ध्द = २! = १%२=२ भेद हें उत्तर. ss 
३, ८, ९ यांच्या ३ अंकी रचना प = ३! = 2 T s 
gg ना प. = ३! ० १०८२ २02 जा 
२ ते ९ हे अंक घेतल्यास ८ जागा किवा घरें ८ अंकांनी भरावयाची आहेत 
संख्याविभेद “प = cl =१%२ हट 
वभेद प, = ८! +१२२३२३३८४)३८५ ३६६» ७ %८=४०३२०. 
आतां या प्रत्येक उदाहरणांत त्या त्या रचनांची बेरीज पण विचारली आहे. प्रथम दे... 
बेरजेच्या सूत्रासंबंधीं उपपत्ति देऊं. संख्या जर एकाखालीं एक अशा लिहिल्या तर | न 
एकंस्थानीं जितके वेळां कोठलाही अंक येईल तितकेच वेळां दुसरा कोठलाही अंक येईल. 
म्हणजे न! इतक्या संख्याभेदांची वेरीज करतांना दिलेल्या न अंकांची वेरीज (न- १)! = 
इतके वेळां आवृत्त होईल. अर्थात्‌ एकं स्थानच्या अंकांची बेरीज प्र 
= (न- १)! > (दिलेल्या अंकांची बेरीज) = क्ष समजा. os 


जी परिस्थिति एक-स्थानची, तीच परिस्थिति दहं-स्थानची, दातं-स्थानची, वगरे इतर 
स्थानची होईल. म्हणन जर एकं स्थानची बेरीज क्ष, तर दहं स्थानची १०क्ष 
शतं-स्थानची १०० क्ष, ........ याप्रमाणें बेरजा होतील 


Se (ic 


~| न्‌ 
Te आणि एकूण बेरीज = A+ १०. १००क्ष -....... +8 X १० 


F 
ठ 400 क्ष ची किमत घालून भूमितिश्रेढीने, 


न्‌ 
--१)! Sete 
rc व टी १) A Us 


— 
i 
> ८ 
ol (Qo ९४) 


तिसऱ्या उदाहरणांत भेदेक्य = -- a 
X (२+३+४++५+६+७+८+९). 


i | ८075 २२१७६०%११११११११ 


= २४६३९९९९७५३६० हे उत्तर. 
F उदाहरण 


इलोक २५२ 


i) पाशांकुशाहिडमरूककपालशूलेः | खट्वांग शक्तिशरचापयुतेभंवन्ति ।। 
क): न्योन्यहस्तकलित: कति मृतिभेदा! शंभोह रेरिव गदारिसरोजशंखेः। २५२। 


अर्थ : पाश, अंकुश, सर्प, डमरू, कपाल, शूल, खट्वांग, शक्ति, शर व धनुष्य हीं १० आयुधें 
ह श्रीशंकरांनीं आपल्या निरनिराळ्या हातांत घेतलीं (शंकर पंचानन आहे म्हणून त्याला 
E १० हात आहेत असें गृहीत धरलें आहे) तर, सवं प्रस्तारभेदांनी शिवाच्या मूर्ति किती ? 
तसेंच गदा, (अरि=चक्र), कमळ व शंख हीं ४ आयुधें विष्णूने धारण केलीं, (अर्थात्‌ 
आलटून पालटून निरनिराळया हातांत), तर विष्णूंच्या मृति किती ? 


स्पष्टीकरण : समजा आपण १० आयुधांचे सर्व क्रमभेद एकरेखीय पद्धतीने मांडले व शंक राच्या 
हातांत त्या त्या क्रमाने दिले तर १० स्थानांत १० वस्तु ठेवल्यासारंखें होईल. 
> = १० = 
म्हणून, क्रमभेद= ` प = १०! = ४०३२०५९० = ३६२८८०० हें उत्तर. 


0 


श्रीविष्णूची ४ आयुधें त्यांच्या ४ हातांत ४! इतक्या प्रकारांनीं ठेवतां येतील. म्हणजे 
विष्णूच्या २४ मति झाल्या 


[ संध्येत विष्णूची २४ नांवें आहेत. त्यांत आयधांच्या रचनेप्रमाणें मर्तीचें नांव असतें 


j 
| 
| 
| 
i 


=N 
a> 
व्य | 
(9 


Bi 
77) > 


शंकराचों आयुधे 
( संदर्म-शइलोक २५२, पृष्ठ १८६ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अर्थ : दिलेल्या अंकांत कांहीं अंक समान असतील तर जितक्या ठिकाणीं समान अंक असतील 
तेथें भिन्न अंक कल्पून जितके क्रमभेद होतील त्या संख्येने, सर्व अंक भिन्न असतां जेवढे 
संख्याभेद होतील त्या संख्येस भागावें म्हणजे इष्ट संख्याभेद मिळतात व भेंदांची बेरीज 
पूर्वीच्याच पद्धतीनें मिळते. 


स्पष्टीकरण : ज्यावेळीं सर्व वस्तु निरनिराळ्या असतात व त्यांचे सार्वांशिक विपर्यय काढावयाचे 


असतात (सर्व वस्तु घेऊन रचना), त्यावेळीं आपलें सत्र Tq = न! हैं असतें. 
: र 


आतां या न वस्तूंतल्या र वस्तु समदर्शन (similar) आहेत. तर त्यांचे ऐवजीं तेथें भिन्न 
वस्तूंची कल्पना केली तर प्रस्तारभेद न! होतील. व या र भिन्न वस्तु ज्या ज्या स्थानीं 
आहेत तेथेंच ठेवून केवळ त्यांचेच, त्यांच्याच जागीं, प्रस्तारभेद मोजले तर ते र! इतके 
होतात. आतां या faaata (dissimilar) वस्तु समदरशन केल्या तर त्यांचा कोठलाही 
पर्याय तेंच रूप धारण करील. म्हणून हे र! पर्याय (भिन्न असतां) समदर्शन झाल्यावर 
केवळ एकच रूप धारण करतील 
Jak, र! (भिन्नदर्शन) : १ समदर्शन : : न! (भिन्नदर्शनास) : इष्ट 

a 2 $ al. 
त्रराशिक सम असल्यानें इष्ट भेद = रा ee सिद्ध. 

जर समदर्शन वस्तूंचे दोन गट असतील व त्यांत, र आणि रू वस्तू असतील तर 


| 
इष्टभद = al el इतक हाताल. 
शब्दार्थ : विपर्यय = भेद = रचना; सार्वाशिक = सर्वं वस्तू रचनेत घेऊन. 
प्रस्तार = मांडणी किवा रचना. 


उदाहरण 
इलोक २५४ 


हद्िद्येक भूपरिमितः कति संख्यकाः स्युः । 
तासां यात च गणका 55 शु मम प्रचक्ष्व ॥ 
अंभोधिकुंभिहरभूतशरस्तथाडक: । 
चेदंकपाशमितियुक्तिविशारदो s सि ॥२५४:- 


अर्थ : २, २, १, १ या ४ अंकांनी (४ आंकड्यांच्या) संख्या किती व त्यांची बेरीज काय ? 
तसेंच ४, ८, ५, ५, ५ या अंकांचे सार्वाशिक विपर्यय किती व त्यांची बेरीज काय 


हें मला चटकन सांग. 


अंकपाश किवा गणितपाश [ १८७ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 
5 a 


स्पष्टीकरण : वर सांगितलेल्या सूत्राप्रमाणे एकण अंक ४, त्यांत दोन २ व दोन १, 
हे समान अंक. 
x x! २४ 
FOUR SARIS न क ही ६ 
२! xe! 2X2 
या सहा संख्यांत एक स्थानीं १ व २ सारख्याच वेळां येतील. म्हणून तीन वेळां १ व तीन 
वेळां दोन येतील. अर्थात्‌ एक-स्थानच्या अंकांची १+१+१+२+२+२=९ 
होईल. त्याप्रमाणें दहं, शतं व सहक्ष-स्थानीं ९ ज येईल, हातचा कुठेंच नाहीं. 
म्हणून बेरीज ९९९९. 


~ 


i 
& 
बे 


; य es पा जर 
दुसऱ्या उदाहरणात एकूण पाच अक आहत. त्यांचे सख्याभद Sill इतके हाताल, 


कारण ५ तीन वेळां दिला आहे. म्हणून संख्याभेद KUA २० झाले. 
हु द्‌ 
आतां पांचही अंक निरनिराळे असते तर या २० संख्यांत, ४ हा अंक --- म्हणजे ४ वेळां 
u 

है ` 3 \ 
एक-स्थाना आला असता. तसच ८ सुद्धां ४ वेळां एक-स्थानीं आला असतां. आणि 
इतर निरनिराळे अंक प्रत्येकी ४ वेळां एक-स्थानी आले असते. पण तेच समान असते 
तर १२ वेळां एक-स्थानीं आले असते. म्हणजेच या २० संख्यांत ५ अंक १२ वेळां 
एक-स्थानी आहे. म्हणून एक-स्थानच्या अंकांची बेरीज ४ » ४ -- ८ % ४ ¬- १२५५ = १०८. 


S28) 


हीच बेरीज इतर स्थानीं होईल म्हणून एकण बेरीज = १०८ X ( १० 


= १०८० १११११ ११९९९८८ झालो 
आता याच सूत्र अस : समजा न अंक दिले आहेत. यांत र अंक समान (क्ष एवढे) 
आहेत, व ल अंक समान (य एवढे) आहेत आणि कांहीं अंक एकेकदांच आलेले आहेत. 
तर एकू 


प 


र्‌! ल 


आहे त्याला एक-स्थानी येण्याची संधि a T इतके वेळां मिळेल 
. f मतींत © x 
जर हे अंक कि अ, ब, क असतील तर, 


; : $ ] 
त्यांची एक-स्थानची बेरीज = J 
र्‌! 


slx tata) होईल, 


आत a! 
आता क्ष हा अक र इतके वेळां आवृत्त आहे. म्हणून तो एकं-स्थानीं चा xs 
इतके वेळां येईल आणि त्याची न! होईल, 
एक-स्थानची बेरीज गोत 0017 इतकी alee 
त्याचप्रमाण य अंकाचे होईल. 2 
१८८ ] लीलावती 
- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


:-स्थानच्या अंकांची वेरी न! 
एक-स्थानच्या अकांची बेरीज = अ--ब-- 
र! ल! xa (अ+ब+क+ रक्ष+लय) , 


ts कक 


हा बराज ट असल) तर दहुं-,शतं-वगेरे स्थानीं ट येवढी' च बेरीज येईल व एकण बेरीज 


न! _ (अ+ब-+क+रक्ष+लय) (१० -१) ne 
wal xa RC L इतकी होईल. 


हँ सूत्र वरील उदाहरणांस लावल्यास पहिल्या उदाहरणांत अंक ४, २ दोनदां, १ दोनदां, म्हणून 


पहिल्यांत वेरीज = - 


vL (RR 
रार! sey ९ 


(१० -१) 


| उदाहरण 


स्थानबट्कस्थितरङ्करन्योन्यं खेन वर्जित 
कति संख्याविभेदाः स्युर्यदि वेत्सि निगद्यताम्‌ ॥२५५॥ 
अर्थ : शून्य सोडून एक ते नऊ अंक ६ स्थानीं (एका रेषेंत) मांडळे तर त्यांचे संख्याविभेद 
किती होतील तें सांग. 
स्पष्टीकरण : येथें अंक निरनिराळे आहेत व ९ अंकांतीं ६ घरें भरावयाची आहेत. 
इलोक २५० मधील (4) सूत्राप्रमाणें 
संख्याविभेद = ९ % ८ ०७ १८६ १८५ %४=६०४८०. 
सुत्र : अंकांची बेरीज व अंकांची स्थानसंख्या दिली असतां संख्या विभेद काढणे. 


श्लोक २५६, २५७ 
निरेकमंकंक्यमिदं तिरेकस्थानांतमेकीपचितं विभक्तम्‌ । 
रूपादिभिस्तन्निहतेः समा स्युः । संख्याविभेदा नियते ऽ ङकयोगे ॥ २५६ ॥ 


नवास्वितस्थानकसंख्यकायाः | ऊने 5 ङ्कयोगे कथिते तु वेद्यम्‌ ॥ 
संक्षिप्तमक्तं पथताभयेन | नान्तोस्ति यस्माद्गणिताणंवस्य ॥२५७॥ 


ति अंकपादा ८ 
SERR किवा THEA ली Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative [ १८९ 


अर्थ : ज्या ठिकाणीं अंकांची बेरीज दिली आहे व अंक किती स्थानीं मांडावयाचे त्याचा 
आंकडा दिला आहे तेथें संख्याविभेद काढणें झाल्यास खालील क्रिया करावी. 
दिलेल्या बेरजेंतून १ वजा करून, तेथून उतरत्या क्रमानें (एक वजा करून) 
अंकांचा गुणाकार करावा. जितकी स्थानसंख्या दिली आहे त्यापेक्षां एक कमी इतके 
अवयव या गुणाकारांत RET यास?) २, ३, ४ ........ यांच्या गुणाकारांत तितकेच अंक 
घेऊन त्यानें भागावें म्हणजे अंकयोग दिला असतां किती संख्याविभेद होतील तें समजते. 
ही रीत स्थानसंख्येंत नऊ मिळवून जो आंकडा येईल त्यापेक्षां दिलेली बेरीज कमी 
असल्यास छान लागू पडते. 
हें सवे विस्तारभयास्तव थोडक्यांत सांगितलें आहे. कारण या गणित-महासागराला 
अंत नाहीं 
स्पष्टीकरण : या ठिकाणीं जर बेरीज न असेल व स्थानसंख्या प असेल तर खंडभेदसंख्या 


SG ३) (नप?) 
१५२५३५४ ... (प-१) 


, इतकी होते. 


उदाहरणार्थ, अंकांची बेरीज ६ व स्थानें ३ असतील तर त्यासाठीं 
अंकरचना १, १, ४; १, २, ३; २, २, २ इतक्याच होतील. 


He ही: ~ 8! Re 
पहिल्याचे संख्याभेद व तिसऱ्याचे ल इतके होतील. 


म्हणजेच एकूण भेद ३५६+ १= १० होतील. 
सूत्राप्रमाणें भेद = DR) जा 
EE २ 3 


\ 


या सूत्राचे स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे देतां येईल. 


सिद्धता : समजा अंकांची वेरीज स आहे व स्थानांची संख्या न आहे. आणि स=न+म धरू 
तर स 5 नन-९ म्हणजेच न+म < AH. अर्थात म < ९ असल्यास कोठल्याही 


सख्याभदाची मांडणी करण्यास अडचण येणार नाहीं, कारण म--१ ची जास्तींत जास्तं 
किमत ९ होईल. 


आतां असें समजू कीं स ही बेरीज म + न अशा एककांनी पसरून लिहिली. तर 

स=१५१+ ११ ........न वेळां +१+१+१+ ........ म॒ वेळां असे होतील- 

यांतल्या पहिल्या न एककांना A =: अ_ अशीं चिन्हें वापरू व पुढल्या 
a 


म एककांना T Fo ब, ...... a, अशा खुणा देऊ, 


तरस” Si अ ` a STM वा eg आ Sos + 4 
hie las Me हा म 


१९० ] CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


आता या उजवीकडील स॑ अक्षरांत, अ गटांत न समान 
अक्षरे आहेत, अशी कल्पना करूं 


अक्षरें व ब गटांत म समान 
त्यांच्या किमती अखेरीस १ एवढ्याच आहेत. 


आतां या सर्व अक्षरांचे प्रस्तारभेद मांडले तर त्यांची संख्या _  _ इतकी होईल 
४ [| > eles, 
म! 


पण त्यांत अ, हा प्रस्तारारंभीं ठेवला व इ. 
१ दै पस्तारारभाच कायम ठेवला व इतर अक्षरें कशीही व कुठेंही ठेवळीं तर 


प्रस्ता र-संख्या z 
(न-१)! xa! 


समजा, आपण एक प्रस्तारअ ब ब अब ब ब अ 
j तार छ न्न्ब_अ Te 
१ लू g ह फा ३ कस wa भन 


असा धतला तर त्याचा अथ (३+४+स-+१-५१५१५ १. १ Aes वेळा) 
हा संख्याभेद दर्शविला जाईल, यांत al, पुढे जितके ब आहेत ते धरून ३ झाले. 


अ_ पुढें जितके ब आहेत ते धरून ४ झाले. उरलेले सर्व (म-५)ब, अ, पुढं आले 


म्हणून तिसरा अंक म + १ - ५ इतका झाला. पुढें कोटेंच ब नाहीं. म्हणन प्रत्येक 
अ वरोबर १, १, १ असे न-३ वेळां लिहिले. या सर्वांची बेरीज म+न झाली 
याप्रमाणें कोठल्याही प्रस्तारांत ब. , ब, ब_.......ब_ हे अ_,अ_,अ_.....अ 
FS कर म {oe रु कत 
यांच्या दरम्यान कोठेही, कसेही फेंकले तरी न - स्थानी प्रस्तार तयार होईल. याला अपवाद 
फक्त एकच. तो म्हणजे i च्या अगोदर a ब_....... पेकीं कांहींही अक्षरें ठेवता 
येणार नाहींत. कारण समजा a च्या अगोदर बह लिहिला तर प्रस्तार, वय. 72 
असा होईल. म्हणजे Cl, च्या अगोदर शून्य आहे अशी कल्पना करणें भाग पडेल. पण 


कोठलाही अ शून्य नाहीं. तो एक एवढाच आहे. तसेंच स्थानें न ऐवजीं न+ १ इतकी 
होतील. पण हैं प्रश्‍नाविरुद्ध आहे. यावरून असें दिसतें कीं प्रारंभीं झू कायम ठेवून व 


पुढें अ गट व ब गट यांतलीं कोठलीही अक्षरें कुठेही ठेवून जेवढे पर्याय होतील त्या 
प्रत्येकाची बेरीज स होईल. 


आतां a पहिल्या जागीं खिळविल्यानंतर उरलेली म- न - १ अक्षरें निरनिराळ्या 


मफ्न- १)! ake 
प्रकारांनीं मांडली तर त्यांचे प्रस्तार ice RAT एवढे 2 


पण स = म+न, .'. प्रस्तारसंख्या = 


अकपाश किवा गणितपाश [ १९१ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


Tha +. 


f 


टीप : भारतांतलें एक दिवंगत गणितरत्न के. रामानुजन यांनीं प्रथम विग्रहभेदसिद्धांत 
(Theory of Partitions) शोधून काढली. या सिद्धांताची मूळ कल्पना त्यांना भास्करा- 
चार्याच्या २५५ इलोकावरून सुचली असावी असें म्हणतात. के. खानापूरकरशास्त्री यांनी 
वरील गणिताची उपपत्ति कां दिली नाहीं हें समजत नाही. वरील उपपत्ति कै. कोलब्रक 
यांच्या लोलावतीच्या इंग्रजी भापांतरावरून थोडा फरक करून घेतलो आहे. ती मूळ 
गणेश देवज्ञाच्या ' बुद्धिविलासिनी ' टीकेवरून कोलब्रुकनें घेतली असावी. 


उदाहरण 


इलोक २५८ 


पंचस्थानस्थितरंकयं दयद्यो गस्त्रयो दश । 
कति-भेदा भवेत्संख्या यदिवेत्सि निगद्यताम्‌ ।।२५८॥ 


अथ : पांच ठिकाणीं पूर्णाक मांडून त्यांची बेरीज १३ होईल असे संख्याविभेद किती आहेत हें 
त्‌ जाणत असशील तर सांग. 


ड स्पष्टीकरण : येथें बेरीज १३ व स्थानें ५. म्हणून स = १३, न = ५, म=८; आणि 


Hai 


s = ! 2! 2 = 
संख्याविभेद = = ROE RR ce ga 


—¢)! ८! ४! ८! २४ 


छ न गुणो न हरो न कृतिन घनः पृष्टस्तथापि दुष्टानाम्‌ । 
its गवितगणकबट्नां स्यात्पातो S वश्यमंकपाश ऽ स्मिन्‌ ॥२५९॥ 


लीलावती 


(पहिला) : जिच्यांत, जाति, अपूर्णांक, गणाकार वगैरे भाग उत्तम प्रकारें वर्णन केले 
आहेत, जिच्यांत सर्वे व्यवहार - प्रकरणें स्पष्टर्पान मांडलेली आहेत, जिच्यामधळे नियम 
शुद्ध आहेत व जिच्यांत उदाहरणें सरस भाषेंत सांगितली आहेत, अशी लीलावती 
ज्याना कठगत होईल, त्यांची सुख व संपति नेहमीं वाढीस लागेल 


(दुसरा) : जिचा जन्म शुद्ध कुळांत झाला आहे, गणिजनांच्या समूहांत जी शोभून दिसते 
सर्व व्यवहारांत जी निर्मळ आहे. जी उत्तम वाक्प्रचार व म्हणींची उदाहरणं देऊ शकते. 
अशी (माझी कन्या) लीलावती ज्याला वरील त्याच्या घरीं सुख व संपत्ति नेहमींच 
वाढत राहातील 


बदक... “०० Gi MN 


इलोक २६१ 


अष्टा व्याकरणानि षट्च भिषजां व्याचष्ट ताः संहिता 

षट्‌ तर्कान्‌ गणितानि पंच चतुरो वेदानधीते स्म य 

रत्नानां त्रितयं ga च बुबुधे भीमांसयो रन्तरे | 
सद्ब्रह्मकमगाधबोध महिमा सो 5 स्याः कविर्भारकरः ॥२६१॥ 


अर्थ : आठ व्याकरणं, सहा वैद्यकविषयक संहिता, सहा AAA, पांच गणितग्रंथ, चार 
वेद, तीन अधिक दोन अशीं पांच भरतशास्त्रें, दोन मीमांसा, ही ज्यानें आत्मसात केली 
होती, जगांत सच्चिदानंदरूपीं एकाच परब्रह्माचा महिमा न समजण्या - इतका अगाध 
आहे हें जो मानीत असे, तो कविवर्य भास्कराचार्य या ग्रंथाचा ग्रंथकर्ता आहे. [ अर्थात्‌ 
तो केवळ गणितच जाणीत होता असें नव्हे. ] 


u इति भास्कराचायविरचिता लीलावती समाप्ता ॥ 


Sana किवा गणितपाश ais [ १९३ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 
ली. ग... १३ 


परिशिष्ट पहिले 


i लीलावतीवरील टीकाग्रंथ व भाषांतरे 


= अनुक्रमांक लेखक टीकेचे नांव शके इ. सन 

: 

; p १ रामकृष्ण गणितामृतलहरी १२६१ १३३९ 
र 2 नूसिह वासनावातिक १२७२ १३५० 
३ नारायण भट्ट गणितकौमुदी १२७८ १३५६ 

४ गंगाधर गणितामृतसागरी १३४२ १४२० 

प्‌ लक्ष्मीदास गणितचितामणि १४२२ १५०० 

& रामकृष्ण देव मनोरंजना पंघरावें शतक 

७ सू्यंदास गणितामृतकुपिका १४६० १५३८ 

८ गणेश देवज्ञ बुद्धिविलासिनी १४६७ १५४५ 

९ फंझी भाषांतर १५०९ १५८७ 

१० मुनीशखवर निःसृष्टिदृति (मरीचिका) १५३० १६०८ 

११ रंगनाथ वासनाभाष्य (मितभाषिणी) १५४२ RRSO 

रै १२ महीधर लीलावतीविवरण १५५७ १६३५ 
he ठहर रु? १५०९ १५८७ 
१४ जेम्स टेलर भाषांतर (इंग्रजी ) ज्र १८१६ 


एच्‌. टी. कोलब्रुक » (इंग्रजी) ae: १८ 
. एरंडोलकर » (मराठी) है १८८९ | 
` खानापुरकर शास्त्री » (सराठी) = Ma | 
` रावेरकर : प्रकाशिका ( हिंदी ) | 


परिशिष्ट दुसरे 
‘ त 
| लीलावतींतील संख्यावाचक साहित्यिक शब्द 
| अंक शब्द अंक शब्द 
v ००५ 
í १ कु, भू, इड, चंद्र, खूप. ८ पि 
२ यम, नेत्र, लोचन, अश्वि, पक्ष, अक्षि अतिधृति 
[न्‌ अ a 
राम, गुण, अग्नि, ग्राम, क्रम, पुर, २० नख, अङगुलि, कृति. 
लोक. २ oat, 
; लोक ५ ; ११ प्रकृति, मूर्च्छना, स्वर. 
| | ४ सागर, अंभस्‌, युग, वेद, अब्धि २२ जाति. 
\ | ५ बाण इष, प्राण, कार्म 5 7 
cami n IT, शर, भूत, इप, प्राण, कार्मुक, ३ आकृति, विकृत, संकृति, अहंत्‌ 
: SE Ea २४ जिन, सिद्ध. 
> ६ रस, ऋतु, अंग, तर्क. २५ तत्त्व, अतिकृति. 
£ ७ अइव, वाजी, तुरग, शेल, अद्रि, भूभृत्‌, २६ उत्कृति. 
> स्वर, ऋषि. २७ भ (नक्षत्रे), नक्षत्र. 
हे ८ कुंभि, नाग, वसु, अहि, द्विप, भुजंग, ३२ दंत, दशन, द्विज. 
सपं. ३३ सुर. 
3 ९ नंद, गो, अंक, छिद्र, Cer, नभश्चर, ४९ तान. 
र १० दिक्‌, आशा. १/२ दल, अर्ध 
११ इश, रुद्र, भव, मदनारि, महेश्वर. १/४ चरण, पाद, afer. 
: १२ अरकं, तिग्म, सूर्य, रवि, दिवाकर, ३/४ पादत्रय, व्यंधि. 
१३ विइवे. १/१० दरामलव. 
। १४ शक्र, इंद्र, मनु, भुवन. १/९ नवमलव. 
न १५ तिथि, १ व्येक. 
10 १६ नृप, यज्ञ, afte, राजन्‌. ० शून्य, ख, अभ्र, अंबर, आकाश, पूणे. 
१७ अत्यष्टि, १/६३ त्रिषष्टि भाग. 
१६ 
E परिशिष्ट तिसरें 
(९ । गणि नी 
A णतो क्रियांसाठों वापरलेले शब्द 
- मराठी शब्द संस्कृत प्रतिशब्द 
बेरीज .... योग, युति, चय, ऐक्य, संयुति, संकलित, विव्लेष. 
a. मिळविले oa उपेत, युक्त, युत, समन्वित, अधिक, अनुबंध. 
वजाबाकी ... .... ee अपचय, विवर्जन, अंतर, शुद्धि, विवर, अपवाह. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


वजा केले .... A .... विर्वाजत, faga, ऊनित, ऋण, वजत, 
वियोजित, व्यवकलित. 
गुणाकार .... sy .... गुणन, हनन, हति, वध, निहति, निघ्न, घात. if 
भागाकार .... es .... हर, विभक्ति, भक्ति, विभजन, विभाजन, | 
हृति, हार, अपवर्तन, तक्षण. 
भागल्यास, भागले तर... .... तष्ट, क्षुण्ण, भक्‍त, भाजित. 
वर्ग, वर्ग करणें va .... वर्ग, कृति. टु 
घन, घन करणे eh .... घन, त्रिघात. 
वर्गमूळ ... |... मूल, वर्गमूल, THT, पद, करणी. 
घनमूळ .... i .... घनमूळ, घनपद. 


परिशिष्ट चवथे 


लोलावती संबंधी आख्यायिका 


भास्कराचार्याने आपल्या ग्रंथाला 'लीलावती' हें नांव कां दिलें या संबंधी अनेक तक 
केले जातात. या तर्काना व कल्पनांना प्रत्यक्ष पुरावा असा लीलावतींत अथवा सिद्धांत- 
शिरोमणीच्या इतर कोठल्याही भागांत आढळत नाहीं. कोलब्रूकच्या भाषांतरांत लीलावती 
ही भास्कराचार्याची कन्या होती किवा असावी असा संदिग्ध उल्लेखही कोठे येत नाहीं. 
के. शंकर बाळकृष्ण दीक्षित यांनीं देखील “भारतीय ज्योतिःशास्त्र ' या ग्रंथांत लीलावती 
भास्कराचार्याची कन्या असावी असें कुठेंच म्हटलेले नाहीं. किबहुना त्यांनी या विषयीं 
पूर्ण मुग्धताच स्वीकारली आहे. या ग्रंथाचे भाषांतरकर्ते विनायकशास्त्री खानापूरकर यांनीं 
देखील लीलावती संबंधींच्या कोठल्याही आख्यायिकेचा संदर्भ आपल्या प्रस्तावनेंत दिलेला 
नाहीं. पंडित सुधाकर द्विवेदी यांनीं आपल्या ' गणकतरंगिणींत ' लीलावती ही भास्कर 
चार्याची मुलगी किवा स्त्री असावी असा उल्लेख केलेला आढळतो. गणेश देवज्ञ व 
भास्कराचार्याचे जे लगोलगचे टीकाकार झाले त्यांच्या टीका मला प्रत्यक्ष वाचावयास १ 
मिळाल्याने लीलावती या व्यक्तिसंबंधानें ते काय म्हणतात हें जाणण्याचा मार्ग उपरी 
नाहीं. पण कोणाही टीकाकारानें ह्यासंबंधी कांहींच लिहिलेलें नसेल तर त्याचा निष्कर्ष 
हाच कीं लीलावती नांवाची स्त्री अस्तित्वांतच नव्हती. 

पण लीलावर्तीत, बाले, बालकुरंगलोलनयनें, मतिमति, कांते, मृगाक्षि वगरे तरुण स्त्रीस 
उद्देशून केलेलीं संबोधनें आढळतात ; त्यांचें काय? याचें उत्तर असें कीं, विद्या“ 
उद्देशून वत्स, गणक, गाणितिक, सखे, गणकोत्तम, कोविद, नंदन, इत्यादि अत 
संबोधनें पुल्लिगवाचकही आहेत ; त्यांचे काय ? त्यांतला खरा भाग हा कीं, गणिता 
पुस्तकही त्या काळीं पद्यांत लिहिणे आवश्यक असे. म्हणून कांहीं नात 
अक्षरपूति, योग्य गणाचा शब्द, व अनुप्रास घालणें जरूर पडत असे. तसेंच प्री 


१९६ ] लीलावती गर्गि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


नेक 


A A AA 


an 


जिवंतपणा येण्यासाठी सखे, वत्स वगेरे शब्दांचा वापर आवश्यक ठरतो. त्याकाळी 
स्त्रीशिक्षण शिष्टसंमत नव्हतें. त्यामुळें मुली विशेष गणित चिकत असतील असें वाटत 
नाहीं. तथापि भास्कराचार्याची मुलगी त्याच्या वर्गात कौतुकाचा भाग म्हणन बसत 
असली, तरी प्रारंभीचे कांहीं सोपे प्रश्न तिला उद्देशून विचारल्यासारखे वाटतात. पण 
पुढच्या प्रश्‍नात, लीलावतीला उद्देशून विचारलेले प्रश्‍नच नाहीत. शिवाय एका आख्या- 
यिकेंत सांगितल्याप्रमाणें, जर लीलावतीला, बालबैधव्य आल्यावर, भास्कराचार्याने गणित 
शिकविले असेल तर तिचें वपन केलें नव्हतें काय यासंवंधीं माहिती असणें जरूर आहे. 
कारण त्या सनातनो कमठ काळांत नवरा मेलेली स्त्री सकेशा राहाणे शक्‍य वाटत नाहीं. 
एकूण पुराव्यावरून लीलावती नांवाची कोणी व्यक्ति नसून ' पाटीगणित ' या विभागाचे 
तें काव्यात्मक अलंकारिक नांव आहे हीच गोष्ट खरी ठरते. ग्रंथाच्या २६१ इलोकांत 
सांगितल्याप्रमाणें ही ग्रंथलीलावती ज्याला कंठगत म्हणजे मुखोद्गत होईल त्याची भर- 
भराट होइल असेंच भास्कराचार्य सांगतो. 


आख्यायिका पहिली 


लीलावती ही भास्कराचार्याची एकुलती एक मुलगी. ती ज्यावेळीं उपवर झाली, (त्या 
काळाप्रमाणे ८-१० वर्षाची) त्यावेळीं तिची कुंडली समोर ठेवून तिचा विवाहयोग कसा 
आहे याचें त्यानें भविष्य पाहिलें. त्याला असें दिसून आलें कीं लीलावतीला लग्नानंतर 
लगेच वैधव्ययोग आहे; फक्त एका विशिष्ट मुहुर्तावर लग्नविधि झाला तरच नवऱ्याचा 
मृत्युयोग टळेल व ती विधवा होणार नाहीं. 


अशा प्रकारचें भविष्य भास्कराचार्याला दिसतांच ज्या गुभमुहर्तावर वैधव्ययोग टळत 
होता त्याच मुहुर्तावर लग्न करण्याचा घाट त्यानें घातला. परमेश्वरी बेत मात्र निराळा 
होता. लग्नाच्या वेळेस गौरीहरपूजनास लीलावती बसली. पण घटिकापात्र घंगाळांतल्या 
पाण्यांत नीट ded आहे कीं नाहीं हे जाणून घेण्याचें औत्सुक्य तिला अनावर होऊन ती 
घटिकापात्र पाहाण्यासाठी उठन त्याच्याजवळ गेली आणि त्यांत ती डोकावून पाहूं लागली. 
विधिघटना निराळी होती. तिच्या कपाळास ज्या कुंकमयुक्त अक्षता लावलेल्या होत्या 
त्यांतला एक दाणा टपकन्‌ घटिकापात्रांत पडला. तांदुळाचा तो जड दाणा पात्रांतल्या 
पाण्यांत बुडून तळाशीं गेला व घटिकापात्राच्या बारीक छिद्रांत अडकून बसला. पात्रांत 
बाहेरून येणारे पाणी बंद झालें. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. लग्नाचा मुहुत 
हुकला. जो मुहुर्त साधण्यासाठी भास्कराचार्याची एवढी धडपड चालली होती तो Age 
चुकला. पुढें एक दोन वर्षांतच लीलावती पतिहीन झाली. तिला भास्कराचार्याने परत 
स्वगृही आणली. नंतर तिचें आयुष्य वाया जाऊ नये म्हणून तिला गणित शिकवले. 
कोणी असेंही म्हणतात कीं मुलीला वैधव्ययोग आहे हें समजल्याबरोबर भास्करा- 
चार्याने तिला आजन्म कुंवार ठेवण्याचें ठरविलें व तिला कांहींतरी व्यवसाय असावा 
म्हणून गणित शिकवले. 
परिशिष्ट ४ थे [ १९७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


आख्यायिका दुसरी 


उत्तर भारतांत अशी आख्यायिका प्रचलित आहे कीं, लीलावती ही भास्कराचार्यांची | 
पत्नी. लग्न झाल्यावर अनेक वर्षे तिला मूलवाळ झालें नाहीं. तिचा रोजचा ag 
कंटाळवाणा होऊं लागला म्हणून तिच्या मनाला कांहींतरी व्यवसाय असावा या हेतूने 
भास्कराचार्याने तिला गणित शिकविले. 


आख्यायिका तिसरी 


भास्कराचार्य ज्याप्रमाणें आपल्या वडिलांजवळ अध्ययन करी त्याचप्रमाणें दुसऱ्या एका 
गुरूजवळही अभ्यास करीत असे. त्यांची कन्या लीलावती. भास्कराचार्य गुरुगृहीं शिकत 
असतां त्याची तेलबुद्धि, उमदा स्वभाव, सुंदर शरीरयष्टि, काव्यशक्ति, हजरजबाबीपणा,  / 
हे गूण पाहून लीलावतीचें त्याच्यावर प्रेम बसलें. शिक्षण संपवून भास्कर जेव्हां परत Ù 
आपल्या घरीं जाण्यास निघाला तेव्हां लीलावतीने त्याला आपला मनोदय सांगितला. 
भास्करालाही ती सुलक्षणा मनापासून आवडत होती. पण ती गुरुकन्या होती. त्यामुळें 
ती आपल्या संस्कृतीप्रमाणे त्याची गुरुभगिनी झाली. म्हणून, मनांत असूनही, त्याला 
तिच्याशी विवाह करतां येईना. त्यानें तिला शास्त्रवचन सांगून नकार दिला ; पण त्यानें 
तिला असें वचन दिलें कीं, “मळा तुझी नेहमीं आठवण रहावी व मी तुला विसरू नये 
म्हणून माझ्या पहिल्या ग्रंथास मी तुझें नांव देईन.' 


यांतली दुसरी आख्यायिका तर अविश्वासाह आहे. कारण भास्कराचार्यास लक्ष्मीधर 
नांवाचा विद्वान्‌ पुत्र होता व चंगदेव नांवाचा नातू होता हें पुढें (परिशिष्ट ५) जी 
नाशिक क्षेत्री सांपडलेल्या ताम्रपटाची नक्कल दिली आहे तिजवरून दिसून येतें. 
शिवाय निरपत्य स्त्रीला विरंगुळचासाठी गणित शिकविणें हें अरसिकतेचें द्योतक गणले 
जाईल. भास्कराचार्य तर रसिकाग्रणींचा पुढारी. आपल्या गणिती प्रइनांतही जो AMT 
रसाची पेरणी करण्यास (शलोक ५३ पहा) मागेंपुढें पहात नाहीं, तो भास्कराचार्ण 
आपल्या पत्नीला रुक्ष गणिताची दीक्षा देईल हें संभवनीय वाटत नाहीं. शिवाय बरेचं 
वर्षांत जिला मूल झाले नाहीं ती स्त्री निदान ३० वर्षांची असली पाहिजे. तिला बाले, 
बालकुरंगलोलयने हीं विशेषणे शोभत नाहींत. 

तिसरी आख्यायिका शक्‍य कोटीतली असून नाट्यविषय होण्याइतकी सुंदर आहे 
विद्याहरण नाटकाप्रमाणेंच ही कथा आहे. पण भास्कराचार्य म्हणतो कीं मी सवे शास्त्र 
माझ्या वडिलांजवळ शिकलों. गोलाध्यायांतील प्रश्‍नाध्याय प्रकरणांत तो म्हणतो! 


महेइवरकृतिर्भास्करस्तज्जस्तच्चरणारविन्दयुगुलात्प्राप्तप्रसाद: । 
> ` ` नाहीं म्हणून 
यावरून तो दुसऱया शास्त्र्याकडे शिकण्यास जात होता हें निश्चित होत नाहीं म्द 
तिसरी आख्यायिका विश्वासाहँ वाटत नाहीं. ही आख्यायिका माळवा प्रांतांत रूढ त 2 
महाराष्ट्रात फक्त पहिलीच ऐकण्यांत येते. ती लोकांच्या चटकन स्मरणांत राहाते. 
१९८ ] लीलावत 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


तो गणित | | 


yn = 


als ० 


राहत 


< Sk 


काळा... २ 


कारण तिचा संबंध भविष्यकथनाशीं येतो. त्यांतला दुसरा पर्याय तर अगदींच फुसका 
वाटता. कारण मुलीला आजन्म कुवार ठेवण्याचा निर्णय कोणीच शहाणा माणस घेणार 
हीं. आणि भास्कराचार्यासारखा सुधारणावादी ज्योतिषी तर नाहींच नाहीं. त्या काळीं 


स्त्रियांना शिक्षण वर्ज्यं होतें व गतधवांना तर तें अजिवात वर्ज्य असावें. एकूण कोणतीही 
आख्यायिका शक्य कोटींतली वाटत नाहीं 


शिवाय शलोक १९६ मध्यें 'चेद्वेत्सि लीलावतीम्‌ । ” असें स्वत भास्कराचार्यच 
शिष्यास सांगतो. त्याचा संदर्भ लीलावतींतल्या रीतींकडे जातो. अर्थात लीलावती 
नांवाची स्त्री नाहीं, ते गणित-ग्रंथाचें नांव आहे, ही गोष्ट आपोआप स्पष्ट होते. छीला- 
वताच्या अभ्यासकांनी १९६ वा इलोक नीट वाचला असता तर वरील सर्वच आख्यायिका 
केवळ कपोलकल्पित आहेत याबद्दल त्यांची खात्री पटली असती. 


परिशिष्ट पांचवें 


भास्क राचार्यासंबंधीं ताम्रपट व शिलालेख 


नाशिक येथील पंचवटींतीळ प्रख्यात ज्योतिषी घोलप यांचेकडे भास्कराचार्यासंबंधीं 
एक ताम्रपट डॉ. भाऊ दाजी तेलंग यांस मिळाला. ताम्रपटाच्या रूपानें जीं दानें पुर्वकाळीं 
दिली जात तीं कायम स्वरूपाची दानें तांब्याच्या पत्र्यावर कोरण्याची प्रथा होती. 
भास्कराचा नातू चंगदेव हा यादव वंशांतल्या सिंघण राजाच्या पदरीं ज्योतिषी होता. 
चंगदेवानें भास्कराचार्याचे ग्रंथ अभ्यासण्यासाठी, चाळीसगांवपासून सुमारें १६ कि. मी. 
असलेल्या, पाटण या गांवीं एक मठ बांधला. सिघण राजा शके ११३२ ते ११५९ 
(सन १२१०-१२३७) या कालांत देवगिरीवर राज्य करीत होता. त्याच वेळीं खान- 
देशांत सिघणाचा मांडलिक निकुंभ वंशांतला सोन्हदेव (सूर्यदेव) हा राज्य करीत होता. 
सिघणाच्या सांगण्यावरून, त्यानें व त्याचा भाऊ हेमाडी (हेमाद्री) यांनीं, मठासाठीं 
कांहीं नेमणूका करून दिल्या. या सर्वाचें वर्णन पाटण येथल्या देवीच्या देवळांत जो 
शिलालेख कोरलेला आहे त्यांत दिलेलें आहे. चाळीसगांवच्या उत्तरेस गिरणा नदीच्या 
कांठीं बहाळ म्हणून गांव आहे. तेथल्या देवीच्या देवळांत असाच, म्हणजे याच मजकुराचा, 
शिलालेख कोरलेला आहे. डॉ. भाऊ दाजी म्हणतात त्याप्रमाणें हीं गांवें सह्याद्रि 
पर्वताच्या जवळ अशा डोंगरांच्या रांगेत आहेंत कीं त्यांत पितळखोऱयाची लेणीं येतात 
वरील देवळांत जे शिलालेख आहेत त्याचाच तर्जुमा घोलप यांचेकडील ताम्रपटांत आहे 
रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या नियतकालिकाच्या पृष्ठ १७८ ते १८३ यात 
वार्टकिन्सच्या श्रेणींत, ताम्प्रपटदानें ९ व १०, यांत या ताम्रपटाचा माहिती आढळते. पण 
ताम्रपटांतील मजकूर शिलालेखांतील मजकुराहुन वेगळा नाहीं. त्यांत राजा सोनदेव याने 
चंगदेवास शके ११२८ त (सन १२०६) जें दानपत्र दिले तें कोरलेले आहे. पाटणचा 
लेख चंगदेवानें कोरवन घेतला आहे तर बहाळचा शिलालेख अनंतदेवानें कोरवून घेतला 


परिशिष्ट ५ वे [ १९९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


O 


आहे. हे दोघेही जण भास्कराचार्याचे नातू असावेत. शिलालेखांत व ताम्रपटांत मजकुराचे 

दोन भाग आहेत. त्यांतला संस्कृतांतला इलोकवद्ध भाग भास्कराचार्याच्या कुलवर्णनात्मक 

असून, जें दानपत्र सोनदेवानें केलें तें, त्या काळच्या खानदेशी मराठींत म्हणजे, अहिरी < 
भाषेंत लिहिलेलें आहे. ताम्प्रपटाचा काळ शके ११२८ वज्ञानेशवरीचा काळ शके १२१२ | 
यांचा विचार करतां ज्ञानेश्‍वरांच्या अगोदर १०० वर्ष गद्य मराठी किवा अहिरी कसें 

होतें यावर प्रकाश पाडण्यास हा ताम्रपट उपयोगीं पडूं शकेल 


तास्रपटाची नक्कल 

उद्भटबृद्धि्भाट्ट सांख्ये संख्य: स्वतंत्रधीस्तंत्रे । 

वेदे ऽ नवद्यविद्यो ऽ नल्पः शिल्पादिषु कलासु ॥ १॥ 
स्वच्छन्दो ऽ थ च्छन्दस्ति शास्त्रे वेशेषिके विशेषज्ञः | 
यः श्रीप्रभाकरसमः प्रभाक रसुदशने कविः काव्ये ॥२॥ | 
बहुगुणगणितप्रभृ तिस्कंधत्रितये त्रिनेत्रसमः | | 
बिबुधाभिवन्दितपदो जयति श्री भास्कराचार्य: ॥३॥ | 
श्रीमद्यदुवंशाय स्वस्त्यस्तु समस्तवस्तुसहिताय | | 
faza यत्र त्रातुं जातो विष्णुः स्वतंत्रस्तु ॥४॥। | 


aN भि 0 


गर्जेद्‌ गुजेरकुंजरोत्कटघटासंघटूकण्ठी रवो । 
लाटोरस्ककपाटपाटनपटुः कर्णाटह॒त्कंटको ॥ 

श्री मान्मिल्ल मभूपतिः समभवद्भूपालचूडामणि: | 
स्रस्तार्तान्थपुरन्धिकान्तसुखहच्छीजेत्र पालो 5 भवत्‌ ॥५॥। 
लक्ष्मीकांतभव: प्रतारितभवः श्रीजैत्रपालोद्‌भवः । 
सग्रामांगण संचितातिविभवः शास्ता भवः सिघण: ॥ 
पृथ्वीशो मथुराधिपो रणमुखे काशीपतिः पातितो । 
यनासावपि यस्य भृत्यबटुना हम्मीरवीरो जितः ngu 


अवततार पुरा पुरुषोत्तमो । यदुकुले जगतीहितहेतवे ॥ 
जयति सो ऽयमिमां सकलामिम्‌ । अवतिमामपि सिद्धमहीपतिः ।।७॥ 


शांडिल्यवंशे कविचक्रवर्ती । त्रिविक्रमो ऽ भत्तनयो sea जातः ॥ 
यो भोजराजेन कृताभिधानो । विद्यापतिर्भास्कर भट्टनामा ॥८॥ 


तस्माद्गोविदसर्वज्ञो | जातो गोविदसन्निभः ।। 
` प्रभाकरः सुतस्तमात्‌ प्रभाकर इवापरः ॥९॥; 


२०० ] लीलावती गणित 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


igs. 


TAN oI 


0001) २ 


तस्मान्मनोरथो जात: । सतां पुर्णमनो रथः ॥ 
श्रीमान्महेश्वराचार्य: | ततो ऽजनि कवीइवर: NN 
तत्सूनु: कविवृन्दवंदितपदः सद्वेदविद्यालता- । 

कंद: कंसरिपुप्रसादितपद: सर्वज्ञविप्रासद: ॥ 

यच्छिष्ये: सह को ऽपि नो विवदित्‌ दक्षो विवादी क्वचित । 
श्रीमान्‌ भास्करको विद: समभवत्सत्की तिपुण्यान्वित: ॥ ११॥ 


लक्ष्मीधराख्यो s खिलसूरिमुख्यो । वेदार्थवित्ताकिकचक्रवरती ॥ 
क्रजुक्रियाकांडविचारसारो । विशारदो भास्करनंदनो 5 भूत्‌ ॥१२॥ 


सर्वशास्त्रार्थदक्षो s यमिति मत्वा पुरादत: । 
जत्रपालेन यो नीतः कृतइच विबुधाग्रणीः ॥ १३ n 


तस्मात्सुतः सिघणचत्रवर्ती । देवज्ञवर्यो s जनि anda: y 
श्री भास्कराचार्यनिबद्धशास्त्र- । विस्तारहेतोः कुरुते मठं यः ॥ १४॥ 


भास्कररचितग्रंथाः सिद्धांतशिरोमणिप्रमुखाः | 
तद्वश्यकृताइचान्ये व्याख्येया मन्मठे नियतम्‌ ngyn 


श्रीसो ह्वदेवेन मठाय दत्तं । हेमाद्रिना किचिदिहापरंइच | 
भूम्यादिसर्वं परिपालनीयं । भविष्यभूपेबंहुपुण्यवृद्ध्ये ॥ १६॥ 


दानपत्र (अहिरी भाषेंत) 


स्वस्ति श्रीशके ११२८ प्रभवनाम संवत्सरे श्रीश्रावणे मासे पौर्णमास्यां तिथौ 
चंद्रग्रहणसमये श्रीसोन्हदेवेन सर्वजनसंनिधौ हस्तोदकपूर्वक निजगुरुरचितमठायाग्रस्थानं 
दत्तं तद्यथा । 

इयां पाटणीं जे कणे उघटे तेहाचा जो सिंदू जो राऊला होता ग्रोहकापासो तो मठा 
दिन्हला. ब्राह्मणा जे दिकहे ब्रह्मोत्तरतं ब्राह्मणी दिन्हले. ग्राहकापासीं दाम्हाचा वीसोवा 
असुपाठी गिधव ग्राहकापासी पंच पोफापासि ग्राहकापासी, पहिवहिले आघणे आदाणा 
चीलो मठा दिन्हला. जेतिघाणे वाहति तेतियां प्रति पलिपलीतला जेम विजेचे मंठीचे 
नमाय नवावे- मापा उगठा अधंअर्ध मापाचे हारिभूपाचे स्तुक तथा भूमिः चतुराघाट- 
विशुद्धा ३०६ ग्रामवाळे कामतामध्य तथा कलपंडिताकालतु मीचउरा धामोजीची 


सोढीया ॥ 
परिशिष्ट ५ वे [२०१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


दानपत्राचा मराठींत तर्जुमा 


या पाटण गांवांत जे घाऊक व्यापारी आहेत त्यांची जी ठेव होती ती त्यांनीं 
मठाला दान दिली. गांवांतल्या ब्राह्मणांस ब्रह्मोत्तर नांवाची जी मिळकत गांवकप्याकड्न 
मिळत असे ती त्यांनीं मठास अपण केली आहे. गांवांत विकल्या जाणाऱ्या तुपावर एक 
“असु ' नांवाचा कर घेतला जात असे. त्याचा विसावा हिस्सा मठाकडे जाईल. गांवांत 
तेली लोकांचे जे घाणे चालतात त्यांतल्या पहिल्या घाण्यापोटीं एक लोटी तेल तेल्यांनीं 
मठास द्यावें. व पुढील प्रत्येक घाण्यामागें एक पळी तेल मठास द्यावें. या तेलाचें माप 
मठाच्या भांड्यांनीं व्हावे. मठासाठी जमीन चोहोंबाजूंनीं मोजून दिली आहे. एके बाजूस 
कामतांची जमीन, एके बाजूस पंडितांची चराऊ जमीन, व एके बाजूस धामोजीची 
(दामाजी) टेकडी आहे. 


वरील ताम्रपटाचे संस्कृत चंगदेवाचें असून तो भास्कराचार्याइतकाच विख्यात 
संस्कृतज्ञ व गणिती होता. अर्थात्‌ या ताम्रपटावरून व शिलालेखांवरून हें स्पष्ट दिसतें कीं 
भास्कराचार्याचा मुलगा व नातू हे राजा जेत्रपाल व सिंघण यांच्या पदरीं आश्रित असून 


त्यांच्या मठांना म्हणजेच विद्यालयांना सरकारी अनुदान व खाजगी देणग्याही भरपूर 
भिळत होत्या. 


> 


re. 


} 
a तत 


परिशिष्ट साहावे 


काही पारिभाषिक शब्द आणि शब्दसूचि 


सूचना :- ज्या शब्दांच्या पाठीमागें फुलीचें चिन्ह 


अंक = १, २, ३, ४....हीं चिन्हे, 
संख्या, digits, नऊ. १४१ 
अंकपाश =संख्यांची गुंफण १८३ 
अकरणीगत ९३ 
अंकीय गुणक ७५ 
*अगुणोत्तरीय = irrational, 
पुर्णाक/पुर्णांक ९२, १९३ 


अंगुल ५६ 
अंगुळ 3 
अग्नि १३३ 
अग्र ९७ 
अग्रक=वाको १६७, १७४ 
अघनस्थान २० 


*अचक्रीय चतुर्भुज = शिरोबिदु 
एकाच वर्तुळावर नसलेला 


चौकोन ११० 
अणृधान्य १५८ 
अंतर ८१,८२ 
अंतराल ९८ 
अतिधृति १२८ 
अंत्य ६ 
अंत्य (अंक) ८, १८ 
अंत्यधन =शेवटचें पद ७७, ८० 
अधर १६९, १७३ 
*अधःसीमा =खालची मर्यादा 

१२५, १२७ 
अधिकासन १३३ 
अधोधः १६९ 
अधोली x 


परिशिष्ट साहावे 


अं fa २५, २६ 
अध्ववृद्धि ८३ 
अनणृधान्य १५८ 
अनंत २९ 
*अनंतप्राय = अनंत होणारा२९ 
अनियत ११३ 
अनिश्चित = नक्की नस-) २९ 
णारा, (i 

११३ 
अनुबंध = मिळवणी २४ 
अनेकधा ११२ 
अन्वस्ताकृति ९९, १०३ 
अपवर्तन १७२ 
अपर्वंतनांक १७३ 
अपवर्त्य १६९ 


* आहे ते लेखककृत आहेत असें समजावें. 


अभीप्सित = इष्ट १७६ 
अभिष्ट C35 
AAT = १००००, दहा हजार, 


ç 


द्‌ 


अरि १८६ 
अरीयमाप = radial measure 

१२४ 
अर्क ५६, १४८ 
अर्धक्ृति ४३ 
अधेसमदत्ते ८७ 
अर्बुद S 
अल्पिका १२० 


अववाधा (पहा: अवधा) १०७ 
अववाधा (पहा: अबधा) १०८ 


अपवाह=वजा करणें २४ | वयव _ ९ 
अपुर्णाक, गुणोत्तरीय २४ | तलव नालब १०८ ११९ 
— भागजाति २४ | अवलंवक १०८ 
अवधा > पाया, भूमि, प्रक्षेप, | सान १८४ 
अवबधा } base, projection अविकृत २९ 
अववाधा” १०७, १०८, | *अविभाज्य=दोन किवा 
१०९, ११८, १२८| मोठ्या संख्येने भाग 
अब्ज ६| न जाणारी २२ 
अज ति अव्यक्त वर्ग समीकरण ४४ 
पूर्णाक अंशानुवंध २५ 
या स्वरूपांत नसलेला अष्ट १०८ 
अपूर्णांक २२ | असंभवनीयता १०६ 
*अभिसारक = सांत संख्येकडे | असु ५ 
झुकणारा, अस्फुट = जवळपास किमतीचा 
convergent. १७७ १०९ 
[ २०३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


अ फलक x 
अहगेण १७६ 
अहारराशि < छेद, अगुणोत्त- 

रीय नसलेली राशि २६ 


अहि ९८ 
अक्षेत्र =क्षेत्रफळ मोजता येत 
नाही असा १०६ 
अज्ञात राशि ३० 
अज्ञात वर्ण ६९ 
आकाश १०० 
आठवे ¥ 
आढक x 
आदि (अंक) १८ 
आदिपद =पहिले पद १८ 
आदिम (अंक) ८ 
आबाधा पाया १०७, १०९, 
११८, १२८ 

आयत ८९, १०८, ११४ 
आयोग १२२ 
आसन्न ९१, १२०, १३३, 
इंच 3 
इच्छा =त्रैराशिकांत तृतीय 
राशि ४८ 


इच्छांफल = त्रैराशिकांत चतुर्थ 


राशि, पाहिजे असलेली 

राशि ९, ३२, ४९ 
इतरत्र ११२ 
इंदु १२८ 
इंद्र २ 
ड्षु १४०, १५५ 
इष्ट (पाहाः इच्छाफल) ४८ 
इष्टकम ३२ 
इष्टसंख्या ३२ 
इष्टांक g 
इष्टिका ९, १५३ 
२०४ ] 


ईश १४८ 
उच्छ्य (Tel: उच्छिति) 

उच्छित १०२ 
उच्छिति) उंची १०२, १५४, 
उडया } १६२ 
उतरता क्रम १९० 
*उतरता क्रमचयी गुणाकार = 


product of descending 
numbers. १९० 
उत्कट We ५५ 
उत्कृति १२८ 
उत्क्रम ७ 


उत्तर,=चय, फरक ८३ 
उद्गमन (गणितीय) ७७, ७९ 


ह) = उदाहरण १६१ 
उद्देशक 
उन्नतांश १६१ 
उन्नतिकोन } 
उपगुणाकार १०, १३ 
उपपत्ति =theory, विश्लेषण 
१४ 
उपभाज्य ११ 
*उपसिद्धांत = सिद्धांतानुसारी 
निष्कर्ष ८९ 
उपान्त्य =शेवटच्याच्या पूर्वीचा 
१७७ 
उपान्तिम १६९ 
उपेत ८ 
ऊध्वं =वरचा १७०, १७३ 


ऊध्वेक्रमी =वाढता १७० 
ऊध्वेसीमा < वरची मर्यादा 


१३५ 
ऋजभुज=सरळरेखाकृति 

१०६ 
ऋण ३०, १७ १ 


एकं द्‌ 
एकचक्रीय ११८ 
एकमानपद्धति = unitary 
method ५१ 
एकर 3 
एकसंपाती १५० 
एकांतर बदल १९ 
एकादि ७२ 
एकोत्तर ७२ 


एक्य = बेरीज 

ओच्च्य (पाहा: उछिति) १६३ 
BHT ११८ 
ककुभ्‌ त्रिकोणाचा शिरोबिदु 


११८ 
कतिमिति ९९ 
कंदुकजाल १३८ 


कर =हात (१३ फूट) ५६ 
करणी = वर्गमूळ क्रिया, संपूण 


वर्ग नसलेल्या संख्येचें वर्गमूळ . 


९१, १२२ 

करणीगत -> अपूर्ण वर्गाचे 
वर्गमूळ, वर्गमूळ चिन्हांतली 
संख्या ९१, १२२ 
करणीगत मूळ ९१, १२२ 
कर्ण =काटकोन त्रिकोणाची 
तिरपी बाजू, hypotenuse 
९०, १००, १०३, ११३ 


कणमार्ग १०२ 
कर्णाश्रित रिल 
कषे २ 
कला ; R 


कलांतर =व्याज ५३, ५९ 
*कल्पनातीत 
=— transcendental १३३ 


कवडी R 


लीलावती गणित 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


y 


कस ५२, ६ 
काकिणी १, ६४ 
काटकोन चौकोन ११४ 
-- त्रिकोण १०४ 
कापाई १५५ 
काष्ठा प्‌ 
किलो ४ 
Has चपायाखंड १०५ 
कुट्टक = कुटणें, कोडें, 
pulveriser १६७, १८२ 
कुठार =त्रिकोणी चिति 
(prism) १५१, १५३ 
कुठारखंड = prismoid १५४ 
कुडव v 
कृति १२, ८९ 
कृतियोग ७८ 
को, 
कोज्या, | ११० १३४ 
कोटिज्या 


कोटि =काटकोन त्रिकोणाची 
आडवी बाजू ६, ८९, १००, 


१०३, ११५ 

कोटिमान १०३ 
कोष्ट ११३ 
कोष्टक =सारणी, table १४५ 
कोस ३ 
क्रकच १५६ 
क्रमगुणाकार ७४ 
क्रमगुणित १८३ 
क्रमचयी १८३ 
क्रमभेद-पर्याय =दुसरी रचना, 
permutation १८० 
क्रोश ३ 
क्वाड्राटिक इक्वेशन डड 
ख़ ५, १२८ 


खंड १८ 
== गुणरीत ९ 
जन गुणाकार ८ 
>> जेय ६० 
= भेद = partition Sj, 

28 ९, १८ 
डभदसख्या १९० 
— मेरू ७२, ७५ 

खयुगा ५ 

खव द्‌ 

ख्स्थ १०० 

खारिका ५० | 

खारी ¥ 


ख्या =माप, measure १०८ 
गच्छ =श्रेढींतील पदांची संख्या 


७७, ८५ 
गणि =गणिती, गणक ७७, 
१०१, १२८ 


गणित श्रेढी = सारख्या 
फरकाची श्रेढी, arithmetic 


progression ७७, ८१ 
गणितीय उद्गमन ७७ 
गणेश देवज्ञ १९२ 
गति ९९, १०३ 
गद्याणक २ 
गव्यूति ५६, ५७ 
गुंज २ 


गुण >कुट्टकांतला प्रथम 
अव्यक्त १२८, १६८, १८२ 
गुणक CON 
गुणकर्म ४३ 
गुणकार =गृणाकार ८ 
गुणोत्तर = मि 
७ अपरपद + पुवपद, 
८५ 


common ratio 


गुणोत्तरीकरण ९२ 
गुण्य Z 
Te=body ७३ ९९, १०० 


| गुरुचाप त वर्तुढ्ठाचा अर्धाधिक 


खंड १४७ 
गुरुपर्याय ८७ 
गुरु-वृत्त = गोलपृष्ठाचा मध्य- 

गामी प्रतळ छेद १३५ 
गूढगणित ४१ 
गा १२८ 
गोल =sphere १३६ 
>> oer १३४ 
eee १३७ 
WATT १७६ 
ग्राम ? 
ग्रेन २ 
घटिका ५ 
घन =सांद्र, घनाकृति ठोकळा 

१८ 
घनपद ९ 
घनफल = volume १८ 
घनमूळ १९ 
घनस्थान २० 
घनहस्त ¥ 
घनेक्य १५१ 
*चक्रीय = वृत्तस्थ १०३, 


११०, ११२, ११८, १२२ 
चढता क्रम = ascending 


order १८३ 
चतुरस्र ८९ 
agaia ८८ 
*चतुर्थक (asa भूमितींत) 

=quadrant, 

चौथा हिस्सा १३५ 

[ २०५ 


परिशिष्ट साहावे - ; S 
C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


चतुर्भूज =चौकोन ८९, ११२, | 


ज्यका १४३ 


११३, १४१ | ज्या न अगद. जीवा, वर्तुळा- 
aga जिता ५६ | वरील दोन fag, जोडणारी 
चंद्र १२८, १४१ | रेषा, ११०, १३४, १३९, 
चय=गणितश्रेढींत (अपरपद- | १४२, १४५ 

पूर्वपद) हा ठराविक फरक | ज्या-साधन १३४, १४२ 
७७, ८०, ८२ | टांक प्‌ 

चरण ३१ | टालमी सिद्धांत १२२ 
*चल > मूल्य बदलणारा ११९ | डायोफंटस १६७ 
*र्‍चलनकलन = calculus Seq पेसा २ 

१३४, १३५ | तत्त्व १२८ 

AMI=FA, वर्तुळखंड १४२, | तल =पाया ५, १५२ 
१४५ | तलज << पायाचे क्षेत्रफळ 

चाप-भुज-ज्या= arcsin x, १४९, १५२ 

शंम ' =, ११२, ११८, | तष्ट १६९ 

१२२, १३४ | तिग्म १५२ 
चिति =prism १३७, १५१ | तिथि १२८ 
चौकोन, असमभूज १२१ | तिर्यक्‌ =तिरपें, तिरकस ९९, 

—, विषमभुज १५४ 

११८, १२१ | तियेक्‌ चिति १५४ 

¬, समभुज ११४ | तीर्थकर १२८ 
—, समांतरद्विभूज लुरग १३८ 

११२, ११४ | तुरुष्क ५ 
छंद ७३ तुल्यचतुर्भूज = चौरस, square 
छाया १६३ ११४ 
छाया व्यवहार १६१ | तुल्यधन ६६ 
oa १६९ |तुल्यश्रुति १५५ 
छेद =भागणारा ` १५५ | तुल्यहार २९ 
जलघि ६ | त्रिकोण, (पास्कल ) ७५ 
जात्य त्रिकोण = पूर्णाक बाजूंचा | -, समरूप १२८ 

काटकोन त्रिकोण ९६ | त्रिभुज ˆ १०७ 
जात्य AA ९६ | त्रुटि ष्‌ 
जिन ` १२८ | त्रैराशिक ४८ 
Sitat=chord, ज्या १३९, | त्यत्त=न्निकोण ९६, १४१ 

१४२, १४५ दंड ३, १५ 
२०६ ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


*दंडगोल =वृत्तचिति, right 


circular cylinder, ty 


| २, १५, १५३ 
दंडपट्टा ३६ 
दमडी 2 
दल ५, ४७ 
दलित १०७ 
दशकोटि द्‌ 
दशलक्ष ष्‌ 
दशसहस्न ६ 
दह्‌ & 


दारुदारणपथ= लाकूड इत्यादि 


कांपतांना सुतळीने गेरूच्या 
रंगांत लांकडावर केलेली 


खूण, करवतीने कापलेला 
लाकडाचा भाग. १५५ 
दिवस 4 
दिवाकर गुणा: १० 
दीपशिखा १६३ 
दुष्ट = चुकलेले १६९ 


दूढभाजक = महत्तम साधारण 
विभाजक २३ 
दुढभाज्य= सामान्य अवयव 
काढून टाकलेला भाज्य किवा 
अंश २३, १७० 
दृढहार ८ सामान्य अवयव 
काढून टाकलेला छेद १७० 


द्श्य a 
दृष्ट राशि ३२, ४२ 
देय = data ११२, १२९ 
दैघ्यं = लांबी ५५, १५४ 
दोः ८35 
द्र्म्म 
द्रोण y 
ठादशास्र प 


लीलावती गणित 


३. 
क 
6१४३८ ५ 


र ae 


x 


fafa ९८ 
द्विनिघ्न १०२ 
द्विपद सिद्धांत (न्यूटन) ७५ 
धटक २ 
धनयोग ७८ 
बनुगुंणक्रिया १४६ 
धनुर्मान १४६ 
धनैक्य ७८ 
धरण २ 
धृति १२८ 
*नगण्य =अतिसूक्ष्म किमतीचा 
| १३६ 
नद १३३, १४१ 
नभ १४१ 
नर=शांकू, छाया पाडणारी 
काठी | 
नवराशिक ५३ 
नवास्र १४१ 
निखर्व द 
frst | x 
नित्यसमीकरण १८ 
*निबंधन भूमिति ८८ 
coordinate geometry 
१०६ 
निमिष प्‌ 


निरग्न (पहा: निःशेष) १६७ 
निरग्रक (पहाः निःशेष) १६७ 
*निर्देशांक coordinate १३५ 


निवतेन ३ 
निःशेष ` १२, १६७ 
निष्क १ 
TT ९८ 
पंक्ति ओळ. कुट्टकांत 
लब्धीची ओळ १५, १६ 
पंचज्येकमिता १० 


पंचराशिक ५१, ५३ 
पटिका ५५ 
पट्टा uE 
पण १ 
पद ८० 
पदं ८९ 
पदचिह्ल २८ 
पदप्रसिद्धि २८ 
पदसंख्या ७७, ८५ 
| परपीठ १३० 
| परलंब १३० 
परसंघि १३१ 


| परस्पर =relative, 


एकमेकांशीं संबधी १२२, | 
ee ERS 
परस्परसंबंद्ध १३ 
परार्धे a 
पॅराबोलिकि - ९९ 
परिकर्म २२ 
परिघ = वर्तुळाची लांबी १४६ 


परिधि = परिमिति, परिघ, 
क्षेत्र अंतर्भूत करणारें वक्र 


१४६ 
परिपुतिकाल ६२ | 
परिमिति १५३ 
परिवतुँछ १११ 
पर्याय =प्रस्तार भेद रचना, 

permutation, १८३ 
पल २ 
पछ 4 
पाऊल 3 
पाटी ४८ 
पाटीगणित र १ 
पादोन 4 
पाय्‌ १२२ 


| पायथागोरस ८९ 
| पायली Y 
| पावली 
| पाया १२८ 
पायाखंड १०७ 
पावली २ 
पास्कल त्रिकोण ७५ 
पिड=जाडी, घनफठ, वस्तु, 
matter ५६, १५० 
पिरामिड १४८ 
पीठ =पाया १३० 
पूर्णांक = पूर्णं संख्या १६७ 
पूर्वपद Gio 
पृष्ठज १३४ 


*पृष्ठफळ =गोलाच्या 

पृष्ठाचे क्षेत्रफळ १३४, १३७ 
पै, पेसा २ 
पोल =pole ३ 
प्रथम १४३ 
प्रथमपद ७७, १६८ 
प्रभा = छाया १६३ 


¦ प्रभागजाति =भागजाति 


अपूर्णाकांचें मिश्रण २३ 
प्रमा द्‌ मान, measure १६३ 


प्रमाण ४८ 
प्रमाणकाल = ज्या मुदतीनें 
व्याज आकारतात तो काल 
(सामान्यपणे दर साल) ५९ 
प्रमाणधन= ज्यावर व्याजाचा 
दर सांगितला जातो तीं 
रक्कम (सामान्यपणे दर 
शेंकडा ) ५९ 
प्रमाणमान = measure, 
त्रैराशिकांतली प्रथम 
राशि ४९ 


[ २०७ 


se Èo. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


प्रमाणांक ४९, ५३ 
प्रमित = measured ११६ 
प्रमिति ५७ 
प्रयुत ड्‌ 
प्रसाधित ११२ 
प्रस्तार=भेद, रचना, (क्वचित 
संयोग) ७४, ८७, १८३ 
प्रस्तार संख्या ८७ 
प्रस्थ ४, १४९ 
प्र प-भांडवल १०७ 
प्रिझम १५३ 
क्टोरिअल १८३ 
र IOS A 
फल =area ११७ 
फलांक ११, ४९ 
फलाख्या १०८ 
क्य १४९ 
फूट ३ 
*बहुकोनाकृति, बहुभुजाकृति 
=polygon १४१, १४२, 
१४५ 
बहुराशिक ५१ 
बाको ६६ 
बाण ४, १३३ 
बांबू ३ 
वाहु = भुज, वाजू ८९ 
बीज =गमीकरणाचें मूळ, 
अव्यक्त, root १६७ 
बृह्द्भुज १२८ 
बेरीज हे 
बेजिक ७१ 


*बेज्य भूमिति algebraic 


geometry ४१, १३५ 
FASS ७६, १२४ 
२०८ ] 


J १३३ 
भक्त 2 
भजनफल ११ 
भा=छाया १६१, १८४ 
भागजाति = ats + पूर्णांक 

असा अपूर्णांक २२ 
भाग-नियम २७ 
भागफल ११ 
भागहार ११ 
भागाकार ११ 
भागानुबंध २४ 
भागापवाह २४ 
भाजक ११ 
भाजिते ५३ 


भाज्य संख्या ज्यास भागा- 
वयाचे ती; PER iq गुणाचा 


EE ११, १६९ 
भाटक = भाडें ५७ 
भाँड Et 
भांडप्रतिभांडक ५७ 
भिन्न अपूर्णांक २२ 
भिन्नदर्शन १८७ 
भिन्नपरिकर्माष्टक २२ 
भिन्नहृति २७ 
भुज बाजू ८९, १००, १०३, 

= RE 
भुजज्या = sine, भुज + कर्ण 
१२४ 

भूजमान १०३ 
भुजवधेक्य १२४ 
भुजा १४२ 
र १०७, ११७ 
भू-खंड १०५ 
हना १२१ 
हा ९७, ११६ 


भेद = पर्याय, प्रस्तार 


१८४, 
Xa १८९ 
भेदेक्‍्य १८४ 
मण ५ 
w ८० 
मध्यधन Bs 
सज १०८ 
महत्तम =मोठूचांत मोठा २३ 
महापद्म ६ 
महिन, ५ 
मही १२१ 
मापी देवघेव ५७ 
*मालिका = श्रेढी, श्रेणी १७९ 
माष 2 
मासा २ 


मिश्च = रास,व्याज + ES ६१ 
मिश्रकाल = व्याजाची मुदत 
५८ 
मिश्रव्यवहार ५८ 
मुख =चोकोनाची वरची बाजू 
श्रेढीचें प्रथम पद ८०, 
११३, ११६, १२१, १२८ 
मुखज =सूचिखंडाच्या वरच्या 
पृष्ठाचें क्षेत्रफळ. area of 
the top-face of a 


prismoid १४९, १५२ 
मुहर ५९ 
मूल =root ५३ 
मूलप्रद ४१ 
मूळ =HES ५९ 
मूळ नियम =fundamental 

rule, VAC) 


मोविका = धनुष्याची दोरी, 
प्रत्यंचा, जीवा, ज्या, chord 
१४५ 


लीलावती गतिण 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


2 1... 


a 


>>? 


FTE 


fon 


4 = या, 


यमँ १२८ 
यव २ 
याड 3 
युक्ति ८ 
युग ५, १४१ 
युगपत्‌ ६३ 
थुगपत्‌ समीकरण ३७ 
युग्म =जोडी १६७ 
युत १६७ 
युतिज १५२ 
योग ७२, ८९ 
योजन ३ 
रत्नविनिमय ६६ 

भ (पहा: दंडगोल) ३, १५ 
रहित 2२ 
राम १४१ 
रामानुजन १९२ 
राशि १२ 
रास ५८ 
स्का 2 
सद्र १३८ 
रूप=एक आकृति १६९ 
रूपगणरीत ८ 
रेषा x 
OF ७२३ 
लघुताप = कंस १४७ 
छभृतम =लहानांत लहान २३ 
लघृपर्याय ८७ 
SEI ११३ 
लबक १०९ 
Safafa १५४ 
लबाश्रित भूज ११८ 


लब्धि = भजनफल, भागाकार, 
Seta य ची {किमत 

११, १०७, १६८ 

परिशिष्ट साहावे 

ली. ग. १४ 


ल. सा. वि. २ 
लक्ष i < 
लाग्रतम २१, १४५ 
लाभ ६१ 
लिटर 
लीलावती १ 
वदत = चौकोनाची वरची 
TH, श्रेढीचें प्रथम पद 
१८, ११५ 
वध १३, ५३ 
वजावाकी ७ 
| वराटक १ 
वर्ग २, ८५ 
वर्गपद |= square root 
wee १६, १२१ 
वर्गयोग ३९ 
वर्गवर्ग ८८ 
वगंवियोग ४० 
वर्गसंक्रमण ३८ 


*वर्ग-समीकरण = quadratic 


equation ४४, ४५, ४७ 


वर्गांतर ३९ 
वर्गक्य ७८, १५१ 
वर्जित KE 
वर्ण ६८ 
वल्ल २ 
वल्ली =आवलि, ओळ, पंक्ति 

१७० 
वंश ३, ९७, १३१ 
वाल २ 
वासर ६३ 
वि १६३ 
विकलन १३६ 


विग्रहभेद =theory of 
partition 


१९२ 


| 
| 


< | * Jaf 
३, ६६ | *विचरण = बदल, variation 


४९ 
| वितस्ति १०१ 

१ | विदारण १५५ 
विधि Si 
विनर १६३ 
विनिमेय a 5 
विपर्यय = उल सुलट रचना, 
पर्याय, भे १८७ 
विभाग ५ १४ 

¬ गुणरीत ¢ 
विभेद १८९ 
विमिश्रकाल ५९ 
विमिश्चित धन ६२ 


विलोम = उलट, inverse ३० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


विलोम क्रिया ३१ 
विवर ३८, ८९ 
विवर्जित ३१, १६७ 
विश्ञालकोन १०८ 
विइलेष = मिळवणी ३६ 
विश्लेषजाति ३६ 
विश्वंभरा ११६ 
विषम =दोननें भाग न जाणारा 

पूर्णांक १५, १६ 

विषम गच्छ ८५ 

— चौकोन ११७ 

— वृत्त ८७ 

— संख्याक १७१ 
विषमांक १६ 
विष्कंभ = व्यास १३३ 
विस्तार =रुंदी ५५, १५४ 
विस्तृति (पहा विस्तार) १४० 
वीत १०१ 
वृत्तचिति १५२ 
वृत्तसंख्या ८२ 


वृत्तांत १४० 
वृत्तांतर १४० 
वृद्धि गणित श्रेढीच्या दोन 


शेजारच्या पदांतील अंतर 
८२ 

वेणु ९८, १०५ 
वेध १५२ 
व्यवकलित ७, २६ 
व्यवहार योग्य १३३ 
व्यस्त =ACHH, inverse ३० 
— त्रैराशिक ५१ 
— विधि ३० 
व्याज ५९ 
- व्या ९८ 


व्यास वर्तुळाची मध्यगामी 


जीवा १४४ 
व्यासवल १४४ 
व्येक ८५ 
शकटिन ५७ 


शंकु=पाया वर्तूळाकृति व 
टोकाकडे निमुळता होत 
जाणारा लाकडी ठोकळा, 


वृत्तसूचि, right circular 
cone ६, १५३ 
— खंड १५५ 
शतं द्‌ 
शर १२८, १३९ 
शिर १५७ 


*शिर:कोन = त्रिकोणांत शिरो- 
बिदूजवछील कोन . 


शिरोबिदु १०७ 
शिरोलंब १०९ 
Tar ३५ 
शुल्बसूव कार ८९ 
शूकधान्य १५७ 
eh 


t 
a 


[*शन्यवत्‌ | to 


*शून्याभिसारी zero. १३६ 
शन्यहर २९ 
शेर ४, ५ 
शेष १२, ३०, १६० 
शेषजाति 34 
शोध्य ९८ 
श्रवण (पाहा: कर्ण) ५९ 


श्रुति (पाहाः कर्ण) ८९, ९५, 


९७ 
श्रुतिपथ १०३ 
षट्‌ =सहा १९३ 
षोढा=सहा प्रकारची ४१ 


संकलन ७६, ८०, १५१ 
संकलित ७, २६, ७६ 
संकलितेक्य ११४ 
संकृष्टि ९९ 
संक्रमण ३७ 

त विधि ३८ 
संख्याभेद १८२ 
संख्या-विभेद १८९ 
संख्या-स्थान द 
संग्रहांक ७२ 
सत्र्यंश ५४ 
सतत अपूर्णांक १७७ 
सपञ्चमांशा:पञ्च uy 
सप्तराशिक ५३ 
a १३१ 
समकण ११४ 
समखात १४९ 
समचतुर्भुज-सूचि. १५३ 
समच्छेद २२ 
सम त्रैराशिक ०५ 
SCE १८७ 
समभुज चौकोन ११४ 


समभुज समकर्ण = चौरस १ १४ 
सममिति =सरासरी, average 


हि १४७ 
~ W ११६ 
समरूप त्रिकोण १२८ 
समवृत्त ८७ 
समसंख्याक १७० 
समांक १६ 
समांतर द्विभुज ११२, ११६ 
के न कील ११२ 
समानलंब ११३ 
संमुख =समोरील, 
opposite १२२, १२४ 
संयुति १२० 
संयोग = मेळ, मेल, 
combination ७२ 
— फल ७२ 
सरलरेषाबद्ध १०६ 
सरल विचरण ४९ 
सवर्णन =अपूर्णाकास संक्षिप्त 
रूप देणें २३ 


*सविशेष -- किचित जास्त, 
किचित कमी, आसन्न ९२ 


सर्वेधन =बेरीज ८० 
सव्यभुज १९७ 
सहस्र & 
सहित ८ 
सागर १४१ 


सावन रू आसन्न, जवळजवळ 
approximate ९१ १२०, 
१३३ 

*साखळी chain ९ ८७ 
सार्वांशिक =सर्वं वस्तु धेऊन 
i १८७ 


साळ £ 


लीलावती गणित. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


s% 4 


OE S’~CSS;C २ 


सिग्मा (०७ 
सिद्धांत ७५, ८७ 
सामा १३५ 
सुवणे २ 


*सुसम= कोन व भुज सारखे 
असलेली आक्रति ११४, 


१४० 
सूचि =सुई, निमुळतें टोंक, 
निमुळतें शिर १२८, १५१ 


सूचिखंड = प्रस्थ, सूचीचा 
समांतर पातळयांतील भाग, 


frustum LINAS 
सूत्र नियम, सारणी, rule, 

formula ७ 
सूर्य १३३, १५२ 
सोपान ७६ 
स्तंभ १३ 
स्तर १५३ 
स्थलपद्मिनी = जास्वंद, 


Hibiscus Mutalis ४ G 


परिशिष्ट साहावे 


CC-0. Gurukul Kangri se Haridwar. An eGangotri Initiative 


स्थान-गुणन रीत ९ 
स्थानसंख्या १८९ 
ष्य १३३ 
स्थूल धान्य १५८ 
स्थूल पद्मिनी ४५ 
स्थूळ मानानें १४२ 
स्पधिनी =लंव रेषा ८९ 
स्पष्ट $ १०९, ११० 


स्फुट अगदी वरोवर, exact 


१०९, ११०, १२४ 


- सिद्धांत 
स्व 
स्वतंत्र 
स्वर 
स्वांशानुबंध 
स्वांशापवाह 
हर 
हस्त 
हात 


१२४ 


हार = भाजक, छेद १३१, १७० 


et ३२ 
हेक्टार ३ 
हेरॉन ११० 
क्षण ५ 
क्षयग टं १७१ 
क्षितिज -छ्द १५९ 
AT ३२ 


क्षेत्र आकृति, सरद्धरेषाक्रति, 
closed figure 20%, १२७ 


क्षेत्रफळ =area ११९ 
¬ चौकोनाचे ११९ 
¬ मापन ८९ 

क्षेप =केवळ संख्या १६८ 

x अक्ष ॐ क 

क्षेपक = =्यया 
कुट्टकांत क ही संख्या १६९ 

क्षोद १३१ 

क्ष्मा ११८ 


en 1000 0 one 


So 


y 
Ci 


क 


पृष्ठ 


७१ 


go 


शुद्धिपत्रक 


ओळ, इलोक 


खालून र री 
ओळ १५ 
खालून ५ वी 
तळटीप 
खालून १० वी 
इलोक २३ 
ओळ ४ 

इलोक २९ 
खालून ७ 
पहिली 

इलोक ३६ 

ओळ 22 

ओळ १० 
इलोक ४८ 

ओळ ८ 

ओळ १ 

इलोक ६१ 
इलोक ७२ 
इलोक ८१ 
इलोक ८५ 
ओळ ८, ९, १० 


खालून १ ली 
खालून ८ 


ओळ ४ 


शुढिपत्रक 
अशुद्ध az 
तोलन तोळून 
विभागात विभागास 
SEN अंका: 
परिशिष्ट ५ परिशिष्ट ४ 
४ ४नें७ 
बुद्धेविवृद्धि वुद्धेविवृद्धि 
घने 5 सि घने 5 स्ति 
अन्त्य निघ्नीं अन्त्य fart 
विभागातमधलेले विभागामधले 
१९६८३ च १९६८३ चे 
स्वकोगेः स्वकीय: 
मळ मूळ 
द्‌ - 
द्र्यं द्व्यं 
३ ३ 
x g % 
ययार्योगः ययोर्योगः 
व्यका व्येका 
लब्ध लुब्धं 
स्त्री स्त्रीः 
रूपेरुत्कपट्ट रूपेरुत्कटपट्ट 
२ र्‍या, २ र्‍या जवळ 
३ या, ३ र्‍या जवळ 
X थ्या ४ थ्या जवळ 
यन्य, जयः है क्ष, हर पत्र है a, - a, 
न 
२-१ x 
ag शम्‌ TNE 


[ २१३. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


हू 
! 

( 

f 
टु 
& 
क 
f 
§ 


८५ ओळ ४ 
८५ ७ 
८६ रोक १२६ 


९१ खालून ३ 


९२ इलोक १३७ 
९३ खालून ७ 
१०० इलोक १४९ 

१२० १५ 

१२७ खालून ५ 

१४९ इलोक २११ 
१५० खालून २ 
१५१ ओळ ७ 

१५३ ओळ ३ 

१६७ ओळ ३ 

१७७ ओळ ६ 

भाग ४ ओळ १ 
२७ 


ल 
पट (common ratio) 
निष्कान 
१८३८२ 
Yoo 
३६७२४ 
८०० 
s धिता 
ng Q 
स्याद्ययतोम्भो 
कक 
यमै 
धनफल 


२१ 


Veet (कक 
आयाता 
5 स्म दादि 
गुणधम 
अक्षबय 
इलोक २३४ 
= 

अनुक्र दला 


वॉटकिन्स 
अभीष्ट 
Radian 


फलं 
( common ratio ) 
निष्कान्‌ 
१८३८:२ 
४०० 
३६७६*२ 
८०० 
s धिता 
व्ह 
स्यात्‌ यतोम्भो 
एकक 


/पफ-- ,/प'फ' 
आयता 

s स्मदादि 
गुणधर्म 

अक्ष - बय 
इलोक २३४ अ 
र 

अनुक्रम दिला 
SRR 
वाजित 
उठून 


| 
wt 
{ 
i 


he 

| 

a 
| 


> 


ns; 


[ES र 
ata Ent. by! 


Chackeg 1 


CN 


o O 
र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


लावलेला 


Cn २ 


A 


a 


la 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


